





This PDF you are browsing now is a digitized copy of rare books and manuscripts from the Jnanayogi Dr. Shrikant Jichkar Knowledge Resource 
Center Library located in Kavikulaguru Kalidas Sanskrit University Ramtek, Maharashtra. 


KKSU University (1997- Present) in Ramtek, Maharashtra is an Institution dedicated to the advanced learning of Sanskrit. 
The University Collection is offered freely to the Community of Scholars with the intent to promote Sanskrit Learning. 


Website 
https://kksu.co.in/ 


Digitization was executed by NMM 


https://www.namami.gov.in/ 


Sincerely, 


Prof. Shrinivasa Varkhedi 
Hon'ble Vice-Chancellor 


Dr. Deepak Kapade 
Librarian 


Digital Uploaded by eGangotri Digital Preservation Trust, New Delhi 
https://egangotri.wordpress.com/ 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


University Ramtek Collection 








n Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskri 


t University Ramtek Collection 





कृ 
न 
+ & 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sans! 


p 


l 








CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


—ssFwrnFHm v a 
re a rer सट ERED 


Rar 





प्रकाशक : मुद्रकः `` 

शी. शिवशंकर सुखदेव पाटील विदर्भ प्रिटसं 

व्यवस्थापक — श्रीगजानन महाराज संस्थान, शगाव करमचंद थापर अँन्ड ब्रदसं (सी. एस.) लि. 
सेंट्रल रेल्वे ( विदर्भ ) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


टीप : या ग्रंथाचे सर्व हकक श्रीगजानन महाराज संस्थान, शेगांव ( विदर्भ ) यांचे स्वाधीन आहेत. 


आवृत्ती १ ते ३०] आषाढ शुद्ध १५ (गुरुपौणिमा) शके १९०८ मंगळवार दिनांक २१ जुल १९८६ [प्रती ५,५७,००० | i 


आयृत्ती ३१ वी ] $w शुद्ध ९ (राम नवमी) शके १९१० शनिवार दिनांक २६ माच १९८८ [प्रती २५,००० 


किमत रुपये १४-०० 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





NE SEE .................................. 1 * Å & à ma OOS s 
प्रस्तावना 


सायुज्य मुक्ति माथां पाय देऊं ।' १॥ 


संतचरणरज वंदुनी तत्त्वतां \ 
area थोरीव संतांची थोरीव । आणिक वैभव कांहीं नेणें WRu 
संतापरतें दैवत नाहीं ज्या चितीं । तीचि एक पूर्ण स्थिति ब्रह्मज्ञानी।। ३॥ 
संत तेचि देव जयांची वासना । एका जनादंनीं भावना नाहीं दुजी।'४।। 


संतमहिमा 


जगाच्या पाठीवरील सर्वधर्मीय लोक संतांस मान देतात; त्यांच्या चरणकमलीं आपलीं मस्तकें TH करितात; 
बहुमानपुरस्सर त्यांना उच्चासनावर बसवून, त्यांच्या चरणारविदी विलीन 


एवढेंच नाहीं; तर सर्वश्रेष्ठ राजे लोक देखील sal 
प्रति ईश्वर होत ! हा प्रति ईश्वरासारखा मान त्यांना कशानें प्राप्त झाला 
झाला ? आणि कोणास संत म्हणता 


होतात; आणि ह्याला कारण हेंच कीं, संत हे 
बरें ? असे कोणते गुण त्यांनी संपादन केलें, कीं ज्यामुळे संतत्वाचा त्यांना लाभ Å 
येईल, या विषयाकडे आतां आपण वळूं. 
x x x x x 
aa भूतमात्रांविषयीं ज्यांच्या अंतः- 


काम, क्रोध, लोभ, मद आणि मत्सर, ह्या षड्रिपूंना ज्यांनी जिकले आहे; i 
करणांत निर्हेतुक प्रेम व दया वसत आहे; सर्वांच्या कल्याणाची सदिच्छा ज्यांच्या अंतःकरणांत ठाणें देऊन राहिली आहे; 
ठेवन प्राप्त परिस्थितींत जे अखंड आनंदामर्ध्ये निमग्न आहेत; ज्यांची अंतः- 


मनाची समता कायम ठेवू 
करणें ईश्वरप्रेमाने भरून गेली आहेत व त्यांचें नामस्मरण व चितन करण्यात ज्याचा अखंड काल व्यतीत होत आहे; 
ईश्बरी तत्त्वांत जे समरस झाले आहेत; त्या प्रेरणेनेंच जे सवं भूतमात्रांचें कल्याण चितन करीत आहेत व आपलें मानवी 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 























rz; rs rs iwi. eee ar ETT TT Pre 
sg š ` d z pr 
2087 a s. 


आयुष्य त्यांच्या उन्नतीकरिता घालवीत आहेत व आपला देह परोपकारांत झिजवीत आहेत, त्यांनाच संत म्हणतां येईल. 
ईश्वर ज्याप्रमाणें प्रत्येक प्राण्याचें धारण, पोषण व संवर्धन करितो, तेंच कृत्य संत करीत असतात, व म्हणूनच मानवांनी 
संतांना ' प्रति ईश्बराप्रमाणें ' मानिल्यास त्यांत नवल कसलें ? (“संत आणि देव जाण | दोघांत नाहीं भेदभाव ॥ सूर्यं आणि 
त्याचे किरण | नामाभिधानें भिन्न जेसी ' -महिपती) 
x x x x x 
आम्ही मानव ईश्बरास सवंगुणसंपन्न मानितों. तसेच बर्‍याच सद्गुणांचे माहेरघर म्हणजे संत होत I इच्छित वस्तु 
प्राप्त करून देणारी जशीं कामधेनु, कल्पित वस्तु मिळबून देणारा ज्याप्रमाणें कल्पवृक्ष, लोहाचें सुवर्ण करून देणारा जसा 
परीस, fades देणारा जसा चितामणि, तद्वतच जनतेचें सवे इच्छित संत प्राप्त करून देतात; म्हणूनच आम्हीहि संतांना 
कामधेतूची, कल्पबृक्षाची, परिसाची व चितामणीची उपमा देतों ! संतांच्या सत्कृत्यांनीं लोकांचें इच्छित मनोरथ पूण 
होतात. कल्पित वस्तु त्यांना मिळतात ब त्यांच्या लोहरूपी दुवृत्ति मावळून त्या ठिकाणीं सुवर्णेरूप सद्गुण झळकतात. मग 
बरील उपमा ard नव्हेत काय ? | FA 
x x x x x 
. संत हे सत्कृत्यांचे प्रेरक होत. ते अनाथांस साह्य करण्याची प्रेरणा श्रीमंतांना करतात, कीं अनाथांचें संगोपन 
होऊं लागतें ! तृषितांची तृषा निवारणार्थं विहिरी, तलाव ब पाणपोई बांधण्याची प्रेरणा ते धनवंताला करितात, कीं 
तेथे तशा सोई होऊ लांगतात ! ते गरीब, भुकेलेल्यांची क्षुधा निवारण्यासाठीं सोय करण्याकरितां संपत्तिवानांना सांगता- 
क्षणींच, गरिबांना अन्नछत्रे, qaraq उघडलीं जातात ! शीतताप व वृष्टीपासून गोरगरिबांचें रक्षण करण्याकरितां सोय 
करण्यासाठीं ते धनिकांना अज्ञा करतांच, धर्मशाळा व मंदिरें उभारली जातात ! ईश्वरपूजन ब भक्तिप्रसारार्थ मंदिरे 
बांधण्यासाठी ते आपली इच्छा प्रदशित करतांच देवालये व dreamt बांधिली जातात. त्यांच्या आज्ञेवरून 


~ 


| In Public Domain.Kavikufgrururk alidasrSanskfirdsniversity Ramtek Collection 





"å — asas z masmi TESE क्स A 
F T $ > 1 B ; % : t 


7 ” 


` 


AS 








RRO ~ a gå å 


— soma a EEE 
ig 1 





श्रीगजानन महाराजांची गादी व पादुका 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


i Ed er FITTE TYPEN YF 






ki 


श्रींचा गज व अश्व. 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


a i lake ak kj TET 4 EE å dan 
på få På ç å på + Ae å . a j 
n AE ae 4 + J v š hå 3 






ae ht 
बै 


gi 
Å 
_ — 


दरवर्षी पंढरपूरला जाणाऱया पालखीचा सोहळ 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


ØRE ØP ENST EE 
SP mv Å = Z " å ५ e i - ` ` 





pa AG 
y: FE 





श्रीगजानन वाटिका-वृंदावन बागेची प्रतिकृती. 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


AS ST ESS eta ARE] 
॥ श्रीगजाननमहाराज समर्थ ॥ 
श्रीगजाननमहाराज संस्थानचा अल्प परिचय 


श्रीसंत गजाननमहाराज है महासंत माघ व. ७ शके १८०० दि. २३।२।१८७८ रोजी शेगांवी प्रगट झाले. त्यांच्या- 
ळें शेगांव हा गांव मि बनला 

Å ¦ शगांव ' महाराष्ट्रांतील बुलढाणे जिल्ह्यांत मध्य रेल्वेच्या ' मु बई-नागपूर' मार्गावरील “ब' वर्गाचें स्टेशन 
आहे. येथे पॅसेंजर गाड्या १० fa., एक्सप्रेस गाड्या १० मि. व मेल गाड्या ८ मि. थांबतात. श्रीसंत गजाननमहाराजांच्या 
दर्शनाकरितां येथें उतरावें. स्टेशनच्या वाहे रील बाजूस रिक्षा, टांगे उपलब्ध असतात. स्टशन ते मंदिर ५ Gott अंतर 
आहे. स्टेशनवरून मंदिरांत जातांना रस्त्यातच मोटारस्टंड असून तेथे पुणे, औरंगाबाद, बुलढाणा, अमरावती, दर्यापूर, 
अकोट, तेल्हारा, खामगांव आदि ठिकाणांहून मोटारी येतात. मोटार-स्टेंड ते मंदिर ४ फर्लांग अंतर आहे. 

मंदिराला उत्तर व पश्चिम अशी दोन महाद्वारे असून तटाचे आंतील बाजूस मध्यभागी श्रीसंत गजाननमहाराजांचे 
समाधि-मंदिर आहे. भोंवताली मोकळी जागा असून तिच्या चारहि बाजूंस यात्रोंकरिता पाठशाळा आहेत. मंदिरात सर्वत्र 
नळातून पाणी नेले असून पिण्याच्या उपयोगाकरिता गोड्या पाण्याचे नळ आहेत. 

रात्रीसुद्धा उत्तर महाद्वाराची खिडकी उघडी असते, त्यामुळे अवेळी अ यात्रीला आत येऊन झोपता येते. 
मंदिराद्वारा २४ तास पहारा चालू असतो. यात्रींच्या सोपीकरितां चौकशी, देणगी, ग्रंथविक्री वगैरे कार्यालयाच्या काहीं 
खात्यांचे कार्य २४ तास चालू असते. रात्रभर मंदिरांत लख्ख विद्युत्‌-प्रकाश असतो. तटाला लागून आग्नेय कोपऱ्यात 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


CC-0. 





एक मोठी विहीर असून तिला लागूनच पुरुषांकरिता व स्त्रियांकरितां अलगअलग स्तानगृहें आहेत. दररोज दुपारी (२ ते रे 
पर्यंत, इच्छा असल्यास भोजनप्रसाद मिळतो. साधू, यति, पांथस्थ यांना लागोपाठ तीन दिवसांपर्यंत भोजनप्रसाद 
मिळू शकतो. | 

मंदिरातील दर्शनीय स्थळे-१. श्रीसंत गजातनमहाराजांचे समाधि-मंदिरातील गाभाऱ्यात श्रीमहाराजांची पदचिन्हे 
व मुखवटा. श्री रामचंद्रप्रभु, श्रीसीतामाई, श्रीलक्ष्मण. २. खाली तळघरात श्रीसंत गजाननमहाराज. ३ समाधि-मंदिराच्पा 
दक्षिण पाठशाळेमागील भागात श्रीसंत गजाननमहाराजांचे देहविसजंन स्थळ. ४. जवळच श्रीमहाराजांची गादी. (ज्या पलं- 
गावर ते नित्य बसावयाचे तो पलंग). ५. समाधि-मंदिराच्या पूर्व पाठशाळेच्या मागे ईशान्य भागी श्रीमहाराजांचे परमभक्त 
सेवाधारी श्रीनारायणमहाराज व श्री. बाळाभाऊमहाराज यांच्या समाध्या. 

समाधि-मंदिर उघडे असण्याचा काल:-सकाळी ५ ते रात्रीं ९॥ वाजेपयंत समाधि-मंदिर उघडे असते. रात्री ९॥ ला 
शेजारती झाल्यावर समाधि-मंदिर बंद होते पण इतर दर्शनीय स्थळी avart जातां येते. 

संस्थानातील प्रमुख उत्सवप्रसंग :-(१) श्रीरामजन्मोत्सव यात्रा-चेत्र शु. ९ ला. (२) श्रीगजाननमहाराजांचे 
पुण्यतिथीप्रीत्यर्थं यात्रा-भाद्रपद शु ५ ला. (३) माघ व. ७ ला श्रीप्रगट-दिन उत्सव यात्रा. (४) दर गुरूवारी सायंकाळी 
श्रीमहाराजांचे पालखीचा सोहळा. 

यात्रोंकरितां खोल्या :- तीन किवा त्यापेक्षा अधिक यात्रोंना, शिल्लक असल्यास खोली मिळूं शकेल. त्याकरिता 
आकार द्यावा लागत नाहों. कार्यालयात २ रु. अनामत ठेवून कुलूप, किल्ली मिळते. किल्ली परत करताना अनामत रककम 
परत मिळते. खोली ४८ तासांपेक्षा अधिक काळ मिळणार नाही. 

देणग्या ब दक्षिणेसंबंधी सुचना:- कोणालाही विशिष्ट सत्‌कार्याकरिता देणगी देणे असल्यास त्याच्या इच्छेप्रमाणे ते 


| — EE ne 
TN p cai, Fn 
s nn ee me AES Nl - s 
_ í wu ~ å ‘ag’ 


(५) 


कार्य करवन घेतले जाते-जसे अभिषेक, अन्नदान वगैरे. येथे प्रत्यक्ष कार्यालयात देणगी देताना पावती घेत जावी, किवा 
रक्‍कम पाठविणे झाल्यास ' व्यवस्थापक, श्रीगजाननमहाराज संस्थान, शेगांव (मध्य रेल्वे), जि. बुलढाणा (महाराष्ट्र राज्य), 
या पत्त्यावर पाठवावी. येथील gard व कमंचारी वर्ग पगारी आहे. त्यामुळे कोगालाहि दक्षिणा म्हणून पैसे देण्याची 
आवश्यकता नाही. 

सामान सुरक्षागृहः- यात्री आपले सामान २४ तासांपर्यंत सुरक्षिततेसाठी “ सुरक्षागृहात' ठेवू शकतात. यासंबंधीच्या 
नियमांची तेयच चौकशी करावी. 


आयुर्वेद औषधालय, होमिओॅथीक औषधालय व अँलोपॅयीक औषधालय ही तीन औषधालये संस्यानतफं धमाथं 


चालविली जातात. | 
भाविकांना नम्र विनंतिः-संस्थानच्या असे निदर्शनास आले की काही लोक स्वतःला महाराजांचे पट्टशिष्य म्हणबून 
घेतात व श्रद्धाळू लोकांकडून पैसा उकळतात. श्रीसंत गजाननमहारजांचा कोणोच पट्टशिष्य नसून संस्थानक डूक वर्गणी गोळा 
करण्यास असा मनुष्यहि फिरतीवर नसतो, तरी असल्या भ्रकारांपासुन सावध रहावे. : 
श्रीगजाननमहा राज å संस्थानावर आधारित रंगीत लघुचित्रपट तयार केला आहे आणि श्रोसंतकवि दासगणू- 
महाराजरचित श्रीगजाननमहाराज यांची आरती, भजने व भूपाळया यांच्या ग्रामोफोन रेकाँडंस्‌ श्रीमती लता व उषा 
मंगेशकर यांच्या सुमधुर आवाजात मुद्दाम करवून घेतल्या आहेत. तरी याबाबत गरजूंनी संस्थानशी जरूर संपर्क साधावा. 


श्री. ग्‌. म. संस्थान, शेगांव, 
व्यवस्यापक 


In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 








“ed usnu = a 


må 


pr, ee * 


` महाराष्ट्र राज्य | 


: DS = š 
Enn EE ep 


FER ae SE 
University Ramtek Collectio 





ET EB 
















रोगनिवारणार्थ रुग्णालये व कीतंनाल्यें, ज्ञानसंपादनाथं विद्यामंदिरें व पाठशाला आणि बनाथांस राहण्यासाठीं निवास 
मंदिरें ( Poor houses ) बांधली जातात ! 


संत हे काय करूं शकणार नाहीत ? ते faste भूमींत जल उत्पन्न करूं शकतील ! å नापीक जमिनींत पीक उत्पन्न 
करूं शकतील I å निर्जन वस्तींत शहरें वसवतील व ते झोपडींत राहून राजवाडे बांधतील ! 


x x x x xX 








शरीरांत आत्म्याचें वास्तव्य असले म्हणजे शरीर कार्यक्षम असतें. आत्मा हा दिसत नाहीं; पण शरीराचें 
त्याच्याशिवाय चालावयाचें नाहीं ! तद्वत्‌ मानवी जीवनांत संतांचे वास्तव्य होय. समाजधारणेस संत हे. आत्म्याप्रमाणेंच 
होत ! ते ज्या समाजांत नसतील तेथ अव्यवस्था, अनाचार, अनीति, विपत्ति व दुर्देव हमेशा ओढवलेंच म्हणून समजावे ! 
मग तो समाज पौर्वात्य अगर पाश्चिमात्य असो; उत्तरधुवीय अगर दक्षिणधुवीय असो ! 

या भरतखंडांत व विशेषतः महाराष्ट्रांत संतांची वाण मळींच नव्हती व नाहीं; म्हणनच हा देश धनधान्यांनीं 
विशेष समृद्ध नसला तरी साधुसंतांच्या सद्विचारांनीं पूर्ण भरलेला आहे ! रौप्य-सुवर्णादि धातूंनीं समृद्ध नसला तरी 
अखिल जगाला ललामभूत असे पराक्रमो व थोर मानवो हिरे याच भूमींत पेदा झाल्यामुळे तो वेभवसंपन्न आहे ! 


श्रोगजाननमहाराज (शेगांव-वऱहाड) 


अशाच त-हेचे ्ीगजाननमहाराज हे एक संतरत्न वर्‍हाडांत शेगांव (शिवगांव) येथें होऊन गेले. ते ता. 33 
फेब्रुवारी १८७८ रोजी प्रथमतः ऐन तारुण्यदशेत शेगांवीं दिसले. -त्या वेळीं श्रीगजागनमहाराज तेथील साधु देवीदास 





bsa par — as — — — Up 


as = कि er 


blic Dom. IC pom main Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 








"००९००१७००१0७१ ०००१७ 


(४) 


यांच्या मठाबाहेर पडलेल्या SAT पत्रावळीतील कण वेंचून खात होते ! गाईगुरांना पिण्यास å at —— re foret | 
पाणी पिऊन ते निघून गेले ! gå बार्शी येथील ब्रह्मनिष्ठ अरोगोविदमहाराज टाकळीकर यांचे शेगांवीं महादेव hy saa 
कीर्तन झालें. त्या प्रसंगीं टाकळीकरांच्या बेफाम असलेल्या घोड्याच्या चौपायांत ध्रोगजाननमहाराज हे ब्र Sa cule 
होऊन निजलेले आढळले ! घोडा शांत होता. गोविदमहाराजांनी त्यांची veker ओळखून पूजा केली dr hat हतक 
शेगांवनिवासी लोकांस निवेदन केली. त्या वेळेपासून त्यांची प्रसिद्धी झाली. त्यांनी ५९०१ जे पुष्कळ अलौकिक 
केले, त्यांचे वर्णन सोबतच्या “ श्रोगजाननविजय ” या ग्रंथात वाचकांस वाचावयास मिळेलच. 





~ 4 खावें गेढेंहि रहावें \ 

` ्रीगजानममहाराज हे दिगंबरवृत्तीतील सद्धकोटीला पोंचलेले साधु होते. वटाल तें खावे, क by rd \ 

ब कोठेंहि संचार करावा, अशा रीतीने ते रहात. एके वेळीं तर एका स्त्रीने अर्धा शर मिरचीचा गोळा डाय शत 

खावयास दिला ! तो गोळा त्यांनीं मोठ्या आवडीनें जणू काय पेढे-बर्फी खातात, त्या आनंदानें तसा खाल Nå ; 

“एक गडवाभर पाणी पिऊन ते IG झाले 1 u गणिगण गणांत बोते ” असें अहनिश त्यांचें भजन चाले, ay wins 

५ श्रीगजाननमहाराज ” असें संबोधूं लागले. त्यांना लोक बहुमोल वस्त्रे, अलंकार, पैसे, खाद्यपदार्थ अपण le ar पण 
ad तेथेंच टाकून ते कोठेंहि निघून जात ! भक्तांना व जनतेस त्यांच्या सहवासाने मनःशांति fas व L S २ कळून 
येऊन उत्तम सदुपदेशाचा लाभ होई. ते ता. ८-९-१९१० रोजीं सकाळीं ८ वाजतां ईश्वरी नामस्मरणा' 

समाधिस्थ. झाले. | 


शगांव येथें ज्या ठिकाणीं श्रीगजाननमहाराजांनी देह ठेविला, aaa के. हरि कुकाजी पाटील प्रभूति मंडळींनी 
एक स्मारक मंदिर उभारलें आहे. तसेंच तेथें एक “ श्रीगजाननमहाराज संस्था ' स्थापन झालेली आहे. 





Ç ; ¿ | 
| Nt 3 — i iy Å me —s—s = Ea र्य = — 8 Fe 
न eras — nn — + Å a- = a Sn sas — as s >>> ~ 
é L १.५४” | 

r T Lå Y A r a : . 








या “ औीगजाननमहाराज संस्थान “ला कारभार श्री: के. हरि कुकाजी पाटील यांच्या सांगण्यावरून रा. रा. 
के. रामचंद्र कृष्णाजो पाटील यांनी सन १९१३ ते १९४८ या सालापर्यंत योग्य तर्‍हेने केला. या संस्थानचा कारभार 
करण्याचा संप्रदाय पाटील घराण्यांतच आहे. 


| ह. भ. प. संतकवी भोवासगयमहाराजबिकरित “ श्रीगजानन विजय ” 


वर वणन केलेल्या साधुभेष्ठ भोगजाननमहाराजांचे सोबतचें ओवीबद्ध चरित्र भीदातगणूमहाराजांनी २१ अध्यायांत 
“ श्लीगजानन-विजय ” या नावाने रचले आहे. 


हा ग्रंथ सवसाधारण जनसमूहाला सहज समजेल इतक्या सोप्या भाषेंत लिहिला आहे. श्रौबासगणूमहाराजांची वाणी 

ही अत्यंत ओघवती असल्यामुळें, प्रत्येक अध्याय प्रथमपासून शेवटपयंत वाचीत असतांना, असें वाटतें कीं, आपण नावेंत 
बसलों असून नदीचा प्रवाह उतरणीचा आहे ! हापूसचा आंबा परिपक्व झाला म्हणजे तो जसा लज्जतदार लागतो तसे 
श्रीदासगणूमहाराजांचे विचार हे वयोमानाने, धार्मिक तपश्चयेमुळें व अनुभवाने परिपक्व झाल्यामुळे, हे फार भारदस्त 


व प्रमाण म्हणून उल्लेखनीय विचार (Quotations) देण्याच्या योग्यतेचे झाले आहेत; त्याचा अनुभव वाचकांना हा 
ग्रंथ वाचीत असतांना पदोपदी येईल. 


शेवटी औीदासगणूमहाजांच्या भाषेतच संतांचा महिमा वर्णन करून मी वाचकांची रजा घेतों. 


LOGOS TT TTT 00000 rr rr rrr rrr ED EG क नयो क 





* 








च 


CC-0. In Pub main.Kavikulguru Kalid 


ESP 


s 





as Sanskrit University Ramtek Collection 


(६) 


संत हेच भूमीवर । चालते बोलते परमेश्वर 11 

वैराग्याचे सागर । दाते मोक्षपदाचे ।। १॥। 

संत हे सन्नीतीची । मूर्ति होय प्रत्यक्ष साची U 

संत भव्य कल्याणाची । पेठ आहे विबुध हो ॥ २ '' 

त्या संतचरित्रांस । श्रवण करा सावकाश ॥ 

आजवरी ना कवणास । संतांनीं या दगा दिला ॥ ३ ॥ 

ईश्वरी तत्त्वांचे वाटाडे । संत हेचि रोकडे ।' 

हे अमोघ ज्ञानाचे ते गाडे | भरले असती प्रत्यक्ष ॥ Y U 
संतचरणीं ज्यांचा हेत । त्यांचा ऋणी रुक्मिणीकांत ।। 

आतां मलरहित करा चित्त । गजानन-चरित्र ऐकावया ॥ ५॥ 


मुंबई -दादर a aq संतांचा नम्र सेवक, 
विठ्ठल लकमण सुबंध 


ता. १९-१२-१९४८ | प्रस्तावना-लेखक-- “ श्ौगजानल-जिजय ” 





अभिप्राय 


सदा सन्तोऽनूसतंव्यो यद्यप्युपदिशन्ति नो । 
याश्च स्वेरकथास्तेषामुपदेश भवन्ति ताः ॥ ` 


आत्मसमाधानाकरितां जीवमात्राची धडपड चालू आहे. पण तें सहसा कोणाला लाभत नाहींच. याचें कारण असें 
कीं, मनुष्य आधिभौतिक पदार्थांनाच समाधानाचे साधन समजून तें मिळविण्याकरितां रात्रंदिवस ' झटत असतो, पण 
समाधान मिळत नाहीं तें नाहींच. वास्तविक खरें सुखसमाधान मिळण्याचे साधन वेषयिक पदार्थं नसून आध्यात्मिक विचार 
हेंच होय. आध्यात्मिक विचारानें मन मुळापासून निर्मळ होत असतें. त्या निर्मळ चित्तानें आनंदरूप आत्म्याचें दर्शन होऊन 
जीवदशा वितळते व ब्रह्मानुभव येऊन कायमचेंच सुखसमाधान प्राप्त होतें. 

आध्यात्मविचाराकरितां शास्त्राने अनेक साधनें सांगितलेली असलीं तरी शेवटी “ प्राप्य वरान्‌ निबोधत । ' “संता- 
कडे जाऊन आत्मस्वरूप समजून घ्या ' असें श्रुतीला सांगावें लागलें. त्याचें कारण खरा संत आपल्या गोड व अधिकार- 
संपन्न वाणीनें उपदेश करून भक्ताच्या मनाला सांसारिक विषयविवंचनेपासून मोकळे करतो. हें सामर्थ्यं तीर्थादिकांमध्ये 
नाहीं. 

संत-चरित्रांनीं व त्यांच्या अनुभवाच्या बोलांनीं परमार्थाचे मार्गदर्शन जितकें लवकर व बिनचूक होतें तितकें 
शास्त्राध्ययनानें होत नाहीं. शास्त्र समजून घ्यावयाला पण गुरूची आवश्यकता लागतेच. त्याशिवाय शास्त्राचें हृदगतहि 
समजत नाहीं. म्हणून परमार्थमार्गात पाऊल टाकू इच्छिणारानें प्रथम संत-चरित्रच वाचली पाहिजेत. ज्यांना संतांचा 


eS a nn] 





Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 









rer 


guru 


NG 


ge 





= ip GERE — 
-0. In Public Domain.Kavikul 


u. sa vr s. am . == w — = 


a Se कासा 
——— न > ja Aper a a 

= a EP aS pas शि RR papt 23 b Boder 

bal द = 


———— T क . `: ॐ म क क CB 


i gg” 
re h bs v we k 
S "4 ee” ag l Lu ¿Z 


(८) 


क्ष त्याच्यापासून i लाभ TZT ज्य í —— et å I 
S ते Tat तसा योग आला 7 © 


यांचें काय संतांचे चरित्रग्रंथ करीत असतात. परमार्थाची इच्छा मात्र उत्कट पाहिजे कह हातत होतो. सति 
की प्रत्यक्ष संतांच्या सहवासापेक्षां संतांनी लिहिलेले ग्रंथ किवा त्यांचे चरित्रग्रंथ यांचा Sa Tee seqe eh 
सहवासांत राहणारे अनेक अनधिकारी लोक संतांच्या अव्यावहारिक व अशास्त्रीय आ an होत असते. fer 
त्यांचेंच नुसतें अनुकरण करण्यात सार्थकता मानितात. शब्दांपेक्षा प्रात्यक्षिक जास्त पारणा chp as ror 
ग्रंथांनी चरित्र-लेखकाच्या चातुर्याने असले प्रसंग बहुधा टळत असतात. रामकृष्ण, शकरा i x kas NE 
संतांच्या सहवासांत असणाऱ्या मंडळीपेक्षां त्यांचे ग्रंथ व चरित्र वाचून परमार्थी मार्गाच्या पांथ 

असें वाटतें. 


संतांचे कबहुना जास्त 
आपल्या चरित्रानें लोकांना मार्गदर्शन करणाऱ्या संतांचे उपकार जितके TENS T: Ef 

उपकार चरित्र-लेखकांचे आहेत यात संशय नाहीं. वाल्मीकोंनी “रामायण लिहिलें नसतें तर A å 
रामचंद्राचें नांवहि ऐकूं आलें नसतें. ओळख लांबच राहिली. असो. , ८ KO 
ek e नाहीं a आमचे दुदव ह्‌ w 
श्रीगजाननमहा राज (शेगांव-विदर्भ ) यांच्या प्रत्यक्ष दर्शनाचा लाभ ro ली foe तयच प्रेमळ चरित्र 

परंत सर्वतोमुखी असलेली त्यांची कीति ऐकली व ह. भ. प. संतकवि श्रीदासगणूमहाराजात 21657 Å 
नुकतेंच वाचले. . | [मे प्रमाणें उभय 
झाल > ta काव्य TT š | 
श्रीदासगण हे जन्मजात कवि आहेत व त्यांत भक्तिरसाचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळ त्यांचे ja T js. KE 

Fe kl — आनंद देणारे झालें आहे, त्यांच्या सिद्धलेखणींतून चित्रित झालेलें हें श्रीगजाननमहाराजाच ज र 


å ag ne je 8 


bjebk 'h `h 2 


| (whe 1६11) hiebjb 
> hr ९)-१६१>१३ ७ 19121): 
















=F 


-0. In Publi ain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


= Emnene 
त sik ७१४७४३१ ६६४३ AIAN 
PRT 83 
u så If 


५७५४ RE kg em 
COROT = IE) 


kuq SA NAN 





i, 





चित्राप्रमाणें निर्व्यापार होतें. दासगणूंच्या प्रेमळ व भक्तिरसपूर्ण कविताशक्तीची साक्ष त्यांनीं लिहिलेली अनेक संतचरित्र 
देत आहेत. त्याबद्दल जास्त लिहिण्याचे कारणच नाहीं. ज्यांनीं श्रीगनाननमहाराजांचें दशन घेतलें GE त्यांच्याहि 
डोळ्यांसमोर श्रीगजाननमहाराजांची मूर्ति प्रत्यक्ष उभी राहते इतकें हें स्वभावोक्तिपूर्ण चरित्र लिहिलें गले आहे. 


असा हा अमूल्य चरित्रग्रंथ प्रकाशित झाला नसता तर होऊनहि न झाल्यासारखाच झाला असता. अनक प्रसंगोचित x 
° 





चित्रे देऊन सुव्यवस्थित प्रकाशित केल्यामुळें श्रीगजाननमहाराजांचा भक्तगण प्रकाशकांचा ऋणी आहे. 


श्रीक्षेत्र काशी _ Ke भाऊशास्त्री वझे 
RI ब्रह्मघाट, काशी. 









 —IK 


ES 
b it 
= 
å ; 
i) 
+. 2 
x 
y 
$ A 
4 


D "= 


ikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





Sasson NN NU 























Dit en 7 
in sant 


PT P 


yapar म ere eures 


हरिभक्तिपरायण संतकवि श्रीदासणूगमहाराज यांनीं रचलेला श्रीगजानन-विजय 'नांवाचा ग्रंथ समग्र वाचला. 
शेगांवचे सुप्रसिद्ध सिद्धसंत श्रीगजाननमहाराज यांच्या या. ग्रंथांत उपलब्ध चरित्रांचा संग्रह असून त्यांनीं केलेल्या अनेक 
चमत्कारांचीं रसभरित av आहेत. श्रीदासगणूमहाराज यांची रसाळ वाणी आणि श्रीगजाननमहाराज यांचे अद्भूत 
चरित्र. यांचा एकत्र संयोग झाल्यकारणानें “ रत्नं समागच्छतु कांचनेन” ही कालिदासाची काव्योक्ति या ग्रंथास 
अक्षरशः लाग्‌ पडते. श्रीगजाननमहाराज शेगांवास उदय पावल्यापासून पुढील चरित्र या ग्रंथांत आहे. “ शेगांवीं 
माघमासीं । वद्य सप्तमी या दिवशीं । हा उदय पावला ज्ञानाराशी | पढनताते ताराया ॥ एन तारुण्याभीतरी U गजानन 
आले शेगांवनगरीं | शके अठराशाभीतरीं । माघ वद्य सप्तमीला ।। ” असे या ग्रंथांत वर्णन केले आहे. यासंबंधीचा 
थोडासा इतिहास आमच्या स्वतःच्या माहितीप्रमाणे आम्हाला ठाऊक आहे तो थोडक्यांत येथे देणें अप्रस्तुत 
होणार नाहीं. | 
इ. स. १८८७-८८ चे सुमारास मला स्वत:ला अकोट गांवीं अकोला जिल्ह्यांत बरेच दिवस जाऊन 
राहण्याचा प्रसंग आला होता. त्या वेळीं मी माझ्या लहान वयांत श्रीगजाननमहाराज अकोटांत प्रथम पाहिले: अकोट 
गांवीं नरसिंगमहाराज नांवाचे फार मोठे प्रसिद्ध सत्पुरुष होऊन गेले. ते दिवसभर रानावनांत राहात आणि संध्याकाळीं त्यांची 
गांवाजवळ एक झोपडी असे. तेथे वस्तीला येत असत व रात्री तेथेंच राहात. नरसिंगमहाराज सायंकाळी झोपडीत वस्तीला 
आले म्हणजे त्यांचे समोर अंगणात बसून शेगांवचे श्रीगजाननमहाज (गिणगिणेबुवा) रात्र रात्र जागून भजन करीत 
असत. बोटांवर बोटें आपटून तारू धरून “ रामेगिणांत गिणबोतें ' आणि “ येष्मिस्तंब åg” या दोन मंत्रांचा ते 
अव्याहत मोठयाने जप करीत असत आणि त्यांची वृत्ति भजनांत इतकी लीन होत aa कीं, बोटांवर बोटें आपटताना 


(११) 


नखांच्या आघातामळें बोटांवर जखमा होऊन त्यांतून रक्ताच्या धारा गळत असत. परंतु त्याहीकडे त्याचे up 

| याप्रमाणे नरसिंगमहाराजांचे सहवासांत त्यांनीं कांहीं वर्षे घालविलीं अर्थात्‌ किती हे मला सांगणे शक्‍य “नाही. 
तथापि योगारूढ होण्यापूर्वी त्यांनीं जे कष्ट केले, तहान-भूक सहन केली, जननिदा आणि छ्ळ सोसला, koe खरोखरच 
सीमा नाहीं. हें वर्षातुवर्ष सहन करून त्यांनी जी सिद्धि मिळविली तिचें खरें मोल त्यांच्या कष्टांची वास्तविक कल्पना 


आल्यावांचून करतां येणार नाहीं. 
— अगर इतर कोणत्याहि शारीरिक गरजेकरितां त्यांनी कधी कोणाची याचना केली नाहीं आणि जसें ज्या 
बेळेस कोणी आपाततः देईल त्यावर निर्वाह करून त्यांनी योग साधला. 
| . » यदच्छालाभसंतुष्टो ढंढातीतो विमत्सरः ”आणि"“आत्मन्यात्मना FG: या गीतावचनांचा प्रत्यक्ष पुरावा श्रीगजानन- 

महाराजांच्या ठिकाणीं जसा मूर्तिमंत दृष्टीस पडत असे, तसा इतरत्र क्वचितच दिसेल. श्रीसंत दासगणू यांनीं लिहिलेल्या 
` या पुस्तकांत अनेक प्रसंगीं श्रीगजाननमहाराज लोकाचारानुरूप बोलल्याचे प्रसंग वणिले आहेत. अर्थात्‌ महाराज त्या 
त्या प्रसंगी जे बोलले असतील त्याचां तो अनुवाद अगर सारांश आहे. श्रीगजाननमहाराज प्रत्यक्ष कधीच कोणाशीं 


कांहींच बोलत नसत. त्यांच्या वृत्तीस as ती स्वैरवाणी ते उच्चारीत असत. आणि त्यांनीं उच्चारलेल्या x 


संदर्भ आणि अर्थ ऐकणारे आपल्यापरीं लावून घेत असत. श्रीगजाननमहाराज अशा स्वैरवृत्तीनें जें कांहीं बोलत त्यांचा 
अर्थ ते बोलल्यानंतर कांहीं महित्यांनीं अगर वषानों अनुभवास आला असें सांगणारे त्यांचे भक्तट्रेहोते व आहेत. अशा 
प्रसंगीं अंतरज्ञानानें जाणलेल्या गोष्टींचा जे लाक्षणिक शब्दांनीं उच्चार करून दाखवीत आणि ज्यास त्यांतून उपदेश अगर 
अविष्यकाळीं घडणार्‍या गोष्टींचा इशारा घेतां येईल, त्यांनीं तो आपापल्या बुद्धयनुसार घ्यावा अशी सर्वत्रांची समजूत 
होती. इ. स. १९०९ अगर १९१० सालीं आम्ही व आमचे सवे कुटुंब एलिचपुरास आमच्या बागंत राहात असतां 
का sani ar राजंद्रोहाच्या आरोपावरून आमच्या घराची तपासणी म्हणजे झडती घेण्यात आली. हें झडती घेण्याचें 





































—— 


avikuleuru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 

















x 


ret pan 
290 


gre pure då 


Po "६७४७७९५६५४ 


= 


f$ 





PE L T NN 


काम ४-५ तास चाल होतें. सदरहू झडतींत आमच्या कुटुंबावर जेणेंकरून दोषाराप येईल असें कांहींहि सांपडलें नाहीं. 
त्या वेळीं आमचे वडील श्रीमंत दांदासाहेब हे इंग्लंडमध्ये होते. आणि आमच्या मातुःश्री ह्या शेगांवास श्रीगजानन- 
महाराजांच्या दर्शनास गेल्या होत्या. त्या महाराजांस गुरुस्थानी मानीत असत. महाराजांच्या जवळ बसल्या असतां ज्या 
दिवशीं आमच्या एलिचपूर येथील घराची सरकारतपासणी झाली त्या दिवशीं महाराज त्यांच्याकडे पाहून म्हणाले, “ पुषकळ 
झडती झाली. बामणाचे पोटे बदमास आहेत. पत्ता लागूं दिला नाहीं. अशानें काय होतें?” हीं वाक्यें महाराज 
एकदोनदां पुनः पुन्हां बोलले. अर्थात्‌ त्या वेळेस याचा अर्थ कोणालाहि कांहींच समजला नाहीं. पुढें आमच्या मातुःश्री 
घरीं आल्यानंतर त्यांना घराची झडती झाल्याची हकीकत समजली तेव्हां महाराज काय बोलले तें त्यांनीं आम्हांस 
सांगितले आणि वेळ ताडून पाहतां महाराजांनी & उद्गार काढण्याची आणि आमच्या घरीं झडती चालू असल्याची 
वेळ एक होती असें स्पष्ट ठरलें. 

महाराज अशा प्रकारें संदिग्ध बोलत आणि त्यांच्या शब्दांचा अर्थ कसा लावून घ्यावा लागत असे किवा प्रसंगोपात x 
लागत असे याचें हें उदाहरण म्हणून आम्ही येथें नमूद केलें आहे. अशीं उदाहरणें अनेक सांगता येतील, अनेक लोकांसहि 
माहीत असतील. महाराजांच्या तोंडीं जीं भाषणें घातलीं आहेत तीं, अर्थात्‌ त्यांनीं तत्कालीन उच्चारलेल्या शब्दांचे गोषवारे 
अगर अर्थातरें आहेत. ही गोष्ट महाराजांची वृत्ति माहीत असणाऱ्यास सहज पटण्यासारखी आहे आणि यात कांहीं वावगें 
आहे असेंहि नाहीं. श्रीसिद्धाथं, बुद्ध, येशू fart अगर महंमद जे शब्द बोलले ते आज धर्मग्रंथांच्या रूपांनी प्रसिद्ध आहेत. 
: परंतु हे घमंग्रंथ हे धमंदाते इहलोक सोडून गेल्यानंतर अनेक वर्षांनीं आणि क्वचित्‌ अनेक शेतकांनीं लिहिले गेले हेंहि 
इतिहासप्रसिद्धच आहे. EN 
tere बोलत असतांना त्यांच्या भोवतीं हल्लींप्रमाणें लघुलिपि-लेखक नव्हतें, कीं ज्यांनीं त्यांचा शब्द रूघु- 
— लिपीनें लिहून घेतला असेल. म्हणून सिद्ध-पुढुषांविषयीं लिहीत असतांना व त्यांच्या उपदेशाचें अंगर त्यांनीं केलेल्या 






















EN ne eee <a i LT Tl 


(१३) 





चमत्कारांचे वणेन करीत असतांना स्वबुद्धधनुसार त्याचा आशय —— ss करणें अपरिहायं असतें. हें कार्य श्रीदासगणू यांनी | 
फार सुंदर रीतीने केलें यांत किमपीहि शंका नाहीं. : | 
4 योगशास्त्राच्या परंपरेंत योग्याच्या उन्मत्त, पिशाच्च व बाल अशा तीन वृत्ति सांगितल्या माह बी | 
राहून ज्यांनी त्यांच्या वृत्तीचें मन:पूर्वक अभ्यासून अवलोकन केलें असेल त्यांना ph pe w 
शेवटीं areata कशी बाणली होती त्याची साक्ष पटल्यावांचून राहणार नाहीं. ee ee et 
जसें इतरांस करावें लागतें, त्याप्रमाणे महाराजांच्या देहाचें संगापन व संरक्षण भोंवतालच्या Å er gr : 
महोराजांची स्वतःची वृत्ति लेंकराप्रमाणें इहेलोकाच्या विकारापा हू। Ge निर्लेप झाली हो ५ nel sul pee 
जाग ति त्यांचे ठिकाणीं एकसमयींच वास करीत होती, å तज्ज्ञांस पटणें कठीण नव्हते. महाराजांच्या ६ 
आढळले. | i 





t 


शिर्डीचे साईबाबा हे त्यांपैकी एक होते. श्रीसाईबाबांची व महाराजांची वृत्त a T ह्‌ pa HOE 
रांसहि पटण्यासारखें होतें. तें उभयतां एकमेकांस अंत:साक्षीने आळखीत असत, हा pr TT आह. sui 
शेगांबीं महाराजांनी देह fag ते दिवशीं साईबाबा दिवसभर शोक करीत 53 HE हात Ko MN 
गजाननमहाराजांचें लें भ श्रीसाईबाबा गडबडा लोळले आणि म å] es 
गजाननमहाराजांचें देहावसान ATS "T å - टादासाहेब) सांगत असत. त्यांचे म्हणणें 
š a [मचे वडील (श्री. क. दादासाहेब) सांग . ee 
चालला असे विव्हळून अनेकवार ओरडले, असे अ ke x Te an श्रीसाईबाबावर सोपविले 
असेंहि होतें कीं श्रीगजाननमहाराजांनी आपल्या परिवारांचें सवे कल्याण, देहत्याग FR Er 
Me क स्वत! श्री + श्रीसाईबाबांस गुरुस्थानीं मानू लागल. AS र 

म्हणून त्यांनंतर तंव्हापासून तं स्वतः व आमच्या मातुःश्री उभयता 2 1६ i 


GE ge JR a प्रश्‍न असेल. 









— GE = 






— == ete ——VIƏA'GDs —DƏƏI.MA ~ — = 









main.Kavikulguru 


Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


ee yn: iN Breer CERN 

















(१४) 


DORR OOO SO TI CTY TUT TUT SET TST TST TVS SS STS OTST STS TYS A 


आमच्या एकीव माहितीप्रमाणे श्रीगजाननमहाराज हे पूर्वाश्रमीं फार विद्वान्‌ व वेदवेदांगवित्‌ असे तेलंग ब्राह्मण होते 
अशी आख्यायिका आहे. त्यांस वेदमंत्र म्हणताना व तैलंग भाषेत बोलतांना ऐकल्याचेहि कांहीं लोक सांगत असत. मध्यंतरी 
श्रीगजाननमहाराज हयात असतानाच एक निस्संग तरुण:साधु आपण त्यांचे शिष्य आहो असें सांगत असत. ते आमचे येत 
अनेक वेळा कित्येक आठवडे राहात असत. त्यांच्या तोंडून महाराजांच्या तारुष्यावस्थेची पुष्कळ हकीकत ऐकावयास मिळत | 
असे. आता Š साधुमहाराज कोठे आहेत सांगता येत नाही. ते न कळविता थत ब न विचारता निघून जात, एकदां जे गेले 
ते पुन्हां आले नाहींत. कदाचित्‌ कालवशहि झाले असतील. काय सांगावे? 

या ग्रंथांत अनेक प्रसंगांचे व विशेषतः लोकमान्य टिळकांच्या व्याख्यानाचे प्रसंगीं महाराज उपस्थित असल्याचे | 
व अन्य प्रसंगी महाराजांविरुद्ध कोटनिं वॉरंट काढल्याचे वगेरे प्रसंग फार रसभरित, सुंदर वर्णन केलें आहेत. अनेक | 
प्रसंगी उल्लेखिलेल्या व्यक्ति हल्लींच्या पिढींत पुष्कळांस परिचित असल्यामुळें हे प्रसंग वाचतांना ते डोळयांसमोर घडत | 
असल्याचा भास होतो आणि ज्यांनी ते प्रसंग प्रत्यक्ष पाहिले आहेत, त्यानंतर आपण पुनरपि तो काळ प्रत्यक्ष पाहात आहों 
असे' वाटतें 


एकंदर ग्रंथ मोठा सुरेख, उद्बोधक व मुमुक्षूंस मागदशक असा झाला आहे. भक्तिमार्गाच्या प्रणालिकेत संतलीला- 
मृतादि ग्रंथ जसे चिरस्मरणीय झाले आहेत, तसा हाहि ग्रंथ होईल असा भरंवसा वाटतो. 


उमरावती, ता. २३-३-४७ बा, ग. UTTE 





$ 4g RSS BES Å dr 
- š: $ Id í ts sne ge 35230 ORS Rie aoe ¥ >> = å Š 
4 š sso a eo BRANES RNS ne eS TR en = rr ws RE ao 
id ` * M QF >| Y 
— Al p = ç - * &:* Å 
NR ' Ç 2 ) 


= FL) 4 
ee HETER 
art an jup: १५७७७१४, 2 . 
We Sis ES 














— rra ü r ar — Sa — s 


— SE 












In Publ -Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


श्रीगजानन मंदिराचे उत्तरद्वार (शेगांव) . श्रीगजानन मंदिराचे पश्चिमद्वार (शेगांव) 


Tiid- 


vane pA 


Sr 


ection 








w—Ñ मिकित ० 








कि JE y dee z ETING pe = os men" - — 

EE Sa PE YEI y 
TET ETEN NT EET 

TBR F ato = i PR RR ie) ie me हः 


zer x ý wre 





< 





— fu To ae - 





श्रीराम, सीता, लक्ष्मण 





guru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection ह 


४४१७४१४ 














2.2 


anskrit University Ramtek Collection 





BC TN dt win 






gL 51६ Pe V WW JE 
ipapa क 91713 Å øk HP ar rer 


5 på 


AP 


Me 


: श्रीगणेशाय नमः 1 जयजयाजी उदारकीती | जयजयाजी प्रतापज्योती | जयजयाजी |+ 

` Ce ¢ ~ hat bay - het 
$ š गणपती I । गोरीपुत्रा मयूरेश्वरा | 0 १॥। कायारंभीं तुझें स्मरण I करित आले जन | मोढमाठालं 
= es 









x विद्वान । साधुसंत सत्पुरुष ।। २ U तुझ्या कृपेची अगाध शक्ती | AA अवघी भस्म होतीं । कापुसाचा > 
पाड किती Âg दयाषना ! ।। ३॥ म्हणून आदरें वंदना | करीतसे मी तुझ्या चरणा | सुरस = 
करवी पद्यरचना | दासगणूच्या मुखाने ॥४। मी अज्ञान मंदमती । नाहीं काव्यव्युत्पत्ति |< 
> वरी तूं वास केल्या चित्तीं । काय माझें होईल हैं ।। ५।। आतां आदि माया सरस्वती | जी A 
ॐ ब्रह्माची होय प्रकृती । जी कविवरांची ध्येयमूर्ती ब्रह्मकुमारी शारदा ॥ ६ ॥ त्या जगदंबेकारण | Z 
| > असो माझें साष्टांग नमन | मी लकरू आहे अजाण | अभिमान माझा धरावा ll ७ | तुझ्या कृपची på 
= अगाध थोरी | पांगळाही चढे गिरी | सुका सभेमाझ्नारी | देई व्याख्यान अस्खलित ।। ८ ll 
€ त्या तुझ्या कीर्तीला | कमीपणा न आणि भला | साह्य दासगणूला Í ग्रंथरच नेस करी या II «id på 
på आतां पुराणपुरुषा | पांडुरंगा | पंढरीशा सचिदानंदा रमेशा å पाहे माम्‌ ” दीनबंधो || १० | 
å सवेसाक्षो जगदाधार । Ç व्यापक चराचर | कतां करविता सर्वेश्वर | अवघे कांहीं तूंच तू ठ 
॥ ११ || जग, जन आणि जनार्दन | तूंच एक परिपूर्ण । सगुण आगे निर्गुण । तूंच कीं रे 
प्रायत्रापा ॥ १२ ॥। ऐसा aar अगाध महिमा | जो न कळे निगमागमा | तेथें काय gener | |; 
या गणूचा पाड असे ॥ LRU राभ$पा जेव्हां met | देव्हा माकडां शक्ति आठी | गोप तही 
बनते बडी | यपुनांतारी गोकुळात H १४ ॥ तुझी कृपा व्हावया am | नाहीं धनाचं प्रयोजन 


ia Ed HN I - —— ç å er जा ———EW 





DENA = s 02202 re pee A 
£ å å Moo PRN ba EE ० , 
l < or: å 
pra ERE 
Á न्स Iki BTA ae eee 


a 9 






gE _ mU sss SE BB asa 
Sanskrit University Ramtek Collection 





Et: SPANIEL 















eo e. 


SP K 4 


CE. 


CN 


e ° 


LN) 


CE.) 


e 


eo> @ 


> @ 


CN) 


AP KG 


- 


९ 
FIG 
Ü 


e> 


> e 
e 


> e 
6 
° 
CX) 
4 


= 
J 


eo> 99 9 


* 
Ü 


- 


°° ° 


® 
(त...) 


साह्य करी पंढरीराया | माझ्या चित्ती बसोनिया । ग्रंथ कळसा AS हा || १७॥ हे मवभवान्तक 
* भवानीवरा । हे नीलकंठा गंगाघरा | ARREN 5यबझेश्वरा | वरदपाणी ठेवा शिरीं || १८ ॥ तुझे 
| साह्य असल्यावर | काळाचाही नाहीं दर | लोखंडासी मांगार | qa करून ठेवीतसे ॥ १९ II 


se वदबावया ।। २१ ॥। माझ्या कुळीची कुलदेवता | कोल्हापुरवासिनी जगन्माता | तिच्या våt 
RA माथा । मंगल व्हाया कारणे | २२ ॥ हे दुर्गे तुळजे भवानी | है अपण Aa EA । ठेवी 
तुझा बरदपाणी । दामगणूच्या शिरावर ॥ २३ I आतां वंदन दत्तात्रपा | पाव AU मसी 


वसिष्ठ गां 





á 
° 
4 
® 
Q 
6, 
* 


२ गहिनी निवृ 


å 


तिच्यांत नाही जोर । ती निमित्तकारण साचार | लेखनरूपी कार्याला ॥ ३१ ।। दासगणू 


£ चरणीं होतां अनन्य । तूं. त्यातें साह्य करिशी ॥ १५॥। ऐसा संतांनी डांगोरा | तुझा पिटला š 


रमावरा | म्हणून आलो तुझ्या ard । आतां बिन्युख लावूं नको ।। १६ H हे संतचार्रत्र रचावया | 






~ 
A 


तुझी कृपा हाच परीस । लोखंड Å गणूदास | साह्य करी लेंकरास | परते मजला Sg नको |: 
3 ~ ~ R ~ ७ ~ * 
॥ २० ॥ तुला अशक्य कांहीं नाहीं | अवघेच आहे GEN ठाई | लेकरासाठी ata घेई | ग्रंथ सुगम 











सदया | गज़ाननचग्त्रि गाया | प्रसादासह स्फूति दे H २४ I आतां शांडिल्यादे ऋषीश्वर | 
गैतम पाराशर | ज्ञाननभी जो दिनकर । त्या शंकरचायों नमन असो ॥ II आतां 


अवध्यां gargal | नमन माझें सर्वथा | दासगणूच्या घरून हाता । ग्रंथ करवा लेखन | २६ || 


~ 





A 


; तुमचं असो था संत हो ।। ९२८ il तुम्हा अवध्यांच्या कृपेनें | मी हें करीन बोलणं | दासगणू मी 





° — — T + ai. — 
; Å f न 


तुमचें तान्हे | कठोर मजविषयीं होऊं नका ।। २९ 11 जी कां खरी माया असते | तीच बोलाया (ॐ 


fanaa | तुमचें माझे असें नातें | म यलकापरी हो ।। Re H लेखणी काढी अक्षर | परी तो 


येथ । तुम्ही घारण करा ती अवघे संत । ग्रंथरचना रसमरित | हीच आहे प्रार्थना 11 ३२ H आतां 
श्रोते सावधान | संतकथेचें करा श्रवण | करोनिया एकाग्र मन | निजकल्याण व्हावया li रेरे II 
संत हेच भूमिवर | चालते बोलते परमेश्वर । वैराग्याचे सागर | दात मोक्षपदाचे ।।३४।। संत हेच 


सन्नीतीची । मार्त होय प्रत्यक्ष साची | संत भव्य कल्याणाची | पेठ आहे बिबुध हो ॥ ३५ ।। त्या 


° A 


संतचरित्रास | श्रवण करा सावकाश | आजवरी ना FAN | संतांनी या दगा दिला ॥ ३६॥ x 


ऐकावया ।। ३८ H मरतखंडामाझारी | संत झाले बहुतापरी । Å न पवेणी आठी खरी | अवांतर 
देशांकारणें || ३९ ॥ जंबुद्वीप हें घन्य धन्य | आहे पहिल्यापासोन । कोणत्या सुखाची ही वाण | 
येथे न पडली आजवरी lve U याचें हेच कारण | या भूमीस संतचरण । अनादे काला- 
पासोन | लागत आले आहेत Å || ४१ U नारद, AA, कपाधूकुमर | उद्धव, सुदामा, सुभद्रावर | 
महाबली अंजनीकुमर | अजातशत्रू धमेराजा ॥ ४२ (I शंकराचार्य जगदगुरु | जे पदनतांचे 


कल्पतरु । जे अध्यात्मविधेवे मेरु | याच देशीं झाले हो ॥ ४२ ॥ मध्व-वछम-रामानुज | 


° ° Q * 
ae te 2% 00 49 90 
å è å å 


PYCHDO 
ô 


° 
Ü 


° 
ee 
é å è 


OCENA 


° 
Ü 






ü 
ae <... 
è 


° 








Q Q 
CEC 
Ü Ü 


a q> 


ते ज्ञानेश्वर | श्रीतुकाराम देहूकर । हे aars are थोर । त्या श्रीरमदासा नमन १ 
असो ॥ २७॥ हे शिडीकर साई समथो । वामनशाख्री pia | दासगणूमी अभय आतां | 


॥ १॥ 














































° 
å ô 


Q Q ' ° 
DODD 36062 Ga 
Ü O Ü 


यांचा ऋणी अधोक्षज । ज्यानें धमोची राखिली लाज । निज सामथ्ये दावोनिया 1 ४४ i 
> नरसी मेहता तुलसीदास | कबोर कमाल सुरदास | गारंग-प्रभूच्या लीलेस | वर्णन कर वें 
Z काठवरी t ॥ ४५ asa मिराबाई । तिच्या भक्तीस पार नाहीं | जिच्यासाठी शेषशायी | 
se प्राशिता झाला विषातें ।। ४६ || गोरख-मच्छेंद्र जालंदर | जे काँ योगयागश्वर | ज्यांचा नवनाथ 
Sl भक्तिसार । ग्रंथ अस लीलेचा 19011 ज्यांनीं नुसतीच हरिभक्ति | करून साधला श्रांपता I त नामा 
S नरहरी सन्माति | जनीं कान्हो संतमखू || ४८ l चोखा-सावता-कूमदास | दामाजीपत पुण्यपुरुष | 
द ज्यांच्या कारणें बेदरास | गेला महार होऊन हॅरी ॥ ४९ H मुकुंदराज जनादन | बोधला निपट 
क निरंजन | ज्यांचीं चरित्रे-गायन | केलीं मागें wadi || ५० 1 म्हणून त्यांची नांबे येथ । मी 


Çla साकल्यें आतां देत | नुसते सांगतो. वाचा ग्रंथ | भक्तिविजय भक्तमाला || ५१ H त्यानंतर 
< जे जे झाले | त्या त्या संतां मी गाइले | ग्रंथ असती तीन केले । ते पहा म्हणजे कळेल को l| ५२ 
त्या संतांच्या तोडीचा | संत श्रीगजानन साचा | या अवतारी पुरुषाचा | प्रभाव afaa 


— लोकोत्तर H ५३ H मी जीं मागें गाईली | संतचारत्रें असतीं भी तीं सारांशरूपें सांगितली | 
य ग्रंथांतून विबुध हो ।। ५७ H आता हें सांगोपांग । चारत्रि कथितां एका चांग | सम aad 
आला योम । हें चरित्र रचण्याचा || ५५ || जो प्रथमतांच मी पाहिला । आकोटासान्निध संत भला | 
तोच मागे राहिला | त्याचें एका कारण ।। ५६ ॥ माळा आर्था ओविती | मग मंरुमणी जाडिती । 
नै) तीज आजी झाली स्थिति । ह्या चरित्र रचण्याची || ५७ || शेगांव नामें उन्हांत । ग्राम आहे 





x 


2° 
& 
oe 
By 
* 
oe 


: 





CO OC 


Age 
~ 


सरोवरी as | गजानन कमल उदया आलें । Å सीरमें वेधितें झालें । या अखिल amter || ६० I 
हा शेगांव खाणीचा | हिरा गजानन होय साचा । प्रभाव त्या अवलियाचा | अल्पमतीनें anda 
मी ॥ ६१ || ते आतां अवधारा । गजाननचरणीं प्रेम धरा । येणें तुमचा उद्धार खरा । होईल | 
विसरूं नका H ६२ H गज़ाननचरित्र मेघ थोर । तुम्ही श्रोते अवघे मोर । चरित्ररूपी वर्षतां नीर | 2 
x नाचाल बाटे निःसंशय ।। ६३ ॥ शेगांवचे पौरवासी। परम भाग्याचें निश्चपसी | म्हणून लाघले $ 
तयांसी | गजानन Š संतरत्न ॥ ६४ ॥ जेव्हां करावे लागे पुण्य । तेव्हाच लाभती संतचरण | 
dad देवाहुन | येविषयी शंका नसे || ६५ U रामचंद्र पाटलांनी । केली माझी विनवणी | पंढरी 
क्षेत्री येऊाने | कार्तिक्षीच्या वारीला || ६६ h माझ्या मनीं हेत होता । गावे गजानन-चरित्रा । 
परी त्याची aai । संगत नाहीं लागली || ६७ || त्या माझ्या वासनेची | पूतता करण्यासाठी I 
| केली रामचंद्राची | योजना या समर्थे ॥ ६८ || खऱ्या संताचे घोरण | न कळे कोणालागोन 
महापुरुष गजानन । आधुनिक संत चूडामणी ॥ ६९ Ú या महापुरुषाचा | ठावठिकाण कोणचा । 
Sp बा पत्ता त्यांच्या जातीचा | इतिहामदृष्ट्या न लागे कीं 11 ७० ॥। जेवीं ब्रह्माचा ठावठिकाण | न 


> कळे कोणा लागून | ते ब्रह्माम पाहून । निश्चय त्याचा करणें असे || ७१ || जो कां हिरा तेजमान 
पूणपणे अस जाण | तेज त्याचे पाहोन | ज्ञात तहीन होती कों ।। ७२ H तेथे त्या हिऱ्याची | खाण 





RRRKKRKKEKKPRA HRA 
~ 
4 
a 
21 
al 
4 
å 
> 
4 
Zit 
=: 
2 
ar 
på 
“i 
AÀ 
Al 
312 
aly 
& 
Hy 
% 
e 
A 
अ 
ti 
Bi 
e 
31 
a 

dl 
= 
द 





2.3 

















` puru Sal rave 

















| आहे कोणची । हें विचारी आणण्याची । गरज मुळीं रहात नसे || ७३ H ऐन तारुण्याभीतरी | ; 
क. गजानन आले शेगांधनगरी | शके अठराशामीतरी | माघ वध सप्तमीला ।। ७४ || काणी कोणी 
म्हणती जन | श्रीसमथाचे š कां स्थान | त्या सज्जनगडाहून | या देशी आले है || ७५ |! परि 
न याला पुरावा | सबळ ऐसा नाहीं बरवा | परी कांहीं तरी असावा I अथे त्यांच्या म्हणण्यांत || ७६ x 
लोक अवघे भ्रष्ट झाले। नाना यातनें aise | त्यांच्यासाठीं वाटतं केलें । कोतुक ऐसे सम- 
फ थानी | ७७ || जगाचा करण्या उद्धार | गज़ाननरूपं अवतार | धरून आले महीवर । पुन्हां 
£ समथ सिद्धयोगी || ७८ || कोणत्याही कलेवरी । योगीपुरुष प्रवेश करी | ऐसा प्रकार भूमीवरी । 
न जगदुगुरूनों केला असे || ७९ || गोरख जन्मला उकिरड्यांत | कानीफा गजकणांत | चांगदेव! 


कथा | सांगतां मो एका आतां | एक भावेक गृहस्थ होता | नाम ज्याचें देविदास || ८४ ।। at 
देविदास सज्जन पातूरकरांचा वंशज जाण । शाखा satt माध्यंदिन । मठाधिपती होता हो ।। ८५ 1 
त्याच्या एका मुलाची | ऋतुशाति होती साची । त्यानिमित्त भोजनाची । तपारी होती त्याचे | 
घरा ।। ८६ ॥ उद्या पत्रावळी रस्त्यावर | टाकिल्या हात्या साचार | घराचिया समोर | त्या 


विदास विप्राच्या 11 ८७ 11 तो गजानन समर्थसिद्धयोगी | बेसले होते तया जागीं | एक बंडी होती कः 
अंगीं | जुन्या पुराण्या कापडाची ।। ८८ ।। कोणत्याहि उपाधीचें। नांव नव्हतं जवळी ard 18 


9 


£| पात्र पाणी प्याचयार्चे । होता एक भोपळा |! ८९ || कच्ची चिलीम हातांत | जी होती तयांची aga । क 


ANN 


रस्त्यावरी | शोधन पत्रावळीचें करी । केवळ निजलीलेने || ९३ H शीत पडल्या दष्टीप्रत । gå (है 
सागे श्रुती । अन्न हे ब्रह्म निगुती | “ अन्नम्‌ aaa” ऐसी उक्ती । उपनिषदांठायी असे ॥ ९५ 11% 
त्याची पटवावया खूण । शिते वेंचतीं दयाघन । त्याचा सामान्य जना लागून | भावाथे तो कळला $ 
नसे |1 ९६ H बंकटलाल आगरवाला | होता रस्त्याने चालला । त्याने हा प्रकार पाहिला | आपल्या (ह 
त्या WEE ।। ९७ ॥। दामोदरपंत कुलकणी । त्याच्या Ha नांव जाणी | GÅ तो प्रकार $ 
| पाहोनी । आश्चर्यचकित जाइले ॥ ९८ || आणि एकमेकांप्रत | बोलूं लागले ऐसें सत्य । कीं Z 


घेता | देबिदासही ad देता Bt की तोही सज्जन 11 १०० ॥ द्वारी आलेला याचक | लावीं ना Å 


b, 


4 
9 
4 
* 

- 
å 
e 
i 


Aggies s Ie a 


idas Sanskrit University Ramtek Colledfi 


९७ ७७ अ ॥ १ ॥ 








— F WOs ENON ISS | ý 



















oe LL 0000006 sey skal nm — 
a Waku LE 2 


एसे så रस्त्यासी | आपण राहूं यत्कृतीसी | अजमाबपाकारणें | २।। खरे साधू पिशापरी 
जगीं वागती “वरवरी | ऐसी व्यासाची वैखरी | बोलली आहे भागवतात 13 U कृतीने ह 
दिसे वेडा । परी वाटे ज्ञानगाडा । वा बिमल ज्ञानाचा हुडा | असावा की प्रत्यक्ष 9 ॥ | 
ऐसा बिचार परस्पर | करूं लागले साचार रत्न असता समोर । पारखी तोच जाणे त्या 
॥ ५ | पथे हजारों लोक गेले | परी न कोणी पाहिले | या दोघांवांचून भले | याचा 

बिचार करा हो ! ।॥। ६ H हिरे गारा एक्या ठायीं । प्रिसळल्या असतो जगा ठायीं | पारखी š 
तो निवडून घेई । गार टाकून RÀ ।। ७ 11 प्रथमता तो gå झाला | बंकटलाल आगरवाला । |: 
गजाननासी विचारण्याला | विनयाने येणें रीतीं || ८ !। mt पत्रावळीच्या शोधना | काँ हो द 
कारितां कळेना । क्षुधा असेल आपणां | तरी तरतूद करूं अन्नाची ॥ ९ ।। त्यानें ऐसे fake | 

परि न उत्तर मिळालें | नुसतें बरी WES | उभपतांच्या मुखाकडे || ११० ॥ तो सतेज कांती £ 
मनोहर । दंड गर्दन पिळदार | मव्य छाती दृष्टि स्थिर । भूकुटी ठायी आली असे ॥ ११ H < 
faset रंगलेला | ऐसा योगी पाहिला । मोनेच नमस्कार केला | चित्तीं संतोष पाबोनिया ।। १२ N : 
£| देविदासबुवासी | सांगू लागले प्रेमंसी । तुम्ही पात्र वाढून वेगेसी । आणा एक बाहेर ।। १३।। देविदासे 3 
सें केलें । पक्काज्नांनीं मरलेलें | पात्र आणून ठेविलें | द्वारासमोर स्वामींपुढें ।। १४ ।। ठेविलेल्या ko 
£| पात्रावरी | मोजना बैसली समथेम्वारी । चत्री न कशाची अंतरी । अणुमात्र उरली असे ॥ १५ ।' के 
अनुपम ब्रह्मरसाला | जो पिऊन ag झाला | तो कां मागतो गुळवण्याला | मिटक्या मारीत 


विजय 
Lauen 







| श्रीगजानन- 
' l Y II 





























oe 


> 3 å > AE 
s = tl Å ` | på £ 4 


rs 
së 
w 
i 
rs 


x १ ॥ १६ ll जो सार्वभौम नृपवर | झाला असे साचार । अशा नरासी जहागीर | मिळाल्यासी 
| प्रेम नुपजे il १७ ll अवधी पकाने एक केली | आवडनिवड नाहीं उरलीं | जठराय्रीची ति 
# केली | दोन प्रहराच्या समयाला || १८ ॥ बंकटलाल तें पाहून | पंतासी करो भाषण | ह्या वडा | 
š म्हणालो आपण । ती निःसंशय झाली चुकी ।॥। १९ || सुमद्रेसाठी द्वारकेला | aga एसाच 
वेडा झाला I व्यवहाराचा बिसर पडला | करूं लागला भठमलतें || १२० ll तैसाच हा AAT | 
gåret qukar | वेडा झाला कसवटी | याची आतां घेणे नको ॥ २१ U धन्य आपुल på 
maia | दृष्टी पाहिला योगीराव | “ निरिच्छा ” हा जहागीरगांव । दिला हरीने जयाला ।। २२ !। क 
i मध्यान्ही आला | भाग भूमीचा तप्त झाला | पांखरेही आश्रयाला | जाऊन बसली # 





oe 





वृक्षावरी || २३ || bar भर उन्हांत । हा बैसला आनंदांत । हा sal होय साक्षात्‌ I भय 
ना कशाचे उरलें या Ú २४ il हा जेवला यथेच्छपणीं । तुंब्यामध्ये नाहीं पाणी । तें पता या- 
लागुनी | आपण देऊं आणून ।। २५ l! gå लागले दामोदर | तुंब्यामध्यें नाहीं नीर | मजी असल्या x 
हा चाकर | पाणी द्याया तपार असे ।। २६ || ऐसे शब्द ऐकिले | समथोनीं हास्य केले । 
उभयतांसी पाहून वदले । तें ऐका सांगतो ।। २७॥ तुम्हां गरज असेल जरी | तरी आणून Š 
घाला बारी । एक ब्रह्म जगदांतरीं | ओतप्रोत भरलें असें || २८ || तुम्ही आम्ही भेद तेथ ig 
नाहीं उरला योत्किचित | परी जगव्यवहार सत्य | आचारेला पाहिजे '॥ २९ H अन्न Was > 


देहानीं | म्हणून त्या पाहिजे । पाणी हा व्यवहार चतुरांनीं | अवश्य पाहिजे जाणला ।। १३० ॥ 






















ह š Rr em Eeg r7 
| — C j oh 
ty Ramtek Colleetion = 


















sig ge sanguine ns ee 





श्रीगजानल- 
Hun 


Ra Š Zi विजय 
आहे भाग्य धन्य ।। ३२ H पाणी आणण्या दामोदर | घरांत गेले साचार । तों इकडे प्रकार Z अ. ॥ १॥ 


A a 


पीत होतीं पाण्याला ।। ३४ Aad जाऊन पाणी प्याले । तृप्ततेचे ढेकर दिले | तां इतक्यांत घेऊन |? 
आले । पंत पाणी गडव्यांत H ३५ || हां हां तें गढूळ पाणी । समथो न लावा वदनीं । å : 
U | योग्य आहे प्यावया H ३६ ॥ मां हें पहा आणिलें नौर । गोड Raa] 
थंडगार | anda केलें साचार | वाळा घालून यामध्यें ।। ३७।। ऐसे भाषण ऐकतां % 
महाराज बदले तत्त्वतां | व्यावहारिक अवघ्या कथा । ह्या न सांगा आम्हां तुम्ही 12 
H ३८ ॥ हें अवघें चराचर | AA व्याप्त साचार | तेथें गढुरु, निर्मळ, वासित नीर । हे नर्क 


A € 


मेद राहिले 1139 U पाणी तरी तोच आहे | AAS 


CHENG 
b 


ळ 153 तोच We । सुवास HAY «lei: 
हैं | रूप त्याचें निःसंशय || १४० ॥ पिणाराही वेगळा | त्यापासून ना निराळा | ईश्वराची अगाध क 
der । ती कळे या नरजन्मीं | ४१ H तें दिलें टाकून । व्यबहारी MAS मन | यांचेंच करा 2 
सदा मनन । कशापासून जग झालें ॥ ४२ VI ऐसी एकतां समथेवाणी | दोघे गेले गहँवरोनि | 3 
| अनन्पभावे समर्थचरणी | लोळावया am झाले ।। ४३ ॥ तो त्यांचा जाणोन हेत । महाराज Z ५ 


- 


ao 00 
å 


ap 
= 
By 
å 
a 
SI 
al 
31 
PE 
ar 
Fs 
me 
Al 
A 
pe 
ap 
xa 
al 
8 
a 
“S 
84 
ag 
al 
r 
cae 
M, 
a 
A 
jmt) 
os 
ec 
ec 
i 
“Als 
3! 
SI 
S 


D त पहर त 
© HD .. 4. 
FA D 





> 
| 

| 
T 
| 
”; 
Å 


पाही । निवेदन होईल द्वितीयाघ्यायीं । अवधान ध्यावे लबलाही | त्या अवण करावया ।। ४५ ॥ ॐ 
हा श्रीगजाननाविजय ग्रंथ | आल्हादावो भाविकांप्रत | हेच विनवी जोडोन हात । इश्वरासी दासगणू % 


IL १४६ ॥ श्रीहरिहरार्पणमस्तु | शुमं भवतु ॥ 


EJ 


° ° 
O å 


Ts ee 


u 9 ° 
7) 360) 2c @e 2c 2e 
é Ü Ü 


॥ इति प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ll 


CEC 
Ü å Ü 


6 © Ó 9 


° ° d ° 9 v ° v ९ ® ü $ * ° ९ ° + 
> e> s> <o <o 2> 40 Ce 920 900 CRE CRE CS 
å £ é O è ° Ú å Oo +O é 


å å 


6 





v 

>. + 
ZZ — K Å 
- so tile apy ae 
A ET DE 1 ý 


Fo Arve z PR SE ee RS Rane ; : 
krit University Ramtek colebn. RRR Z. 























ESS e: — 7 
avi HK Kiet कळ“ “> Y 
Poorer NET SE EE 
~ š KE etg > MN ` A 


, 


OCK 
Ü 


ô 


x SÅ 
x 


(2 


CE. DC PAG 


बिजय 
अ. ॥ १॥ 


श्रीगजानन- 
॥६॥ 


° 
Ü 


(2 
Ü 





Sr 


* ° * * (2 9 
Te 2e 24% 30 2c 30 
Ü Ü Ü Ü Ü Ü 


JG 


॥ इति श्रीगजञाननविजयग्रंथस्य प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ।। 


° ° 
ee 
Ü Ü 


102 Q 
oS 90७ ७० ७७: 
O O “O 


° 
Ü 


$ 
CROC 

Ü 
+99 














CD ooo a 

Q pza Dre Pr a a a a <-> 

(2 

CE 

() 

(2 

a neu 
(0 

CE 

5 ç 
CMO 

Ü oon so EO a OOS 

Q PDD DG <---> 
CK) 

U 

(2 
CE) 


32 412 N 
KRG 


EO 


श्रीगजानन विजय ग्रंथ-अध्याय 3. 








—— 





== 


श्रीगजानन महाराज बंकटलालाचे घरीं 





PublicRomain Kayikulsuqa Kalidas 


i 





w ør ER ET 


qh NN) 
OF न © yr 


Z G i = | | 


(2 
DC 
å 





nama 

























— Ep te 


श्रीगमेशाय नमः || जयजय अज अजिता GT | हवे चद्रभागातटविहारा | qm : 
रुक्मिणीवरा | दीनबंधो पाहि माम्‌ ।। १ ।। तुझ्या वशिल्यावांचून | अवघेच देवा आहे शीण । कुडी- 
माजीं नसल्या प्राण | कोण विचारी मढ्यातं ॥ २ || सरोवराची दिव्य शोभा | तोयापुळें < | x. 
रसभर्रात आतला गाभा | टरफलातें महत्व आणी ॥ ३ |! तुझी कृपा त्याच परी | शरणागतातें Få 
समथे करी | पाप ताप देन्य वारी | हेंच आहे मागणें || ४ U मागले अध्यायीं झालें कथन | समथ |S 
गले निघून । AG बंकटलाला लागून । हुरहूर वाटू लागली ।। ५॥। गोड न लागे अन्नपाणी न? 
समथाचा घ्यास मनीं | न हाले दृष्टापासांना | गजाननाच रूप GIR H 19188 पहावे तिक z 
मास । «tat लागला त्यांचा खास | याच नांव श्रोते sura | 3390 नसतो पारचष्टा || ७ ॥ = 
चुकलेल्या घेनूची । वत्स शुद्धि करी साची | तेसी बंकटलालाची | स्थिती झाली विबुध हो ae 
॥ ८ ॥ हैं हितगुज सांगावया | जागा नव्हती कोठे तया | बडढिलांपासीं बोलावया । छाती त्याची 
होईना ।। ९ ॥ ऐशा रीति चित्तीं भलें | विचाराचं काहूर झालें | शेगांव अवघें धुंडाळिले | परी न ka 
पत्ता लागला ।। १० ।। घरीं येतां वडील पुसती | भवानीराम सन्मती | बाळा तुझी आज. वृत्ती | ja 
2 काँ रे झाली चंचळ || ११ lt चित्तीं उत्साह दिसेना । बदनीं RA म्लानपणा | ऐशा mag 
यातना | होती कश्च'च्या सांग मज | ।। १२ ॥ तूं पोऱ्या तरणा sa | नाही कशाचा तुला वाण | 
Z ठेले साच असोन | चिंतातुर दिसतोसी ॥ १३ किंवा शरीरीं कांहीं व्याधी | होतसे ती सांग 


O 
Q 


आधीं | चोरून पुत्र ठेवी न कधीं । गोष्ट कोणती पित्याला ।। १४ ॥ कांहीं तरी सांगून | केले 








PRE AE ‘3° SBME sie RESO NE 
AE aol Siete he 
< 


| 


| jiversity Ramtek Collection 


I 
|, PEN 
i ° 
> HD OO 
«54% 
l 


विजय 


अ. ॥ १॥ 


डत 23122. mr Se 


























| h त (कर A k ae ye ५८ kr MN १ 
| e wb wnt m ver LE की छिक 5 : 
sil lhe, iima apie Å re EA Hø AG mA 





É "L. 
पित्याचे समाधान | पुन्हा शोधाकारण । फिरू लागला शेगांवीं ।। १५ ॥ बंकटलालाचे शेजारीं । 
. श्रोगजानन- कॅ) एक होते सदाचारी | घरीं होती जमेदारी | परी अभिमान नसे त्याचा H १६॥ ते age विजय . 
॥ ७॥ ८ रामाजीपंत । वयाने बृद्ध अत्यंत | बंकटलालानें इत्यंभूत । इकोकत त्याना ARA ॥ १७ ॥% T 
नै. ते बोलले बंकटलाला | तुझा वृत्तान्त मी ऐकिला | तूं जो पुरुष कथिसी मला । तो योगी असावा कॅ 
# कोणीतरी ।। १८ ॥ योग्यावांचुनी ऐशा क्रिया | मिळती न कोठें पाहावया | पूर्वसुकृता- 
कॅ) वांचोनिया | होणें न दशन अशांचे 11 १९ ॥। तूं घेतलें दशन । जन्म gar धन्य धन्य | भेटता ते 
#तुजलागून । ने मलाही दशना ॥ २० ।। ऐशा Rada दिवस चार । गेले निघून साचार | 
$ बेकटलालासी तीळभर | :विसर न पडे तयाचा ॥ २१ | गोबिंदबुवा* टाकळीकर | होते एक कीतेन- | 
# कार । ज्यांच्या कीतेनीं शारंगधर । प्रसन्नचित्त होतसे 113 ।। लौकिक त्यांचा वर्‍हाडांत | होता a 
S| मोठ्या प्रमाणांत | ते आले फिरत फिरत | कीतेन कराया शेगांवीं || २३ || शंकराच्या मंदिरीं | झाली 
Caldas तयारी | vist लागल्या «rand | कीर्तन एकायाकारणें ।। २४ ।। बंकटलालही तेथें ५ 
Sl आला | कीतेन श्रवणासाठी मला | मध्यें शिंपी Azer | पितांबर नाम su ।।२५।। हा शिंपी पितांबर | 


è 


$e भोळा भाविक होता फार । त्यासी समर्थांचा समाचार | बंक्टलालें कथन केला AK Gå कीतेना (ई 


4६ चालले | at अवाचित समर्थ पाहिले | मागल्या बाजूस बसलेले | फरसावरी तेधवां ||२७॥ मग KUA 
ॐ कीतेन | गेले उभयतां धांवून | जेवीं द्रव्य-घटातें पाहून | कृपण जाय हपापोनी ||२८।। वा qas 
2 स्त्रातिघन | वा मोरासी Wa | किंवा तो रोहिणीरमण | चकोर पाहातां wag ॥ २९ || 


x 
L ५०5" 
| i * बार्शीटाकळी (अकोला) वऱ्हाड. 


Fe sen nr ol iL a ee 













Ca 


9 
CX) 
Ü 


५. ॥ ७ || 













तसे उमयतांसी झालें । दूर उभे राहिले। बिनयानें å लागठे | कांही आणूं का खावया १ 
gli २० H महाराज बोलले त्यावरी | तुला गरज असेल så । आण झुणकामाकरी | माळणीच्या 
& सदनांतून I| २३१ ॥। बंकटलालें सत्बरीं । चून' अधी भाकरी । आणोन ठेविली हातावरी । तया 

aaen ॥ २२ ॥ चून भाकरी खात खात | बदले alqun aad । जा जावोनी ओढ्या- 
है अत | तुंबा भरोनी आण पाणी ।। ३३ ॥। पितांबर बोल गुरुराया । ओढ्याम पाणी अल्प सदया | 
पाण्यात तुंबा बुडावया | मुळीं नाहीं अवसर |। ३४ ।। इतुके असून å पाणी | खराब केले गुरांनीं । 
> त्री जाणाऱ्या येणाऱ्यांनीं । नाहीं पिण्याच्या योग्य å || ३५ 11 मजी असल्या दुमरीकडून | पाणी 

आगितो तुंबा मरून | तें बोलले गजानन | gat पाणी आम्हा AR ॥ ३६ ।। नाल्याचेच 
'आण पाणी | आंत dar बुडवोनी । उगीच ओंजळी-ओंजळींनीं | तुंड्यांत पाणी w£ नको ॥ ३७ 111 








` ° 6 ७ ` ` e ~ a ° - - ar ~ ` | 
अखर | तु स्पश केला जला ॥ ४० ॥ Å ऐसं झालें अघटीत । तुंबा ठेवावा जेथ जेथ तो बुडे & 
p तेथ तेथ | खळगा पहन ओढ्याला ॥ ४१ || नाल्याचे घाण जीवन | तुंब्यांत स्फाटिकासमान 1 
आलं तेसें पाहोन | शिंपी चित्ती चाक्रित झाला | ४२ | å म्हणे ही ऐसी स्थिति । कीं आज ८ 























. sp 
wise TELE ia as Que — 
eres TL CETTE TS E RRR — 
a le IND स्टे 


ee A) Maa 





अ ब्रेकटलालासी सुपारी | मागते झाले साक्षात्कारी | अरे माळीणीच्या भाकरीवरी । माझी ATG अ. ॥ २॥ 


O 


å £| दुदंडी तांब्याचे ॥ ४७ ॥ खडक दुदंडी व्याघ्रांबरी | ही मुसलमानी नाणी सारी | चालत होती * 


% व्यवहारी | तया were प्रांतात H ४८ ॥ Qam पाहून | महाराज बोलले हासोन | wm. 


व्यापारी समजून | मजला तूं हैं अर्पिसी १ 11 ४९ ॥ हें नाणें तुमचें व्यवहारी | मला न त्याची * 
£| जरूरी । भावमक्ति नाण्यावरी | संतुष्ट मी रहातसे ।। ५० H तें तुझ्याजवळ होतें । म्हणून भेटलो ६ 
5 पुन्हां तू तें । याचा विचार चित्ताते | करी म्हणजे कळेळ | ५१ ॥ जा आतां कीतेन । दोघे जाऊन (% 


(>. 


न) करा am | मो Bani बसोन | कथा त्याचो ऐकतो ॥ ५२ || दोघे sam 
£| आले । महाराज Ramai बेमठें । गोविदबुवाच सुरू झालें | आरंभोचें निरूपण ॥ ५२ ॥ E-F 

El पणासी भागवताचा | घेतला होता एक साचा | श्लोक एकादश स्कंधाचा I हंसगीतामधील || ५४ Nja 
बुवांनी पूर्वाधा विशद केलें । त्याचा sad समर्थ वदले | तें ऐकोन घाटाळले | गोविंदबुवा | 
न मनांत 1 ५५ ॥ हा उत्तरा वदणारा | पुरुष अधिकारी दिसतो खरा । जा त्या घेऊन मादेरा । ळ| VE 


(2 
ONO 
Q A 


m हो कोर्तनश्रवणास || ५६ H बंकटलाल पितांजर | आणिक मंडळी निघाली इतर । समथांती ; 


| 

OO) 
(३६) 
Ü 
9 
. 9 


- OG 


OOS 
Ü 


RO 


CROC 


2 
- 


EG 
102 २६१८ NN 
Te 0e 0S ISS 
() “४ ZO 


OG 
= ° 


<. 


9 Q 
DC 
Ü OÜ 





(2) 
>O 
OÜ 


ara | कीर्तनासी आणावया ।। ५७ || केली विनंती अवध्यांनीं । ओते अती विनयांनीं। परी |: 
बसल्या जागेपासोनी | wat न महाराज हलले हो ५८ l गोविंदबुवा अखेर | येवोन she 
"mt कर | कृपा करावी एक वार | चला शिवाच्या मंदिरी ।। ५९ || तुम्ही साक्षात्‌ शंकर । बरें न 
* बसण बाहेर | धन्यावांचून मंदिर | शून्य साच समर्था || ना पूबजन्मीरचे पुण्य ae | माझें आज | | | 
Z उदेलें । म्हणून at पडले । साक्षात्‌ चरण शिवाचे ॥ ६९ UL कीर्तनाची फलप्राप्ती । झाली आज (ॐ l 
$ मजप्रती । वेळ न करा गुरुमूर्ती । चला मंदिरी माश्यासवें ॥ ६२ । ऐसें गोविंदबुवा बोलतां | समथ > 
4८ बदले तस्वतां | ठेवी एकवाक्यता | भाषणीं गोविंदा ठवमात्र ।। ६३ U तूं इतक्यांत MANS I | 
$l gad Sat व्यापिें । आंत बाहेर कांहीं न उरले | मग हा ऐसा ee कां | ६४ ॥ जें š जयाने Z | 


O 


ॐ सांगावे | š š त्यानें आचरावें । शब्दच्छलासी न करावें । साधकाने केव्हांही ! । ६५ H wm 


७ OU 


(å 


a 


DO 


















2. 4) 
ae <e 


Plana शोक सांगसी | आगि त्याच्या विरुद्ध adi | कथेकऱ्यार्चा रीत ऐसी | बरबी Å 
ॐ गोविंदा || ६६ ॥ पोटभऱ्या कथेकरी | तूं न व्हाते भूमीवरी | जा कौतेन समाप्त करी । मी येथून |5 | 
Pagat 11 ६७ ॥ बुवा कीर्तनी परत आले । गर्जोन अवध्यां बोलले । तुमच्या शेगांवीं अमोल आलें (2 | 
> रत्न हें त्या सांभाळा ॥ ६८॥ दें न शेगांव राहिलें। पंढरपूर खचीत झालें | चालते बोलते येथ |% | 
Z आठे | साक्षात्‌ हे पांइरंग ।। ६९ || यांची तरतूद ठेवावी 1 सेवा यांची करावी । यांची आज्ञा % 
£ मानावी । वेदवाक्पापरी हो ॥ ७० 11 तरीच gaa कल्याण | होईल त्रिःसंशय करून । अनायासे क 
ह विधान | जोडलें त्या cag नका || ७१ ॥ कीर्तन अवघें सांग झालें | ठोक आपुल्या घरां गेले । 2 


> e 


७.७: +# ७0) :+ ७ 


CG 






ç 
Cm Ce CH 


2 L 
- 


v 
~ 


<>- 


å 
, 
4 
hå 
5 





PP IPE २००६ ७ a 
27 i 
428. Oye Fae: 
KRamt 


TY Vine WAY i: 





PC 


ROG Pee 
a 








G AO 


बंकटलाल घरी आले । Wet इषे màarll ७२ H आपुल्या सन्माननीय पित्यासी । हकीकत 


। श्रीगजानन- |S) कथिली प्रेमेसी rar आपुल्या घरासी | गजानन आणा हो १ || ७३ H ss Å कथन ES । 


॥९॥ W Q भवानीरामें ऐकिलें। आशि प्रेमे ऐसें बदले | तूंच ये त्या घेऊन H ७४ ।। पित्याची मिळाली |% 
संमती । बंकटलाल हर्षे अती | म्हणे कधीं भेटेल egdi l मजला सदनी आणावया || ७५ II 


eg माणिक चोकांत | चौथे दिवशी सद्गुरुनाथ | भेटले बंकटलाला प्रत | अस्तमानाचें समयाला 
3) ७६ | दिनपाति अस्ता गेला | इकडे योधय उदेला । माणिक चौक प्राचीला | बंकटलालाच्या | 
Para || ७७ || गुराखी àsa Sda । येऊं ams ग्रामास । समथांच्या आसपास । गाई जमू 
3 लागल्या || ७८ ॥ त्या वाटले नंदसुत | आला येथें साक्षात्‌ | वृक्षावरी करितात | पक्षी किलकिलाट 
कै आनंदे ।| ७९ H दिवाबत्तीची तयारी | दुकानदार så खरी | अशा वेळी आला|% 


O 


| घरीं । घेऊन बंकट, महाराजा H ८० ।। पित्यानें मूर्ति पाहतां क्षणीं । आति आनंद झाला मनीं 112 Eo 


= CX) 


क्र) नमन साष्टांग केले चरणीं | पाठावरी बसविलें || ८१ U आणि बिनविलें जोडोन हात | कांहीं | 


* भोजन करा येथ U तुम्हा साक्षात्‌ पावतीकांत | प्रदोष वेळीं आला या ।। ८२ H शिव आराधन 
2° प्रदोषकालीं | घडेल तो भाग्यशाली | Gat आहे ऐकिली । स्कंदपुराणी गोष्ट म्यां || ८२ ॥ ऐसे |%# 


O 


% म्हणोनि आणिलें | बिल्बपत्र तात्काळ Ad | समथांच्या ठेविले | परमभक्तानें मस्तकीं | ८४ I 


an ALY 


करा येथें भोजन | ऐसें गेलों बोलन । परी स्त्रयंपाकाकारण | अवघी आहे कांहींसा ॥ ८५ || 
४ स्वपंपाक होईपयंत & न थांबले जरी येथ । तरी प्रदोषकालीं पार्वतीकांत | गेला उपासी 















विजय | 
अ. ॥ २॥ 









































() 
GC by 
Ü 






() (2 (2 
CROC 
Ü Ü OÜ 





L 
oe 
Ü 
८9 


ç 7 
ae ee 
Ü 


घरांतूनी ll ८६ || त्यास करूं केसो तोड | ऐसें संकट पडलें जड | MEGA प्रचंड | जमला | 
मौज पाहावया ।। ८७ ll विचार केला अखेरी | दुपारच्या पुऱ्या आहेत घरीं त्याच ठेवोन 
तबकांतरीं | पुढें ठेवूं समथांच्या || ८८ ॥ ते अवधेच जाणता | कपट नाह माझ्या [चत्त | भाव 
Seat उमापती | ऐसा आहे सिद्धान्त ll ८९॥ मी शिळें अवजुन | यांस घालीत नाहा अन्न | शवाय på 
पक्कया रसोईकारण | G म्हणणें उांचेत नसे ।। ९० || चितिल्याश्रमाण तयारा | तात्काळ त्यानं केली 
खरी | आणून ठेविलें समोरी | तबक एक समथांच्या || ९१ ।। पुऱ्या बदाम खारका | कळा मासबा 
मुळे देखा | भाळाप्रती लाविला बुका | कंठीं घातला पुष्पहार ।। ९२ || गुरुमूर्तिं प्रसन्न चित्तं | अवघ 
£| झाले सेविते । Å š पडेल पात्रते | Gå खाती भराभर ॥ ९३ I| उदरी सुमार तान शेर | अन्न सांठावेलं 
> साचार | तेथेंच Wes रात्रभर | श्रीगजानन महाराज || ९४ Ú बकटलाल दुसर [दवशी | मगल- 
Faa समथांसी | Arad असे अतिहर्षी। तो न थाट ama ॥ ९५ ॥ घागरी सुप्रारं शमर | 
उष्णोदकाच्या साचार | पाणी घालतो नारोनर | मन मानल एशा राता ॥ ९६॥ कुणा 
शिकेकाई लाविती | कुणी साबण घऊन हाती | समथात MAA | gaas आवडीन Il ९७ Il 
leo दवना कोणी हीना | कोणी चमेली तेल जाणा । कोणो बेलियाच्या मदेना | करू लागल 
#| निजहस्तें || ९८ H अंगराग नानापरी । त्यांचे वणेन कोण करा । बकटलालांचया घरा | | 
| नव्हते BATA š H ९९ H खानविधि ager | पितांबर तो नसाविला | आति सन्मान बसावला | l 


r O 


£| योगीराज गादीवरी H १०० ॥ wr गंध केशरी | गळ्यांत हार नानापरी | कोणी तुळशीमजरा | 


ÜN © 

















Q Q V Sj 
LON DANN HOS 


MOSES 


(2 
KOG EC > by 






aT + tii hes ate कळकळ 
PE Eril (E Ate is lala G 5९ “hi 


Poorer AE VITE 


प nen 


टी 









> वाहूं लागले शिरावर ।। १ ॥ नैवेद्य नानापरीचे | झाले समर्थार्पण साचे | भाग्य त्या | ; 


श्रीगजानन- HÅ । खचित आलें उदयाला ll H तें बंकटलालाचे घर । झालें द्वारका साचार | तया 
|. ॥ १० ॥ Se सोमवार । वार शिवाचा होता हो || ३ || अवघ्या मंडढींनीं आपुले । मनोरथ ते पूर्ण 
# केले | एक मात्र त्यांतून उरले | इच्छाराम शेटजी VI हा चुलत बंधु बंकटाचा | होता भाविक 
४ मनाचा | भक्त असे शंकराचा | त्यासी ऐसें वाटले | ५।। आज आहे सोमवार ad 
2 उपास साचार | घरां प्रत्यक्ष शंकर | चालते बोलते आलेच कीं ।। ६ ।। त्यांची पूजा अस्तप्रानां । | 
ॐ यथासांग करोनि | करूं पारणा ऐसी मनीं । इच्छा त्यानें धरली असे H || तों झाला | 

2 अस्तमान | मावळलासे नारायण | इच्छारामें केठें खान | प्रदोष वेळा हक्षुनी ।। ८॥६ 

क पूजासाहित्य घेऊन । साधु जे कां गजानन । त्यांचे केलें पूजन । परम प्रेमे करोन || ९ ।। आणि * 
| नै) विनंती केली वरी | झालें आहे दुपारीं। må तें भोजन så | परी आतां कांहीं खावे 


SIU ११० ll आपण जेवल्यावांचून | मी नाही घेणार अन्न | आहे मजला उपोषण | सोमवारचें 
` (गुरुराया ! ॥ ११ ॥। अवघ्या भक्तांचा हेत पुरला | माझा मात्र राहिला | तो पाहिजे पुराविला | |: 
तुम्ही कृपा करून ÅR H जन कुतूइल दृष्टींनी । पाहूं लागले तया स्थानीं | इच्छाराम तो 
Pad | नेवेद्य आला परातीत H १३ || måser तांदळाचा | दोन gå भात साचा | 
| नानाविध पक्ताक्ञांचा | थाट केला तयानें ॥ १४ ।। जिलबी राघवदास मोतीचूर | करंज्या 


न) अनारसे घीवर । शाखांचे नाना प्रकार । वर्णन करावे कोठवरी ? H १५ || अगागित चटण्या 


> 















O 
(2 
CHO 









è 
Q 
Ó 
Q 


° 
Ü 


(2 (2 
OCHOCNOCNOG 
Ü å 







ho a 


कोशिंबिरी | वाडगा दह्याचा शेजारीं | तुपाची å वाटी खरी | ओद्नाच्या सव्य भागा ॥ १६ ॥ 





(2 
Ü 
°, 


> जन । तुझ्या अघोर वृत्तीला |। १९ || महाराज भोजना Fas | अन्न अवघें पार केलें | पाती 






Es 
र 






क| मली | ऐसीच गोष्ट होती केली । श्रीरामदासे एकदां 11331] Bast झाली वासना | रामदासाचीया 
| मना । तिची खोड मोडण्या जाणा | आकंठ खीर प्याले कीं || २३ ॥ उलटी होतां परत । ती मन्च P 
* लागले सद्गुरुनाथ | श्रीरामदासस्त्रामी समथ | वासनेसी जिंकावया ।। २४ ॥ तैसे लोकाग्रहाला | ९ 
> घालावयार्सा wa आळा | हा उलटीचा प्रकार केला | अंगीं बळ wañq ॥ २५ || 
2 सत्‌ पुरुषाचे आचरण | पुढील पिढीला साधन | होतें कराया संरक्षण | निसर्गाच्या sigs 
SRM तेंच समर्थे येथें केलें | लोकांलागीं सुचविलें | आग्रह करणें न चांगलें । तो बिपरीत | 
$ फळ देई ॥ २७॥ असो उलटी झाल्यावरी | जागा केही साफ सारी | नेवोन बेसाविले पहिल्या | 
परी | खान घालोन महाराजा ।। २८ || नरनारी दर्शनें घेती | महाराजांची आनंदबत्ती |2 


तो भजन करण्याप्रती | दिंड्या आल्या दोन तेथे ॥ २९ H आवाज ज्यांचे सुस्वर | खडे पहाडी 






9 * 
YG 
OÜ & 





DOC 


>. 9 





OCO 
4 ô 
























| | विहराचा नामगजर | करूं लागले आवडीनें U १३० ॥ इकडे महाराज आसनी | होते 
श्रीगजानन- 3 ते बदले वदनीं | मजनाचिया मिषांनीं । “ गणगण गणांत बोते ” NRR N हेंच सवेदा त्यांचे 
॥ ११॥ |%| भजन | करिती टिचक्या वाजवून | ऐसा झाला आनंद जाण । रात्रमरीं ते ठायां l| ३२ 1 “ गण गण” 
š त्यांचे मजन । हमेशा चाले म्हणून | लोकांनीं दिलें अभिधान | गजानन Š तयाला ॥ ३३ ll 
#| जो स्वयंभेव ब्रह्म झाला | नांवरूप कोठून त्याला १ | नामरूपाचा गलबला । प्रकृतीच्या आश्रयास | 
।। ३४ ॥ आस्ति-माति-प्रिया ठायीं | योगेश्वर निमग्न राही । त्या आनंदा न qua कांहीं | 
त्याची उपमा त्यालाच असे ।॥ ३५।। आषाढीसी पंढरपूर | वा सिंहस्थी गोदातीर | वा कुंभ- 
amet साचार | गर्दी åR aat ॥ ३६ ॥ त्यापरी शेगांवांत । बंकटलालाच्या घरांत । 
| लांबलांबून असंख्यात | जन येती दर्शना ।। ३७॥ स्वामी समर्थं गजानन | हेच ee 
| नारायण | ARa बिटेस ठेवून । पाय उमे राहिले ॥ ३८ ॥ त्यांचें वचन गोदातीर । 
आनंद हा हरिद्वार | गजबजले शेगांव नगर | सदन राऊळ बंकटार्चे -॥ ३९ ॥। जो ब्रह्मपदा 
पाचला | जात कोठून उरली त्याला ? | वर्यांचिया प्रकाशाला | अवघेच आहे सारखे & 
॥ १४० H नित्य यात्रा नबी BE । समाराधना होती पाही | त्यतिं andet शेषही | थकून ko 
# जाईल निःसंशय ॥ ४१ ॥ तेथें माझा पाड कोण | मी कौटकासमान | अवघें वदे $ 
















Q 















FR A 


गजानन | निमित्त करून माझ्या get H ४२ ।। समथोची दिनचर्या | सांगतों थोडी या 
erat | अगाध त्यांचें चरित्र गाया | मज्ज पामरा मती नसे ।। 93 ll कधीं करावें मंगलखान | 












@) 
E 
Ü 


Y 
ECC 
å 


DS 


£| कधीं gata जाऊन | कधीं कधीं प्राशन | करावें गढूळ se ४४ ॥ त्यांच्या दिनचयेचा | 
नियम नव्हता एक साचा । प्रकार वायूच्या गतीचा | न ये ठरवितां कोणासी || ४५ | चिलमी- | 
चरी ग्रेम भारी | ती छागे वरच्यावरी | नव्हती आसक्ति तिच्याबरी | केवळ कौतुक ।। ४६ 4 
s आतां पुढीलाध्याया | भाव ठेवा ऐकावया | आली पर्वणी साधावया | वेळ करूं नकार कः 

हो | Neo ॥ हैं श्रीगजानज़चरित्र | आदर्श होवो भाविकांग्रत | हेंच बिनंबी जोडोन हात | x 


दासगणू Sava 11 १४८ ॥। श्रीहारिहरापेणमस्तु || शुभं भवतु ॥ 


KO 
OO 


è SCO 


D 


KDE 





II इति द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ।। 


=. 4 


OQ 
k < 9 Oe sO Q Q + Q 
£) >€ es a JD ere ÅR ev GL GE GR AH 


CA.) 


q 
O 


ae W Wm 


* 
IC 
O 


Op NO NO AG 
ae 26 22 20 22 42 + ७ 
ON Ay VOY © 


OQ () (2 
(® “O ó O 
NS 
Ü 


° 4 
>» 4> 40 NN) 
O ZO 
q Oe s sf) ? 
<> 20 20 
yy “O Ü 


fs: sate LOE 
FO WO % 


ç ° 
नव्या 


Na 
yK: 
D) 


0:In Public Domain. Kavi ru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


ॐ विजय 
Hau 


nggu 


oe x @& —— + की - R æ — Å 

















ei LL EN ER 
ras ye त 50) 





श्रीगजानन महाराजांच्या तीर्थाने जानराव देशमुख मरणोन्मुख स्थितीतून बरे झाले. 














( n 


—  €G-0:4n Public Domain. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Co 








ets 






Pr ५१00७ 


rk ele Rd 





“# TIA LEA 
Rd eE FEL f Ale १.८, 


= SES Soe > 








POTENT GFF T= tri tt — E - 


L `C S ah) 
KOKO ee. 2c 2am 
Ü ` Ü ov. 1.1 


श्रीगणेशाय नमः || जय जय Egg श्रीहरी | कृपा करावी लोकरी । तुम्ही पदनताच्या 
| वरी | कधीं न कठोर झालात ।।१॥ Å करुणेचा सागर | Å दीन जनांचे माहेर | तूं भक्तासी साचार I 
४ कल्पतरु वा चिंतामणी |H २॥ ऐसा तुझा ama EAT सत माती राघवा रामा | दासगणूसी 
Sl पुरुषात्तमा | पावा वेळ करूं नका || २ ll असो बंकटलाला घरीं | राहाते झाले साक्षात्कारी | दोन- Å) 
ॐ दुबळ्यांचे कैवारी | श्रीगजानन महाराज । ४ ।। लांबलांबोनि मक्त येती | समथाते वंदिती | मधु 
ने. तेथे माइया जमती | न लगे करणें आमंत्रण ।। ५ || एके दिनीं काय झालें | तें आतां सांगतां 
ॐ) पाहिले | महाराज होते बसलेले | sma आनंदांत ।। ६ H ती प्रभातीची होती वळा | प्राचा- 
gta ताम्र झाला | पक्षी किळाकेलाठाला | करूं लागलें वृक्षावर || 9 H कुक्कुटाचे होती स्वन | मंद |; 
Kata वाहे पवन । वृद्ध करिती नामस्मरण | शय्येचरी बैसोनिया || ८।। उदयाचर्ली नारायण | येऊं | 
qiz SŠ करून | तेणें तम्र पलायन | करूं लागला कंदरीसी U परम भाविक सुवासिनी | रत | 


CO 
å 


Pi सडासंमाजेनीं | वत्स घेनूस पाहोनी | RE लागलीं चच्हाटें H १० ॥ ऐशा त्या रम्य वेळेस । एक (5 | 
ॐ साधु शेगांवास | येतां झाला दर्शनास | श्रोगजानन साधूंच्या || ११॥ तो भिकार गोसावी । $ | 
$| प्रानमान्यता त्याची राहावी | कोठोनिया सांगा बरवी | श्रीमंतांच्या मंडळींत ! ।।१२।| भगवी चिंधी के . | 
डोक्यास | झोळी am बगलेस। होती नेसण्यास | फाटकासी लंगोटी ।। १३ U मृगाजिनाचा E 
* गुंडाळा | पाठीवरी होता भला | ऐसा गोसावी बैसला | कोपऱ्यांत एकाकडे | १४ Ve | 
भीड फार | होवो लागली साचार । अशा स्थितींत मिळणार | सवड कशी ला गोसाव्यास १ NE 


t 


> 


by > > 


(आई) 
Ü 
u 
å 





























er TI LET Har l: HETE big: ë g; 
repr si 
NG SFR ko s 


i 


| 
OE 
ü 





Q ° 
CON 
Ü Ü 











. 


| # तो ठायींच बैसोन | करूं लागला चिंतन । म्हणे समर्थांचे चरण | दृष्टि पडणें कठीण मठा ॥ १६ I] 2 
| श्रीगजानन-  समथाचा लौकिक मला । मी काशींत ऐकला | आवडीने नवस केला | भांग स्वामींस अपिण्याचा || विजय 
॥ १३ ॥ || १७ ॥ तो मम हेतु मनांत | जिरून जाया पाहे येथ | या श्रीमान मंडळींत | माझ्या नवसास Fu 
कोण gå ? ॥ १८ |। गांजाचे नांव काढितां | लोक मजला देतील लाथा । मी तो आलों फेडण्या- हि 
करितां | नवस गांजाचा शेगांवी U १९ H माझया नवसाची ती मात | सांगू तरी कवणाप्रत ? । 
येथें एकही ना दिसत प्रेमी या शांभवीचा U २०॥। जी वस्तु उपा आवडे खरी | तिचाच तो 
नवस करी । आणि मानी सर्वतोपरी | हीच वस्तु उत्तम ॥ २१ ॥। ऐसे नाना बिचार | गोसावी 
ko करी साचार | झाला होता परम आतुर | दशन घ्याया समर्थांचे ।। २२ ॥ तें त्याचे मनोगत । द 
% जाणते झारे समर्थ । बोलते झालें इतरांप्रत. । आणा काशीचा गोसावी ।। २३ U तो पहा त्या 
Fare | आहे बिचारा दडून बसला | हे ऐकता आनंद झाला | गोसाव्यास परमाबधी |, $ 
।। २४ ।। आणि बोलला मनांत । area हे खरेच संत | मी जें बोललों मनांत । तें सवे यांनीं > 
$ amg ॥ २५ || ज्ञानेश्वरीत पष्ठाध्यायीं | जी गोष्ट कथिली पाही । कीं स्वगेलोकीच्या कथा si 
त्याही | समजतात योगीबरा ।। २६ || त्याचें ME प्रत्यंतर | मला येथें साचार | धन्य घन्य हा नः 
Se साधुर | प्रिकालज्ञ महात्मा ।। २७॥ न बोलता माझा नवस | जाणतील हें पुण्य पुरुष | त्याचें | 
प्रत्यंतर यावयास | अवधी उरला थोडका ।॥ २८ ।॥। मंडळींनी गोसाव्याला | पुढे आणोन उभा $ ॥ १३ ॥ 
केला | तो महाराज बदले तयाला। काढ झोळीची पोटळी ।। २९ H जी तीन मादिनेपयंत | रक्षण | 





C 


ae 22° 22 








Os ५६) 
SO 
OD “O 


Q 


< < 
Ü 


(2 
O 


OC 





e 


#|गहिवर त्यासी दाटला | गडाबडा लोळ लागला । बालकापरी स्वार्मीपुदें ॥ ३१ H महाराज 
$i म्हणती गोसाव्यास | पुरे आतां उठोन बेस | पोटळीच्या बुटीस | काढ बाहर झोळीच्या ॥ ३२ lI 
Z नवस केला ते वेळीं । नाहीं लाज वाटली | आणि आतां काँ ही लाविली | चाळबाचाळवी निरथेक 


केलीस झोळीत | at पोटळीचें आज येथ । होवो दे गा पारणे ॥ ३० l गोसावी पदीं लागला | 


eo 


| | ३३ ॥ गोसावी होता महा धूत | तो बोलला भीत भीत । जोडोनिया दोन्ही हात | ऐसे aa 

| | वाणीने ॥ ३४॥ Å बुटी काढितो | नवस आपुला फेडितों | परि मागणें मागतो | एक तें दा 

| ॐ | नाला ।। २५ U आठवण माझ्या बुटीची नित्य राहावी आपणा साची । हीच इच्छा 

| १ मानसींची | आहे ली पूर्ण करा ॥ ३६ | तुम्हां बुटीचें प्रयोजन । नाही Š मी जाणतो पूणे | परी 
र बालकाची आठवण | रहावया बुटी स्वीकारा ।। ३७ ।। भक्त जी जी इच्छा करीत | ती ती ज्ञाता # 

Se पुरवीत | अंजनीचा वृत्तान्त | आणा मनीं आपल्या || २८ ।। अंजनी होती वानरी | तिने प्रार्थिला ç 


T faer | की तुम्हीं यावे माझ्या उदरीं । वानर होऊन शंकरा! ॥ २९ ॥ तें हराने MAŠ । महारुद्र नः 


| i 
| oy > ~ | | 
| ॐ पोटीं आरे | अंजनीचे पुरविले । मनोरथ चंद्रमौळींनी || ४० ॥ तेथें शंकराकारण | आड AAR | 
| $ बानरपण | तेवी माझ्या बुटीची आठवण | राहाया तोते स्वीकारा ॥ ४१ ।। त्यांतून तुम्ही slet । | 
amata आम्हां शंकर | म्हणून बुटीचा अव्हेर । करू नको carat! || ४२ ॥ ज्ञानवछी शंकरान | म्हटलं S 
} 







Z दाहे इजकारणें | ही इतरा आणील उणे | परि भूषण तुम्हांला U ४३ H महाराज किंचित्‌ घोटाळले । 


° 

4 

(2 
< 






(2 
(>. 


Kl परि अखेर होय म्हणाले | माय पुरवी बालक-ले । वेडेवांकुडे असले जरी II ४४ || गोसाव्याने बुटी å 











(पह. In Public Domain.Kavikulguru Ka Sanskrit Un 





å 
= 

å 

° 
e 

6 

° 
> 





ॐ काढिली । हातावरी Ata धुतली | चिलमींत घालन पाजिली । पुण्यपुरुष गजानना ॥ ४५ || å 

 श्रीगजानन (र ऐसा qatar वृत्तान्त | कथिलासे कारणासाहित | तो आणून ध्यानांत | विचार करणें प्रत्येकी ।। ४६ N विजय 

uten |ॐ) कांहीं दिवस राहोन । गेला गोसावी निघोन | आपणां धन्य मानोन | रामेश्वराकारणें ।। ४७ || के अः ॥ ३ ॥ 
| Piet गांजाची पडली प्रथा | ते ठायीं asat | परी व्यसनाधीनता | नच आली समथांते || ४८ UN 


Z पद्मपत्राचिये परी । ते अलिप्त होते निर्धारी | नये कोणास त्यांची सरी | ata अती थोर qe 
| () 


नै: || ४९ H वेदक्रचा अस्खालेत | उदात्त-अनुदात्त स्वरांसाहित l कधीं म्हणाव्या gå सत्य | क्षीं 2 
ॐ त्याचि नांव नसे ।। ५० ॥ वेदाक्षरें पडतां श्रवर्णी | साशंक व्हावें वेदिकांनों | याच एका अनुमानीं | 

ko गजानन होते ब्राह्मण || ५१ ll कधीं गवयाक्षमान | अन्य अन्य रागांतून | एकाच पदातें गाऊन | Å 
| दाखवावें AIAS || ५२ ॥ चंदन चावल बेलकी पतीया । प्रेम मारी या पदा ठाया | ते आनंदात | 


| ` As = ev घर op ~ A 
| कै) येवोनिया | वरच्यावरी म्हणावें |५३॥ कधीं गणगणाचे भजन । Å धरावे IGG मान | 





s A ASA 


%| कधीं राहावें पहन । शस्येवरी निचेष्टित ।। ५४ 1 कधीं वागावें पिशापरी | कधीं भटकावे start । | 


G 


Pat शिरावे जाऊन घरीं | एखाद्याच्या sada ।। ५५॥। असो त्या शेगांवांत | जानराव 


, ` x 0० VE 
पाहोन अखेर । आप्ता कळविला समाचार | प्रसंग आहे कठीण फार । AG आशा वांचण्याची 


॥ ५८ ॥ आम्ही प्रयत्न केले अती | परी यश ना आले तिळरती | यांना आतां घोंगव्यावरती | |ॐ 











कॅ) काढोन Bat हेंच बरें ।। ५९ ॥ तें ऐकता अवघे आप्त । दुःख करिती अत्यंत | जानरावा आम्हाँ- के 

Siqa | सोडून तू जाऊं नको ।। ६० ।। तुझ्याप्रीत्यथे नवस केले | नाना देवतालागीं भले | परी न © 

कॅ) कोणी पावले | हाय हाय रे ar || ६१ U aed टेकिले हात । प्रयत्न झाले कुंठित | आतां 

ॐ अखेरच्या यत्नाप्रत । करोन पाहूं एक वेळां | ६२ H बंकटलालाचिये घरीं । आहेत एक साक्षा- x 

Å त्कारी । त्यांच्या योगें शेगांव नगरी । झाली प्रती पंढरपूर || ६३ H साधूने आणिल्या मनांत | | 

काय एक नाहीं होत | सचिदानंदवाबाप्रत | ज्ञानेश्वरांनी उठविलें ॥ ६४ H त्याचं पाहूं प्रत्यंतर । | 
| 


Q; * Oy AG 

OG 

PAPAS RA 
i 





BRE 


Plan जा कोणी जोडा कर | नका करूं रे उगा उक्लीर । वेळ अंतसमयाची ॥ ६५ || å ; 
ऐकोन एक आप्त | आला बंकटसदनाप्रत | जानरावाची हकीकत | बंकटलाला कथन कली $ 
Pi ६६ ॥ जानराव देशमुखाचा । समय अंतकाळाचा | आला आहे जवळी साचा । म्हणून am 
| तुम्हांकडे || ६७ 11 महाराजांचें चरणतीर्थ | द्या कृपा करोनी मजप्रत । तें तीथे नोहे अमृत | होईल 
Slat जानरावा ।। ६८ ll बंकटलाल म्हणे त्यावरी | हो गोष्ट न माझ्या करीं | तुम्ही करावी 
न अत्पादरी | विनवणी angst वडिलाला ॥ ६९ ॥ जसें त्यानें सुचविले । तेसे आपं तात्काळ 


b 


lag | भवनीरामा विनविठें । द्याया तीर्थ समर्थाचं || ७० H अवानीराम सज्जन | होता मनाचा 
क दयाळ पूर्ण | दुसऱ्याचें दुःख ऐकून | सजन तेच विव्हळ होती ॥ ७१ Il प्याल्यामध्ये भरून पाणी | % 
र समर्थाच्या लाविलें चरणीं | आणि केली विनवणी । तीथे देतो जानरावा || ७२ ॥ समर्थे तुकाविली | 


ऋ मान । तीथे पाजिलें नेऊन | जानरावाकारण | घरघर घश्चाची बंद झालो ।। ७२ l हात हालवूं १ 










O 
O 
3८ 
A 

(0 

ce 9 
> Ü 
Q 
CHO 
kal 


@ 0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Colle — 


å 
l 


e'e 
4 





> 


Fame | किंचित्‌ डोळा उघाडिला । उतार पडूं लागला | qawaq देशमुखासो ।। ७४ l तो |% 
| कॅ पाहतां प्रकार । आनंदले नारीनर | सत्युरुषाचा अधिकार | आला कळून सवोसी ॥ ७५ ॥ # 
|| ॥ १५॥ “४ ओषधी बंद केली । तीर्थी भिस्त ठेविली | ज्या-योमें लामतो झाली | आरोग्यता ataqa ।। ७६ ॥ || NN 
| %| आठ Raai | जानराव झाला पहिल्यापरी | भवानीरामाचिपे घरां । आला दशना | 
| | समथांच्या || ७७ ॥ पहा संतांचे चरणतीय | साधनांत झाले असृत | संत न ते साक्षात्‌ । | 
| क| देव कलीयुगीचे || ७८ ॥ येथें एक ऐसी शंका | उत्थान पावे सहज देखा | श्रीगजाननासारखा । है 
| Sida होता शेगांवीं || ७९।। मग तो तेथें असतांना । गेलें न पाहिजे कोणी जाणा । & 
| * यमाजी पंताचिया सदना | परि हाच आहे कृतके ॥ ८० ॥ संत मृत्यू ना टाळिती I 
| ॐ%|निसगाप्रमाणें वागती | परि संकटातें वारिती | अगांतुक असल्यास ते H ८१ Gere g 
ॐ बाबासी | art उठबिलं नेवाशासी | पारे ते अखेर आळंदोसी | देह ठेविते झाले हो।|<२ ॥ 
| ॐ) याचें रहस्य इतुकेंचि आहे | हैं गडांतर टाळिती पाहे a टाळणे कांहींच नोहे | अशकय संत |% 





CARO 


| न पुरुषाला ।। ८३ ॥ मृत्यूच तीन प्रकार | आहेत जगीं साचार । त्यांची नातें क्रमवार । देतो तुम्हा (5 | 
| |%)कारणें॥ ८४ ॥ आध्यात्मिक, आधिमातिक | आणि तिसरा तो आविदेविक | त्या तिघांमाजी बलिष्ठ 

2 देख | आध्यात्मिक मृत्यु असे ।। ८५ ll आधिमोतिकाची तयारी | कुपथ्यानें होते खरी | नाना | 
| ` |ॐ प्रकारच्या शरीरीं । व्याधि निमोण होतात ।| ८६ ।। त्यांचा जोर झाल्यावर | मृत्यु येतो अखेर ।%| ॥ १५ ॥ | 
Pan मृत्यूचा परिहार | करितां येतो ओषधीनें ।। ८७ ll मात्र ओषधी देणारा | शास्रज्ञ असला po 
























sy å t y 
ee ae ae : gá PIE SE क्ण बद... alee 
4 





पाहिजे पुरा । औषधीचा पसारा । आहे अवगत जयासी ।। ८८ ॥ ऐसा वैद्य मेटल्यास । 
आधिभौतिकाचा होय नाश | तेसे आधिदेविकास | नवस सायास घालविती H ८९ ॥ हैं |ë 
गंडांतर end । सृत्यु दोन प्रकारचे । भोतिक आणि देविक साचे | दे MEG MG 
ait ।। ९० U मृत्यु जो कां आध्यात्मिक | तो कवणाच्यान न टळे देख | पाहा अजुनाचा | 
बालक । कृष्णासमथ॒ पडटा रणीं | ९१ ॥ तेसा जानरावाचा | सत्यु गंडांतर स्वरूपाचा | 
होता तो टाढिहा साचा । समर्थतीर्थ देवोनिया ।। ९२ Ú म्हणजे गेडांतरा कारण | निवारता ç 
साधुचरण | तेंच आलें घडोन | शेगांवामाझारी ।। ९२ N काँही मृत्यु नवसांनीं | anlar येती या 
जनीं | तो नवस श्रद्धेनीं | केला पाहिजे विबुध हो | ९४ । श्रद्धा पूणे असल्यावर | I 
< मृत्यु टाळी खरी । श्रद्धाच अवघ्या माझारीं । से बाजूनी श्रेष्ठ असे H ९५ H चरणतीथे साधूचे । £ 
Had टाळी aq साचे । वरील दोन प्रकारचे । परी तो साधु पाहिजे ॥ ९६ ॥ साञ्ज असल्या & 
द वेषधारी | ऐसी न होय गोष्ट खरी | माती न होय कस्तुरी । हें ध्यानी ad a ।। 9 1 पद्बिकार > 
क घुतल्याविना । अंगीं साधुत्व येईना । आणि साधूविण होईना | अघटित कत्य केव्हांही la Ng 
द म्हणून बहुरूप्याकारण | जपणे आहे अवश्य जाण | उगीच पाहून TANT | सोन पितळेस मान्‌ 
क नका || ९९ || गजानन नव्हते वेषधारी | ते पूणे साक्षात्कारी | म्हणून तीथान झाली बरा | व्याधि |ॐ | 
2 जानरावाची H १०० ॥ AGA बरा झाल्यावर | भंडारा घातिला थोर | साधुप्रात्यथे साचार । 
$l इकटलाहाचिये घरी ॥ १ 11 तोरे देशमुख बरा झाला | परी स्वार्मीशी पेच पडला | त्यांनी मनासी |< 















ON) 


(2 

CHO ° 

(६) 
à 
Q 


AN ye i, 
वित ; 


pre 


so “NN 


RENERE == = 





3) SH AN 





OS ZO © Ü 




























विचार केला | तो ऐका येणें रिती ॥ २ U कडकपणा धरल्याविना | Å उपाधी टळेना | 
स्वांथेसाधु प्रापंचिकांना | साधुत्वाची चाड नसे ।। ३ ॥ त्या Raamaa | आणूं लागले अवसान | 
"स्वामी महाराज दयाघन | वरपांगी कडक झाले ।। ४ ॥ हा त्यांचा कडकपणा | असद्य झाला 











ü 


DORG 
Ü 









श्रीगजानन- | 
॥ १६ Uš 





॥ ३॥ 


साचार | हा न्याय निसगोचा । ९ ।। वासित fat झालेला । चंदन भानील आपणाला । तरी 
त्याच्या फजितीला | पारावर न राही gå || ११० U जेथें ऊंस निपजतो । तेथंच निवडुंग उगवतो | 
जेथे मोगरा वाढतो । तेथेच येतो पिंगूळ ॥ ११ । जेथे साधु सज्जन । तेथेंच मैंद निर्माण | 
हिरे गारा एकवटून | खाणीमाजी verdt ।। १२ ॥ स्थान एक म्हणून | किंमत नाहीं समान । तेज 
हिऱ्याचे हिऱ्यालागून | भूषवी न गारेला || १३ ॥ गार ती गारच राही | पायाखाली तुडबिली 
जाई । ऐसी Radi कधीं न येई | अमोलिक हिऱ्याला । १४ 1 गजाननाचे åt | ऐसाच 
होता एक मैंद | संतसेवा हाच मद | अंगीं ज्याच्या भरला असे ॥ १५ H तो सेवा करी बरो वरी | 
भाव निराळा अंतरीं | मिठाई पेढे साबरी । समर्थाच्या नांवाबरी || १६ ॥ भक्तगणांस ऐसे म्हणे | 





H १६॥ 


- @ 


ç x 
OD <2 < 


$ 
Ü Ü 





# मी समर्थकृपेचें पोसणें | प्रत्येक काम माझ्याविणें | होत नाहीं ये ठायां ।। १७ || मी कल्याण ५ 
> समर्थांचा | अत्यंत आहे आवडीचा | कधीं न खाली जावयाचा | शब्द माझा त्यांच्यापुढे || १८ ॥ 
चिलीम त्यांची मीच भरी | खाण्यापिण्याची तयारी | fasit मीच करी | अत्यंत मी आवडीचा |: 
1 १९ H ऐसें लोकांस सांगतसे | आपला सबरात करीतसे | त्या अधमाचें नांव असे | माळी 
PAs घाटोळ ।। १२० H महाराज स्वयमेव शंकर | हा नंदिकेश्वर | हमेशा करी गुरगुर । | 
ऋ आल्या गेल्या भक्तांवरी || २१ ॥ ते dadai | जाणिले at समथांनी | कोतुक केठें एके 
क दिनी । तें ऐका बिबुध हो H २२ H परस्य कांहीं मंडळी | शेगांबीं aar आली | तों मूर्ति ळे 
* होती निजलेली | समर्थांची शय्येवर 1133 ।। हिय्या कुणाचा होईना | जागे करण्या समर्थांना I å 
| मंडळीस होती जाणा । त्वरा gå जाण्याची H २४ ॥ ते कुजबुज करूं लागले | विठोबाला Raad 


> 
A 


Kars | विठोबा आम्हां पाहिजे AS । येथून आतांच परगांवा || २५ ॥ काम निकडीचें आहे फार । |% 
केसा करावा विचार । महाराज å शय्येबर । असती निद्रिस्त जाहले || २६ ॥ त्यांचे दशन j 


CO 
OÜ 


ç 
<७ ४3७० ३.० 
Ü 


> v 


CA 


4 
| 
à 
$ 
é 
| 
| 


| 
x 
| 


1) ® 


| 4 
| Re घेतल्यातिना । आमचा पाय निघेना । हें अवघड काम होईना | तुझ्यावांचून ये ठायीं il २७ |। 
| Z तू समथांच्या Aata | qeq घोरणी महाधूते | तुला आम्ही जोडितों हात । एवढें काम करावे 

Hae || ऐशा त्या स्तुतीनीं | विठोबा फुगून बेला मनीं । त्यानें जाऊन तत॒क्षणी। महाराजोसी 
र उठबिलें | २९ ॥ मंडळीचे काम झालें | परी संकट ओढवलें | घाटोळ 'विठोबावरी भले | कम SQ 
Hat फल ॥ १३० ॥ समथांच्या हाती काठी । एक होती मली मोठी | तीच त्यांनी घातली पाठीं । 


+ 
3 
` 







kA 3 














|. ) : £". - ve रिती, ta k WW, JE. < > "Z < SE: Ç + 20 å 
å air EI १ छळ NN s: 















. 4 P re å A ar m 
< -- ——— " — ` >. wer - - 
"ण SEE bd r — TIT ss 
2 ep RE 3255222001. नळ: sis 
GP z > >: ml La — 335 ॑ेछछ ७ . ++ - 3५ &&ळ = ~- 
wz nee 
EE te dit an ae 


— LIP; 


ss > mn 
w SE न र 























त्या विठोबा माळ्याच्या ।।३१॥। म्हणती बेटा माजून गला | आपुली स्थिती बिसरला | या लुच्च्पाने 

आरंभीला | उपड उघड व्यापार कीं I| ३२ || मला लावितो उपाधी । घंटे आणून ai मठी | | 
घुमारे घाली कधीं कधीं | ऐसा अती नीच हा ॥ ३३ ॥ त्या घुपाऱ्याचें बक्षीस । घे मा दता तुला 
खास | तुजवरी केल्या Sta | होईन TAT अपराधी ॥ २४ |i सोमला साखर मानूं नये । 
विषा जवळ करूं नये | तस्करांसी लेखूं नये | निज कंठींचा ताईत ।। ३५ ॥ ऐशा रीतीं ठोकला | छड्या 
खालीं घाटोळाठा | विठोबा तो पळाला | पुनः न आला मागुती ।। ३६॥ खरे जे का असता संत IS 
ते å ऐसंच करितात | ढोंगी मात्र जातात | अशाचिया करांमध्ये ।। २७ ॥ म्हणजे अघिङ्रारावांचून | 
ढोंगी बैसती होऊन । संत, नादीं लावण्या जन । ऐसे प्रकार किती तरी ।। oy मतलबी 
0 त्यांना साथ देती | उदोउदो त्यांचा करिती | मलभलते सांगताती | साक्षात्हार ¿als ।। ३९॥ 
£ तेणे दोघांचे काम होई । अपार पेसा मिळविला जाई । परी ही प्रथा बरी नाही | समाज जाईल 
रसातळा || १४० ॥ खरे जे कां असती संत । ईश्वराचे निःसीम भक्त | त्यांना न मुळी आवडत | 
2) सान्निध्य त्या पंढाचें || ४१ || पतित्रतेसी शेजार | कसबिणीचा कां पटणार १ । सोन्याप्रती अलंकार | 
काय शोभती कथलाचे ? || ४२ H संत शठातें राखिती | परी न त्याला महत्त्व देती | ती जगांतील 
एक व्यक्ति | कृतकर्म भोगण्या आठी असे H ४३ ॥ ऐसे मानसीं समजून | त्याविषयी धारता 
मौन | जेवी निवडंगालागून | स्थान भूमी देते हो || ४४ U मोगरा, निवडुंग आणि शेर | हीं 
जमिनीची लेकरं | परि किंमतीचा प्रकार | निरनिराळा तो तिघांचा u ४५ U भोगऱ्याचं सरक्षण I 


CRY 


Ü 


करिती निवडुंगाचें cea । चिलटांसाठी बांधून | शेर ठेविती दारावरो H 981 तेवीं संत 
| भूमिवरी I रक्षण अवध्यांचें करिती जरी । किंमतीमाओीं ठेविती परी | गुणांप्रमाणं मेद पहा lI ४७॥ ° 
asia विठोबा घाटोळाचें । अति खडतर होतें साचें । पाय लाभून साधूच | दब दूर झार का 


° 


#||। ४८ ॥ जरी तो ना ढोंग करितां । तरी योग्यतेप्रतो चढता । संतांची ती योग्यता | त्यानें 
: adi ना जाणिठी ॥ ४९ Ú कल्पदृक्षाच्या तळवटीं | qaq इच्छिली गारगोटी । वा मागितली | 
i | कामघेनूपासून || १५० ॥ ऐसें न कोणी करावें | संतापार्सी राहून AG | तेथ विचारा 
वावे | अहनिशी जागृत ॥ ५१ ॥ हा दासगणूविराचेत | ओगजाननविजय ग्रंथ । तारक qmi 


भवाब्धीत | अवध्य भाविकांकारणें ॥ १५२ Ul श्रोहरिहरापेणमस्तु ।॥ gá भवतु ॥ 


pi 


6 
9 
å 


५८. 


gr is 


AN AN Ay AP OS A 


GL AS (UY O 


> JG 


॥ इति तृतीयोऽध्याय समाप्तः l 






न र 


De af 
5 


å ite fat å i ००. 
Økt SHIRE Es a ee 


, > RENE 
"क >. gs m 


L pe” r w SOE SE z | : EG pe ST KES pr CEEA S KA doh i 
CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 














pea 


कट 


की ; 


4 
{ 


10 oe 


x 


° 
ê 






O 


EE 
CCA IDG Bl 












ORIG 





Q Oe SV SVS 
è 





= 
by 


श्रीगजानन महाराजांच्या चिलमीजवळ बंकटलालने काडी धरतांच चिलीम पेटली 


CC-0. In Public Do: 








Ns 


PIC 


or R HE 


9 
` 


ae 


Q 
Ü 


() 
EG 
O 


2 
G 
Ü 


CHO SOOO GOGO CRO GO 
CMO 8 


|| इति श्रीगजाननविजयग्रंथस्प तृतीयोऽध्यायः समाप्तः || x | 


w Ñ क क 
SOOTY ....................... 


EI 


$ 





å SH © 
à 


oS Se 


| 
| 

f 

| 
JP 
| 

| 

| 

| 

i 
v- 
> 


EE tg wes 
000 —aipa i 


nain:Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





OG 


- OF 


(2 
O 


Q; 
6 


() 
O 


Q 
O 


9 
O 


Q 
O 


O 


Ü 


b) 


` 


विजय 
अ. ॥ ३॥ 


॥ १८ ॥ 







s जा 
Tr mme 


a = 


| 
| 
| 
| 












rn P ae 
“TÜ rE ç k SLE ie 
Wai ian EEH E Ras Har हेर एकू Ler Jor 
spp EA SNARERE) हे ' 





ET >” DE AG kid w ST यर 


e ह. १ 


w. z 
Vare न्य 


Eb ER gb 






| श्रीगणेशाय नमः । हे सर्वसाक्षी atau | निलकंठा गंगाधरा | महांकाळ अपंबकेश्वरा i 
श्रोओकारा पाव मशी । १॥। तू आणि रुक्मिणीस | एक तस्व आहां खास । तोय वारी å) 











असतां स्वामी समर्थ | प्रकार एक अघटीत | आला ऐसा घडोनी 118 11 वेशाख शुद्ध पक्षासी । % 
अक्षयतृतीयेचिया दिवशीं | पितराथे उदकर्कुभासी | देती श्राद्ध करोनिया ।। ७॥ अक्षयतृतीयेचा हैं 
दिवस | वऱ्हाडातील लोकांस | बिशेष वाटे प्रत्वेकास | मोठा सण मानिती हा H ८।। त्या दिवशीं s 
£| काय झालें । तें पाहिजे श्रवण | महाराज पोरांत ad | कोतुक लीला करावया ॥ ९ ॥ 
eat म्हणती गजानन | चिलीम द्यावी भरून | तंबाखूची मजकारण | विस्तव वरी ठेवोनिया 
II १०॥ सकाळपून ऐसाच बसलों | चिलीम मुळी नाहीं प्यालो । må हेराण झालों | भरा 
चिलीम मुलांनो | ।। ११ tl ऐसी आज्ञा ऐकतां भली | पोरे अवघी आनंदली | चिलीम w£ लागली । %% 
तंबाखू आंत घालनिया ।। १२ ।। बिस्तवाचा तपास केला । तो न सदनीं मिळाला । कां कीं चूल 2 
*|पेटण्याला | आवकाश होता विबुध हो ।। १३ ॥ पोरें चित्ती विचार करिती । आपापसांत निश्चिती | 
कशी करावी यासी युक्ति | विस्तव पाहिजे चिलमीला ।। १४॥। मुठे पाहून चिंतातुर | बंकट 









2 
CE) 
aS 






कली Dire aad ie: ar 28०, श्र 
ae eai : LAN SN i 


waym 


Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit Universi 


iversit Collecti 













करी मधुरोत्तर । अरे जानकीराम सोनार । आहे वेटोळी* आपुल्या ॥ १५ H त्याच्याकडे तुम्ही 
"| जावें । विस्तवासी मागून घ्यावें | दुकान तें चालण्या बरवें । विस्तव लागतो आधीं त्या ।। १६॥ %| विजय 
आधीं पेटते बागेसरी । त्याच्यापुढे दुकानदारी | सोनाराची रीत खरी | आहे ठावें की|%| अ.॥ ४॥ 


f 
॥ १९॥ 


ND S å 
gå 
as 
P 
jí 
ip 
EEE 
ai 
gå 
4, 
EE 
4 
tits 


(2 
Ü 


हा अविचार । विस्तव पाहिजे समथोला ।। २० ll महाराज श्रीगजानन | देवाचेही देव जाण । 


` तेथे 


AN MAG 


2 
J 
pi 
å 
å: 
> 
$ 
å 
å 
2, 
E 
4 
2 व, 
åa 
å 
å 


® 


4 

° 
PC 

Ü 


> 


Š मोठा आमच्याहून । ऐसे साच अडून | हें न कैसें कळे तुला ll २३ ॥ विस्तव तूं देशील जरी । (5 
भाग्य येईल तुझ्या घरी | चिलीम पिऊन तृप्त जरो । झाले गजानन महाराज ॥ २४॥ š सोनार sl 
न ऐकिले | अद्वातद्वा भाषण केलें | ज्याचें जवळ मरण आलें | त्याचें पाय खोलाकडे ॥ २५ I 
सोनार म्हणे बालकांसी | गजानन कशाचा पुण्यराश्षी ? | त्या चिलमीबहाइरासी | साघु म्हणून % 


Q 


सांगूं नका 1138 | गांजा तंमाखू पीत बसतो | नग्न गांवांत हिंडतो | वेड्यापरी चाळे करितो । 


८ + 





| "I n 
løe पाणी गटाराचे | २७॥ जात गोत नाहीं त्याला । ऐशा बेब्यापक्षाला । मी am|% ` ` ` 
मानण्याला | नाहीं gåt तयार ।। २८ || बंकटलाल खुळावला | नादीं त्याच्या लागला | नाहीं देत ' 
k. * गल्लीत OG 
så š — wes — E 4 på 
pm ; | 


° 
PCIE YC 
Ú 


- 


° 
< 
(& 
4 





+ 


4 
32१३७१ PC 


feer | मी तयाचे चिलमीसी ॥ २९ || तो आहे ना साक्षात्कारी । मग विस्तव कशाला ५ 
न पाहिजे तरी १ । आपुल्या कतुस्वे कां न करी | ñ< निर्माण t ।। ३० || साधु नाथ | 
$ जालंदर । पीत होते चिलीम फार | परि विस्तवासादी घर घर | ना हिंडले कदा ते।। ३१ ॥ जा ३ 
जा उभे न राहा येथ | विस्तव ना मिळे तुम्हांप्रत | नाहीं मला किंमत । त्या तुमच्या पिशाची क 
: II ३२ ॥ AR विन्मुख परत आली | महाराजांसी नित्रेदिली । हकीकत जी कां झाली | सोनाराचें ई 
| दुकानांत ॥ 33 || ती ऐकतां हास्यवदन | करिते झाठे दयाघन । नाहीं आपणां प्रयोजन | 
> मुळींच त्याच्या विस्तवाचें ।। २४ ॥ ऐसे म्हणोनि घते झाले | चिलीम आपुल्या हाती भले lig 
बैकटलालासी बोलले | काडी एक वरती घरीं ।। ३५ || बंकट म्हणे गुरुराया | थोडे थांबा परम 2 
agar | विस्तव देतो करूनिया | काडी वासून आतां मी ॥ ३६ ।। काडी घासल्यावाचान । & 
कदां न प्रगटे अग्नि | म्हणून केली विनवणी | ती मनास आणा समथो || ३७ ॥ महाराज बोलले 
८ त्यावर | उगी न करी चरचर | नुसती काडी धरणे वर | तिला सुळाच Aa नका || ३८ || बकट 
हारे तैसे केरें । नुसत्या एका काडीप घरिले | चिलमीचिया वरती भले | समर्थ-आज्ञा म्हणून $ 
॥ ३९ 11 तों काप झाला प्रकार | ऐका तुम्ही श्राते चतुर | प्रगट झाला वेश्वानर | काडी नुसती धरतां 
वरी ॥ ४० ll काडीप्रती विस्तवाचा | अंशही नव्हता साचा | हा प्रभाव शक्तीचा | me Å 
: राजांच्या लोकोत्तर ॥ ४१ H काडी data राहिली। चिलीम तीही पेटली | कशाचीही नाही 


उरली | जरुर खऱ्या साधुला ॥ ४२ II याचें नांद साधुत्व | उगीच नव्हतं थातांड मत | आतां 


KOC Oy PA HON 


<. ae” RG 
र: डळ ae KOG 







° (2 

NOG OG 

Ü Ü 

bN JA "ae 


mS २ 


AOS 





टू. ३) 
> 
è; 











— s eres NEES ES, 
DS = ट TEEN PETN EE a AEE 


Public Domain Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection — — 














FT tia 
LENKENE 


å u 


4 





ORE OR, 4) 
Se se ae «am 
£ 


® 
< 
Ú 





सोनाराचें घरांत | काय झाले å एका H ४३ ॥ या अक्षयतूर्तायेला । मान विशेष चिंचवण्याला | 


जेवीं वर्षप्रतिपदेला | महत्त्व निंब फुलांचे || ४४ ॥ असा भोजना बसली पंगत | चिंचवर्णे है det å 






ll २० ॥ | 
माझारी | अळ्या दिसल्या नानापरी | बुजबुजाट झाला भारा | किळस वाट amet ॥ ४६ UV 
लोक उठल पात्रावरून | अवध्या अन्नात टाकून | सानार बसला अधावदन | कारण काहा SA- 
जेना ।। ४७ || विंचवण्याच्या संगे भलें | अवध अन्न वायां गेलें। मग त्या कोडे उमगर्े | y 
व्हाया मीच कारण | ४८।। मी न साधूसी eat दिला। त्याचा प्रत्यय तात्काळ आला | 
गजाननाचो अगाध लीला 1 मीं न खचित si ।। ४९ ll गजानन जान्हवी नौरे। मां त्या 
मानिलें et | गजानन राजराजेश्वर | मी त्या fart मानिले ।। ५० H त्रिकालज्ञ गजानन | _ 
मीं त्या मानिले वेडा पूर्ण | कल्पतरुऋरण | मीं बाझ्ुळ MAG || ५१॥ गजानन हा चिंतामणी | 
मी लेखिली गार जाणी | गजानन हा केवल्यदानी | मी ढोंगी मानिला हो || ५२ ॥ हाय av $ 
र दुर्देवा | त्वा केसा साधिला दावा | माझ्या हातून संतसेवा । होवो ना तूं दिलीस ।। ५३ ॥ 
मसी असो हा घिक्कार | मी भारभूत साचार | जन्म पावलां भूमीबर | इय पायांचा पश्‌ मी 
५४ || आज माझ्या माग्यकाळीं | बुद्धि कशी चळती झाली | सुयोगाची दवडिली | वेळ आलेली 
म्यां करें || ५५ ॥ कांहीं असो आतां जाऊं | समथार्चे पाय पाहूं | पदीं त्यांच्या अनन्य होऊं | 


* 


Paa मंतूची मागावया ।। ५६ H ऐसा विचार करती | aa घेऊन चिंचवणी | बकटलालाच्या 


li २० li 


® 


L x 


EE MRSS toe Ç t 2 i | | 
-> 7 ? : | 














° * ° 
@e A 2c Jå 


Ü Ü Ü Ü 


“+ 


| 
e qz | आला हकोकत सांगावया || ५७ H अहो Host बंकटलाला | आज माझा घात झाला | % i | | 
पाहा या चिंचवण्याला | आंत किडे पडलें ag 1 ५८।। माणसे उठलीं उपोषित | तेणे झाला कः | 
श्राद्धधात | É ऐसें व्हावया कृत्य | Mal मीच कारण असे । ५९ H आज सकाळीं चिलिमीला | f 
Slat नाहीं विस्तव दिला । पोरें मागत असतां मला | समर्थांच्या चिलिमोस्तव H ६० ॥ त्याचेच हे 2 
आहे फळ | चिचवणी नासलें सकळ । ते ऐकून बंकटलाल | बोळ लागला येणें रिती || ६१ Hš 


म्ही न चिंचोके पाहिले | ते असतील किडलेले | म्हणून हे नासते झाले | तुमचे चिंचवणी वाटे टॅ 


रास झाली | मजी असल्या पाहा चला || ६४ | आतां इतुकीच विनंती । आहे शेटजी avsted | 
मला नेऊन पायांवरती | घाला शीघ्र समथांच्या | ६५ H क्षमा मंतूची मागेन | अनन्यभाव 
करून | साधु दयेचे परिपूर्ण | सागर मूळचेच आहेत कीं ।। ६६ H समथापुढे भीत मीत | जानकी- 
राम भेला त्वरित | घातले त्यानें दंडवत | अष्टांगेसी समथां || ६७ ।। आणि म्हणाला दयाघना ! | 
तुला येवो माझी करुणा | मी अपराध केळे नाना | त्यांची क्षमा करावी ।। ६८॥। तूं साक्षात्‌ 
उमानाथ | नांदसी या शेगांवांत | जपाची होती मजला भ्रांत | ती त्वां आज * निवटीली ॥ ६९ ॥ 


EM OM OM 
KI 


PET NOG 





$ 
a 


शी करो ॥ ७० || जी शिक्षा आज केली । तेबढीच मजसी पुरे झाली । तूं अनाथांचा आहेस : 








== = — = छ्ड w === 
In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 

















wer ह AL it £ Vidoes ike EL ør DP ge a på oes nce ड > å = er ल्क då å 2 ; 
GE. ore veneer AHL ; ५८७५७ de) 
E === rem 3 OE SF WY : ARAN a 


mm EEE NE == 
ee a 




















नन 


वाली | आतां अंत ag नको ।। ७१ H महाराज बोलले त्यावर | खोटे न सांगे विळभर | 
चिंचवणी आहे मधुर | किडे न पडले त्यामध्यें ।। ७२॥ तें ऐकतां अवघ्यंनी | पाहिलें 
Fani | पहिला प्रकार मावळानी । भेला होता तेधवां ।। ७३ H अवष्यांप्रती sme झालें । | 
समर्थाचे महरव कळलें | हां हां म्हणतां. पसरलें | वृत्त Š त्या गांवामध्ये || ७४ ॥ ज्यांच्या त्यांच्या |ॐ 
तोंडीं मात | हीच निघू लागली सत्य । कस्तुरींचा नाहीं येत | वास झांकावया कवणाते ॥ ७५ || k 
संदुशुकीन नांवाचा । गृहस्थ एक शेगांवाचा | निःसीम भक्त समथांचा | त्याची कथा ऐका å på 
॥ ७६ ॥ ओते såg मासांत | समोवार TAS भक्त | आति आदर जोडोन हात | दृष्टि ठेवून å 
पायांवरी ।। ७७ ॥ कोणी आंबे कापिती | कोणी फोडी हातात देती । कोणी qei घालिती | x 
| वारा समर्थाकारणें ।। ७८ ॥ कोणी वांटिती खडीसाखर | कोणी गळ्पांत घालिती हार | कोणी चंदन 
| थंडगार | लाविती अंगीं साधूंच्या ।। ७९ H तवी महाराज म्हणाले चंदूला। हैं आंबे नकोत 
मला | दोन कान्होठे उतरंडीला | आहेत तुझ्या ते आण जा।। ८० ॥ चंदू बोले कर जोडोन | 
आतां कान्होंले कोठून ! । इच्छा असल्या तळून | ताजे आणितों गुरुराया ।। ८१ ॥ तई महाराज 
बदलें ara | नाहीं कारण ताज्याचें | पाहिजेत तुझ्या उतरंडीचं | कान्हबठे मज खावया l| ८२ ॥ 
जा वेळ करूं नको । उगीच सबबी सांगू नको | गुरुपांशी बाळू नको I खोटं Feat यत्किंचित | 
॥ ८३ ॥ त्या मुकीनचंदूप्रतीं | ठोक अवघे बोलती । जा ये पाहून शीघ्रगती। खोटी न होय |: 
x संतवाणी ।। ८४ ॥ चंदू घराप्रती गेला | कांतेस gå लागला | दोन Brats उतरडाला। आहत ç 


* e . L 
AWS SP OM 
å ê o 


५ Or Ge 
2e HD ND 


ç Oy, 30 
Ü 


PCE YC) 






° 


Oe. AQ) 


नचा Fe. dO Pr ५५८ 















AEE EEE EE हाय 


é 


> se oe 
å 


å 


रंमोरू ? ।। ८५ ॥ तें बोले अंगना । होऊन गेला एक माहेना | आतां कान्हवले आपल्या 
| मिळतील कशाचे १ ॥ ८६ ॥ अक्षयतृतीया दिवशी भले | कान्हवले मी पतिराया केलें । ते 
आतां राहिले । संपून गेले त्याच ft ८७ || मर्जी असल्या नवे करिते | समथोस्तव तळून 
ते । ही पाहा मी ठेविते | कढई नाथा चुलीवर ।।८८।। तुम्ही थांबा क्षणभर | सामान अवघें तयार | 


..) Oe `. 
- 


> 


(2 
CH 
å 


Å å 


@2e CE) 


९ 


ANAS AR - ® 


9 
3 
OQ 


<> 


I पाहण्या बाजार । कान्हवल्याच्या साहित्यासी ।। ८९।। चंदु बोले त्यावरी | ताजे नकोत $ 
सुंदरी I जे तूं उतरंडीमाझारी | दोन ठेविले तेच दे ।। ९० ॥ समथोर्नी ऐसेंच कथिले | तेंच मी तुज | 






e 
å 


z 


ARI | आठवण करून चांगले | पहा कांहीं येघवां । ९१ ॥ Ga ऐकतां पातिवचन | 
गेली घोटाळून | करू लागली शोधन | कान्हवल्याचें चिचांतरी ॥ ९२ I 
कान्हवल्याचा शोध करितां | आठवण झाली तत्त्वतां | उघड म्हणे थांबा नाथा । सत्य गिरा 
å समथांची ।। ९३ ll दोन कान्हवले होते उरले a मी उतरंडीस ठेविले | त्यांचें स्मरण नाहीं 
उरलें | सगळ्या महिन्यांत मजलामीं ।। ९४ ॥ त्यास महिना होऊन गेला । असेल बुरसा वरी 
आला । ते खाण्याच्या उपयोगाला | राहिले नसतील अणुमात्र H ९५ ॥ ऐसें बोलन तात्काळ 


e 


उठली | उतरंड सवे घांडोळली | कान्हवले ते ठेवलेली | कळशी होती खापराची ॥ ९६ l 


<. 


. 
° S 


e> 4o 
) 


(2 
è 





OCOC 
Ú 


Z 


, 
å 


° 
å 


> +40 
la Os iL 


å 
, 
å 


(अ 


84 


, 
> 
, 


)८ sf 


WAN AY AN A 
S 


OCO 
å RAR G |°. 




















v 
b 


$ls 
आंत जो पाहिलें न्याहाळून । तों दृष्टी पडले तिच्या दोन | कान्हवले जे सुकोन | मेले होते थोडके 
Æ ९७ ॥ बुरसा मुळींच नाहीं आला | श्रोते त्या कान्हवल्याला | बट्टा संतवाणीला | ; 
$ ॥ ९८ ll कान्हवल्याते पाहोन | उमयतांचें इपेलें मन । धन्य साधु गजानन | महा 
% | | p 
P 2 å ba 
lp KAP | i — n 1 पा å ==) 
Å w: TPS 2 00285 TE ous त re ळक == 25 Sd 


"CC. In Public Domain.Kavikulguru Sanskrit 








ee Sa wget FH एन Wwe ET 
KASNA 




























| 


5 समथ सिद्धयोगी 1199 । चंदू कान्दबले घेऊन आला | समर्थासी अपिंता झाला | लोक .करती Å 
आश्चयोला । त्याच्या SAI पाहून H १०० H लोक म्हणती गजानन | aa असती त्रिकालन्न ||2 विजय 
> भूत भविष्य वतमान | यांसी अवघे कळतसे l|? | चंदूच्या त्या कान्हवल्पांसी | सेविते झाले (ह| अः ॥ ४ ॥ 


| अवयव झाले क्षीण फार । तरुणपणी संसार । हेंच होतें ब्रह्म ज्याचें || ४ l प्रारब्घाच्या पुढारी । % 
न कोण जातो भूमीवरी १ | जक्षदे्वे जीं कां खरी | लिहिलीं अक्षरें तेंच होय ॥५॥ 

माधवासी न कोणी उरले | Haga मरून गले | म्हणून विरक्त आहले | मन तयाचे ५ 
॥%& संसारी || ६ H जी का होती चीजबस्तु | ती अवधी केली फस्त | म्हणे आतां माझी र 


O 


22 गत lage केशी देवदवा ! ।। ७ ॥ म्यां हमाघुमीचा संसार केला । तो आतां अवघा निमाला | > 
Kase कधी नाहीं av | एक क्षणही दीनबंधो ! ॥ ८॥। आतां माझा वाली कोण! | 


O A 


ॐ दोनदयाळा तुजवांचून | qt हें अरण्यरोदन | तुजाबिण देवा कोण एके १ ॥ ९ ॥ ऐसा अनुताप |: 
et पोटीं । शेगांवीं आला शेवटीं | गजाननाच्या डारवंटीं | a घरून बेसला ॥ ११० 14 
£| आरामले उपोषण | अन्नपाण्याते त्यागून | बदनीं वदे नारायण | खंड न पडे तयाला ।। ११ ॥ |% 
ॐ ऐशापरी एक गेला | दिवस परी नाहीं उठला | तई महाराज बदले तयाला | हें gå | ९९" 


O 


उचित नसे H १२॥ हेंच हरीचे नामस्मरण | कां न केलें मागे जाण । प्राण देहात 






DC 


e ९ °. 
q> <e DIG 
é (å Ü 


९ 
å 





८ x 

£ सोडून | जातां åa बोलाविसी ।। १३॥। तरुणपणी त्नचारी। म्हातारपणी करिसी नारी | | | 
> अरे वेळ गेल्यावरी | नाहीं उपयोग साधनाचा H १४ || जें करणें तें वेळेवर | करावं कीं साचार | Vi 
Par एकदां पेटल्यावर | कूप audi निरथेक ॥ १५॥ ज्या कन्यापुत्रांसाठीं | 4 केली | | 
Se आटाआटी | å अवघे गेले शेवटीं | दाकोनिया तुजलागी ।। १६ ।। अशाश्वताचें पोषण | केलें शाश्वता | 
Ñas | त्या कमोचीं तुजलागून । फळें भोगणे भाग असे ।। १७॥ ती फळें भोगल्याविना | |% l 
सुटका तुझी होईना । दे हा टाकून हट्टीपणा | विवेक कांहीं करी मनीं ।। १८॥ š न माधवे | 
(Slates | een ना सोडिलें । यत्न लोकांचे वायां गेले । त्यासी भोजन घालण्याचे ॥ १९॥ ; 


> शेगांवचा कुलकणी | करूं लागला विनवणी | भोजनास चला सदनीं । अन्नाविण TE नका || १२० I 
तेही म्हणणं माधवाला । नाहीं Ges तसाच बसला | समथांच्या सानिध्याला | नाम घेत EU $ 
॥ २१॥ रात्र झाली दोन प्रहर | तमें आक्रमिलें अंबर | निशीचा तो शब्द किरे । होऊं लागला o 
वरच्यावरी ।। २२ ।। आसपास कोंणी नाहीं | ऐसें पाहून केलें कांहीं | कोतुक å लवलाही । स्वामी |: 
°| गजाननांनीं 13311 रूप धरिले भयंकर | दुसरा यमाजी भास्कर | आ पसरून माधवावर | धांवून आले Z 
मक्षावया ।।२४॥ तेणें माधव पळाला | घेऊन आपला जीव मठा | धडकी भरली चित्ताला | छाती * 
उडे घडघड ।।२५।। बुडबुडा आला तोंडासी | शब्द फुटेना वाचेसी | ऐशा पाहोन स्थितां | समर्थ 3 
घरिलें सौम्य रूप ।। २६ ।। आणि बोलले asia | हेंच कां तुझें घीटपण | तू काळाचे भक्षय जाण | कः 


असाच खाईल काळ तुला ।। २७॥ त्याची चुणूक दाखविली | पुढची स्थिती जाणविली । तेथें 










=- e > NA "ee 


> 


< OH 


> 
e 
2 
a 


AE SL SL SP HO > om > 
` 


—-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection w 


(६1५0 (78 N - 
LL, १॥/ â ab? A sa 



















CCO. In Public Domain. Kavikulguru Ka 


x area Agata । होच विनंति आपणांप्रत । महाराज Mat शेवटची ।। १३२० ॥ यमलोकीं 
दिसणार होतं । š तुम्हीं दाबिठें येथें । आतां या Saad | यमलोकीं धाडू नक्रा ।। ३१ H माझ्या | 
| पातकांच्या राशी | आहेत जरी gad | परी त्या जाळणें तुम्हांसी | नाहीं ग्रुळीं अशक्य ॥ ३२ ॥ ७ 
कांहीं. सुकृत पदरीं होते | म्हणून पाहिलें तुम्दांतें । संतभेटी ज्याला होतें | यमलोक नाक 
aaret ॥ ३३ H Ba ऐकतां भाषण | समर्थ केलें हास्यवदन | महापतीता पावन | साधूच एक x 
करिती की ॥ ३४ || श्रीमन्नारायण नारायण | ऐसेंच माधवा करी भजन | जवळ आलें तुझे 7 
४) मरण | आतां गाफील ag नको ॥ ३५ || किंवा अजून वांचण्याची | आस आहे तुला साची । तो |% 
असल्यात आयुष्पाची | वाढ तुझ्या करितों मी 1135 ll माधव म्हणे गुरुराया | नको मला टि 
£ आयुष्य सदया | ओखटी ही प्रपंचमाया | त्यांत पुन्हां गोवू नको ।। २७ ॥ “ तथास्तु ' ऐसे महाराज å 
न" वदले | तू š मागसी š मी दिं 1 आतां तुला नाहीं 368 । जन्मास येणें भूमीवर ।। ३८ ॥ ऐशा 
रीतीं दोघांचा | संवाद गुप्त स्वरूपाचा । झाला त्या वर्णण्या वाचा | नाहीं माझी समथे ।। ३९ I 
क इहलोकीचें देइभान | sma as जाण | कित्येक ae ams जन | sqa फिरले 
Ç मस्तक ।। १४० ।। म्हणून वेडेचार करी | जनकल्पना नानापरी | उठत्या झाल्या त्या अवसरीं । 
Siem किती म्हणून वणोव्या ! ।। ४१।। असो माधवार्चे देहावसन । समर्थांसन्निध झालें जाण । 2 



















NRU | 






g : त्याचें जन्ममरण | गजाननाच्या _ कृपेनें ।। ४२ ॥ असो एक्या समयीं भी | ` x 
इच्छा झाली । ती त्यांनीं निर्वेदिली । आपल्या शिष्यवगात ॥ BR n वोदिक ब्राह्मण AG By: 
मंत्रजागरण येथें करवा । वेदश्रवणें देवदेवा | आनंद होती. आदशय ॥ ४४ | We पेढे ल 
Slan | मिजरपा डाळीस मीठ ठावा | एकेक रुपया तो द्यावा | FARE जाहाणाते | ४ ) 
; ऐसें मापण ऐकिले | शिष्य विनवू लागले । ऐसे वैदिक नाही sG | या आपसमा शेशांबीं U ४६ VE 
aims तो करूँ खर्च | परी अडचण आहे. हीच | ब्राह्मण मिळण्याचा साच | आमचा y å 
गाते नसे ।। ४७ ॥। महाराज म्हणाले त्यावरी । करा उद्यां तयारी | ब्राह्मण घाडील श्रीहरी I w ४ 
adaga ।४८।। मग काय विचारतां | अवघे ais amai | झाली तपारी हां दां म्हणता had 
$ नुर झाले जमा ॥४९॥ सामान सर्व आणिले | चंदनाच FEN Fe | आंत केशर ER E | | 
£| आणखी कापूर I| १५० ॥ दोन प्रहरचे समयाला | ब्राह्मण आले शेगांवाला च पा mth 
जाणत होते विबुध हो ! ।। ५१ H थाटांत वसंतपूजा झाली | ब्राह्मण मंडळी आनंदली | ar Y 
घेऊन गेली | अन्य ग्रामाकारणें ।। ५२ l! संतांच्या Å मना येत | उ Ui pe q 
पडे यत्किचित | ऐसा प्रभाव संतांचा ।। ५३ Il बंकटलाल ल हं चाल ps ; 
अजून परी शेगांवासी | वंशज त्याचे करिती हैं || ५४ ॥ दा दासगणूविरचित | श्रीगजानन वे i 
P नामे ग्रंथ | । साधकासी दावो पथ | विमलशा इर्मिक्ताचा ॥१५५)। श्रीहरिहरापेणमस्तु ।। FA मवतु è 
| | | इति agasan: am ॥ 





























k 
e 


: 












N 
— cara  _ — POLE जेटी हेड RE 



















ETA tree k sf. 
लासक 





हिर 


अ. ॥ ४॥ 


%%%%%%% 


Oe se NI Oe Oe 2 
OO OOO GOG 
OY AY OD TW OD DY DD © 
` 


O ere SÅ Sø I, C 


$ 
¥ 
a 


£ 


rn å 


9 
OG 
P ZO 






(2 
8 


> 28 20 HCMC 


KV 


Q 
ê Ü 


iL) 
è 


` 


i jr E aa 
bed oF E NESSES 








* ७ ७०7 In Public Domain Kav 











v 
EN u s 


PG kle 
2 
C 


$ iana U2 अज अजित अद्वया। सचिदानंदा करुणाल्या | दासगणू ठागला 


पायां | आतां अमय असं दे | १ ॥ मी Qa दीन पातकी नर | नाहीं 
= अंगी लाविली खरी | विभूति श्रौशंकरानें 113 ॥ तो दीनांचा हीनपणा 
O a y ~ ° e a 

द| हैं जाणोन नारायणा | गणू हा ठेवा संग्रही 1 ४ ॥ सब लाड लेकरांचे 
° ~ av Av A~ A ` a 
नै) दा्गणूचे | ओझे सरे तुझ्या शिरीं ॥ ५ ।। जसं करशिल aa करी 
* देवा तुझ्या बळावरी | दासगणूच्या साऱ्या उद्या l ६ ॥ गजानन 


Q Q 
CMOCHOQ 


है गजानन साधुवर.। ती उपाधी करण्या दूर । भटकूं SM काननी । 


eo 


ORIG 


$ aand । महाराज पिंपळगांवासी । गेले तेथें गोष्ट. केसी | झाली 


© 


OCRA 


() 
O 


ORIG 


KJ 
C 


॥ ११ ॥ ऐशा त्या मंदेरी । येते झाल साक्षात्कारी | Fa शिवाच्या 


(Å 


OCR 


> 


li १३ ॥ मंदिरापुढें तत्वता । एक लहान ओढा होता । तेथे पाणी 


C 


OCOC 


> e 


` 
> Ce 00O YC 


y. af 
है Ay A) 


¥ 


EE 


C- 


बांनी लाचार | आहे मी देव देवा ॥ २ I परी अत्यंत होनावरी | थोर AIST कृपा करी | पहा 


Ç जत्य नवी | ती कोठवरी वणीवी १ । पार न लागे तियेचा ।। ७ ॥ महिमा तो वाढला फार | म्हणून | 
| ८ ॥ महिना महिना तिकडेच 
~ i ` NA ea J ha’ ° ~ A ~ ~~ ९५ x 
राहाते । वाटेल तेथेच बैसावें । कोणाशी उमगूं न द्यावें । चरित्र gå Aga ॥ 5 ॥ AG | i 
पिंपळगावाच्या farta | होते एक अरण्यांत । शंकराचें मंदिर सत्य | जुनें पुराणें हेमाडपंती 
Ju १२ U गुराखी त्या गांवचे I आपापले कळप गुरांचे | घेऊनिया निघाले साचे | अस्तमानी गावाकडे 


पातले ।। १४ ।। कोणी सहज मंदिरांत । गेले बंदण्या rama | तो तेथें पाहोन समर्थ | आश्रर्पचाकित 

























हीं कोणता अधिकार | सबै 
| थोरा न आणी कमीपणा 

| माता Å पुरवी साचे | आहे 
। परी दया असं दे अंतरीं | 
असतां शेगांवीं | यात्रा åå 


ते अवघारा ll १० H त्या 
गामारी | लाबोनिया पद्मासन $ 


पाजण्याकारितां | गुरं गुराखी 










rad wh + से “७ क her espen LG ` HØR VE er d w EE 
===" :” e a नळ — 


< ERS AR = 332 LI oe 7 
Ps pe Å 





ETE Te ETE 


“squa, so > 





EEE Jo UU —h rs: 






Q * = 
HOEL IE 
. . 


* 
Ú 


जाहलें ॥ १५ ।। g म्हणती या मंदिरी | कोणी न पाईला आजवरी | पुरुष 


- ii e ~ इतरां 
| अस्तमानचे समयाला H १६॥ काहीं गुराखी बाहेर आले |: $ 
: तेथेंच मैसले | सत्पुरुषाचे समोर ।! १७ H परी साधु बोलेना | डोळे मुळीच STA । याचे 
“कारण कळेना | त्या गुराखी asi ॥ १८ ॥ कोणी म्हणती थकलेला | हा साउ 


दिसतो भला | शक्ति मुळी शुरली त्याला । बोलावयाकारणें || १९ N कोणी म्हणती उपवासा | 
असावा निश्रयेसी | थोडी माकर तयासी । देऊ आपण खावया ॥ २० || ऐसे म्हणून भाकर 


A 


A EG ° a Q सा 
४ घरली मुखातमोर । भाविक मुळची गुराखी पोरं | इरवूं लागली समयाला )॥ २१ ॥ परी साधु 


$ नलिना | get शब्द बोलेना । म्हणून सार्‍या गुराख्यांना । नवल वाटले विशेष H 8 | a | 
K आपसांत ad | याची मुळीं न कळे स्थिती | जरी महा म्हणावा निश्चिती । तरी आहे 
S| नसलेला || २३ ॥ अंग ना झाले थंडगार | ऊन आहे साचार | यावरून हा जिवंत AG | आहे तरी 


°. ` 
C 


£| शंका नको ।। २४ ॥ कोणी म्हणे असल भूत | मायावी रूप दावित । कोणी म्हणे हें तर सत्य | 


de Grange ना भूत येई ॥ २५ || कोणी म्हणती «nar | देव हा असावा साचा oa pe 
Satara | झाला आपणां हेंच भाग्य RS ॥ याच आतां पूजन | करू अब = 
Å स्नानालागून | पाणी आणा ओढ्याचे ॥ २७ | पोरें गेलां Meet | गळ्यामध्य गले 


ee 


न: वारी å । घालित (s हाणी angst आणिलीं | माळ त्यांची 
©| वारी | परमभार्वे पायांवरी | घािते झाल समथाच्या ॥ २८॥। कोणीं eggi आणिली | माळ ता) 


° 


CU IN 
Ü 










शैौगजानन- |° 
॥२५॥ Lg 
() 


- 


॥ ५ ॥ 


(2 
° 

A 

+ 


CE) 


CH 


ROCKO 


॥२५॥ 


Oe. 
FC DM 












og १ खापराचा पाणी भरण्याचा TAT त्यामध्यें. २ पाणी. 
S 

as 

ô 

९ 
vi 


AE 
RA 
ku 








yy 
Y 





तयार केली | कंठामध्यें घातिली | गुराख्यांनीं साधूच्या || २९ || कोणी कांदाभाकर । नेवेधाय 
साचार | दिली ठेवून समोर | एका वडाच्या पानावरी ॥ ३० || गुराख्यांनीं केलें नमन | आदर 
भाव धरून | कांही. वेळ RS भजन । पुढें बसून समर्थांच्या || ३१ H ऐसा आनंद चालला | तों | 
गुराखी एक बोलला | अरे बेळ ag झाला | चला आतां गांवाकडे ॥ ३२ H दिवस गेला मावळून LS | 
का न आलीं रानांतून । 83 गुरांना घेऊन । ऐसें लोक म्हणतील कां ।। रेरे manga आपणांसी । |% | 
पाहण्या येतील काननासी । तान्ही वासरे घरांसी । ant असतील हुंबरावया ॥ ३४ H या | 
साधूची हकीकत | आपण सांगू गांवांत | शहाण्या age माणसांप्रत । म्हणजे येईल कळून की |+ i 
॥ ३५ à अवध्यांसी mad | गुराखी ad निघून शेले । भांवामाजी कळविलें | मंदिराचे Ç 


Pai वृत्त || ३६॥ पुढे श्रोते. प्रातःकाळी । आली गांवची मंडळी | समथोसी पाहण्या मली । |% 
x च ~ A A AAI 
कॅ) गुराख्यांच्या बराबर ॥ २७ II जसा काल होता बसला। तेसाच आतां पाइला | माकरांसा 


< 

Q 
( 
AO 


lat स्पर्ष केला | ती जशीच्या तशीच आहे की ।। ३८॥ म्हणूं ठामले गांवकरी | हा योगी पुरुष केर 


9. 

CG 
O 
() 


Q 


कोणी तरी | आहे बैसला मंदिरी | सांप्रत या शंकराच्या ।। ३९ Ul कोणी ऐसें बोलले | शिव पिंडीच्या |% 


Q 


at आले | आपणा दर्शन द्याया भले | चला नेऊं या ataia U ४० ॥ हा समाघी |% | 


ó 


Hl उतरील । तेवहां atl बोलेल | ही उतरण्या आहे वेळ | त्याला त्रास देऊं नका | ४१ ।। बंगाल | 


देशा जालंदर | बारा वर्षे झाले स्थिर । समाधीच्या जोरावर | गर्तेमाजी ख्यात हैं IH ४२ ॥ 5 
| ऐसी भवति न मबति झाली। एक पालखी आणबिली। त्यांत उचळून Ser | समथांचो मूर्ति 
| å 
I 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collecton | 






























ह 


श्रोगजानन- £| विबुध हो ! ।। ४४ ।। मधून मधून तुळशीफुले | पौर? टाकीत होते भले | समथांचें अंग झालं । |: 
॥ २६ ॥ 


> पाहा ॥ ४३ ।। mataa नारीनर | अवघे होते बरोबर | ge वाजंत्र्यांचा गजर | हात 





ger लाली sl ४५ || घंटाघड्याळे वाजती । लोक अवघे भजन करिती | जय जय |ॐ 
न | योगीराज मूर्ति । ऐसे उंच स्वराने | ४६ ।। मिरवणूक आली गांवांत | मारुतीच्या मंदिरांत I 


A a A A A 
ॐ बसविले आणून सद्गुरुनाथ | एका भव्य पाटावरी U ४७ || Tel दिवस तेसाच गला | मग र 
$| ठोकांनीं विचार केला | आपण करूं स्तवनाला | उपाशी बसन यांच्यापुढे || ४८ ॥ ऐसा जो त 
# विचार करिती | at आले देहावरती | गजानन श्रीसद्शुरुमूत | परुशुटमणी Wears ॥ ४९ ॥ 


— मग काय Rawat | आनंद झाला समस्तां | प्रत्येक खरीपुरुष ठेवी माथा | स्वामींचिया चरणां- 










“| मंदिरांत || ५१ ।। त्या अवध्यांचा स्वीकार I समथ केला थोडाफार | हाळोपाीत साचार । 
| ही वाती श्रुत झाली 11 ५२ ॥ पुढें दुसऱ्या मंगळवारी | पिंपळगांवचे गांवकरी | आले बाजारा | 
निर्धारी । शेगांवाकारणें ।। ५३ 1 ते शेगांवच्या लोकांसी । सहज बोललं प्रेमेसी | आमच्याही $% 
गांवासी | आला एक अवलिया ॥ ५४ || अवालैया थोर अधिकारों । प्रत्यक्ष आहे श्रीहरी | धन्य |: 
पिंपळगांव नगरी | पाय लागले साधूचे || ५५ ॥। आम्ही. तया योगीवरा | कोठे न जाऊं देऊ ET | Ç 


FAR re आला घरा 4 त्याते कोण दडी हो. 11 ५६ ॥ शादे बाजार | मक AR चालत आला घरा । त्यातें कोण दवडी हो ।। ५६ ।। शेगावचे बाजारांत | 1998 तिकडं हीच 















| ONE ERS 
Š = se huwa a asss 


=a ss ह. =G. HE gå 












Q ° Q g 
CHOCO 
Os © Ü Ü 


Q 


मात | बंकटलाला ar श्रुत | वर्तमान å अबलियाचें le बंकटलाल पत्नीसहित | गेला 


re 


P Aqata | समर्थांसी जोडोन हात | Bad लागला नानापरी ॥ ५८ ।। आतां येतो म्हणून | 
> निघून गेलात आपण । त्यास झाले पंधरा दिन | याचा विचार करा हो ॥ ५९.॥। गुरुराथा तुम्हांबीण | 
है| भणभणीत दिसे सदन । शेगांवचे अवघे जन | चिंतातुर as हो H ६० ll गाडी आणिली 
कै आपणासाठी | चला शेगांवीं ज्ञानजेठी | मायलेका होणे तुटी । हें कांहीं बरें नसे. । ६१ H कित्येक 
S दयाळा आपुले भक्त | राहिले असती उपोषित | त्या शेगांव शहरांत | नित्य देन घेणारे ॥ ६२ II 
Hard न आल्या शेगांवीं | मी ही ag त्यागीन बरवी | sms सांगा पुरवावी | आळ कोणी 


> गुरुवयी ? ।।६३।। बंकटलाल ऐसें बदले | महाराज गाडीवरी बसले | शेगांवासी निघालं । विपळगांवा 
IN| os ~ OS A å 

ॐ | सोडून ।। ६४ ।। जैसा मागें गोकुछाठा | न्याया कृष्णा अक्रूर आला | तसा बंकटलाल भासला | 
Plame पिंपळगांबाते Wks ll पिंपळशांवच्या लोकांप्रती | बंकटलाल समजाविती | नका होऊ 


क दुःखित चित्ती | जाती न कोठें लांब साधु ।। ६६ ll वाटेल तेव्हां दशना यावें | हेतु आपलं पुरवावे | 
> जेथल्या तेथें अब यावे | या अमोल मूदीला ॥ ६७ ll बहुतेक पिंपळगांबाचा । बंकटलाल साहुकार |: 
नै) साचा | मनोभंग साहूचा | करण्या कुळांची छाती नसे || ६८ VIG UT लाइ खात | ।पंपळगांव 


| बसले स्वस्थ | महाराज qaq गाडीत | जाऊं लागले शेगांवा HU ६९ || wf जातां seie) 


ॐ | बोलली बंकटलालाप्रती । हो का साहूची होय रीति | माल दुसऱ्याचा बळे न्यावा ! ॥ ७० ॥ मशी | 


O 
v 
(६ 


OO 
Ü 





CM 


N 
, 
2 


——— j OOI:F 


Mt नम TT - 


CC-0. In Public Doman gg Kalidas Sanskrit | EE 
























श्रीगजानन 
॥ २७ ॥ 








At Tel A a 
att, ae /# ६ ७ः ७ रू wah verre t É F. MN 
AT: 


TE TT 


क) यावया तुझ्या घरां | भय वाटतें अंतरी | तुझ्या घरची नाही बरी | रीत É मी पाहतां ।। ७१ ।। लक्ष्मा 


da ऐकतां åå må | बेकटलालाप्रती as | विनयाने भाषण केलं | ते एका सावाचत्त || ७४ | 
"| बंकट बोरे गुरुनाथा | माझ्या FON न भ्याली माता | आपुला वास तेर्थ होता | म्हणून झाली |$ 
स्थीर सी || ७५ ॥ जथे बाळ तेथें आई । तेथें दुज्याचा पाड काई t । आपल्या पायापुढे नाहीं । e 
"मला धनाची किंमत ॥ ७६ ॥ तेंच माझें घन थोर । म्हणून आलों इथवर | माझें न उरलें AG 
घर | å सर्वस्वी आपुलें || ७७ || घरमालकाकारण | fame आडवी miga? | जेसें तुमचे इच्छील 
मन 4 तैसेच तुम्ही वागावें ।। ७८ ।। इतकीच माझी विनंती । शेगांवीं असो वस्ती | 43 काननातं | 
जाती | परी येती घरीं पुन्हां || ७९ ॥ तेसेंच तुम्ही करावें | अवघ्या जगां उद्धरावे | परो आम्हां न x 
£| विसरावे | शेगांवीं यावे वरचेवर 11 ८० || ऐसी समजूत घालन । शेगांबी आणले गजानन | ails 
कांहीं दिवस राहून I निघून गेले पुनरापे || ८१ ।। ती ऐकावी तुम्हीं कथा | सांगतों मी इथे आतां । टॅ. 
अडगांव नामे ग्राम होता | एक तया वऱ्हाड प्रांती ॥ ८२ ॥ त्या ग्रामाकारण । जाया निघाले ee 
दयाघन । प्रातःकाळी चुकवून | नजर शेगांवकरांची ।। ८३।। महाराजांची चालगती | वायुचिया । 


s: समान होती | अंजनी-तनय मारुती | आला काय बाटे पुन्हां ।। ८४ ॥ मास होता वेशाख IIe 


सोळा कलांनीं तपे अर्क | कचित्‌ कोठें न राहलें उदक | ऐसा प्रखर उन्हाळा ।।८५।। माध्यान्दीच्या 
समयाला | अकोली गावापासी आला | हा योगयोगेश्वर साधु भला | गजाननमहाराज ।। ८६ || 
£ तो. काय घडलं वर्तमान | समर्थांसी लागली तहान | करिती चोफेर अवलोकन | å 
उदक कोठें दिसेना ॥ ८७ || अंगावाटे चालल्या घारा | घामाच्या त्या एकसरा | अधरोष्ठ 
तो सुकला खरा | उदकाविण समथांचा || ८८ || ऐशा दुपारच्या अवसरीं | भास्कर नामें शेतकरी | 
घालीत होता पाळी खरी | आपुल्या त्या शेताला ।। ८९ ॥ शेतकऱ्याची पाहतां स्थिति | हे अवघ्यांत i 






५५ 


+ 
ê 






यातना दारुण | बिचाऱ्यांना ऊन तहान | सोसणे भाग असे कीं ॥ ९१ || त्या अकोलीच्या 

शिवारांत | जलाच दुर्भिक्ष अत्यंत | एक वेळा मिळेल घृत | परि अभाव पाण्याचा || ९२ || आपणांतें 
| प्यावबासी । भास्करानं शतासी । आणिलें खापराच्या घागर्रासी | उदक होतें गांवांतून || ९३ || 
| पाठीशी ती भाकर । डोई जलाचो घागर । ऐसा होता प्रकार | शेतामाजी येण्याचा H ९४ ils 
घागर शुडपाखालां | होतीं arent ठेविली | त्या ठिकाणी स्वारी आली | भास्करा जल 


नाहा एस म्हणू नका j| ९६ | पुण्य पाणी पाजण्याचं | आहे बापा थोर साचें । पाण्यावांचून 
प्राणाचं | रक्षण होणं अशक्य ॥ So |] घनिक antar घालिती | हृमरस्त्याच्या पथावरती | 
याचें कारण शोध ñr | म्हणजे åa कळोन ।| ९८ || भास्कर बोले त्यावर | तूं नंगा धूत 





— > 
ge Tg er ma A —OTk 
>” NPD 


aie Q pass घर आय Š 


जी लोकमाता । महाविष्णूची होय कांता | जिची असे अगाध सत्ता । तिलाही त्वा wifes || ७२ 119 विजय 
तेथे माझा पाड काण १ | म्हणून गेलां पळोन | जगदबच पाहून | हाल, माझ चित्त wat ॥ ७३ Ig अ- ॥ ५ 


॥ २७॥ 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection ञ w 





re ETE rn 


> å ४ al W 
सक २०-०० कन, . ५ ७60 EN TAE VI a Yd 
REST k 1 26: g ळा 





wig LOR ५५३६ EA 
ERO Le a Rn SERS ee Ee eee SEAT GT å 


x z [ee a 
MN ESS AE AE पक्व — i 
ferd क 
















ue oe i दुबळ्यांसाठी $ 
दिगंबर | तुला दांडग्या maa नीर । पुण्यलाम कशाचा ! USS अनाथ-पगू- LET 





x Aa- A ` x | 
श्रीगजानन- ॐ) त्या पुण्याच्या शोभती गोष्टी | वा जो समाजहितासाठी | झटे त्यासी साह्य करा || १०० ॥ ऐसे $ om 
॥ २८ ॥ शास्राचें आहे वचन । तुझ्यासारख्या मैंदाकारण | आम्ही पाजितां जीबन | त उलटे पाप होय i 


|| १ ॥ भूतदयेच्या तसरे mar | सर्प कोणी कां पोसला ? । वा जागा चोरव्याला । देती सदनी $ 
काय कोणी ? ॥ २॥। तू भीक ह घरोघर । केलेस «å शरीर | भारभूत साचार | झालास £ 
आपुल्या कृतीने ॥ ३ H मीं माझ्यासाठी घागर । आणिली सकाळी डोक्यावर | त्या आपल्या $ 
पिठावर । रेघोट्या å ओढू नको H ४ ॥ तुला ना देणार पाणी | नको करूं रे विनवणी | जा जा & 
करी येथोनी | काळे आपले चांडाळा H ५ ॥ तुझ्यासरिखे निरोद्योगी | जन्मले आमच्यांत जाग- 
जागीं | म्हणून झालों अभागी | आम्ही ag खंडांत || ६॥ भास्कराचें भाषण | समथोनीं x 
ऐकून | थोडं करूनि हास्यवदन | निघोन गेरे तेथोनिया ।। ७।। थोड्या दूर अंतरावर | एक > 
होती साच विहीर । तिकडे धांव अखेर | घेतली स्वार्मारायांनीं || ८ ।। स्वामी तिकडे जाऊ लागता | Z 
$ तिकडे rune 
भास्कर झाला बोलतां | उच्च Et den वृथा | तिकडे कशाला जातोस ? II 

बीत | आहे विहीर जाण सत्य । पाणी या एक कोसांत | नाहीं कोठें जाण पिशा ॥ १ १० || 
x बोलले त्यावरी | ही सत्य तुझी वैखरी | विहिरीत पाणी नाहीं जरी । परी करितों प्रयत्न | 





|| ११ ॥ तुझ्यासारखे बुद्धिमान | जलानें होती हैराण । ते मी नयनीं पाहून । स्वस्थ ऐसा बैसलो på 1 
जरी H १२॥ तरी समाजहितासाठी । काय मी केली सांग गोष्टी | साह्य होतो जगजेठी । हेतु | 






zz असल्यावर ।। १३ H समर्थ आले ñq | तो थेंब नाहीं तियेशों | हताश होऊन 
४ वृक्षापादी I बैसले एका दगडावर ।। १४ H डोळे मिटून केलें ध्यान | चित्ती सांडविला नारायण । 
रो सब्चिदानंद दयाघन | दीनोद्धार जगद्गुरु U १५ ॥ समर्थ म्हणती देवदेवा | हे वामना > 
Q वासुदेवा | sa राघवा । हे Azar नरहरी ! ।। १६ H देवा ही आकोली । पाण्यावाचून 
Clara झाली | बोलदी न राहिली | कोठेच देवा बिहिरींतून H १७॥। मानवो यत्न अवघे हारले । 
ॐ म्हणून तुजला प्रार्थिक । पाव आतां जगन्माऊले | पाणी दे या विहिरीला ॥ १८ ॥ तुझी 
करणी अघटीत | जें न घडे तें घडविसी सत्य | मांजरे जळत्या- आव्यांत | पांडुरंगा ! q राक्षली 
$ 


HRK 


EL १९ | प्रल्हाद भक्त करण्या खरा । स्तंभो प्रगटलास जगदोद्धारा | वारा गांव वैश्वानरा || | 
| aS त्वां गोकुळांत || १२० ॥ कर नखाग्रां uker गिरी । तूंच कीं रे मुरारी | तुझ्या :£ | 
| Raga न ये सरी små कवणास H २१ ॥ दामाजीपंत ठाणेदार | त्याच्यासाठी : 

| Z महार | चोख्यासाठी ARE ढोरं । पांखरें aad माळ्याची ॥ 32 ll उपमन्यूसाठी भला VE 
Aag aat दिला । तहान नामंदेवाढा | माखाडांत लागली जे ॥ २३ ॥। सें तुम्ही Hae 
केलें | Adan प्रांती wš | नाम्यासाठीं मरबिलें | जल दें आण ध्यानांत ॥ २४ lig 
ऐसें बिनवितां इंश्वरा । विहिरीलार्गी फुटला झरा | उफाळ्याचा साजिरा । AAT भरली क्षणा- | 
मध्ये ।। २५ H साह्य झाल्या जगन्नाथ | काय एक ना å होत | इश्वरी सत्ता अगाध सत्य | जें ना 
घडे तेंच घडवी ll २६ H तेथ पाणी समर्थ प्याले | तें भास्करानें पाहिले । चित्त त्याचें घोटाळलें | 


RE त कला». le oi 332: ER 
— — P= === Sasa 





— == 





ee 2 IESS 0 o AE 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalid ns University Ramtel Collectior 





war m” ibe co 2 we — 
wink if i. ve tja 2४6 k riker ps” É द grue 
w i LO Ar i + 


go 




















दाक जा जच्छ puspa ST 





॥ २९ U 


lat बोललो टाकून | आतां पस्तावा झाला पूणे । क्षमा त्याची करा हो ॥ ३२ Ul टाकून बोलता 
शोळणी । रागावला ना चक्रपाणी | दयाळा बाह्य वेषांनीं | तुझ्या मजला ठकविलें ।। ३३ II 
त्याचें åa निरसन | केळे चमत्कार दाखवून | भगवंताचे देवपण | कृतीनेंच कळलें कीं 
॥ ३४ 11 तेसा तुझा अधिकार । केवढा तरी आहे थोर । Š कळलें साचार | या जलाच्या 
कृतीनें ।। ३५ ॥ कांहीं असो सदुगुरुनाथा | मी न सोडी तुम्हां आतां | लेंकरानें Azal । १ 
मायें कोठें न रहावें कीं H ३६ Il खोटी ही प्रपंच माया । आलें आज कळोनिया | आतां å 


परते न लोटा या । दीना अर्भकाकारणें ॥ ३७ || भास्करासी समर्थ म्हणती | ऐसा न 


० जीवन | विहिरीत केलें निमोण । आता कशाची se am | मग का प्रपंच टाकिशी १|% 





|॥ ३९ 11 पाणी आलें तुझ्याकारिता । बगोचा तो लाव आतां । भास्कर म्हणे गुरुनाथा | हे | ॥ २९॥ 
आमीष दावूं नका ॥ १४० ॥ माझा ña होच Ad | कोरडी ठणठणीत साचार | होती|: 
OE av 3 > a K nd $ + ? ~ 







° ° ° 
ee 2c +2 
Ü Ú ê Ú 


EOC 


| आजवर । थेंब नव्हता पाण्याचा || ४१ ।। ती विहर फोडण्याला | तुम्हीच हा प्रयत्न है 
केला | साक्षात्काराचा लाविला । सुरुंग खडक फोडाबया HU ४२ ॥ तेणें हा फुटला खडक | & 


Saas लागलें उदक | आतां मळा निःशंक | भक्तिपंथाचा लावीन मी ॥। ४३ U वृत्तीच्या ARE 
2 ठायी | फळझाडे ती लावीन पाही | asit माझे आई । तुझ्या कृपेकरून ॥ ४४ U सत्कमांची 
fet । लाबीन मी जिकडे तिकडे । क्षणेक बेल्बाडे । यांचा संबंध आतां नको।। ४५ ।। |ॐ 
Ha श्रोते संतसंगाठे | थणेक घडतां भास्कराप्रती | केवढी झाली उपरती | याचा विचार करा १ 
द| रो | ४६॥ खऱ्या संताचें दर्शन | आगळे सर्व साधनांहून । तुकारामें केलें वर्णन | “ संतचरण- 
ra रजा ”चे अमंगी | ४७ ॥ तो अमंग पहावा | चित्तीं विचार करावा | आणि त्याचा अनुभव 
घ्यावा | निजहिताकारणे ॥ ४८॥ पाणी लागले ÅRG । ही वाता आसपास | पसरतां जन 
Ñ दर्शनास | aig लागठे स्वामीच्या ॥ ४९ U मधूचा लागतां सुगावा | जैशा मक्षिका घेती धांवा | 


RAN SSN 


वा साखरेचा पाहून रवा | मुंग्या येती घांवून ।।१५०।। 88 श्रोते तेथ s | लोक अपार मिळाले । 4 
ARAI q WS | पिऊन त्यांनी aat ।। ५१ Il उदक, निमेळ शीत मधुर | गोड अमृताहून p 
गार । करूं. लागले जयजयकार | गजाननाचा लोक सारे ॥ ५२ ।। असो gå भास्करासहित | - 
अडगांबासी न जातां परत | महाराज आले aiaia | श्रीगजानन सिद्धयोगी || ५२ UH स्वारित 


श्रीदाखगणूविरचित | हा श्रीगजाननाबेजय नमे ग्रंथ । होबो जगासी आदशेभूत | संतमहिमा 
maar ।। १५४ ॥ शुमं भवतु ।। श्रीहरिहरापणमस्तु ।। 


॥ इति पंचमोऽध्यायः समाप्तः ।। 







(2 
CMOOMNO 
U 


NAN ` 












>.) 
- 


Q Q sO Q 
se 28 2° 2F 3620 2S. oe 
å O Ü Ü 


ee 








NE MN 


९ (2 
SCC 
å Ü 


A St A Y 
AO 


ite. 


CC ——— — =s ae === EO a 
> C > a gd ae > NE w उक न्ह . ae 
C-0. In Public Domain. Kavi 








— ee = Re 
Betis l. Aa — <“ Š < 
å kusa. 0007 


ulguru Kalidas Sanskrit Univer 


eee bó BEST š ap x la i de aq AE £ 
sity Ramtek Collection | 


p —rFFtsÑF|Wo 
















ree eed qxw eye p LÅ CEKEN (23: ANG as : p 
En Tr TR ee TREE 


w के —— e —A a 


— — 22 —— = SSS sR SERBS TI SR 


OCRE) 


v 
å 


° 
ae ee 
Ú 





° 
Ü 


e 


श्रीगजानन- 
॥३०॥ 


9 (2 
CHOC 
å 


८४५७८ ५४ ५४ ५८ HHA 
ON AP ) OY “Ü 


° 
å 


O 1) ° 
€o ७७ 00 OC 
O AS “O 


Q 
O 


(2 
DODO QGOGOGOG 


Q 
() 


॥३०॥ 


Q 
O 


() 
Ü 


af) (ON 
OC) DANG CKO 


9 
Ü 


Q 
Ü 


| 
| 
i 
i 





ae á EE <a 
WS ON: FE ° 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





UU Rg 













न्च ee 
x Sasha på 
क ETE ¿ å r] s 
=e Gil PSA Te ९५ ४६ पे lt: ud E 
TT ४७४५७४४. (HHK AR 9016 La, aa da & > > ही 
EE SETE CTT RFT ar ESKE a aaa PRO आर तण WE” “HES RPT 


ane 
AKSE UU U 


———— Ss re ——— अल क —P 








næ 


T श्रीगणेशाय नमः || हे परम मंगला श्रीहरी | तुझी SU झालिपावरी | अशुभ अवघें जातं 
ed | हा अनुभव संतांचा ।। १ ॥ त्या संतबाकयीं भरंवसा | मी ठेवून श्रीनिवासा | मंगलाची धरून 
ॐ आज्ञा | तुझ्या दारी पातला ॥ २ ॥ आतां विन्मुख लावल्यास | त्याचा तुला लागेल दोष । आणि 
बट्टा वाक्यास | लागेल कीं संतांच्या 113 ॥ म्हणोन हे माधवा ! | आमेमान माझा धरावा | रोष Ç 
<| कधीं ना करावा | या अजाण लेंकरावर ।।४।। बालकाचे हानपण | मातेलार्गी दूषण । हें मनांत आणून | 
क करणे असेल š करी UNA असो बंकृटलाला घरीं । राहिली समथाची स्वारी | तयीं अपूर्वं एक घडली 
£) खरी | गोष्ट श्रोते ती ऐका ॥ ६ H गांवाचिया दक्षिणेस । बंकटलालाच्या मळ्पास | महाराज गेले 
£| एक दिवस | कणसे मक्‍याची खावया ।। ७ U बहुत मंडळी बरोबरी | कणसे खाया आली खरी | 


£| विहिरापासी तयारी | केली कणसे भाजण्याची ।। ८ ।। विहीर होती घनत्तर | पाणी जिला अपरंपार । ९ 


गई छायेचे वृक्ष थोर । जवळ होते चिंचेचे || ९ ।। आगट्या पेटल्या एकसरा | अजमासे हो दहा बारा å 
तेणें डोंब झाला खरा | गगनोदरीं धूमाचा ।। १० I| ai ऐसें झालें | आग्या मोहोळ लागलेले | 
चचवृक्षावरी as | त्याच्या माशा उठल्या कीं H ११॥। त्या माशा seat क्षणी | मंडळी गेली 


०|पठोनी | कणसे ठिकाणच्या ठिकाणीं | मक्याची तीं राहिली हो AR VU त्या आग्या मोहोळांच्या |%| 












° 


"een by IM KOM 
å 


ES 


(å 


ee ° ¢ 
SOHO PR PA bo 
> b 





> sassa — F ——— TE suaranya. TR अ 
z EE FE ET = ae på 


3 अ ud ER 

>> ५ 02-42. 384 aS 

“> rd NE EA EOE: 
: «9३६7 Ap 


CC-0. In Public Domain Kavikulguru Kali KA idas Sanskrit University Ramtek Collection 





ae काललि LEN Hit N FAREA u Pee GQ ६ ad > z 
jr O a RN se TIRET EI a 














तं नाहीं पळून गेले | आसनीं आपल्या स्वस्थ बसले | बिचार करूं लागले | निजचित्तीं mata 
॥ १५ माशी तरी. मोच झालों | मोहोळ तेंही मीच बनलो । कणसं खाया मीच आलों | कणसे |%| विजय 

॥ ३१ ॥ “तेही रूपं माझी ।। १६॥। ऐशा विचारे आनंदात | महाराज राहिले डोलत | अंगावरी असंख्यात 14 7" ६ U 

माशा यऊन बसल्या || १७।। वाट पासोडी माह्यांची | aaa पांघरले साची | योग्यता seg 

निष्ठाची | काय वर्णन करावी ? ।। १८ ll माशा चावती वरच्यावरी | परी न तो पवी करी I 
त्यांचे कांटे शरीरी | बोचले असती असंख्यात ।। १९ || यासी झाला एक प्रहर | भक्त झाले 
चिंतातुर | बंकटलालाचें अंतर | दुःखें व्याकूळ झालें हो H २० || कोटून बुद्धि झाली मला । येथें 
आणिलें समथोला | कणसे मक्याची खावयाला | मंडळीच्या स्वेत || २१ 1 अशा सम्थालागून | 
दुःख द्याया मीच कारण | झालों हे कां शिष्यगण । मानें हाय रे art H २२॥। बंकंटलाला 
तयारी । पुढे येण्याची केली खरी | Š जाणोन अंतरी | कोतुक Få समर्थानें || २३॥। जीबांनो !|: 
जा ।नेघोन | बसा मोहोळीं जाऊन | माझ्या बंकटाकारण | तुम्ही न कोणीं चावावे | २४ 1 
जमल्ल्या मंडळींत | बंकट हाच निःसीम भक्त । जो माझ्या kat | येत आहे धांवानिया % 


Ü 


RT ऐसे म्हणतां माझ्या गेल्या | मोहोळावरी जाऊन बैसल्या | बंकटलालाने पाहिल्या । त्या टॅ: 
ने) आपल्या नंजदृष्टी ॥ २६ || महाराज त्या पाहोनी | बोलते झाले हांसोनी | वा खूप केलीस > 
मंजवाना | आम्हांसी तू माश्यांची ॥ २७॥ अरे ते जीव विषारी । dae माझ्या अंगावरी | ॥३१॥ 


माइपापासना झाले EU | ane येथवां ॥ २८॥ am करी गा विचार । कर 







Q ° 
O Ü 


VO > OC 


x >i 


REY w te ØKE DN KN TIER URE LAT 








संकट आल्या Amat) कोणी न साह्य करणार | एका इश्वरावाचानि. ॥ २९ I 
जिलबी पेढे बरफी खाती | माइया आल्या पळून जाती | ऐशी जयांची Ale कृति । ते 
adi मक्त निःसंशय || ३० H बंकटलाल मंधुरोत्तर । करितां झाला त्यावर | महाराज ANT 
कां सोनार | काटे anus काढाबया ? ॥ ३१ 0 महापापी मी गुरुराया । तुम्हांठागी sal 
ॐ द्याया | आणवितां झालो या ठायां । माझ्या किती डसल्पा तरी! ॥ ३२ || गांधी अगाणत ९ 
AMAL | उठल्या तुमच्या साचार | याचा व्हावया. ATR I उपाय सांगा कोणता १ MH ३३ I 
> बंकटलालाचें ऐकिले । वचन, महाराज बोलते झारे | अरे यांत ना कांही. अधिक 
घडलें | उसणें स्वभाव माझ्यांचा || २४ || मला त्याची मुळींच बाधा । द्वाणार नाहीं कदा | 
* त्या माशीरूप सबिदानंदा । म्यां जाणें म्हणोन | ३५ || माझी तरी तोच झाला | तोच 
Si आहे माझा पुतळा | waia पाण्याला | काय दुखबितां येईल १ H ३९ ॥ ऐकतां ब्रह्मज्ञान । ८ 
कॅ) बंकटलाल धरी मौन | कांटे : काढण्यालागून | पाहिलें त्याने सोनारा | Ro ll सोना 
चिमटे घेऊन आले I देहास शोधूं लागले | कोठे आहेत कांटे रुतले | मक्षिकेचे पाहावया. H ३८ Il 
महाराज वदले तयांना | काय ह्या वंध्यामैथुना | कारितसा तुमच्या नयनां | ale ते ना|: 
दिसतील 11 ३९ 1 ते काढण्या चिम्रत्याची | गती नाहीं gås साची | साक्ष ती ह्या गोष्टीची | 
| | मीच दावितो तुम्हांला || ४० ॥ ऐसें म्हणून कौतुक BS । वायुछा्गी रोधून UG | तों काटे |? 
| अवघे वरी आले | रुतलेल्या स्थलांवून || ४१ ।। तो पाहतां. प्रकार | लोक आनंदले फार । कळून 


> KOM > 


PSN 


u 


UU i i i A 
å £ 
Ce. 4 ८. AQ 





~ Š 
> TEEN i EE se स, SS EEE 
Ea ØLET PE TPS DT RB RC IE ४४४. at, i र x x å 





5 v 
ae La i Fš 


CC-0. In Public Domain Kavikuleuru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection m 


आला अधिकार I श्रीगजाननस्वार्मीचा ।। ४२ 1 gå कणसे. भाजलीं | अवघ्यांनीं å ग्रहण 


| - ॥ ५५ || एक मुनि वसिष्ठ । एक पराशर ऋषि श्रेष्ट । एक जान्हर्वांचा कांठ | 


å à mas w i qr RRR 42 X E EEEE OOE E E I EE E A E ES 
‘ ° 
+ > 
y | 
- 











PRN EANN - - 
न ka gm nm 
EE EE pe कनल på HET 











Ch 


केलीं | अस्तमानीं निघून आठी | मंडळी निज्जगृहातें l| 93 11 असो gå एक वेळां । महाराज ASH) विजय 
अकोटाला | आपल्या बंधूस मेटण्याला | श्रोनरसिंगजीकारणें ।। ४४ ।। हा कोतड्या अछीचा । शिष्य है| अ. < n 
मराठा जातीचा | कंडमणी विह्वलाचा | भक्तेबलाने झाला असे || ४५ an नरसिंगजोचं चरित्र । 
मी भक्तलीलामृतांत | वर्णिले आहे इत्यंभूत | आतां तें सांगणें नको ।। ४६ 1 हें अकोट नामें नगर | 

ks 


° शेगांवाहून साचार | आहे अठरा कोसांवर । इंशान्येला परियेसी || ४७ ॥। मनोवेगाचा सजवून वारु | 


A 


निघते झाले सद्गुरु | जे पदनताचे कल्पतरु । श्रीगजानन महाराज H ४८ ॥ अकोटाच्पा सान्नि- 


° ध्यासी | एका निबिडतरशा अरण्यासी | नरसिंग राहे अहनिशीं | एकान्तवास सेवावया || ४९ | 


हैं निर्जन अवघें अरण्य | महा भयंकर दारुण | निंब अश्वत्थ रातांजन | वृक्ष जेथें उदेले ॥ ५० || 
`a A ~ A S ev ° 
लता त्या नाना जाती | वृक्षा वेढून बेसल्या असती | तृण वाढलें भूमीवरती | सपे वारुढीं असंख्यात %| 


| त्यासी भेटावया || ५२ ।। सारखा मेटे सारख्यासी | पाणीच मिळे पाण्याशी | विजातीय द्रव्यासी । 


समरसता होणें नसें || ५३ Ul गजाननासी पाहिलें | तेणें चित्त आनंदले | स्वामी नरसिंगजीचें भले l 
तो प्रेमा न वर्णवे कीं ।। ५४ ।। एक हरी, एक हर | चालते बोलते परमेश्वर | एक राम एक कुमर | 


OR 


%% 
“|| ५१ H ऐशा त्या अरण्यांत | नरसिंगजी जाऊन बसत | म्हणून आले अवचित | a 


॥ 39 U 
एक तट गोदेचा ।।५६।। एक हिरा कोहिनूर | एक कोस्तुम साचार | एक AT, एक कुमर | सती 


"कळक 


ki हितगुज तें करावया 11 ५८ | अनुभव ते आपापले | एकमेकां कथित झाले | नरासँगा ! तूं उत्तम केलं | j 
x प्रपंचांत राहिलास ।। ५९ ॥ मीं त्याग केला तयाचा । स्वीकार करून योगाचा | या सचिदानंद $ | | 
Hagara | करिता झालों विचार ।। ६० ॥। या योगाच्या क्रियेत | गोष्टी होती अघटीत। ज्यांचा (| . " 
“मुळीं न लागे अंत । या सामान्य लोकांला ॥ ६१ ॥ त्या गोष्टी ठपवावया । पिसा बनलों sg) _ | | 
ठायां | उपाधी ते नासावया । वेड बळेंच पांघरलों H ६२ H तत्त्व जाणण्याकारण | मार्गे aa | 

ॐ | आहेत तीन | कमे, भक्ति, योग म्हणून | शास्तरकारांनी शाद्घांत U ६३।। फल या तिन्ही मागाचे | i | 
एकाचे आहे अखेरीचें | परी बाझ स्वरूप त्यांचें । भिन्न भिन्न असें कीं ।। ६४ ।। योगी योगाक्रियेचा । है 
sQ अभिमान वाही साचा | तरी तपासी arr | खरा बोध ना होईल ॥ ६५॥। योगक्रिया वरून । |%| 
अलिप्त रहावे तयापासून | कमलपत्रासमान | तरीच तस्र कळून ये H ६६ H याचपरी प्रपंचाची | : 

स्थिती नरसिंगा आहे साची । आसक्ति कन्यापुत्रांची | मुळींच राइतां कामा नये ॥ ६७ | गार x 
पाण्यांत रहाते I परी न पाणी शिरूं देते । तेसेच वागती साचें | या प्रपंचामाझारी || ६८ ।। यापरी 
at रहावें | अपेक्षारद्वित असावें | चित्तांतून ना ढळू am । साचिदानंद इशाला ॥ ६९ || म्हणजे 
कांहीं अशकय नाहीं । तूं, मी आणि शेषशायी | एकरूप आहों पाही | जन जनादन मिन्न नसे 
॥ ७० || नरसिंग म्हणती बंधुराया | आलास at भेटावया | ही तुझी केवढी दया | उपमा याला 
देण्या नसे || ७१ ।। प्रपंच मुळी sa | त्याची काय किंमत | दुपारच्या सावलीप्रत | कोण 


9 









- 





BASSO 


> 






S Ak 40०५५ 
må 





ar aA 


Domain.Kavikulguru Kali 


es, 






DLT a 


pe ee - 


nm EE GR ४. 


as 





-- क ७-० + 
== AR 
nl EE < 

— ET: i > 















—r क 


















* सांग खरें मानी t ।।७२] तू कथिलें जयापरी | तेसा बागेन भूवरी | मो, जाण वरच्यावरी | oe x 
| | द्यावी तुवां | ७३॥ देह-प्रार्ध जयाचें | असेल ज्या जातीचे | a आहे की | 
लोकाचारी निःसंशय ॥ ७४॥ तुम्हा आम्हांकारणे | s का mè N तंच आहे ssa 
करणें | निराटसपणें भूमिवरी ।। ७५ ॥ आतां बिनंती इतुकीच खरो | व्यावह्दारक मेट a; 
देत जावी साजिरी | मी धाकटा बंधु तुझा ॥ ७६ ॥ ंदीग्रामा राहिला मरत । रुपाची x 
x पहात | तैसाच मी या आकोटांत | राहून पाहातो वाट तुझी ।। ७७॥। तुला येथें यावया | अशक्‍य | 
ti नाहीं सदया | अवघ्या आहेत योगाक्रिया | अवगत तुला पाहिल्यापून || ७८ ॥ 4 
aAa पाण्याप्रत । योगी मरधांव वरुनी पळत | क्षणामाजीं फिरून येत | शोधून अवघ्या 
$| Ayaa ॥ ७९ । ऐसे हितगुज उभयतांचे | रात्रभरी झालें साचें Me प्रेमाच | दोघांचिया S 
$| गमी ।। ८० 1 खरे खरे जे का संत | तेथें इंच घडून येत । दांभिकांची होतात | मांडणे पाहून 
| पुरामाजी Gee तारू | तारण्यासी å 
` नसे ! || ८२ H दांमिक्रांचा बोलबाला | जरी होतो जगां मला | तरी त्यागर्ण आई त्याला Vie 


निवडूनिया श्रोते हो ! ॥ ८३ ॥ संतत्व नाहीं मठांत | संतत्व नाहीं asa | pt 3 
नाहीं कवित्वांत । तेथें स्वालुमव पाहिजे || ८४ ॥ दामिक geri सोने 1 त्याला सांगा 
काय घेणें | ग्रृहिणी म्हणून ठेवणें | काय कसबीण सदनांते १ ॥ ८५ ॥ ही संतजोडी साक्षात्कारा 


दांभिकतेची साच वैरी । नांदे ज्यांच्या सदैव घरी । सन्निति सदाचार ॥ ८६ ॥ नरासगजास | 


विजय 
अ. ॥६॥ 


é 
$ 
CHO 
å 


GN dot at — id tn FE si 
Yx i 








मेटण्या जाण | काननीं आले गजानन | ऐसें कळलें वर्तमान | guelat आकोटाला ll ८७ || | 
% ते कळतां आनंदले | लोक धावू लागले | नारळ घेऊन निघाले | पाहाया इय संतांसी 
॥ ८८ ॥ एकमेकां ऐसें म्हणती | चला चला रे सत्वर गती | गोदा आणि भागीरथी | 
संगम पावली काननांत ॥ ८९ || त्या मेटरूप प्रयागासी । जाऊं आपण स्नानासी । या[ 
महोदयपवेणीसी | साधून घेऊं चला हो Ho ॥ तों इकडे काय झालें | गजानन आधींच å 
निघून गेले | नरसिंगासी gaa भले । भेट ना झाली पौरांसी 1192 ॥ पुढें एकदां गजानन ||: 
करीत असतां भ्रभण | दयोपुराच्या सन्निध जाण | येते जाहले शिष्यांसह । ९२ H दर्यापुराच्या रे 
& शेजारी । शिवर गांव निधोरी । असे चंद्रभागेच्या तीरीं । व्रजभूषणा वास जेथें । ९३ || MA 
# ही चंद्रभागा | पंढरीची नाहीं बघा | ही लहानशी एक गंगा | पयोष्णीला मिळणारी ।। ९४॥ या 
शिवर गांवांत | त्रजभूषण नामें पंडित | चार भाषा अवगत | होत्या श्रोते जयाला ॥ ९५।। कीतिं |ॐ 
ज्याच्या विद्ठतेची | वऱ्हाडी पसरली साची । याला भक्ते भास्कराची | आत्यंतिक असे रे 
हो ।। ९६॥ प्रत्यही चंद्रभागेवर । स्नान करी साचार | उदयास येतां दिनकर | अध्ये त्याती 
न) देतसे 1180 ॥ पंच पंच उषःकाला | त्रजभूषण उडे भला | सारून प्रातबिंधीला | अरुणोदर्यी Å 
# स्नान करी ।। ९८॥। तेंही श्ीतोदकांनीं । ऐसा कर्मठ परी ज्ञानी | मानमान्यता विदज्जनी | 
ॐ | ज्याची होती विशेष ।। ९९ |। त्या शिवरगांवला । योगीराज फिरत आला | वाटे तयाचें घाव- 





- 


bid 


ee ee EE डी 7 


कार? E २:52 HET 8 j ae FRASEN pe ge ss; 
C C š asss सब RE 5 ER NE = 
-0. In Public Domain.Kavikulguru Kali 








श्वीयजाननः x 
॥३४॥ 


š Nr EE SER GE > = ER BE EEE EEE FPF 54 am PF 
DESE Y $ EPER AT SG अ आल री ; ee क i P pg 263 ee 











दीचिया कांडी । आठे त्रजभूषन स्नानाला ॥ १ ॥ ती प्रमातीयी देळ पाही | प्रकाशिस्या 
| दाही | कुक्डुटाचा आवाज येई | वरचेबरी ऐकावया ।। २।। चातक मारडाज AEE | जाऊं 
क| लागली अत्यादरें | मास्करासी सामोरे । पूर्व दिशा लक्षून ॥ ३॥ मास्कराचा उदय होतां | तम 
निमाला हां हां म्हणतां | जैसा समेस पंडित येतां । gå जाती उठोनी ll ऐशा त्या 
quart | वाळवंटी गुरुमातं | बैसली होती निश्चिती । ब्रक्षानंदी डोलत ।। ५ | सर्व शिष्य 
अपार | वसले होते मंडलाकार । ते शिष्य नव्हते किरणें थोर । त्या गजाननभास्कराची ॥६॥ 
तई बजमूपण तत्त्वतां । झाला amk अध्ये देतां | तो हा gå qaña | त्याने Teal 
प्रत्यक्ष || ७ || aain सतेज कांति । आजालुबाहू निश्चिती | दृष्टि नासाग्राच्या बरती । स्थिर 
जयाची झाली असे ।। ८ ll ऐसा पुरुष पाहतां क्षणी | ब्रजभूषण इला मनीं | संध्यासामान 
घेऊनी I आला घांवून जवळ त्यांच्या ।। ९॥ wet दिले cated | गजाननाच्या सत्वरी | 

क्षिणाही अखेरी | त्यानें घातली तयाला || ११० ।। मित्राय नमः दयाय नसः | मानव नथः 
खगाय नमः । ऐशी नांवें घेऊन पाहा । घातले द्वादश नमस्कार ।। ११ || शेरी आरती 
ओवाळिली | गजाननासी आदरें भली | न्यूनता ती नाहीं पडली | कशाची त्या ठायां 
॥ १२ ॥ प्रा्थनापूर्वक नमस्कार । साष्टांग केला अखेर | gard तें स्तवन थोर | महाराजांचं 






å 
SS 
(ð 



























ô 
v 
CX) 
Ü 
* 













किती अवतार घेसी ! । झाल्यास दर्शन तुझे, भवरोगचिंता | नासे गजाननगुरो, aa पाव आतां 
॥ १ ॥ ऐसी प्रार्थना करून । संपविले त्यानें स्तवन । योगेश्वरे या आलिंगन । z< दिधले 
त्या दोन्ही करें ।। १६ ॥ माय जेसी लेकराला । प्रेमें धरी पोटाला । तेवीं त्रजभूषणाला | घरिते 
£ झालें महाराज ॥ १७ ।। मस्तकावरीं ठेविला कर | आशीर्वाद दिधला थोर | सर्वदा तुझा जयजयकार | 
होईल बाळा त्रजभूषणा I H १८ Ú कर्ममा aig नको | विधो निरर्थक मानूं नको | 
मात्र त्यांत होऊं नको । लिप्त बाळा केव्हाही 149 I आचरून कर्मफल | टाकितां भेटतो % 








न) म्हणून प्रसाद्‌ दिला । श्रीफलाचा ओते भला । त्या त्रजभूषण पंडिताला | महाराज आले शेगांवीं å 


AY x 


£| २२ H ह्या शेगांवाचें होतें नांव | पूर्वेकाली Ranta । अपभ्रंश sae ठाव | शेगांव|% 
Par शब्दाला || २३॥ तेच ast प्रचलीत | आहे gaa वर्‍हाडांत | सतरा पाटील होते सत्य | 
द्या एकाच आमाला ॥ २४ || महाराज शेगांवासी आले | परी न स्थिर राहिले | हमेशा ते भटकत | 
फिरले । अनास येईल स्या स्थळा ।। २५ H आकोट AHS मलकापूर । नांवें सांगावी कुठवर ? | 
> चांदष्पांची न होणार | मोजदाद कोणाही MH २६।। ज्येष्ठ आषाढ महिना गेला | Jå आवण मास 


| आला I उत्सव होता सुरू झाला | भारतीच्या राऊळांत ॥ २७ || Å मारुतीचे मंदिर | शगांबी |: 


RRs 


be A ~ A 
चाललें ॥ १३ ॥ माझ्या तपाचरणाचें । फळ आजे मिळाले साचे । दर्शन दिव्य पायांचे | आज 


lara घन्य मी ॥ १४॥ नभोदरींच्या भास्कराला । देत होतों अर्ध्यं भला | at आज प्रत्यक्ष ठी 


यया. 


वते amsa = = — “= — के ता SE विदत DETT ide EG = s H 
CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


अ ॥६॥ 





॥ ३४ U 

































da = d - Eg Š Fi ii 

ses AO | ळी 

RD E E * 
et U ~ मि I चालवला 


k u, | 


eanet LI li (VH fL UG NGS 
TT TRES 








4 < s m — क 


विजय 


॥ ३५ ॥ अ.॥ ६॥ 


चाले उत्सव महिनाभर | अभिषेक पोथी atta गजर | अच्नदानाशी येडे पूर । अवघे लोक 
तृप्त होती ॥ १३० H या उत्सवाचा पुढारी । खंडू पाटीर निर्धारी | जो गांवचा कारभारी | 
होता उदार मनाचा ॥ ३१॥ ओते हे पाटीलपण | आहे वाघाचे पांघरुण | š जो घेई 
त्याला जन | मिऊ लागती सहजची ।॥ ३२॥ गांव करी तें राव न करी । ऐशी मराठी 
Mai | म्हण एक आहे साजरी | ती यथातथ्य असे ॥ ३३॥ त्या मारुती मंदिरासी | 
आले गजानन पुण्यराशी | वणाच्या आरंभासी | उत्सव श्रीचा पाहावया ॥ ३४ || बोलले | 
बंकटलालासी | मी आतां या मंदिरासी | राहीन जाण sq | त्याचा शोक करूं नको |: 
॥। ३५॥ गोसावी संन्यासी फकीर | यांना कायमचे राहण्या घर । योग्य नाहीं साचार | 
तुम्हां प्रापंचिकार्चे ।। ३६॥ मी परमहंस संन्यासी | आतां राहतो Åker | तूं बोलाविशी |ॐ 
Pam दिवशीं | तेवढ्यापुरता येईन तेथ ।। ३७ ।। हें HU ga तुरा l कथन केलें बंकटलाला | 
स्वामी शंकराचायीला | भ्रमण करणें भाग आलें ।। ३८॥ गोसावी माच्छद्र जालंदर । हेही ८ 

राहिले निरंतर । प्रापचिकाचें वगळून घर | काननामाजीं aaret H ३९ || छत्रपती राजा कर 
शिवाजी | जो रणबद्वादूर वीरगाजी | ज्यानें हिंदूंची राक्षिली बाजी | दंइन दुष्ट यवनांना || १४० ll k 
Pet शिवाजीचे प्रेम फार । होतें रामदासावर | परी सज्जनगडावर | खामी होते वस्तीला ।। ४१ ll 














CK) 


॥३५॥ 













° ® y 
OCOC- 


a è u 


q 
DG 


EJ 


"यांचा विचार करावा | इट्ट मुळीं ना घरावा | माझ्या म्हणण्यास मान द्यावा | यांत कल्याण aa Å 
| असें 11 ४२ ॥ निरुपाय होऊन अखेर । देता झाला रुकार | तो बंकटलाल सावकार | गजाननाचे x h 
| म्हणण्याला ।। 93 ॥ मंदिरी स्वामी समर्थ येतां | så झाला समस्तां | भास्कर पाटील शुश्रुपेकरितां | 

sæ राही निरंतर l ४४ I हा दासगणूविरचित | श्रीगजाननविजय नामें ग्रंथ | gyger दावो पथ | 


संतचरण सेवेचा ।। १४५ ॥ शुभं भवतु ।। श्रोहरिहरापेणमस्तु ॥ 


Q 


4 
aso ao 20 362 9S 
Ü 


Q 
è 
OÜ 


PE kig, 

र » NY QU 9 
(७४ ५४८ ५०८ ७८५ RIGG 
Ü OS O` O Ü 


uY 
(८. Oe sf 


II इति पष्ठो5घ्याय; समाप्तः ।। 


go 
PIAS _ 


O~ “O Os “O 





” 2 
3 
° PK K EN NG 


CE CRE OC 
Ü Os “Ü 


° 8 ७ 8 | | 


a हात ही 

भड 

y $v 

° $ * 
MOQO 









x AN AY किन) 
x 
av 


° 
CHC 


BOGE 
. 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramte 


ollection ° 








विजय 
अ. ॥ ६ H 





नी मारीत आहेत. | 





श्रीगजानन महाराजांस मुले उसां 


EE Sa ae ee E === =Y क्का J 








CD. In Pub Public Domain. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Coll गाला 






TO 5 — k x 


— = 3 ese Ts 














: ४ 1-1. a ++ D al — w. Vad 
ER 82896048७४ LL (PTE tale pr क की ed “820909 — | oe — — | 
t. aS 2 कफ I NH 73 Sa eee S उर SETRA Ee पाल राणक - ~ "स्या . न्या 
— — Y — —=ss= 
कु a r 5250 Vi ae 
: tua m- 














~ ~ 


श्रोगणशाय नमः l| जय जयाजी राघवा am | जय जयाजी मेथःड्यामा | संत saltan]; 
Ram | सीतापते दाशरथे । १ || तुझ्या पेने वानर | बलिछ झाले भूमीवर | ज्यांनी रावणाचा ॐ 
चकाचूर | केला देवा sat ll २ ।। तुझी कृपा झाल्या पाही | तो ada होतो विजयी । जे जे x 
इच्छोल तें तें नई | काम आपलें तडीला || ३ 11 भूपतीचा वशोला | små देवा ! लाधला । तो åa Å 
७ होतो दिवाणाला | नीच कितीही असला जरी H ४ 1। ऐशा अमोघ pie | होईन at सी योग्य 


+ 
e° 
e 
| 
4 
te 
° 
é 
° 


| 
x 















मला | याचा जो मो विचार केला | तों ऐसे आढे कळोन ।। ५ || नाहीं ज्ञान, नाहीं भक्ति | खरो-|% | | 
खुरो हे श्रीपतो | ऐसी आहे माझी स्थिति | शोचनीय पांडुरंगा ॥ ६ H मन सदा आशाळभूत || | 


ते ना var स्थिर होत | नाना विकल्प मनांत | येऊं लागती वरच्यावरी || ७ H aa tan 
Re पातक्याला | केवि ठाघावा वशीला | तुझा सांग जगत्पाला | हें व्यावहारिक म्हणणे असं ll ८ || 
| तुला आवडी पातक्याची I मनापासन आहे साची I ऐसी साक्ष पुराणाची | आहे की दीनबंघा x i 
के || ९ ॥ पुण्यवानाचें तारण | केल्या न कांहीं नवल जाण | जो पातक्यालागून | उद्धरीतसे तोच मोठा | 
SIl १० H या जगती तुझ्याहून | मोठा नाही काणी आन | देवा मम पातकालागून | fatt [है 
: आतां ag नको ॥ ११ U रक्षी आपला मोठेपणा | मज सांभाळी नारायणा | दासगणू शरण चरणा | 
ap आतां उपेक्षा करूं नका ॥ १२ ।। हा मारुतीचा उत्सव । करीत होता अवघा ata | याचा पुढारी | 
* खंडेराव | पाटील गणेशकुळीचा ।। १३ ॥ हें पाटीलघराणें जाण । आहे अति पुरातन | घरचे घन 


कनकसंपन्न | पसारा थोर शेतीचा H १४।। पूर्वीपासून यांच्या घरो | संत-सेवा होती खरी | 


OD. 4 





















zt as, 9 > 
८. ayo je p +... £ FR Pr 
om Bor eet a a & ss, RS 
ae शि ABs, fi... A Tie ८९ 
at ” 


JG NR ee ee vn RT UR AA चाज AG | त खर qiz å 









6 


Z 
Pare 4 









B ns ms 
MHS . 
susan ता 8४५0100110.) ५५५७ ad u sss 2०००० one : -Si — 
NT i Ue, 025. | 
ना 


—— = 


















विचारिता १ ।। १५॥ महादजी पाटलास | दोन g 


औरस | थोरल पुत्रास | नांव असे कडताजी ॥ १६ ॥ छुकाजी तो घाकटा | पंढरीचा | 
ao tia de ॥ १७ H पाटील कडताजी कारण I| ç 










EG 





en | भक्त निका । गोमाजीचा उपदेश देखा | होता या घराण्यात Š 
JE de geit होते सहाजण | BRÅ नुसता भाग्यवान | पुत्र नव्हता त्याचे इशी॥ १८ ॥ कडताजी $ 
Paata | साही wets संगोपन | कुकाजीनें EG जाण | जन्मदात्या बापापरा ॥ १९ Vg 






ga | अष्टसिद्धी सदर्नात | वाटे नांदू लागल्या ॥ २० Ue 
| याच्या gå साचार I कांहीं न चाले कोणाचे U २१ ॥ % 


धज 
31 
# 
s 
A 
ab 
al 
x 
AÀ 
å 
हज 
= 
29 
A 


pe पाटील कुकाजीनंतर | खंड करी कारभार 
कया खंडू पाटलाप्रती | पांच बंधू 
Clarita पाटील जमेदार | सत्ता हा f 
> || २३ ॥ बंधु सारे तालीम करिती । दांडपट 


#| त्यांचा | झेलणें भाग रयतेला a 
४ पाटील एकया मापी साऱ्या । लोकांग्रती मोजित 











kladi येत | वाटेल त्या बोलती सत्य | अद्वातद्वा यथामती ।॥। २७ h अला व ह राऊत ॥३७॥ | 

Å घेऊनी | महाराजातें हेटाळणी | करण्याचे š gå BS Ul २८ || कोणी म्हणावें पिया गण्या । | | 

#| खातोस at ताककण्या ? | ऐशा गोष्टी अति उप्या | त्यांनी कराव्या समथांसी ॥ २९ II £ | 

> £ | 
णा pe EE — JJ | 
















| कोणी म्हणावें खेळ कुस्ती । आम्हांसवे निश्चिती | तुला लोक बोलती | योगयोगेश्वर म्हणोन å 
||| ३० ॥ त्याचे दाव प्रत्यंतर । ना तरी आम्ही देऊं मार | याचा करी विचार | बऱ्या Aer 
> पेथवां ॥ ३१ ॥ त्यांचें बोल ऐकावे । समर्थानी न उत्तर qi | अवघें इंसण्यावरी न्यावे । कोप | 
हन धरावा यत्किंचित ॥ ३२॥ ऐसा मट प्रकार | मंदिरी चालें निरंतर | म्हणून पाटील भास्कर | ९ 
७ समथासी ऐसे बदला ॥ ३३॥ नका महाराज येथें राहूं | चला अकोली ग्रामा जाऊं | GE 
ह| पारोल पोर माजली बहु | यांचा नको संबंध ॥ ३४ ॥ हे शक्तीनें माजलें | लक्ष्मीने धुंद झालें I 
` || सत्तेपुरढे कांहीं न चाले | येथें यांची पाटीलकी ॥ ३५ || गजानन Tes त्यावरी | भास्करा थोडा £ 
कदम घरी | ही पाटीर मंडळी सारी | आहेत माझे परम भक्त ॥ ३६ |। मात्र विनया्रती थारा । ९ 
g यांच्यापाशी नाहीं जरा | शोधुनि पहा अंतरा । त्यांच्या म्हणजे कळेल तुज ॥ ३७ || हीं पोर 
* पाटलाची | माझी लेकरं आहेत साची | SU आहे संतांची । यांच्या कुळावर भास्करा || ३८ 1j 
जमदारा उमेटपण । हेंच आहे भूषण | काय वाघाचें तें वजन | wat सांग गाईपरी ? ॥ ३९ | 
तलवारीला मऊपणा | मुळीं उपयोगी नाहीं जाणा | såå तो थंडपणा | सांग धरावा कवण्या 
रीती ! ॥ ४० ॥ गेल्यावरी कांहीं काळ | हा उर्मटपणा जाईर | पावसाळ्याचे गढूळ जल । 
| हिवाळ्यांत निवळ होई 11 ४१ || एके दिवशीं पाटील हरी | आला मारुतीच्या मंदिरी | महाराजाला 
धरून करीं | म्हणे कुस्ती करी arm ॥ ४२।। तुला seta करीन चीत | चांल जाउं 


på तालमींत | उगे न 88 ऐसें म्हणत | गण गण गणांत बोते YR तुझे प्रस्थ माजलें बहु | š खरें खोटे i 


O 
< 
O 


> NT 












NN) 


J DD 


८. 






















=F — BRT 5 = = mss IEE TS SE AK = EEE 
main.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 















® ° <. ° e” ° 
PA O OO 


å देर š l ॥ š समर्था मानवले । दोघे तालमीमध्यें 

; मला पाडसी तरी देऊं | तुला मोठे बदीत | 9० ह i å 
ae कौतुक BS 1 å आतां परियेसा ।। ४५ I ore net | ge 
१ Jaa | तरी खाच करशोल ह U ४९ I i 
४४३ अवघे गे वार्या । हाठेनात समय gar ।। ४७ 11 घामाघूम तनु झाली I 


or O 


त्याचें हेंच कारण | हा गजापरी बलवान | आम्ही pa paling “यी apie 
शे | alata 
जंबुकाच्या चेंटेला । गजपती न मानी भला ao 
| ॥ ५२ ॥ कांहीं असो याच्या पार्यी ! a वडी कन på dd bee achat 
णाले हरीला | Atal q की 7 
नमन केलें ।। ५३ ।। समथ म्ह एनी । पोक भे सवोहुनी । कृष्ण बलरामें बालपर्णी | 


1 केल्या रे Ws i चन vps: 
ra å kes इसाच ॥। ५६ ॥ पहिली संपत्ति शरीर | दुसरे त AER | Radat Av 


is हो AA | गोकुढींचा 
: प्रकार । आहे घनमानाचा ।। ५७ Il तुझ्याप्रमाणें पूतनारी | VEG हाता यघुनादीरी | गोकु 


Kål ते + | शरोरबला वाढवावे | ना तरी हैं 
Å सारीं । त्यानें केटी सशक्त ॥ ५८ ॥ तेस aat करावें | शरीर 












छ | सोडावे | पाटील नांव आपुलें || ५९ ॥ हेंच बक्षीस द्यावें मज । ना तरी कुस्ती करी आज | येणे 
रिती उतरला माज | समर्थानी हरीचा ।। ६० 11 हरी म्हणे aaia | आपुली कृपा असल्यास | |£ 
Sania लेंकरांस | सशक्त करितां येईल कीं । ६१ ॥ ऐसे våge बोलणें | wš पाटील Å 
platted । š मुळांत असती शहाणे । त्यांना शाळा नको कीं || ६२ H असो त्या दिवसापासन । £ 
] हरीने दिलें सोडून । अद्वातद्वा भाषण । करणें पुण्यपुरुषाशी ।। ६३ ll ही पाहोनि त्याची कृति | 
इतर बंधु बोलती । हरी तूं त्या जोगब्याप्रति | कां भितोसी कळेना H ६४ || आपण पाटलाचे; 





Waka e T 


> <0 YC) 


तुकारामाचा शांतपणा | कळून आला उसानें ॥ ६९ H ज्ञानेश तेव्हां साधु कळला | जेव्हां रेडा % 
बोलला | परीक्षेविण कवणाला | अस्थानी मान देऊं नये ॥ ७० ll चाल परीक्षा तयाची | आज 
आपण करूं साची | मोळी घेऊन ऊंसाची | मांदिरात TAs || ७१ || इरी न कांहीं बोलला | 


Ad Oe ४३८ Q 


s ss gn O €ÇCÇIVII,éI:TIzIIIIIRWKVÉI5IIIZAIIC—IIAI STTS S SGS asa = 
ET EE ees sr a eo, Se hE ine XT MY HT 
“23. ५2७० IR mæ — Tor Me vg रच Z Chg & p i 4 LS h rm tis 





ei —sšsEaa& ae 
LE FEE) tk “५ Sr ४७० l. 





ine २ २3०२0 < tek Col क 


anskrit University Ramtek Collection 











på >> — 3२२ 
í gg 
= ar ae a 
PL VJ 








श्षीगजानन- # योगी मान तुला dl ७४ ॥ wa भाषण ऐकिले | महाराज 
lanse चाळे | मनी न आणी aa कदा ll ok ll मारुती 


b 


V IEC, Í E 
| z Flame साचार । उसाचा तो खाण्या मार । हा कांही तयार नसे ॥ ७९३ I न सग कः £ 
langet । अरे मौन हीच संमती | त्यानें दिषली आपणाप्रति | आतां काय पाहता : !। ७७ S Hi 

न) दोघां Aat मानवले | ऊंस करी घेतले | समथांसी मारण्या भले | आले चढून अंगावर ॥ ७ å 

$ न पाहतां नारीनर । मंदिरी जे होते इतर । ते që छागले भराभर । भास्कर kua me 

नै असे || ७९ 11 भास्क्र म्हणे पोरांती | नका मारू समथांसी | या ऊंसानें आज दिवशीं | hagl 

| > बरें नव्हे 11 ८० ॥ तुमचा पाटील-कुळांत | जन्म झाला आहे सत्य | तुमच असाव ae på 
Pl अंतःकरण दीनांबिषयी || ८१ Ú É महासाथु तुम्हांसी | जरी न वाटतील मानसी lad दीन 
| दीन लेखून याशी | द्यावें सोइन हच बरें ॥ ८२ H अरे शूर जे का शिकारी | ते चाल Be i 
P । उगीच बंदूक घेऊाने करी । न मारिती नाकतोडा ॥ ¿àQ ॥ मारुन जा a 
Se रावणाची åt भली | उगीच नाहीं चार केली | झांपड्या पाहून दुबळ्याच्या )। ८४ ॥ यावरी % 


` ~ SA LN Det er) š पोग फश णती 
म्हणती पोरें | तुमचें भाषण ऐकिले सारं | गावीच SM अत्याद्र | योगयोगेश्वर स्ह : TESSI 







या ॥। ८५ ॥ म्हणून त्याचा पहाया योग | येथें आलों आम्ही चांग | यांत न घ्यावा तुम्ही 
हातांत । मारू लागले aaa | जशा का 


; 


q १, £ ५ Å ey 
ø —E gå 
x 


भाग | पहा मौज दुरूनी VER ॥ ऊंस घेऊन 









RD al 
5 > डी 


झोडितात | ओंब्या शेती कृषीवल || ८७ || परि न महाराज डगमगले | gat पाहून हंसत बसले | 
| कोठेही ना उमटले | वळ त्यांच्या अंगावर || ८८ || Š पाहतां पोरें भ्याली | चरणीं त्यांच्या लागली | 








— लक 


| म्हणती खराच आहे बली | हा योगयोगेशवर ।८९।। महाराज म्हणती पोराला | मुलांनो तुमच्या कराला | lI 
असेल अति त्रास झाला | मारण्यान मजलागी ॥ ९० || त्या श्रमाचा करण्या नाश | काटून देतो || § 
इक्षुरस | तुम्हाला प्यावयास | या बसा माझ्यापुढे || ९१ | ऐसें म्हणून घेतला | एक ऊंस ९ 


करी भला | द्वातानेंच पिळून त्याला | रस काढिला पात्रामध्ये ॥ ९२ || त्या ऊसाची अवघी मोळी | 

ह| समथोनीं पहा RÈR । आणि प्यायाकारणें दिही । रस नव्हाळी पोरांस ॥ ९३ H गजानन Š 
q" पुरुष | चरकावांचून काढला रस | š पाहतां Testa | अति आनंद जाहला ॥ ९४ ll 

लोक म्हणती ही योगशाक्ते | दंतकथा gå नसती | योगे जी का प्राप्त होती | त्या शक्तीला 

च्युत नसे || ९५ || पोष्टिक पदार्थे शाक्ते येते | परी न ऐसी कायम टिकते | सशक्त आपुल्या 


pss ean 


Doe IP जय 
 — wasa — 


= eos S yaman sas, RE ७१८३ — x< 
ee 











हे = यो A | 

H: राष्ट्रात | करणें असल्या योग शिका || ९६ ॥ हेच qw सुचवावयासी । त्या पाटील अर्भकांशी | | 

$| र काढून रसाशीं | दाविते झाले श्रोते हो ॥ ९७ ॥ समथांसी वंदून । गेलीं पोरें निघून | खंडू å | 

$ पाठलाकारण | वर्तमान श्रुत केले H 5८ | दादा आपुल्या ataia । गजानन इश्वर साक्षात्‌ | | 

£ त्याचा आज आम्हांप्रत । आला आई प्रत्यय ।। ९९ ॥ ऐसें म्हणून कथिली सारी | हकीकत f 

ki आजा) (शी ऐकतां अंतरी | खंड पाटील चकित झाला || १०० || मग तोही दर्झनाला । || 

$ येऊं लागला । परी मार्दव वाणीला | gai नव्हतें यात्काचत || १ || गण्या, £ | 

o g å | 
न SS EE फा = re  — re RR | J 





O a ०४८ ल्क 5512 i das 7 E ~ सरा Sar ती डड ळक प 
-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 













KA 7 , DE PE Ce 32 ४८४)” TT कल्क DSS क त SE SS ERIM ab SESS I 
rek ESTEN PS oy OSA VA PR E SN ada E Ee MA aaa — दर = ; — > hen पट T S ry wana ve 
3 TÅ a % + 2 på UMS के Ker N > IAEE EE as SE BREE EO GAS 
TT Rg R 3 x २५४८. TNS SF + viL ode ESS - Fer Mø oR 



















ou TE ५७७० — — 
— are TT टाया हु NAD? 
ur 0 >> अ््््य्न्य्स्न्य््ड लन्ड SOT ME à 








पाटीर समथा. रे बोठणें । होतें दोन ठिकाणी ।। २ H प्रेम आत्यंतिक 
er ee FR Š रामी होई । मापण RRI ॥२॥ हा 
£ एक प्रकार झाला | आता दुसरा राहिला | तोही सांगतो ऐका मरा र oe 
* ॥ ४ ॥ नोकर चाकर दीन दीन । यांच्या सर्वे š भाषण | we Jr 
जन | तेंही एकेरी स्वरूपाचे ॥ ५॥ अरे तुरं म्हणण्याची | संवय पाटला पडे ar 
की र्यत गांवर्ची । लेकरें त्याची निःसंशय UI श्रोते याच संवयीनें | sx amt 
म्हणे | श्रीसमर्थाकारण । कांहीं न दुसरें कारण ।। ७ || गण्या गण्या म्हणे ja परी | 
उपजे अतःकरणीं | पहा नारछालागूनी | वर करवंटी खोबरं आंत । ८ ।। याच न्याये तयाचा । 
| परिपाठ होता बोलण्याचा । दृघापकाळ कुकाजीचा | झाला म्हणून BRAN क्री te Q | kg | 
Slay एके दिवशी | बोलतां झाला Get । तूं जातोस प्रतिदिवशों | महाराजांच्या ना å ng 
| सांगतोस मला साक्षात्कारी । गजानन एक भूमीवरी | मग कां x तुझी वेखरी | gra होते w mf 
š पुढें ॥ ११ ॥ तुला नाहीं पोरबाळ | माझा झाला वृद्धापकाळ | नातबंडाचे बोल = "E i. : 
होळ्यानें || १२॥ आज विनंती करी त्यांना । स्वामी समर्थ गजानना | søk ar: 
करुणा | पोर एखादें द्या मज ॥ १३ ॥ तो खरा साधु असल्या सत्य । पुरतील =" 
क आगि माझाही अवघा देत। तडीस जाईल त्यायोगें ।। १४ ॥ साध पुरुषा ET Å 

anadt या 38 नाहीं। संतरामाचा करून घेई । कांही आपणां उपयोग ॥ १५।। दे खड 












> 
hd 





it ४० U 





अरे गण्या माझा चुलता । बृद्ध झाला आहे आतां | इच्छा उपजली त्याच्या चित्ता | नातवंड å 
f पाहण्याची ।। १७ || तुला लोक साधु म्हणती | दर्शन केल्या तुजप्रती | इच्छा मनीच्या पूर्ण होती 12 

Wa लोक सांगतात ।। tel त्याचें दारवीं प्रत्यंतर | उगा नको करूं उशीर | तुझ्या पायीं ज्याचे 
$ | तो कां रहावा निपुत्रिक १ ॥ १९ ऐसे भाषण ऐकिलें | महाराज त्याशी बोले | 
क आज Š उत्तम घडून आलं । त्वां याचना केली आम्हां 11 १२० || सत्ता, घन तुझ्या हातीं | तूं | 
प्रयत्नवादी असशी faget | मग बिनंती आम्हांप्रती | कां करितोस कळेना १ ।। २१ H घन आणि ६ 
बलापुढें | अवच म्हणशी बापुडे | मग कां रे Š न घडे | साहं धनबलाच्या || २२ H तुझी भव्य * 
ॐ] आहे शेतीं । गिरण्या दुकानें पेढ्या अती । तुझे न कोणी मोडती | जन शब्द या asgreta dl २३ ॥ : | 
r मग त्या ब्रह्मदेवाला | कां न आज्ञा Mt भला १ आपणां पुत्र धावयाला । तेंच कोडें पडलें मज å | 
।।२४।। खंडू करी भाषण | ही गोष्ट ना यत्नाधीन | पिकें पाण्यापासून । येती जरी जगामध्ये ।। २५ ।। |. 
| तरी पाडणें पाणी | मानवाच्या न करी जाणी । दुष्काछांत जमिनी | पडती उताण्या ख्यात Š ॥२६॥ 
मात्र पाणी पडल्यावर | कठेत्व आपुलें चालवी नर । तैसाच हाही प्रकार । तेथें न गती मानवाची | 

॥ २७ ॥ खंइ पाटील ऐसें बोलतां । da आले समर्था | तूं केलास याचना आतां | मजकारणे ९ 
पोराची ॥ २८ ॥ याचना म्हणजे मागणें भीक | हें तूं आज केलें देख | तुला होईल बालक । द 
Prem नांव ठेव त्याचें ॥ २९ ।। पुत्र देणें माझ्या करीं | सर्वतोपरी नाही जरी । परी मी विनंती 









æ 


kaa 


A A ene tr यी Lg Ed NEN v 
Gå tee Sager CE the 
sp NOSES wi 


Public Domain.Kavikuleuru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 








| रौन खरी | तुझ्यासाठी परमेश्वरा || १३० lla ऐकले माझी ate | त्याठा न हुं कांही लड | 
x लोगजानन- AL घरचा आहेत. घड । w- आंब्याचा Gat घाली ॥ २१ ॥ इ मस माना पमाण वचन | ga विजय 
॥४१॥ |) इाईछ तुजझारण | आम्ररसाचे. भोजन | दरसाल घाली ब्राह्मणां ॥३२॥ हैं खंइनें ऐकले । घरी & नः ॥ ७ ॥ 


$ घडन alas | settle MARS | मंदिरांचे वर्तमान 1133 ॥ हे ऐकतां Fam I आनंद 


5 झाला बहुवस । तो कांही लोटता दिवस | समर्थे बचन झालें खरं IRL H काता खंडू पाटलाची I 
Hann नांवाची | akt met साची | नबमास gå झाले ।। ३५। तिजलाभा पुत्र झाला | 
Flag पाटील आनंदला | gaear हर्षाला | पारावर कांहीं नसे 1 ३६ ॥ त्यानें घम केला ५ 
Paz | qåat Rå गूळ गहूं | पेढे बर्फाचा दिला खाऊं | गांवांतील अर्भकांना ॥ ३७ || थाटांत |. 
ari aici | fag नांव ठेविलेसें | gå बाळ वाढला असे | nen at ॥ २८ Ula 
 आम्ररसाचे भोजन । दिलें आ्राह्मणांकारण । तो संप्रदाय अजून | Satara चारत असे VÅR II 
 पुण्यपुरुषाची had | कोठून होईल असत्य तरी | पाढलाच्या ओसरीवरी | बाळ रांगूं लागा (5 
|| १७० || हा बोलबाला पाटलाचा | gai पटला न साचा । शेगांब हा दुफळीचा | गाव क 
पहिल्यापासून । ४१॥ एक फळी देशद्ुखांची। एक फळी पाटलांची | अंतःकरणें एकमेकांची.) lg 
kudi होती अशुद्ध NVA ll प्रत्येक आपुल्या डावांत | एकमेकांचा करण्या घात | सदा इच्छिती Å 


PS + 


सांत । लेश नसे प्रेमाचा H ४२. Manet दोन मंत्री दोन | wel दोन तंत्री दोन | “| hen 


Alar | येतां गुरगुर रोकडी ॥ ४४॥ तेसें ws anata । पाटीर आणि  देशद्रुखांत | 


afar आंकडा सत्य | झाला न होई. dann VENN gå गोष्ट झाली ऐशी। | 
| कुकाजी झाठे स्वर्गवासी | पाहूनिया नातवंडासी | भीमातटीं पंढरीत ॥ ४६॥ तेणें खंइचे उदविम å 
न) हन | गेठे सहज होऊन । तो sà छत्र पूर्ण । माझें आज ढासळले || ४७ || ज्या चुरत्याच्या | 
Raad | मी Rad होतो भूमीवरी | तो आघार माझा श्रीहरी | कां रे नेलास काढून ! ॥ ४८ ॥ ८: 
ऐशी सांधे पाइन | बाढंट आणाया कारण | पाटलावरी सबड पूर्णे | मिळाली देशशुखमंडळीला x 
। ४९ || åt वृत्तान्त अष्टमांत | सांगेन श्रोते gita | ही जमेंदारी खाण सत्य | आहे प्रत्यक्ष |5 
| देवाची ॥ १५० lU हा दासगणूविरचित | श्रीमज्ञाननविजयनामें ग्रंथ । परिसा श्रोते सावचित्त | 

तर्कातें सोडानेया II १५१ || på भवतु ॥ श्रीहरिदरापंणसस्तु ॥ | opi i 


aS ° 


De sx Oe 


+ 
CSCC 
4 


63 


eo 
/ — 


2 


š p z 
२८) ५७८ ४५३: NS 
N 7O å * $ 


Ho > 
SO O 


(> 
$ 


Z: 


हरक का क 
NON 


awa 


= 
è 


De ४६६) 


CN INI ¢ “< y 
2 7 


N इति सपमोऽष्यायः समाप्त) U 


E 


pas 


ae 


ae w s= 


GOE DL 
Dr OE न 


> toe: 


RR 















सक nt LED (४६ 7 ६ नीरस TBs ७900-46 H 


EE EEE NETTETS ime ek 





Sai Er” 


२०४७७४ 7 Bes (TN E २ — see. —— — 763 ५... क uquy RRR ६४९३० KA कक GAN x = 





 श्रीगजानन- 
॥ ४२॥ 





अ. ॥ ७ lH 


N 


Få 


OTe २ Ramtek त्वा व isi 





ड går ४ i age 2 j 
> | š १4 3 
a Bs ५ व Å å aid E 
i é Pa ERE, ul g å f 
dA. ~ > å vi TE pg på = है. i; 4 
s £ a | .. =: ==: 
i E | i H = | 
ae Å j | å 
at $ q z 3 È = å 
PE £ i 4 > 
š: å ! 1 FEN = 4 å ड - 
= s 3 x ठ åå ==, ही på 
ç | 
` > 


ç i g 
श्रीगजानन महाराजांस गोसावी भेटण्यास ATS आहेत. 
t Ramtek Coll ect JE 
ity Ramtek Collection 





का तश्च 
ru Kal 


CC-0. In Public Domain.Kavikuleuru Kalidas Sa 





nskrit Univers 
















| RTC kolde tl SE be NTMI : | ie 
= देकी e x 


श्रीगणेशाय नमः ॥ है वसुदेवदेकीनंदना । हे गोपगोपीमनरंजना | å दुश्दानबमदेना | 
श्रीहरी पाव मातें ।। १ ll तुझ्या प्राप्तीचे साधन | कमोदिकांचें अनुष्ठान | परा भक्तीचें सवन | करण्या 
| आहे अपात्र मी IL २ 11 तुझी ज्ञानदात्रो शाख सारी । गीर्वाण मार्पेमीतर्री । त्यांचें सांग करूं हरी | सेवन Š 
ते कवण्या रीतीं ।। ३ || गीवाणाचा नसे गंध । त्यांतून माझी मती मंद | कमलांतील मकरंद VG 
बेडकाला मिळता कसा १ ।॥। ४ U waa तुझी प्राप्ति जरी करून घेऊं श्रीपती | तरी धनाचा $ 
| अभाव निश्चिती | ata पदरी बांधिले त्वां URI जरी करूं मी तीथयात्रा । aig 
सामथ्यै नाहीं aat | तशांतही अंधत्व आतां | आलें आहे AE ।। ६ ।। ऐसा सर्व बाजूंनीं | मी 
हीनदीन चक्रपाणी । «enst मनींच्या मनीं | जाती जिरोनी मनोरथ 9 ॥ हैं व्यावहारिक 
दृष्टया खरं जरी | परी तुझी कृपा झाल्यावरी | स्वानंदाच्या सागरी | पोहत we अहोरात्र || ८ ॥ 
| तुझ्या p महिमान । आगळे आहे सवाहून | घनाच्या पाण्यालागून | दान देण्याची गरज नसे $ 
॥ ९ ॥ मेघांनी ammen मनांत | तळी विहिरी भरतात | निव्वळ खडकास फुटतात | पाट पाण्याचे 
e पांडुरंगा ! II १० ॥ ऐशा तंब कृपेचा | दासगणू हा gåer साचा | घास एखादा तरी त्याचा | $ 
घाल माझ्या gaia ।। ११ | तेणें मो ag होईन । अवघ्या सुखातें पावेन | अमृताचा लामतां है 
कण । रोग सारे दूर होती H १२ H असो मागील अध्यायी | देशमुख पाटलाठायीं | gard å 
दुफळीबाइ | येऊन बैसली š ऐकिलें || १३ H जेथ जेथ ही नांदे दुफळी | तेथ तेथ ही करी * 
होळी | अवध्या gest रांगोळी । इच्या पायीं होतसे ।। १४ ll क्षयरोग तो våte । वा 


< 


(2 
ON 


bo EC Ko o> 










oo लकी 
Sok DE 


SO 
EOME 


>” x 
h. 
; 
š 
le y ys 
OS =e 
Boas ate Nå 
O PÅ 


ae ae 
ND O 


* 2४. 


१ rere 


SF 


ç TT EE TE RA — 


å 





~CC-0. In Public Domain Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection. ” 


ERA रोग समाजाला | नेएसे qaqaqa | प्रयत्न पडती qà तेथ || १५ llaq JJ 
कांडावर | agere एक महार | करूं ठागला वरवर | at खंडू पाटरापुढे ।। १६ H adc $ 
गांवीचा अधिकारी | पाडील बांवीची पांढरी | कांही कामावरून खरो | SE झाली SUG 
॥ १७॥ तो så भऱ्या ser Aaga ज्याला जोर । तो बोलला उणे उत्तर । SE we 
कारणं || १८ H पाटील बदला त्यावरी । तुझी शीत ही नाडी बरी | नरोबानं पायरी | आपली I 


विजय 


~ AK 


1० एकीयो भाषणा | WAS खवळला 


>“) 
kai 


x 


et 


र) 
; 
f 
$ 
$ 


C: 


+ | ४३ l 


3; 


F ç 
<. NSE NS 


r 
6 


- 


aa भेला मोडूनी । बहार बेशुद्ध AAA । पडतां झाला भूमीवर ।। २९ H पाटील दुसऱ्या 
नहाराळा | गेले टप्पा घादषाला | तों इकडे suma केसा झाला | तो आतां सांगतों H ३० | तो * 
महार त्याच्या ME | नेला sen देशबुखसदर्नी | मोडला हात É mpå | देशमुख 3 & 
T संतोषठे ॥ ३१ ॥। वा | वा | छान नोड झाली | आपणां कुरापत काढण्या भली | ही अनायासे 
pat आली | ती उपयोगी न दबडे || ३३ || त्यांनीं त्या महारासी । तात्काळ AS कचेरासीं | 
SRi अधिकाऱ्याली | खोटेनाटे विबुध हो H ३३ ॥ कोठेही दोन पक्षांत | वाकडे आल्या > 
*यात्किचित | कांव्यांचेच होतात | नायटे ते अबलोका || ३४ H Reale त्या महाराची | पुस्तकांत 5 


a 
1०१3 ०३2 HONORS 


| नोंदली साची | आज्ञा झाली अधिकाऱ्याची | पाटील पकडून आणावया ॥ ३५ ॥ शेगांवी 

झाली पुकार | उद्यां आहे पडणार | पाटलाच्या पदी थोर | बेडी करी हातकब्या ॥ ३६ ॥ šE 
| खंडू पाटला Wass | घाव त्याचं दणाणठ | ales पाणी पछालें | झाला अति चिंतातुर H ३७ 1 

या शेगांबी at वाघापरी । वागत होठों आजवरी | तेथेंच कां हा let | प्रसंग आणिला i 
SSE || ३८ || अजुदारात अपमान | वाटं सरणाहुन सरण | åg गेले घावरून | कांही विचार |: 
# सुचना H + H GE हताश होऊन बसला | Å एक बिचार सुचला त्याला । श्रीगजानन 3 | 
45 महाराजाला. | सांकडे å घालावें || ४० || त्या साधूचे alga | या संकटाचे निरसन | करणारा |£: 
PA कोणी आन | राहिला या वऱ्हाडी || ४१ || सोक्षिकी यत्न evna । बंधु WQ siqa 18 
खंडू पाटीर नीट आला | avlat wala U ४२ || येतांच Hør नमस्कार | शिर SRS LE 


å 
, 
$ 
, 
$ 


- 


K DSM NOH 


> 
Pip 
i 





š — ENER SEY E E आका कबल का मा 
CC-0 In Public Domain Kavikulouru Kalidas Sans] 


⁄ 





है (४ — ANS PIPU a: ET ६ ESR MEN ger Ye 


डेन 




















$$ पाांदर | महाराज आला कठीण फार । प्रसंग तो माझ्यावरी ॥ ४३ ।। सरकारी कामानिमित्त | 
मी एका महाराप्रत | तळ्यापाशी ताडिले सत्य | करांतील काठीनें |] ४४ H त्याचा ऐसा परिणाम x 
झाला | lærar नायटा केला | देशमुख मंडळींनी भला | माझें आहित करण्यात 94 II 
' केद मला | होण्याचा उद्यां प्रसंग आला | समथा MEN इज्जतीला | gt कोण 
lais ? ।। ४६ 11 उद्यां ेतील राजदूत । मला ap नेण्याप्रत । बेडी टाकोनि पायांत । एस 
£| आज ऐकिले ॥ ४७ ॥ त्यापेक्षा गुरुवरा' | मळा माझा येथेचि चिरा । ही घ्या तरवार देता 
करा । वेळ करूं नका हो H ४८ ll अन्नुदाराकारण | बेइजत हेच मरण | अपराध माझा 
त्यांतून | आति अल्प दयाळा ।। ४९ ॥ त्या अपराधरूपी खब्याचा | हा डांगर _ झाला साचा | 
£| अभिमान माझ्या अजूचा | घरा समर्थां ये काळीं ॥ ५० ll जपद्रथाच्या वेळा | MARY 
मक्षिण्पाला | होता अजुन तयार झाला | केवळ आपुल्या get ॥ ५१ ॥ तेथे भगवंताने भली | 
£) अब्रू त्याची रक्षण केलो | प्रभूने Tea नसविर्ली । द्रोपदीला समेत ।। ५२ || तेवीं मम अब्रू ही पांचाळी । ; 
Jaga कौरवांनी आणिली | aq करण्यासाठी मली | तिचें करा हो रक्षण ॥ ५३ ॥ ad बदून 
#| सुमथोला | पाटील रडूं लागला | आसवांचा तो चालला | पूर नेत्रांवाटे हो ! ॥ ५४ Nat माणसं 
चिंतातुर | आधीच झालीं होतीं फार | नाहीं त्यांच्या शोका पार | तो सांगावा कोठवरी ouau N 
इकडे समथोनी भले | दोन्ही हाती कबटाळिलें । खंडू पाटला हृदयीं धारिले । त्याचे सांत्वन करावया 
॥ ५६ ॥ अरे ! कामकत्यी पुरुषाप्रत | ऐशों संकटे येतात | वरच्यावरी जाण सत्य | त्याचा चता वाहू 


| 
| 
४० 


+ v | 
C +° eS ! 
4 å å 


+ 
Ü 


A) 


नको ll ५७॥| स्वार्थदाटि बळावतां | ऐसेंच होते aat । खऱ्या नीतीची तो वार्ता | अणुमात्र 
त्या कळत नसे । ५८॥। तुम्ही पाटील tage दोबेजग | एका जातीचे असन | एकमेकांचं ९ 
नुकसान | स्वार्थ करूं पाहतां NAS || मागें कोखपांडवांत | स्वार्थच आला विपट सत्य | 
2 परि पांडवांचा पक्ष तेथ | «må खरा होता की ।। ६० H म्हणून पांडवाकारणें | साह्य s> 
| भगवंताने | सत्यासाठी मारणे | माग पडलं कौरवांना || ६१॥ जा fs नकोस तिळभर | बेडी |: 
न तुझी पडणार | किती जरी केला जोर । agai आपला ॥ RR Il तच gå खरें झालं | £ 
| पाटील निर्दोषी म्हणून सुटले । जें कां संत gaat आलें। तें न खोटें होड कां WAR NG 
£| पाटील मंडळी उत्तरोत्तर | मजूं लागली साचार | कोणा नाहीं आवडणार | अमृत तें सवावया ! å 
Pl ६४ 11 gå खंडू पाटलानें । करून विनंति प्रेमानें । नेलें रहावयाकारणं । समर्थाला dl 
AB || ६५ || असतां पाटील सदनांत | गजाननस्वामीमी समर्थं | ब्राह्मण आठे अवचित | दहापांच š 
॥ ६६ Ul Saat विद्वान असती । कर्मठ वेदावरी प्रीती | परी धनाचा लोभ GÅ | राही 
ज्यांच्या बिशेष ।। ६७ 11 ते कांहीं मिळेल म ga | समथांकडे आले जाण | तयी होते पांघरूण I š 
बेऊन समथ निजलेले ॥ ६८ ॥ - त्यांना जागे करण्पाप्रत | ब्राह्मण म्हणूं लागले मंत्र | VG ते |% 
स्वरांसहित | आति उच्च स्त्रराने ॥ ६९ |। मंत्र म्हणण्यांत चूक शाली । ती न त्यांनीं दुरुस्त å 
केठी । म्हणून आसनीं उटून बसली | गजाननाची स्वारी पहा || ७० || आणि ऐसें बदलें 
ब्राक्मणाला । तुम्ही कशासाठी वैदिक झाला | द्वोनत्व वेदविद्वेल | आणूं नका रे निर्थक ।। ७१ ॥ A 


So” > 


(4 
CA 


OC 
Ü 





CE 





७ AN © 
NIN AY Å 


a 







e. 





° ° 


९ 
o PANA 


i- Oe aQ BA 
R = 9 AP AA å i Á 
| > 


- 
° 





द 
è 





bd 
på 
CC Tn Pub n Public Domain Ka avikulguru Kalidas Sanskrit Universi 




















विजय . 
अ. ॥ ८ ॥ 


u ४४ n 













I 6 न विद्या पोटाची | सोक्षदात्री आहे सादी | वा डोहेस बांधल्या शालीची | किंमत कांहीं f 
राखा हो 11 ७२ H मी म्हणतों ऐसें म्हणा | खरे स्वर मनी आणा । उगीच मोळ्या भाविकांना | 3 







SCAM | घड घड म्हणून दाखाबैला || ७४ || चूक न कोठे म्हणण्यांत | शब्दोच्चार स्पष्ट सत्य | å 
2 वाट वाहि qiiia । वेद म्हणण्याला बसला अहे || ७५ II तेलंगी ते ऐकून चकित झाले | अधोवदन Š 
1 | ले ua वरी करण्या as | अथ सी वाटलें त्यां ॥ ७६॥ ad उदय झाल्यावर | 
„० स्याच्याएुट काँ होणार । दोपाचा जयजयकार | त्याची किंमत अंधारी ॥ ७७ ॥ a 
OFUR get wi | हा ar कशाचा महाज्ञानी | चारी वेद याच्या वदनी । नांदतात 
p रद | ७८ | št विघाताच होय दुसरा | शंका येर्थे चुरली जरा | हा असावा ब्राह्मण खरा ।| 
2 जातीने की निःसंशय ॥ ७९ ॥ परमहंस दीक्षा यादी | पाली न उरली बंधनाची । कोणत्याही 

। इ slag सिद्धयोगी || ८० || कांही एण्य होते पदरीं । म्हणून मूर्ति पाहिली å 













= + 


Ko [न ¦ देते झाले दयाघन | हृदया झुपया दाणा H ८९ H ब्राह्मण संतुष्ट झाले | अन्य å 
थांबा निघून गेले | महाराजही छंटाळले | उपाधीला गांवच्या || ८३ U शोते खऱ्या संताप्रत | 





| 
| 
॥ ४५ H | 





KG - 


r.) Š; 
CS 
O 


pp = ck igs. NAN AR AN AY 
AS AS IN AS. P: - Å! ° 
“८४ 4 
på > š 
ee Å 
1 
vi] 


id AN 






झळा सान्निष्याला | या मळ्यांत भाजीपाला । होत होता बहुवस ll ८५ || एक शिवाचे मंदिर | x 
aq होतें साचार | ठिंबतरूंची थंडगार । छाया AG ते ठावी NK H हा कृष्णाजी पाटलाचा | 
होता meget । हा कृष्णाजी छडीचा | सगळ्पांत शेवटला भाऊ असे || ८७ H त्या : 
बळ्यांत महाराज आले | शिवालयासनिध बसले | एका ओव्यावरी भले | निंबतरूच्या छायेत 
॥ ८८ ॥ समर्थ म्हणाले कृष्णाजीसी | मी आहों तुझ्या मळ्यासी | कांही दिवस 
रहावयासी | या श्रीशंकरासन्निध ॥ ८९ || हा भोलानाथ कपूरमोर | नीलकंठ ndadar । 9 
हा राजराजेश्वर | आहे अवघ्या देवांचा || ९० || तो तुझ्पा मळ्यांत रमला । स्हणून मोही ka 
विचार केला | येथे येण्याचा तो भला । दे साउली करून || ९१ ॥ तें वाक्य YRS | सहा परे | 
आणविरे | ओव्यावरी sw केलें | कष्णाजीने तात्काळ H ९२॥ समथांनी ate केला ।|% 
म्हणून मळा क्षेत्र झाला | राजा जाय जपा स्थरा | तीच होते राजधानी ॥ ९३ H महाराजांचे 
बरोबर | होता पाटील met | सेवा करण्या निरंतर | दुसरा तुकाराम कोकाव्या | ९४ II 
खाण्यापिण्याची तरतूद सारी | निजाम कृष्णाजी ais करी | समर्थ तें जेवल्याबरी | तो प्रसाद 










(3) 





Ü 4.3) à Ks 


DAC OMG 





` Ç 





>.) 






ô, O O~ Ae 





oe 26 YC 2a 










BREE 





laii तळ दिला । dal या fuss || ९७ || गोसावी म्हणती पाटलासी | आम्ही आहो 
$ ठीशंदासी | जातो aA | भागीरथीला घेऊन ।। ९८ ॥ गंगोत्री set केदार | हिंगलाज 















LS) 


गिरनार डाकोर । ऐशी क्षेत्रे अपार | पाहिली पायीं फिरूनी H ९९ || aaa गोसाव्याचे | 


= 













| nig wpe, Å % 

| भोगजानन- || आम्ही शिष्य आहो साचे । महाराजही आमुचे | आहेत सांप्रत बरोबर ॥ १००॥ हे महासाधु || विजय 

| ॥ ४६ ॥ | अह्मगरी । ज्यांचा बंदा गुलाम हरी । ती gå आली घरों I तुझ्या पूर्वभाग्यानें ॥ १ ॥ ४ अ. ॥ ८॥ 
| 


O 


शिरापुरीचं अयाचित । आम्हां द्यावें तुम्ही त्वरित | लागे जो ओढण्याप्रत | गांजा तोही क 
पुरवावा || २ ।। तीन दिवस येथें राह । चौथे दिवश येथून जाऊं । पाटील नका कष्टी होऊं lN 
साधून घ्या ही पर्वणी 113 ।। तुम्ही पोशिला मळ्पांत | वेडा पिसा imga | मग आम्हां देण्या कः 
अयाचित । मागें पुढें कां पाहतां ? ॥ ४ l गाढवासी पोशिती | गाईस लाथा मारिती | ते का | 
म्हणावे | सन्मती | पहा विचार करून । ५ ॥ आम्ही गोसावी वैराग्यमरित | जाणतो |$ 
अवघा वेदान्त | मर्जी असल्या मळ्यांत | या पोथी ऐकावया || ६ H कृष्णाजी म्हणे त्यावरी । ($ 
aat घालीन शिरापुरी | आज आहेत माकरी । त्याच जाव्या घेऊन ॥ ७ |) जितुका गांजा A 
x ओढाल । तितुका तेथेंच मिळेल | तेथेंच चालतां बोलतां कंठनील | बसला आहे पत्पामच्यें || ८ II ः 
दान प्रहराची वेळ खरी । घेतल्या चूण भाकरी | मळ्यांत येऊन विहिरीवरी | बसलें गोसावी |: 
४] भोजना ।। ९ || समथांच्या समोरी | एका छपराभीतरी | गोसाव्यांनी लाविली खरी | आपआपली 
Pasai || ११० || त्यांचा जो होता महंत । ब्रह्मगिरी नामें सत्य | तो भगवदृगीतेप्रत | वाचू $ 
£| लागला अस्तमानीं || ११ ॥ गोसावी a Fas | गांबांतूनही कांही आठे | पोथी ऐकावया vvs 
$| भले | त्या ब्रह्मगिरी ` गोसाव्याची H १२ ॥ “ नेनं छिन्दन्ति हा शोक | निरूपणाचा होता 


Ü 


2c CN) 


2 
£) 



















x देख | ब्रह्मगिरी पका दांभिक | स्वानुभवाचा Sa नसे || १३ H निरूपण याचे ऐकलें | qiqw=qiq x 
: नाहीं पटले । ते आपसांत बोलू लागले | हा नुसता शब्दच्छल || १४ ॥ सारे पोथी ऐकिल्यावरी । 











te 
D 





EEEE ENE 








GOG 
Ü 


A TETEE 


bd 


OV TN AN AN 7 


- 


TETE 






a yd “२६” s > 


i | | त्याच्या पराक्षेची वेळ । आणिली .इरौनें तात्काळ | sat न जाळी अनळ | 
3 [याचा प्रत्यय दाखवा ॥ २६ ।। .“ नेनं छिन्दन्ति ” 'छोकावर । व्याख्यान कले एक प्रहर | आतां 


\ See & 
EN aE Sa Sw क pr I 
र्‌ wiksa, > — t in g 
% K 
ag ER ¿ahua FEET + 
—s 


EE eee GT a q oc 
| | —= ger 
| 5%) 


APY 
| 
k 
' 


? का मानितां दर | या 98 बसण्याची t ॥ २७ l जा जा भास्करा ठोकरी । ब्रह्मागिराला करी 

U घरो | आणून बसवी अत्यादरीं | .या जळत्या पलंगःउ || २८ ॥| ऐशी आज्ञा होतां क्षणीं ।|% विजय 
भास्कर गेला YEAR । ब्रह्मगिरीचा सव्य पाणी | घरिला त्यानें wet ॥ २९ H भास्कराचें A अ. ॥ ८ ॥ 
MAUS Ga पिळदार | तो गोसावी. त्याच्यासमोर | झोभूं लागला ges || १३० ॥ क 


पलंग पेटला चौफेर lene AY amen थोर । परी महाराज mad स्थिर | इले. पुळी न| | 
| 


? 
IANG 


O 
७. ANN 


न? इतकेही || ३१ || श्री प्ररद्दाद saga | उभा. केला sia | हें लिहिलें पुराणांत | भोव्यासांनी å 
sama ॥ ३२ | त्या Ble MAY । अत्यंतर. ES साचें l मळ्यामाजी gost । १. | 
i श्रीगजानन साधून 1 33 11 sara म्हणे मास्कराशी । मळा न न्या पलंगापाशी | महाराजाच्या : J 
५ आधिकाराश | मा नाहा. जातले ॥ ३४ ॥ åa मानी met) ओढीव aner som । ९ | 
de उभा केशा समोर | आपरूया सद्गुरुरायांच्या |) ३५ ll ' नेन दहाते पावक ! | हे. खरे करून दावा å 
% वाक्य | एसे बालतां महाराज देख | गोसावी परम घाबरला || 32811 गोसावी म्हणे भीत भीत | 
कै मी पोटमऱ्या आहे संत । शिरापुरी खाण्याप्रत | मी झालों staat || ३७ || माझ्या अपराधाची 
४: क्षमा | साच करी शांतिधामा | केछा खटाटोप रिकामा | गौताशाख शिकण्याचा ॥ २८ || तुला 
ऋ पिसा मी म्हणालो | आतां पस्तावा पावलों | मी दाती. तृण धरून आठो । शरण तुला, अभय 
दे H ३९ H gaisa जनांनी । केली समर्था विनवणी । आपण stat | भय नाही (| U və ú 


हैं खरें ll १४० ll तरी महाराज आमच्याकरितां | खाली यावें wae आतां | अक्षा 


©) 
DC 
å 


< > Tae ae Qe HOS 
. vÜ 
$ 

Soon KOG 


Op aD 


| 


å 
CSC 


e 
x 
U ZU) 


ज्ञानजेठी | गोसावी झाला हिंपुटी | तो न stå बोलछा NER il लोक विनंतीस द्याया 


# बान | खालीं उतरले गजानन | तो पलंग पडला कोसळून | एक vag न लागलें त्या 


+ 
Cate.) 


ॐ||। ४२ ॥ अववाच होता जळाला | जो भाग 


| माजले जगीं अतोनात | तेणेंच आहे झाला घात | आपुल्या या संस्कृतीचा || ४८ H गोसावी | 
मच्छिद्र जालंदर | गोरख गहिनी साचार । ज्ञानेश्वरांचा अधिकार | किती म्हणून सांगावा || ४९ ॥ ६ 


+ 


enga झाले ad | श्रीशंकराचाये निश्चिती । प्रपंची राहून अक्षस्थाति | अनुमावेली ve 


> 4 


£| नाथांनी ।। १५० H स्वामी समय ब्रह्मचारी | हेही ब्रह्मसाक्षात्कारी । होऊन गेले भूमीवरी ।|: 
| यांची चरित्रें आणी मना H ५१ ॥ उगीच खाया शिरापुरी | qz नको भूमीवरी | सार a 


eo = 


HAN माझारी | येतुलेंही गवसणार ! H ५२ HU ऐसा बोध Aar | जहागिरी विरक्त झाला ils 
क" प्रातःकाळींच उठोन गेला । कोणा न. Heat शिष्यांसह | ५३ NÅ गोष्ट दुसऱ्या दिवा । 7 


ç 
- 


उपाधी दूर ठेवावी | अनुभवावीण न सांगावी | गोष्ट कोणा निरर्थक ॥ ४७ || नुसते शब्दपांडित्य || 





CC. In Public Domain.Kavikuleuru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection — 










SER Me ESE y 





ag! fh be Hey bres 1:15 


क... उड़ा 










दासगणूविराचित | श्रीगजाननविजय नामें ग्रंथ । तारो माविकां aaia | हेंचि इच्छी दासगणू 
।। १५५ ।। 84 भवतु ॥ श्रीहरिहरापणमस्तु ॥ 













So år 
LAIR 


॥ इति अष्टमोऽध्यायः समाप्तः II 





EEEE 


<. SD °. 


Q 











श्रीगजानन महाराज घोड्याच्या चौखुरांमध्ये निजले आहेत. त्यामुळे घोडा वठणीवर आला. 





०८ 
—s 


CC-0. In Public Domain.Kavikuleuru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





FA se. Sk. Sk Oe Q Q Oe O 








ol lige PETE er 














श्रीगणेशाय नमः ।। हे aaen रुक्मिणीवरा | है चद्रभागातटविहारा । श्रासतवरदा 
शारंगधरा | पतितपावना दयानिये JH १ ll लहानांवाचून मोठ्यांचा | मोठेपणा न टिके साचा | 
x qang परमेश्वराचा | बोलबाला होणें नसे || २ il आम्ही आहों पातित | म्हणून तुला म्हणतात ||; 
न| पावनकती रुक्मिणीकांत | š आतां Gas नको 13 11 पारेस लोहाला सोनें करी | म्हणूनी हैः 
% त्याचें ment भूमावरी | ओहोळ पाटी घ गोदावरी | म्हणून म्हणती तीथ तिला ll ४ ॥ याचा 

विचार करावा | चित्तीं आपुल्या आथवा | दासगणूला हात द्यावा । 3$ न्‌ द्यावं कोठेही H ५ ।। | 

1 गोविंदबुवा टाकळीकर | एक हरिदास होता थोर । तो कराया कीतेनगजर | शेगांवासी 
पातला H ६ ।। तेथें शिवाचें मंदिर | पुरातन होतें साचार | ज्याचा केला जीणोंद्धार | मोटे * 
नामक सावकारे ।। ७।। अलिकडच्या श्रीम्ंताला | मादेरांचा कंटाळा । मोटारी Ba बायसिकला I 5 
याचें प्रेम बहु असे | || ८ |) तेसा न मोटे सावकार | श्रीमंत असून माविक फार | त्यानेच हा |? 
जीर्णोद्धार । केला असे Aker 119 || म्हणोन Mats मादिर । बदूं लागले नारीनर | आतां $ 
पुढचा प्रकार | काथ झाला तो ऐका |। १० H त्या मोट्याच्या aed । उतरले टाकळीकर 2 
कथेकरी | त्यांचा घोडा समोरी | बांधिला होता मांदिराच्या ॥ ११ H घोडा अतिद्वाड हाता lg 
aaa मारी लाथा | amet कोणी येतां | त्यास चावे कुत्र्यासम ।। १२ || ails 
जा वरच्यावरी | स्थिर न राहे क्षणमरी | कधीं कधीं कांतारी । त्यानें जावें पळोन || १३ H 
fear रात्रंदिबस | WE खोड्या बहूवस | आल्या होत्या ग्रुका मास | ओवे सया घोड्याच्या ।।१४।। | 
ही... x 
4 


see, OCHO ES % 









(2 
CMG 
é 


Oe Or x 
è 





CCK UCN CNC YON CN) (å 


+ 


Be 


कळवळ Pub] 7 D nA TN. ' U 9,1 2 yp तं gasio mu S ty D side Ay RE ol ae नक क A AE y 


| 
| 
| 
| 






श्ञौगजानन 





॥ ४९॥। 







खंडाच्या साखळ्या | होत्या त्यासी aar केल्या | त्या या समयीं राहिल्या | 


टाइळीमाजी विसरून || १५ || चच्हाटानें कसा तरी | घोडा मंदिरासमोरी | बांधूनिया कथेकरो | || विजय 


निजले जाऊन artet ॥ १६॥ रात्र झाली दान प्रहर | तम आक्रामल AA | दिवार्भातांचे Flau ९ u 


घृत्कार | होऊ ठागले वृक्षावरी || १७ || टिटव्या “टी टा ' शब्द कारता। बाघुळ भक्ष्या घाडता l l 


> पिंगळे ag वृक्षांवरती | किलबिल करूं लागल ॥ १८ ।। सामसूम जिकड तिकड | Å झाली 


१ पुण्यपुरुष | घोडा बांघल्या ठायास | येते झाले सहजगती 1130 U जे जे कोणी द्वाड असती | 
त्यांना सुधारण्याप्रती | साधुपुरुष अबतार घेती | इशाजन भूमीवर H २१॥ औषधाचे प्रयोजन | (% 
४ रोगा निवारण्याकारण | तेवी द्वाडाचे s1899 | साधुसंत 199000 H २२ ॥ अता राजानन 
rennet । आले रात्रसमयासी | जाऊनी निजले अति så | चहूं पायांत घोड्याच्या || २३ ॥ |% 
मुखं भजन चाललें होत । * गणी गण गणांत बोते ” । या सांकातक भजनात | जाणण्या काण समथ |+ 
हो ? ॥ २४ || त्या aaret भजनाचा । अर्थ ऐसा वाटतो साचा | गणी या शब्दाचा | अथ मोजी Å 
हाच असे. | २५ || जीवात्मा म्हणजे गण | तो ब्रह्माइन नाहीं भिन्न । सुचवावया कारण | I 
गणांत हा शब्दं असे ।। २६ H बोते हो शब्द देखा । अपभ्रंश वाटे निका | बाते हा शब्द ऐका | 
ae असावा निःसंशय H २७ H बाया शब्दे करून | घेतले पाहिजे मन | ç ह आहे सवनाम | 5 
: शुब्दाएबजी आलेले ॥ २८ ॥ म्हणजे मना समजे नित्य | जीव हा ब्रह्मास सत्य | मान्‌ नको 


O 


(2 
O 
° 
4 
à 
> © 
4 
v 
2). 


> नयाप्रत | निराळा त्या तोचि असे ।। २९ H ¦ गिणगिण Muta बोते ' | कोणी “ गणी गण गणांत 
: बोते ! | Bait आहेत दोन मतें | या भजनाविषयां शेगांवीं || ३० ॥ त्यासी न आपुले प्रयोजन । 
qami | चाललें होतें आनंदानें | वाटे या भजनरूप सांखळीनें | घोडा बांधूनी टाकेला ॥ ३२ II 
& गोविंदबुवांच्पा अंतरी | med होती जबर खरी | म्हणून तो वरच्यावरी | उठून पाहे वारूला 
PUL ३३ H तों ठाण्यावरी घोडा शांत | ऐसे पडतां दृष्टीप्रत | गोविंबुवांच्या ata | आते नवल 2 
वाटलं || ३४ H तो आपुल्या मनीं म्हणे | हें ऐसे झाले कशाने | का कांहीं आजारानं | व्याप्त 
झाला घोडा हा ॥ ३५ | म्हणूनी राहिला शांत । हें न कांहीं करों येत | हा ऐसा आजपयत । 
नाहीं कधींच स्थिरावला ।। ३६ ॥ हैं काय आहे Å पहाया | qí एक माणूस Rad | चोहों 
पायांत निजलेलें | त्या द्वाड घोड्याच्या ।। ३७ || आति निकट येऊनी | पाहूं लागले निरखुनी । 
तों दिसले केबल्यदानी | तेथें गोविंदबुवाला ।। Re ॥ ते म्हणाले मनांत | घोडा कां झाला शांत I 
हें कळलें कारणासादित | मजलागी Feat ।। ३९ H समथांच्या सहवासे | घोडा शांत झालासे | 
कस्तुरी तेथें नसे | दुगेधाला थारा कदा H ४० ॥ समथांच्या पायांवरी | गोविंदबुवानें 
अत्यादरी । शीर ठेविलें निघोरीं | अष्टभाव दाटलें Vet I मुखें करूं लागले स्तवन । 
आपण खरेच गजानन | Batt करितसा कंदन | याचा प्रत्यय आज आला || ४२ ॥। माझा 
घोडा द्वाड अती | सबही Sater भोती | तथंय आलात शुरुभूती | हरण्या त्याया हाउपणा ॥ ४३ | 


K 


+ 
ee 


Ro 


ae ser “कई 


Ü Ü 


k AD. 4 


s> 


SOA 


Spa oo a A 
Ü Ü Ü é + 
å 


, 
OND CHOC CHOC 
6 å Ü 


NCC, 
* 


k. Ab Ay AV Q 





rer A IX 
~ y å å v2 - 
s O ग 709 I ZO 


baka 












॥ ४९ U 





$ 


| 
| 
| 






| 
| श्रीगजानन 
॥५०॥ 









: 
kai 
Ha घोड्याच्या अचाट खोडी | चालता मध्येंच मारी उडी | क्षणक्षणा मागल्या झाडी | GZ 
| दुगाण्या, महाराज I ।। ४४ ॥ मी गेला. होतां कंटाळून । म्हणून बाजारालागून | गेला ARNE विजय 
» कारण | परी न कोणी घेई या ॥ ४५ H मरी फुकटही लागला द्याया | परां न कोणा तयार घ्याया ।|%| अ-॥९७॥ 
$e त्यावरी आपण केली दया | Š झालें फार बरं || ४६ || आम्हां कथेकऱ्याचें | घोडं पाहिजे गरीब साचं | 
घरामाजी घनगराचे | नाहीं वाघ कामाचा || ४७ H ऐसा झाला प्रकार | घोडे झालें गरीब फार | 
$e जडजोवांचा उद्धार | करण्यास स्वामी अवतरले || ४८ |। घाब्यास म्हणाले, “ आतां गड्या | करू 
नकोस येथून खोड्या | त्या येथेंच रोकड्या | द्याव्या अवघ्या सोडून ।। ४९ 11 तूं शिवाच्या समोरी | 
$ याचा विचार कांही करी | वागत जावें बेलापरी | त्रास न देडे कवणातें ” || ५० ॥ Ta त्यासी 
Paet | निघून गेले दयाघन । UREIA करून | VET ज्यानं आकछिला ।। ५१ ।। असो श्रोते दुसरे 
#| दिवशीं | मळ्यात असतां पुण्यराक्षीं । आले गोविंदबुवा दशेनासी | घोड्यावरी Aga || ५२ | घोडा 
गोविंदबुवांचा' | शेगांवासी ठाऊक साचा | कोश अवघ्या खोड्यांचा | भीत होते त्यासी जन ।।५३।। 
तो मळ्यांत आलेला पाइन | लोक बोलले त्याकारण | गोविदबुवा ही घेऊन | पीडा कशास AY आला 
॥५४॥। मुलें बायका मळ्यांत | आहेत पहा वावरत | तुमचा घोडा करील घात | सहज लीलेने कवणाचा 
|| ५५ ॥ गोविंदबुवा त्यांस बदले | तुमच म्हणणं मी ऐकिले | माझ्या घोड्यास शहाणं केलें | काल रात्री 
समर्थांनी ।। ५६ ।। त्यानें खोड्या दिल्या टाकून । झाला गोगलगाईसमान | आतां mans कारण | | U V° l 


by 


(2 
Ü 













ko १. गोविदमहाराजांचा > 
Ke कांहीं न उरलं कोणाशी ।। ५७ 11 चिंचेखालीं sar केला | टाकळीकरांनी' घोडा war | चर्‍हाटाबांचूनी 3 
राहिला | उमा तो एक प्रहर || ५८ ॥ भाजीपाला कोत्रळा घास | मळ्यांत होता विशेष | परी ar å 
| लाविले त्यास | ate घोब्यानें एकाही ।। ५९ ।। पहा संतांची केवढी शक्ति | qa आज्ञेत वागती | 
x पत्रपांत आरंभिली स्तुति | गोबिंदबुवांनीं समथाची || ६० || a 
kaa लोक ( पृथ्वी वृत्त ) * 
š अचिंत्य जगताप्रती कृति तुझी न कोणा कळे | | ° 
न . असो खलहि केवढा तव-कृपें सुमागी वळे | * 
$ उणें पुढति ये तुझ्या खचित रत्नचितामणीं | kaa 
$ शिरीं सतत माश्लिया वरदहस्त ठेवा क्षणी II Å 11 3° 
de ऐसी स्तुति करून | Rà गोविंदबुवा निघून । घोड्यास आपल्या घेऊन | टाकळी ग्रामाकारणें । ६१ |||: 
* प्रत्येक दिनीं शेगांवी | यात्रा येई नवी नवी | कांही तरी घरून जीवी । देतु आपल्या श्रोते हो || ६२ 114 
* त्या यात्रेकरू मंडळींत | बाळापूरचे दोन गृहस्थ | आठे कांही धरून åa | समथांच्या दशेना ।। 83 l! 
Pqi जातां एकमेका । बोलं छागले ऐसें देखा | पुढल्या बारीस गांजा सुका | येऊं आपण क 
° ॥ ६४ ।। का कीं या गांजावर | समथांचें प्रेम फार । तो आपण आणिठा जर । तरी Hag 
४) होईल त्यांची ।| ६५ ।। लोक आणती बर्फी खवा | आपण गांजा नेऊं बरवा । गांठ थोतरां बांधून ° 
ठेवा | ना तरी विस्मृती होईल ।। ६६ || पुढल्या वारीस दोघे जण | आले दक्षनाकारण | परि गेले ¢ 
$ १. बाशिटाकळीकर (गोविदमहाराज). २. पत्र्याच्या झोपडींत. | $ 
IR. ka 





ST | rea de PE s —— SS are, Be š Sisi PN å Í A 
"0: In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





nal gt NSS SNE 


श्रीगजानन- 


॥ ५१ ॥ 





(2 


पैन । गांजा तो आणाबया ।। ६७ ।। å Men पायांबरी । बाठवण त्यांना AG 
खरी | कीं नाहीं आणिला बरोबरी | गांजा तों आपण ॥ ६८ l आतां पुढच्या वारीसी | दुप्पट (है 
आणं गांजासी | ऐसें बोलून मानसीं | दशन घेऊन गेले år ।। ६९ ।। पुढल्या वारीस तेच झाले | 
Pats आणण्याचे विसरले | कर जोडून मात्र बसलें | स्मृती नसे गांजाची H ७० ll ते स्वामी 


म्हणाले मास्करासी | पाहा जगाची रीत केसी । गांठ मारून घोतरासी | विसरती जिन्नत आणावया |: 


५ 
. 1 
à 
® 
G ° 
é 
è 
° 
i 
å 
+ 
å 
(2 
O 
(2 
Q 
(2 
Q 


dø 
on 


tee bo Md 


É ७१ ॥ जातीने आहेत ब्राह्मण | š आपुलें भाषण | करिती आपण होऊन | खोटे पहा सवांशी ।।७२॥ 
ब्राह्मणाचे भाषण | कदा नसावें अप्रमाण | या तस्वालागून | न जाणती चांडाळ ते ।। ७३ VA 





PES निजधम सोडिला | आचार बिचार सांडिला | ह्यामुळें Agaa | ते मुकले सांप्रत || ७४ ॥ 
clas मनीं नवस करिती | आणि हात हालवित येथें येती | अशानें कां पूणे होती । त्यांच्या मनींचे $ 
#| मनोरथ ? । ७५ lt बोलण्यांत पाहिजे मेळ | चित्त असावे fade | तरीच तो घननीळ | कृपा |ॐ 
७ करितो भास्करा || ७६॥। हे शब्द त्या दोघांसी | आति लागले मानसीं | पाहू लागले एकमकांसी | कुतूहल % 
Siesta || ७७ || पाहा केवढे अगाध ज्ञान | आहे यांचं परिषूणे | हा जगत्चक्षू गजानन | स्रयोपराच 
७ असे हो || ७८ ॥ आपण नवस केला मनीं । तो जाणिला सम्थानीं | आतां येऊ घेऊनो | चला 
गांजा गांवांतून || ७९ || ऐसा बिचार करून उठले | गांबांत जाऊं लागले | गांजा आणावया 


Blas । ते महाराज बदले त्या || ८० ॥ आतां शिळ्या adaa | कां हा उगा आणितां ऊत | सार 


ô 
¢ 
# 
y 
Mi 
- “> 
i 
K 


x तुमचे काम | होईल जा अत्युत्तम | परी कदा न चुकावा नेम I पांच वाऱ्या येथील करा MH ¿9 II 
° को कीं हा येथें स्थिर | आहे मृडानीपती कपूरगौर | ज्याच्या कृपेनें कुबेर | जगीं झाला धनपती 
॥ ८५ ॥ जा नमस्कार त्यासी करा | गांजा आणावया न विसरा | परमार्थात खोटें जरा | बोलं नये 
° मानवांनीं ।। ८६ || ऐसा उपदेश ऐकून | महाराजांशी वंदून | घेतलें Mart दशन | आणि गेले 
बाळापुरा || ८७ || पुढील आठवब्याम्ताजी भरे | काम त्याचें फत्ते झालें | तेही गांजा घेऊन आलें | 
शेगांवांत वारीला || ८८ || त्या बाळापूरची दुसरी कथा | तुम्ही ऐका श्रोते आतां | बाळकृष्ण 
नामें होता | बाळापुरांत रामदासी ।। ८९ || कांता त्याची पुतळाबाई । परम भाविक होती पाही । 
दरवर्षी वारीस जाई । पापी सज्जनगडातें || ९० ॥ पति-पत्नीचा विचार एक | पोष मासी निघती |£ 
: देख | ओझपासाठी ws एक | घेऊनिया बरोबरी ।। ९१ । कुबडी कंथा दासबोध | सर्वे हें सामान |: 
आते शुद्ध | साधुत्वाचा नव्हता मद | तयासी कीं चढलेला || ९२ ।। मार्गी चालतां ग्रामांतरी । 
प्रत्यही झोळी फिरवी खरी । त्या झोळीच्या मिक्षेवरी | नेवेद्य करी रामाला || ९३ 11 पोष aata 
बाळापूर | सोडी नवमीला साचार | असे कांता बरोबर | पुतळाबाई नाम जिचे ।। ९४ । बाळकृष्ण 
बुवा हाती | चंदनाच्या चिपळपा असती । पुतळाबाई करी साथी | झांज हाती घेऊन || ९५ | 
TMA नाम गजर । करी Gard निरंतर | शेगांव खामगाव मेढेकर | देऊळगांवराजा पुढें ॥ ९६ | 





9 
Q 
é 
9 





o 


A 


- 
° 


TETE 
o 
PAA 


: 73८ 
| BT 
६५ ° 


k Q 5555 उ् 





T sår <s = 


—— r 


FL] 






på u A मत] 





विजम 


अ. UST 


॥ ५१ ॥ 


-O”Tn Public Domain.Kavikuleuru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection — 




















dawa जालनापुरी | बंदूनिया ata andi । जाय तेथें मात्र करी तीन दिवस ga 
॥ ९७ || कां कीं तें ठिकाण | सम्थांचें जन्मस्थान | që Raa tea | वंदन करी गोदेला 
॥ ९८ ॥। पुढें बीड आंबेजोगाईचे | मोहारा बेलेश्वर स्वामीचे ।-पट्टशिष्य समथांचे | डोमगांवी कर 
raed । ९९ || नरसिंगपूर पंढरपूर | नातेपोर्त शिंगणापूर । वाई आणि सातार | असे जे $ 


qo o 


® e 
chy em @n ae 
å ‘ 


(2 
Q 
(2 
O 
Q 
(2 


गडाच्या पायथ्यापाशा || १००॥ माघ वद्य प्रातपदेला | ता येऊन पहूच मला | श्रीसज्जनगडाला || 
ब्राह्मणभोजन करावें त्यानें । 


श्रीस्वार्मासमथाकारणं 
होणें कठीण सवेथा | दासनवमीचा उत्सव होता | परत जाई त्याच मार्गे ॥३। ऐसा 


साठ वर्ष देहाला | गेलां त्याच्या उलटून 
LU ४ ॥ माघ av द्वादशीस | सोडून सञ्जनगडास | Mad परत जावयास | त्यानं आपुल्या 


क्रम चालला | बहुत दिवस त्याचा भला 


माझें शरीर थकलें आतां | वारी न पायीं होईल || ७॥ जरी aaa बाहानातें | येऊं सज्जन- ig 
pasta | तरी तेही कठीण दिसतें | मजलागी दयाळा lell नेम चालला आजवर | आतां (% 


v 9 * * 
HS ID ed 
७ अ. ५ è 
+ ae 





SOM we 


£)प्राथंना करून | निजला शस्पेस जाऊन | ता प्रमातकाळी पडलें aA | बारुकृष्णबुबाला ॥ ११ || 
खप्नाँ म्हणाले रामदास | ऐसा न होई इताश | न 


OR 


ses se Set HOG 





का यऊ येथून खास | या amanera || १२ VG 


५ | माझा कृपा तुझ्यावरी | माझा उत्सव बाळापुरो | करावा तूं आपल्या घरीं | मी येइन नवमीला || १३ 11 So 
# तुला द्यावया दशेन । हें मानी प्रमाण वचन | आपुल्या शक्तास पाहून परमाथ तो आचरावा 
EU १४ ॥ ऐसे खम पाहिलें | बाळकृष्ण आनंदले | कांतेषह परत आले | बाळापृरास चरा (> 
£| घरीं il १५ || पुढें आतं दुसरं वर्षी । काय झालें माघमासीं। त्या बाळापुरामी | तें आतां 

अवधारा || १६ H माब वद्य प्रतिपदेस | समर्थाच्या उत्सवास | आरंभ बाळापुरास | बाऊकृष्णानीं | 
घरीं केला ।। १७ || दासबोधाचे वाचन । रात्रीस हरिकोतेन 
Mardi अस्तमानाला || १८ ॥ बाळकुष्णाच्या मनांत | विचार हाची घोळत । पाहूं कसें येतात । * 
+ स्वामी समथ नवमासी । १९ || बाळकृष्णाच्या बचनांनीं । केली marai | आपापसांत S 
#| वगणी | उत्सवा साह्य करावया ll १२०।। एसा थाट बाळापुरा | नव दिवस झाला खरा | 


दोन प्रहरी ब्राह्मणमोजन ।|% 


नववे दिवशीं दोन प्रदरा । अघटित आलें घडून ।। २१ | श्रीगजानन साक्षात्कारी | श्रोते aar å 


e बाळापुरी | उमे राहिले दोन प्रहरी | नवमी तिथी लक्षून || २२॥ बाळकृष्णाच्या द्वारांत । 
४) रामाभषक चालला आंत । लोक झाले विस्मित | गज्ञाननासी पाहुनिया || २३ ॥ म्हणूं लागले 
४ बुवासी | उठा उठा दा वेगीं । तुमच्या दासनवमोसी | द्वारीं पातले गजानन || २४ || त्यावरी 

बुबा म्हणाले | गजानन आले बरें झालें | त्याही संतांचे लागले | पाय माझ्या घरासी ॥ २५ | 






sf) , 
0000 HO 
न 


= 

> 

डु. *. दे म 
$ 











In I Public Domain. Kavik slic OA KEARE Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


MOH GR 


v 


è 





- 





TN 












परी आजच्या दिनीं साची | मी वाट पाहातो समर्थाची | त्या सजनगड निवासीयाची | आतूर 
होऊन ये ठायां 11 २६ ll त्यांचा मसी करार आहे | मी नवमीला येईन पाहे । ती वाणी असत्य 
नोहे | ऐसा माझा मरवंसा || २७ || इकडे स्वामी गजानन | art उमे राहून | जय जय रघुवीर 
* म्हणोन | शोक NÅ लागले || २८ || | 

हा शहोक--आअहिल्या शिळा wat मुक्त केली | 
' पर्दी लागतां दिव्य होऊनि गेली || 

















I 


PIRA ॥ माली त्रिपुंडू उमा साचा । होता गोपिचंदनाचा। नेसलेल्या लंगोटीचा । रंग होता| 
हिरणुजी ॥ ३२ tl ऐसे रूप पाहिलें | ass भरते आठ | प्रेमाचे तें श्रोत as S 
नयनीं संचलें आनंदाश्रु ॥ ३३ || तों ala दिसती गजानन | त्याच्या नेत्रांकारण । कुबडी % 
लंगोटी कांहींच न | त्रिपुंडू शिरींचा जटाभार || ३४ ॥ पुनः त्यानं हताश व्हावें । तों रामदास. 


स्वामी दिसावे | पुनः जो निरखून पाहावें | तों मागुती गजानन || ३५ || ऐसी स्थिति झाली å 


ह VA ॥ ५३ ॥ 
है गजानन | रामदासी प्रेमेकरून | नको गांगरू देऊं मन | तुझा समर्थ मीच असे ॥ ३७ || 


(_. 
Q 


+ 














° 
D 
å 


Q 

* 
> » 
> 


C 
. » 4 . 
ir V í oA 
{ D, plas PG Et END cms fer —— 3193 — RR 
A awaq = my oe > 4 p og 
es > or p . h š 1 
4 < [ “ p 
9 “ fs 
CE) ' 
x > 








® 
è 





Ad 
O AS % 


CRICA 


Fai बापा गडावरी | माझीच वस्ती होती खरी । आतां 'शेगांबाभीतरी । राहिलो be 
$| मळ्यांत | ३८ ॥ तुला सज्जनगडीं दिलें वचन | की दासनव्मात येईन | मी mot 18 
* ह्याचं स्मरण आहे कां? ॥ ३९।। त्या वचनाची पूतता | करण्यास येथे आला आता | द & 





2 सोडोन अवघी चिंता । मीच आहे रामदास ॥ १४० ll TET " आहे. गताय | ko 

| lar आत्म्याला विसरतोस | याला काय म्हणाव s gl at ॥ ४२ HË 
a Ela बासांसि जीणीनि ” तो पाही | ऐसा gå ना भ्रमिष्ट we anata स्थित | ani गजानन (4 

P: Å बाळकृष्णाचा घरून हात | गजानन आले नत इका माया पट Pe. बाय छामली | 
. . Flaga 11 ४३ U बाळापुरी पुकार झाठी | गजानन आल्याचा q मली | = ied | शेवटी 
हि... नो) दुन घ्याया पायांचे ॥ ४४ ॥ रामदासी अवध्या दिवसभर | करीत क NPE ६ 
` Slag होतां तीन प्रहर | स्वप्न पडलें बाळकृष्णा ।। ४५ 1 अरे, गजानन a तोच समजून | såå 
Ty | वऱ्हाडप्रांती | संशय मुळी ना घरा चित्तीं | तो Rat geda | ७२ l ७॥ ऐसे eal 
I: > गजाननाचे पूजन | गोतेचें हें वचन | ८ संशयात्मा RaT” ।। ४ 
| ⁄ 


पडल्यावरी | बाळकृष्ण daar भारी | मस्तक ठेविले senat | गजाननांचे ताळ ll u a 
४ महाराज आपुली लीला | Å ना समर्थे जाणण्याठा | Å घोटाळा ५ ला ma 
(देऊन ॥ ४९ 1 नवमी माझी सांग झाडी | न्यूनता न कांही उरली | अ pe å ae 
på p तणे -घन्प झालों मी ।। १५० l आतां कांहीं दिवस । राहा या बाळाडुरास । हीच $ 


ME, a wa Sas RE ae 
: RR EE EE iin” 
å "3 शिया डर. > Å 


421 


AE Public Domain.Kavikulguru 












å bie 
2 > a + य PR vg si AR i > f~ w 
ae ig st liam ats 2१५५004500 ck u Sl 


Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


ae gc ळा 




















EOC se" ( 


आस । तौ पूर्ण करा हो ।। ५१ ।। महाराज म्हणाले त्यावर । ऐक माझा विचार । कांहीं दिवस 


के 





श्रीगजानन | गेल्यावर | येईन मी बाळापुरा || ५२ ॥ भोजनोत्तर निघून शेले | स्वामी शेगांवासी भले | रस्त्याने g 
॥ ५४॥ |ॐ|न कोणा दिसले । क्षणांत पोंचले शेगांवीं ।। ५३ || स्वास्ति श्रीदासगणूविराचित | हा श्रीगजाननविजय | अ-॥९॥ | 
नामं ग्रंथ । सुखद होवो washa | हेंचि इच्छी दासगणू । १५४ gi भवतु । 
| औीहरिहरापेणमस्तु ॥ 
ka 
r $% A ` * 
j g ॥ इति नवमोऽध्यायः समाप्तः ॥ % 
£ 36 MM * 
se $| ॥ GY I 














प Tre — [का काज qa ज्म 


श्रीगजानन विजय ग्रंथ-अध्याय १०. 






आळ... 


dA et i 








zx Å ” Pe | f 
A अ | JÅ | 
| | 


7 TR NY 
L ; श्रीगजानन महाराजांचे दर्शन होतांच गाय गरीब झाली. 
A 


-0-Tn Public Domain. Kaviku guru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


" pr 
è 


। तौ पूणे करा हो ।। ५१ ।। महाराज म्हणाले त्यावर | ऐक माझा विचार | कांहीं दिवस 
बनोत्तर laud ले । स्वामी शेगांवासी wa l rca et | ee वज 





“6४५०७.” 





to 
1 i 
å 
५.५. 1 
3 3 
at 
; ed 
å ह 
å FE 
4 Í 
Ps i 
AS 
000 
š Ñ 
i Er 
EA 
ie 
ve 
ME 
cal 
3 
| 
JG 
| 
Eo 
4 % 
kai 
ag 
£ 
प 


















६) ° «3 
2e 62.22 Ff 
å «Å 


x 


श्रीगणेशाय नमः ॥ हे अरूपा अव्यया | quae पंढरीराया | सज्जनांच्या बिसाविया VE 

मजला परते Slå नको ।। १ ।। देवा हा दासगणू | नको परक्याचा आतां म्हणूं । माझ्या पातकाचा ९ 
नको आणूं | विचार चित्तां नारायणा ॥ २ ॥ माझ्या करें न झालें पुण्य । हें ठाऊक मजलागून | 
| फार काय तुला बदन | दावण्या मी योग्य नसे । ३ H ऐशी स्थिती आहे जरी । परि देवा am 
करी | ओहळास गोदावरी | पोटीं आपल्या घेतसे ।। ४ ॥ तेसें तुवां करावें | दुःख अवघें निवारावें । % 
पातकाला न sé द्यावें | माझ्या ठायी यत्किचित ।। ५॥। तूं आगिल्या मनांत | अवघेच % 
कांही घडून येत | रंकाचाही राव होत तुझा लाधतां बशीला ॥ ६ U असो एकदां पुण्यराशी । | 
गेले उमरावतीसी | जाऊन उतरले सदनासी | आत्माराम भिकाजीच्या || ७।। हा आत्माराम | 
भिकाजी-सुत | उमरावतीचा असे प्रांत | मोठा अधिकार हातांत | होता त्याच्या ga हो॥ ८॥ 5 
न कायस्य प्रभू याची जात | हा संतांचा प्रेमी अमित | सदाचारसंपन्न गृहस्य | गृइस्थाश्रमी वर्ततसे ।॥९॥ 2 


त्याच्या घरी समर्थ गेले | ते त्यानें सांग vf | मंगलख्नान घातिलें। उष्णोदकानें गजानना Ñ 
॥ १० ॥ उटणीं नाना प्रकारचीं | अंगा लाविलीं साचीं | वृत्ति आनंदली त्याची | संतसहवासें तेधवां ° 










CU IG 


e 


@e 22 2.e 


° 
Ü 


JE 


<. 


U) å 


° 
4 


; + PR 
EISA, ai SR LE 


SRS os (TESE es st ल FA > meen 


In Public D alidas Sanskrit University Ramtek Collec 





॥ ५५॥ 








. श्रीगजानन- 


| | नाम ज्याचें || ३५ MH त्या बाळाभाऊकारण | समथ 






le 





è 
° 





= 


क| यथासांग करावें | पूजन त्याचें येणें रितीं Å १५ ॥ इच्छा ऐसी बहुतां झाली | परी थोडक्यांची |: 
£ मनीषा पुरली | सदनी पाऊलें लागण्या भली | पुण्य पाहिजे बलवत्तर H १६॥ ते sqisqm कः 


CKO 
å 


न होतं । समर्थ गेले तेथें तेथें । कां कीं साधूस अबे कळतें | अंतज्ञाने करून VI ciel ॥१०॥ 





4८ श्रीकृष्ण खापर्डे | अमरावतीचे गृहस्थ बडे | asia त्यांच्यापुढे | ढीग रुपयांचे पडती कीं Il १८ l! 
% दादासाहेब यांप्रत | म्हणत होते बऱ्हाडांत | हा सज्जन भाविक अत्यंत | ब्राक्षण शुक्कयजुर्वेदी 
Sli) १९ ॥ त्याने विनंती करितां खरी | महाराज गेले त्याच्या घरीं | तेथेही झाली याचपरी । |° 
कै समर्थाची पूजा हो ! । २० U गणेश आप्पा म्हणूनी | होता लिंगायतवाणी | चंद्राबाह कामिनी । |: 


ॐ त्याची परम भाविक असे ॥ २१ H ती बोलली पतीला । हा साधु पाहिजे नेला | कसंही करून 
(| घराला | पाहा विनंती करून ॥ २२ U आपुर्ल निष्पाप असल्या मन | याच्या आगमनें करून । ६ 
होईल आपलें पवित्र सदन | भाविकांचा देव असे ।| २३ ॥ गणेश आप्पा म्हणे तिला | वेड 
हागले आहे तुला | हा सदनी साधु न्यावयाला | वशिला पाहिजे बलवत्तर || २४ ॥ पहा | 
| खापड्चोलागुनी | हा साधु न्पावया सदनं | श्रम पडले ते आण ध्यानीं । उगा हट्ट धरू AR 


~ 


|| २५ || चंद्राबाई म्हणे नाथा । हें न पटे माझ्या चित्तां | सांगे माझी मनोंदेवता | सदनीं साधु 


Q 










- 


येतील हो 11 २६ ॥ तुम्ही करा हो त्यांना नुसती | सदनी येण्यास विनंती । गरोबावरी असते प्रीती I 


A 


संतांची ती विशेष || २७ ॥ परि आप्पा बोलेना । छाती त्याची होईना । बोलावावयासी निजसदना । 2 Man 
श्रीगजानन साधूते ॥ २८ ।। महाराज बदले अखेर | गणेश आप्पाचा धरून कर | तुझें किती आहे Ç 


CA) 


9 
ee we 
ô, 


> @ 


OKA 


> @ 


hj 
EC 
è 


z o है 


x 
c 
~ 


? F ४ Å CE 


° ü 
a Ü 


o CaCO 
Ü 


































+ 


laga दूर | तेवढें सांग मला १ ॥ २९ | तुझ्या सदर्नी वाटते यावें | कांहीं वेळ बसावें | x 


¢ अरे चित्ती असेल å बोलावें | भीड न धरितां कवणाची ॥ २० ll ऐसें महाराज बोलतां | गणेश 


CAD 


Slama चित्ता | हर्ष झाला तत्वतां | तो न शब्दे बोलवें॥ ३१॥। सपर्थास नेऊन सदनी । |$ 


CHC 


HCHO 


FCO) 


क| पूजा केही उमयतांनां | आपुला संसार त्यांचे चरणीं | अर्पण केला तात्काळ ॥ ३२ ॥ असो 
an पूजा अमित | झाल्या उभरावतींत | त्या प्रत्येक पूजेप्रत | एक TEA हजर असे ॥ ३३ MH तो 


~ 


आत्माराम भिक्राजीचा | नात्यानं हा होता भाचा । राहणार मुंबई शहरींचा | तारमास्तर असे कीं 
॥ ३४ ॥ तो रज्ञा घेऊन मला | उमराबतीस होता आला | भेटण्या आपुल्या मामाला | बाळामाऊ 


* 


चें लागलें ध्यान। म्हणे ऐशा साधूचे चरण | 
> सोडून कुठें जाऊं नये U २६ ॥ प्रपंच अवघा अशाश्वत । त्यांत कशाला MÅ चित्त कला आज- x 


i 


Ü 


ॐ | पर्यंत | तोच आतां पुरे झाला ॥ २७ || कांहीं असो आजपाढून | मीन सोडी त्यांचे चरण | AAAS 


%|टाकून | विष प्याया कोणी जावें ? || ३८ । म्हणून प्रत्येक पूजेला | बाळामाऊ हजर भला | होता 
क बुध हो राहिला | दुसरें न कांहीं कारण ।। ३९ ॥। असो कांहीं दिवसांनीं | शेगांवीं आले 
j परतोनी | मळ्यासी न जातां जाणी | आले AKG मोव्याच्या । ४०॥ त्या मंदिराच्या åa । 
% एक्‌ जागा होती ओस । गजानन पुण्य पुरुष | येऊन बसला ते ठायां ॥ ४१ I बातमी महाराज 
£ आल्याची | कृष्णा पाटला कळली साची | त्यांनीं जागा मळ्पाची | सोडली å समजले || ४२ | 


| 
म्हणून आला थांबत | त्या ओस जागेबरी सत्य | महाराजा करून दंडवत | अधोवदन बेसला ।। ४२॥ 


2 
<> 
ê; 


è e> 


CHOC 


+ 
2 
+ 


> eo 


(Å 


$ 












<. 


> 


$ OO — 


Ú 
° 
` 
9 


CC 











५४८५ 


PRAF नी A X> 2 


® 9 
YC 22 © 





° 
Å 
Å 
à 


~ Wm 


EEG 


<. 


P 


. 
+ 
å 
hj 
e 
° 
à 

9 


- 
> 
hs 

= à 


jr 


ERE IE CO IIS = s 
- —a s a - 


mu sé = 4 Rr if: aa ~~~ 
Po s s: s 249७8 = a 
d 


Nl AE på n Kavik Thad RE TETT LAR atd, U E E ds “s 
५ ib "Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Col 


— rs 
५-९2-५०१7. = aaa. 











न — x s. 
झु gem 


ecion 








| 
| 
| 
| 
| 
| 





श्रीगजानन- 


॥ ५६ ॥ 











V = के SE Å 


* 
as AN ५५७५ 


Bl X S oe 





PG 
pe 


¢ 9 
EH 
OS AD 


— डोळ्पांतून वाहे पाणी | खंड त्याला नसे जाणी | वख टाकले मिजबोनी । त्या अश्रूंनी छातोचें 
$l ४४ || ते महाराज वदले पाटलाला | ऐसा कां रे रडशी भला ? | शोक कोणता तुला 
Faret | तें वेगें सांग मज ॥ ४५ || पाटील बोले त्यावर | जोडून आपले दोन्ही कर । |£ 
#| महाराज मळ्याचा अव्हर | कां हो आज केलात हा? ।। ४६ H ऐसा अक्षम्प कोणता | अपराध ९ 
झाला सांगा आतां | माझ्याकडून ज्ञानवंता । मो लेकरू आपलें असे ॥ ४७ | ही देशमुखाच्या 
बाजूची | जागा आहे बघा साची | एका माळ्याच्या मालकाची | येथे तुम्ही राइ नका || ४८ ।।|% 
; मळ्यांत मजी नसेल जरी | तरी चला राहत्या घरीं । तें खाली करितों सत्वरी | तुम्हांसाठी = 
$€ दयाळा || ४९ 11 का Bt तुम्हांबांचून | मला न कांहीं प्रिय आन | Š कळलें वर्तमान | अवघ्या 
पाटील मंडळीत || ५० || तही तेथे धांवून आले | महाराजा विनवू लागले | निजसदना 
याया भले। इरी आणि नारायण ।। ५१ ।। महाराज बोलले तयासी। मी जो या जागेसी | न 
येऊन बसला आज दिवशीं | ते तुमच्या हितास्तव । ५२ H तं पुढें येईल कळोन | आतां न का 
भाषण | वाद दोघांचें निमूलन । करोल हे Aae नका || ५३॥ जितके जगीं जमेदार | तितके न? 
कारेती विचार | मागचा पुढचा साचार | हेंच उणें त्याच्या ठायी ।। ५४ || जा बंकटलाहासी | T 
क) पाहून आणा वेगेसी | मी da तत्‌ ग्रहासी । तों नाहीं रागावला ॥ ५५ H å कां हें त्यासी * 
ॐ) विचार | माझी कृपा तुमच्यावर | आहे तीं न ढळणार | कोणत्याही कारणांनी || ५६ || बंकटलालही < 
छ आठा तेथ | Ve लागला समजूत | यांच्या aller मळ्यांत । तुम्ही बांना नेऊं नका ॥ ५७ ||| 


1५ 
(2 
Ty 
+ 
t 
ç 





CN) 
© 


eo> NN Nd 


CA) 
A 


EG 


$ 


2 


>e 00 OCH OCG 





Q 
> 2 
4 


oe 


9 
4 


$a 
à 


oa 4.» O 
b co ao IC 


e 4) 


W 


. ° 






माझ्या घरून जेव्हां आले | तेव्हां सांगा मी काय केलें | आपण आहोत त्यांची बाळ | ते|: 
सारखे अवध्यांना ॥ ५८ ॥ सखाराम आसोलकर | आह मनाचा उदार । तो जागा दण्यास |° | 
£ इनकार | करणार नाहीं बाठतें ।। ५९ |) सखाराम दइर जागा | पुढचे करूं आपण बघा ||: 
| म्हृणजे अवध्यांस यांत भागा | घेतां येईल सहजची ।। ६० || समेट अवध्यांचा होऊनी | मठ 
बांधिला त्या ठिकाणीं | परशराम सावजींनीं | मेहेनत घेतली विशेष || ६१ ।। समथांच्या बरोबर | 
। निस्सीम भक्त होते चार | भास्कर, बाळाभाऊ, पितांबर | उमरावर्ताचा गणेश आप्पा । | ६२ |l 
रामचंद्र गुरव त्याचपरी । राहात होता बरोबरी | हे पांच पांडव, हरो | गजानन TA लागले 
2 ॥ ६३ ।। वृत्ति बाळामाऊची | आतिविरक्त झाली साची | पवी न त्यानें नौकरीची | केली 
७ यत्किंचित आपुल्या ॥ ६४ ll पत्रें येती वरच्यावरी | बाळामाऊस यण्या att । परी परिणाम | 
अंतरी atia त्याच्या होईना ।। ६५।। भास्कर म्हणे गुरुराया | हा सोकला पढ खाया। 
å म्हणून ना इच्छी जाया | आपल्यापादन कोणीकडे ॥ ६६ ıl तुम्हां द्यावा याते मार | म्हणजेच हा 3 
जवळ करील घर । रत्न चौदावे पाहिल्याबिगर | हा येथून eat नसे ॥ ६७ ॥ लकरडोवांचून | 
माकड | पाहा न होई कधीं घड । मोठमोठाले ते पहाड । भिऊ लागती amet || ९८ ॥ |5 
एकदां बळेच घालवून । दिलें बाळाभाऊकारण | परी तो आला परतून । राजीनामा देवोनिया 
। ६९ H बाढामाऊ शेगांवासी | येतां भास्कर बोठला त्यासी | को रे आम्हा त्रास देसी ? । ५ 


`ç येऊन वरच्यावर ॥ ७० || ओढाळ बैल Renn । पाहे पडाया निरंतर | त्यास जरी | 


+ 
oS 
+ 


SOS 


® 
å 
+ 
c 
å 


£ 


WN HN HN. 
AN 







< 


y. ४ Xy. Se 


2¢ YC 2° 42¢ OC X CN CDC DC 


y Oe N 


Q 


PAP APIS AE AY * 


O 
(2 
Ü 
9 







å 


A 


å å è 


"र dn न न्न्‌ 


4 





- 


< 





= — = + 
= f. kf" —- 
उ RT Ç 


*=07In Public Don 





विजय | 
अ. ॥१०॥ . | 


॥ ५६ !! 























Å दिला मार । तरी तो पेई तेथ. पुनः Not || तैसी छोचटा तुझी Då] तंतोतंत निश्चिती | झाली z 
४ जयाला विरक्ति | त्यानेच येथे यावे रे ॥ ७२ ॥ हैं अहंकाराचे भाषण | समथो न खपले जाण |z 
त) त्यांनी भास्कराचे अज्ञान l निवटाया कृत्य केले ऐसे OR H एका grenen gmt । |$ 
भली थोरली छत्री होती | ती गजाननें घेऊनी हातीं | बाळास WE लागले ॥ ov || मारता | 
mat मोड़ली | बुध Å så थली मग एक सोडी घेतली | aria छाठी वेळूची H ७५ Il 
ea मारणें सुरू केले तें पाहादां लोक भ्याले | sl कांही पळून ÅS | सोडून त्या घडाला 


PH ७६ H परी बाढाभाऊ तसाच पडला | समर्थाच्या gå भला | फेर म्हणती असेल dat | 












अ. ॥१०॥ - 














समर्थाच्या समोर | बोलण्या छाती होईना H ७८॥ तीही काठी मोडली खरी । बाळामाऊच्या द 
पाठीबरी | मग तो कंटाळून अखेरी | तुडवूं लागले तयाला ॥ ७९ Var का तो ga | साती Å 
तुडवितो साचार | तेसाच केला प्रकार | महाराजांनीं तुडविण्पाचा H ८० ॥ सी हा प्रकार gy B 
ær । शिष्पसप्ुदाय पळत सुटला | कोणी गेले बोलावण्याला | त्यांच्या massa? | 
ikai || ८१॥ बंकटलाल, कृष्णाजी | धावून आठे मठामाजीं | समर्थ हात धरण्या राजी । ६ 
कोणी तयार होइना ॥ ¿Q H बंकटलाल म्हणे भीत मीत | समर्था ही आपुला भक्त | पुरें झाले 

















SE 
$ 
å 
é 
(५८८ 


O 


À 
9 
> 










š 2 
याप्रत | आतां ऐसें तुडवणें ॥ ८३ H ऐसे ऐकतां भाषण | समर्थ बदले slem | हें असंबद्ध ° ॥५७॥ 
भाषण | का करितां कळेना HU ८४ ॥ मीं न वाढासी मारिले | नाहीं तयासी तुडविले | निरखून e 
= | ) 
” ka 
|| | पहा चांगलें | म्हणजे येईछ sad ॥ ८५ || महाराज म्हणाले बाळासी | 33 वत्सा वेगेसी | 
å या आलेल्या मंडळीसी | आंग तुझें दाखिव ॥ ८६॥ ऐसी आज्ञा होता भला | बाळाभाऊ उडून 
l : बसला | लोक त्याच्या अंगाला | पाहूं लागले निरखून ।। ८७ ॥ तो वळाच नांव नाहीं । real 
| न amd कांहीं | तो पहिल्यापरीच होता पाही । aa आपुल्या आनंदांत Då ॥ त्यायोगे 
| | भास्कराला | बाळाभाऊचा अधिकार कळला । मग तोही ना Gat बोलला । igs बाळासी å 
| I ८९ ॥ सोनें कसासी उतरते । तेव्हांच त्याची किंमत कळते | आश्चर्य झालें aneti | तो प्रकार ; 
| [ पाहून ।। ९० ॥ सुकलाल नामें आगरवाला | होता बाळापुराठा । श्रोते त्याच्या ARRET | गाय £ 
| Slog are होती ।। ९१ ॥ तिनें गांवांत फिराबें । gemaai तुडवावें | सशक्तांसी हुंदडाव | 
Í : गाने कीं आपुल्या || ९२ ॥। वाटेल त्याच्या दुकानांत | गाईन RA अवचित | घान्याचिया 
| ३ ठोपल्यांत.। तोंड आपुलें rag || ९३ ॥ वाटेल तितुकें यथेच्छ खावे | राहिलेले नासाबें | hø x 
|| å तुपाचे wierd | पिंप अंगाच्या धक्यानें ।। ९४ ॥ घरं बांधून ठेवितां। चन्हाट तोडा त्य हां | 
| $ म्हणतां | सांखळीसी आणिली लघुता | बांधतां त्या गाईने ॥ ९५ || ती गाय नोव्हे वा rs Lå 
|| | | बाळापुराकारण | लोक गेले कंटाळून | त्रास सोसितां तियेचा ॥ ९६ H गाभण मुळींच होईना । Å 
i 





कास कधींच करीना | कोंडून ठेविता राहोना | घरामाजी कोठडी ॥ ९७ ॥ ठोक म्हणती i 
तुकलाठाला । दे या खाटकास गाईला | किंबा मारून टाक तिठा | दच गोळी घालून ॥ ९८ || Š 

5 सुकलाला म्हणे लोकांसी | grå मारून टाका तिसी । वाटेल त्या प्रयत्नांती | करून या विबुध $ 
å x Få 
x 


Fe Ax 





= SS 


me sss SENERE फट: NEI 
TETTE = F W; T. —— Oe 





गाल Domain. Kavikulgurt guru K calidas Sanskri 


in) 2 EE DE PET Bí t T Ramt PRE ki C 4 कढ... RE Fo met 2 F gä 
niversity Ramtek Collection 


























(2 


हो USS || एका पठाणानें तिला । मारण्याचा यत्न केला | गोळी भरून बंदुकीला । टपून eng 


AN 


श्रीगजानन-|ॐ| योता हो | १०० ॥ å कसे काय कोण जाणे | कळलें गाईकारणें | तिनें येऊन शिगानें | पठाण Å विजय 


॥ ५८ ॥ || पाडिला उताणा 11 १ ॥ मी परगांवा नेऊन | दिली होती सोडून | परी ती आली परतून । त्याला ç 


OCI 


£सांगा काप करूं १ ॥ २॥। ऐसें ऐकतां लोक म्हणती । आतां याला एक JG | गोविंदबुवाचा e 


° 


| घोडा म्हणती | समथीने गरीब केला ॥ ३ || तुंही या गाईला । घेऊन जा शेगांला | अर्पण 2. 


Sled समथीला | म्हणजे अवघें संपले ।। ४ ú साधूस गाय sms । पुण्य तुला लाभेल साचें । ल: 
आणि संकट ang | टळेल बापा त्यायोगें || ५ ॥ Š अवध्यांस मानवे | गाय नेण्याचे ठरविठे | < 
2 | तिला धरण्यासाठी केलें । प्रयत्न नानापर्राचे ।। ६ H एकही यत्न. नाहीं फळला | शेवटीं एक्या | 


* पटांगणाला | हरळकुंद्याचा ढीग केला । सरकी ठेवली शेजारीं || ७ U ती खायालाशून । गाय |: 


छ 
Q 


4६ आठी धांवून | ती येतां फांस टाकून । धारिली दहावीस जणांनीं ।। ८ || साखकदंडानें बांधून 2 


Plug | गाय घातली गाडीवरी | आणिली शेगांवाभीतरी | गजाननासी द्यावया || ९ ।। जवळ |% 


(2 


१ शेगांव जसें जसें । येऊं लागलें तसें तसें । स्वमावांत पडलास । त्या गाईच्या पालट ॥ ११० ॥ | 
£| समथांपुढें daia | गाय झाली. दीनवाणी । तिनें लोचनी आणून पाणी | पाहिले त्या पुण्यपुरुषा 4८ 


` 


BE ११॥ महाराज म्हणाले अवध्यांना | हा काय तुमचा मूर्खपणा । गाईस ऐशा यातना ।|% 
देणे कांहीं बरें नव्हे || १२॥ चारही पाय बांघलेत। गळा साखळदंड लाविलेत । शिंगांचीही |: 


तीच गत | केही च-हाटें काथ्याच्या || १३ U ऐसा मोठा बंदोबस्त | शोभतसे बाविणीग्रत | ही 


A 9 

é 

() 

> 

CE à 
5४० 

ô 

() 


ROCA < 


- 


ae SE 20 2S Oe Oe 2 


> 
> 
> 
C 


9 
G 

















% गाय बिचारी साक्षात्‌ | तिला न ऐसें करणें at U १४ ॥ अरे खुळ्यांनो, ही गाय | अवशा % 


- 
på b 


जगाची आहे माय | तिला बांधिलें हाय am | केवढा कठीण प्रसंग आला ॥ १५ ॥ तिला | 
आतांच करा मुक्त । ती न हुंदाडी फोणाप्रत । परी लावण्या तिला हात | छाती कोणाची होईना * 
॥ १६ HU जो तो पाहून मागें सरे | तेथ समर्थ आले at । आपुल्या त्या पुनीत करें | बंधने ç 
तोडिलीं घेनूची I १७ ॥ बंधने अवघीं तुटतां våt | गाय गाडीच्या खालीं आली | पुढले पाय Z 


A 


टकती झाली | समर्था वंदन करावया U १८ ॥ खाली घाळूनिया मान । प्रदक्षिणा त्या HEAT 


तीन । समथौचे दिव्य चरण । चाटूं लागली जिभेने || १९॥ ऐसा प्रकार तेथें झाला | तो 
अवघ्यांनीं पाहिला | समथोच्या प्रभावाला. । शेषही ad THAT ।। १२० ॥ समर्थ म्हणाले AAT । |: 
बाई कोणा न द्यावा त्रास | तूं या सोडून मठास | कोठेंहो जाऊं नको ॥ २१ ॥ एसा घडता | 
प्रकार | अवध्यांनी केला जयजयकार । उच्च स्वराने त्रिवार | समर्थाच्या नांवाचा ।। २२ ll 
£| बाळापूरची मंडळी | बाळापुरा निघून गेली । गाय तेथेंच राहिली I शेगांवासी मठामध्यें ॥ २३ VG 

त्या दिवसापासून । ठावे न तिला ae - जाण । सुज्ञ घेनूचे अवघे गुण | तिच्या ठायी पातले |% 


8 


|| २४ H अजून त्या शेगावात | तिची संतती नांदते जे कांहीं वदती ब्रह्मवेत्ते । तेच येते घडोन 


<= 
2 


UTC NN) 







= m ipu a a. aaa 

oe ia nS 

ETNE 
h 


n Public Do 


eer: » 
ट» 

fon 
I 


अ. Wott 


st ५८ " 




















श्रीगजानन- 
॥ ५९॥ 


९ 


बाई 


जाड 
|g ve र 


(| अबे; वतेमान l कळविले. -रोकांसागून 1 आंब्याचा, Å प्रसाद. म्हणून | दिला समर्थेः मजलागी || ॥ ५९ U 


> 3 , 


x 


et llan आज्ञा केली बरीः। खाऊं + घाला: जत्पादरी | आंबा ER निजकरी | आपुल्या Å 


e 
ô 
u ' 
$ 
3 
vI 
$ 
; 
e 
CE) 
42, 


Å x $ 
j e t y Ñ 221 पा RR ER A š _ Cun od 
51 AEG > > 3 NE १92 ER RE SE TNS 7.६९. ८५३ 
i ad! ¿+ + 14580, FcR SET: PR EE as Se STS र < - ~= 
š thee oie -- T ~ Æ = i 
ë aii द ° « å 
$ i,k 

















y 


है; त्या; qara HYRE त्याप्रमाणे: मीही, फे 


* 


| 
€ निर्धद ~ 43 | * Å 
कथन केले. । शारंगधर म्हणे 
P faga कथन केले! | शारगधर.: म्हण: 





कै | घाबरले । जे: ते Ag arts च्या EN if SN MS) 
॥% सब्य । रेच होऊन! अकस्मात । मऊ होऊन: गेलें ati) ४८:॥ शोच्यावार्ट व्याधि, भेली रह | 
Slats आठी /) see så SÅ झाली |: प्रकृति "लक्ष्मणाची ॥.४९ ll निसगोच्या 


| । कृपा देवसंतांची || १५०: || 


#| ठविले:-सत्य-। महाराज बघून „ त्याप्रत .। | 
उरले. Lan kusqa Dar MASS ।!:लूक्ष्मणा BA, चाळे l दांभिकपणाचे करूं. नको | 


gd मला. RE वं. आपलें, घर. । आतां. उघडी xm l ` फेन, देई रस्त्यावर । aqe 

















sas. S= — ame Ga ENERSEN Fe Renn a 
as —— ———- य a a br 
i — ENT — grr rer — or 











main. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek 





“siwk ki f TT s qz 
ee TE - xs ag “ 














कुलपें येघवा || ५७ || लक्ष्मण कांही. न बोलला। मौन धरून बेसला । परी समर्थ आग्रह घरिला | 
खजिन्याचें दार उघडा ।। ५८ ।। मीत भीत मोकळें द्वार । केलें त्यार्ने अखेर | खजिन्याच्या उमऱ्या- 
वर | स्वतः जाऊन बैसला || ५९ H आणि म्हणाला महाराज यावें | वाटेल तें घेऊन जावें | ऐसें 
x बोलला जरी बरवें । परी अन्यभाव अंतरीचा H १६० ॥ हें त्याचं दांभिकपण | समर्था आहें | 
कळोन | बहुरूप्याचे राजेपण | कोठून टिके बाजारी ! ॥ ६१ H जेसे कडू वृंदावन | वरून पाहतां 







विजय 
अ. ॥१०॥ 


उपाशीं निघाले पुण्यरासी | दांभिकाच्या सदनासी | संत न होती तृप्त कदा ll ६३ H तेथे x 
त्याच्या घराची | वा घनदोलतीची | गरज समर्था नव्हती साची | ते वैराग्याचे 
“सागर ।। ६४ ॥ परी तो जे कांहीं बोलला | त्याचा सत्यपणा पाहिला । खोटंपणाचा am 
x आला | म्हणून भेले उठोन H ६५ H जातां जातां बोलले | må माते म्हणसी भलें IG 
भोग आतां त्याचीं फळें | माझा उपाय त्यास नसे H ६६ ।। मी कृपा करावया | आलों होतो Å 

या ठायां | याहीपेक्षां दुप्पट द्याया । परी तें न तुझ्या प्रारब्धी ।। ६७ U तेंच gå झाले सत्य | å 

कॅ) एका सहा महिन्यांत | अवधी लक्ष्मी झाली फस्त । त्या मिक्षची वेळ आठी ।। ६८ H म्हणून 

9 श्रोते परमाथात | खोटेपणा न खपे किचित्‌ | याचसाठी हें चरित्र | समर्थं घडून आणिलें ।। ६९ Il 
"श्रीगजानन चिंतामणी | त्या गार काय शोमा आणी ? | बा सुबणालागुनी | qq का कथिलानें १ | 

|| १७० || सस्ति श्रीदासगणूबिरावित | श्रीगजाननावेजय नामे ग्रंथ | सदा भाविक परिसोत | all | ४? ॥ 
कल्याण SEAT || १७१ ॥ शुमं भवतु ll श्रीद्रिदरापणमस्तु ।। इति दशमोऽध्यायः ama: |) 


* क केँ के: | 
ee =. ND ed 


श्रीगजानन विजय ग्रंथ-अध्याय ११ 


EE 


TES f 
ki v wtw 

५ m 
F." 


+ A yx 





— — IE POE < Os EJ ee = 
kid EN pee maen — Terr — — Ys i 








ge 7 sac SIRE Ti - Ty — = 


CO hh 0 In Public Domain Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 




















न बेसला | परी aw आग्रह घरिला I ; 


År उ 


“ETT = TF: 




















श्रीगणेशाय नमः ॥ हे ओंकाररूपा पशुपती | हे भवानीवरा दक्षिणामूते | satsa all 
| विभूति | तितकी रूपें तुझीं देखा ।। १ ॥ gå रूप जें निराकार | जेणें हें व्यापक चराचर । जे š 
वैस्वी आधार । अविद्या माया प्रकृतीला ।। २ ॥ तें स्वरूप जाणावया | अशक्‍य आहे देवराया । २ 
म्हणून तूं करण्या दया | सगुण रूपं घरलींस l| ३ ॥ जैसे ज्याला वाटत | तैसे तो तुळा भाग देव । ८ 
ange gasa | भिन्नत्व ये ना कधींही ॥ ४ ।। शैव तुला शिव म्हणती | ब्रह्म बोलती वेदान्तो | 
ह| रामानुजांचा सोतापती | वैष्णवांचा विष्णू Å ।। ५ ॥ उपासनेप्रमार्णे । नांवे मिळाली तुजकारणें $ 
परी å अभिन्नपणें | सवाठायींच गवससो ॥ ६ H तूं सोमनाथ विश्वेश्वर | हीम केदार ओंकार | 


५ 


Å क्षिप्रातटाकी साचार । महांकाल तूंच कीं ।। ७ ।। नागनाथ वैजनाथ | घृष्णेश्वर वेरुछांत | त्यंबक 







तुला म्हणतात | गोदावरीच्या तटाकी || ८ ।। तू भीमाशंकर | माछिका्ुन रामेश्वर | तूं गोकणरूपी |e 
शंकर | Å महादेव शिंगणापुरों ।। ९॥ त्या अवध्यांकारण | असो माझें साष्टांग नमन | 


माझ्या त्रितापांचे इरण | शीघ्र करी Radd || १० || देवा तुम्ही Hauer | क्षणांत धनपती 


सदनासी | समर्थ आले दुसरे वर्षी | त्या बाळापुरासो | दासनवमीकारणं ।।१२॥ सुकलाल बाळकृष्ण | 
४) या बाळापुरालागून | निःसीम भक्त होते दोन | त्यांची सरी न ये कोणा ॥ १२॥ यावेळी 
बरोबर | होते पाटील भास्कर | बाळाभाऊ, पितांबर | गणू , जयदेव, RAER || १४ ।। उत्सव | 
दासनवमीचा | सांग झाला तेथ साचा । देवयोग भास्कराचा | तेथेंच आला आंढवून ।। १५ || 





k 


Ç 
pe 
Å 
% 


rer i ie nn ७०००-०० 


SSS Se 








—rm- +---* 











ALTA HR Doe 


ic Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





9 काम न्स = 2770. IRR! bi“ rT 





he Xk. De å C Sy 


Plow. gå Reads. MER येऊनः चावले L qa लो, इतर: भ्याले; म्हणती, आतां at 
श्रीगजानन- है| पिसाक्ेल 4) १६:॥॥ SAA sqa व्यावहारिक मास्करासी केले: देख ,। कोण: म्हणती निःशंक । कः 
हि डॉक्टरा mer. बोलांवगे ll, VOM) भास्कर म्हणे, W अवसरी. । वेद्याची | ना. जरूर Å | 
माझा डॉक्टर. आसनावरी:॥ बैसला आहे ASAT Led RE मजला: त्याव | ga अवघं 


> s 


k mad | ते. सांगतील. तें SRT | आपला हेका करू 180 Ad गजाननांचे समोर-॥ आणिला 


महाराज वदले daa) ger, वेर आणि MA š कोणासी चुकेना IRAE सुकलालच्या ५ 


NE >... 


å गाईठायीं द्वाउपणा जो होता. पाही | t या भास्कर लवलाही Ant दवाड़ेला:॥ २२ ॥ ते. तिचे | 


"| दडपण} कुत्रे येथें झाले जाण । तेंच-जावलें येऊन | qt पाटील! भास्कराला RR [तिचा हरण्या 5 


॥% द्वाडपणा | मशी यानें केली. qar at प्याबया, दूध “जाणा.। ऐसा, भास्कर wass 1139 UE 
[S aa fat वाटले, गोड | mat कां. रे,चाललें.जड | AR 
तुला :१-।॥॥ २५ U हे.कुत्रे निमित्त झाले | तुझं, आयुष्य gå 98 sat qas प्रयाण केलं | 





da: पडदा, आड I वांचवू का मो सांग |: 
š mt सोडून सृत्युलोकां LAS AL जरी इच्छा असेल-मर्नी | बांचण्याची -तुजलागूनी-॥ तरी ak Å 
gaat: | रक्षण den करीन ।। २७:।। परी: ती : होइलउसनवारी RYE बाळा खरी । 


~ a 





| या'अशाश्वताच्या बाजारी. | देणे घण चालत १), २८, lla sal झडकर |-काय: qar विचारः | 
कि ऐसी कधी ना. येणार: । ae ती. जाण? तुला; || २९.॥८ भास्करः; बोले | त्याबरीः।: मी अजाण | 


< sp € 2 
` U å å ` 
r 5 
d 
a Å f 









| ATA असेल अंतरीं 1 आपुल्या. तेंच Kat ३० || ISU अवघे kal माता एक I 
Sama । ऐसे एक्या: sanka श्रीतुकोबा ॥ ३१ et | आपलें: SHS | म्हणून विनंती 

Flama करूं? । तू अवध्या:ज्ञानाचा सागरू | अबघें कांही sad तुला NAR VI UG ऐकतां 
भाषण ।'संतोषरे गजानन | खऱ्याप्रती aq et बोलतां होतसे 11-33 || कोणी : म्हणाले |% 
गरुराया मास्करासी वांचवा सदया। याः कुत्र्यापादनिया L तोःआपुलाःमक्त असे 38 || महाराज 
॥% म्हणती त्याकारण । हेंच तुझ अज्ञान । अरेः वेड्या जन्ममरणः। होच gƏt आति असे || 3 FR 
कोणी, मरे नः कोणी । हे जाणावंधालागुनी-1परमाथोचा| उपाय जाणी. | nest कथन. केला 
ES ३६ ॥ त्याचाःउपयोग करावा | मोहः समूळःसोडावा revet भोगावा । निमूटपणे इंच बरें । 
Dava संचित-प्रारूध-क्रिपमाण': : हें, मोगल्यावांचून L या:बद्ध ¦ जीवालागूनः। सुटका होणें 
| ° मुळींच AIS पूंवेजन्मी S wa U तें या sat सोगावें।। “आणि तं भोगण्यासाठी यावें 1 
sar ar सिद्धान्तः å ASA जन्मीं ÅTTE पुढच्या जन्मासःउरबावें | असे किती 
कि सांग घ्यावे । फेरे: 'जन्ममृत्यूचे १४19 oe BARA | भांस्कराचें:न उरलं सत्यः] तो 
अवघ्यापून “RISI सुक्त: सो्षास जायाकारणें! ।।:४१:॥ म्हणून आग्रहः करूं नका। मागे त्याचा 
आडवूं नका.) काय“ भास्करांसारखा | मक्तराणा! जन्मेः get l ४२ ॥ Gasa åå 
Få होते निधोरी | म्हणून: å या बाळापुरीं | चावते 'झाले.<भास्करास ll ४३: H ' त्यानें अवघा 
आपुला ॥.डाव येथें! सांधिला ।-तेसा: जरी श्लेष “उरला 4 Ww मनीं! भास्कराच्या ॥४४ Meta 





vå 
3 


ç त्प्र ç 
CI OG DS ese se 
Kêr oy 70 









° 
Ld) 


KOG bo 
oO 


a Oe AQ 
5 


v 


HH” 
å 





2 


bb ab 
Ae se ts य 





— — 


CD. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 








+ 
+ APA 
å 


॥ ६१ N 


ria 


















(2 v 


CHUN I NIX) ære | 





® 


त्याचा द्वेष | कारण पुर्ठाल जन्मास | कारण होईल भास्करास | दावा आपुला उगवावया å 
४७७७ Å bed re = . sv : ~ 

|| ४५ H म्हणून पूर्वजन्मींचें वेर सरलें। या आतां न कांहीं शेष उरलें | मास्कराकारण भले ।(%| विजय 

अवघ्या उपाधि निरसल्या ।। ४६ ।। आती मो इतकेंच करितों | दोन माहिने वांचार्वतो | याला Å अ- ॥११॥ 


() 


CK 


न पिसाळ देतों | श्वानाविषापाखून 190 || तें न मी केलें så | हा जन्मास येईल पुन्हां परी |Ë 
दोन महिने भूमिवरी । उरले आयुष्य मोगावया || ४८ || ऐसें ज्ञान ऐकिलें | a कित्पेकांस ८ 
नाहीं पटलें | मात्र बाळाभाऊ आनंदले | त्या बोधातें एकुनी ।। ४९ ।। भास्करा, Å धन्य धन्य । 9 
संतसेवा केलीस पूर्ण | चुकलें तुझें जन्ममरण | काय योग्यता वान्‌ तुझी १ ।। ५० H ऐसा प्रकार 







॥ ५१ ॥ बाळापूरची हकीकत । सांगे प्रत्येकाला इत्यंभूत | माझी विनंती जोडून हात | da 
तुम्हां भास्कर म्हणे ॥ ५२ H महाराज लाघले शेगांवा। याचा विचार करावा। या कोर्तीचा 
lamer ठेवा । सांभाळा स्मारक करून ॥ ५३ H त्यांना स्मारकाची जरूर नाहीं । å 
| पुढीलांसाठीं पाही | å स्मारक साक्षी देई | त्यांच्या अम्रोल साधुत्वाचो ।। ५४ ॥। 

पाहा आळंदीस sma | समर्थ सज्जनगडावर | पवित्र केलें देहनगर | त्या तुकोबा- 
` रायानें ॥ ५५ H त्यांची स्मारके त्या त्या ठायां | ठेविली भव्य करूनिया | तोच पंथ 






Al 
$ 


॥ ६२ ॥ 





< å cs 
3 x 
—— बन... “y — renee apunpa? 3 wana भर पे ला ESD m “ sn pe Senk EM adalat क ०20७५४0 a 
Y Y >. ! 


+ 
- 

4 
q 
o 


£| रो शंका येत चित्ती | हो म्हणण्याची यांची मला ।। ५८ N त्यानें एकदां ud केलं | अवघ्या 3 
x लोकांस AAS । एक्या ठायीं मठांत भले | महाराजांच्या अपरोक्ष | ५९ | बंकटलाल |ॐ 
Z पाटील हरी | मारुती चंद्रभान कारभारी | जो खंडूजीच्या दुकानावरी ॥ होता कारमार करीत 
$1) ६० || श्रीपतराव वावीकर | ताराचंद साहुकार | आणिक मंडळी होती इतर | नावें कुठवर 
ॐ सांगावी १? 1) ६१ U मिळवूनिया त्या. लोकांला | ART पदर पसरीला | माझा आता संबंध उरला l 
aa महिनेच तुमच्याशी 1183 ll माझ्या मनीं ऐशी आस | समथाचं स्मारक खास | भव्य व्हावं 
42 बऱ्हाडास | या शेगांवाभाझारी ॥ ६२ ll तुम्ही हें करितों म्हणा | तेणें आनंद माझ्या मना Log 
# होऊन gå करीन गमना । मी वैडंडाकारणें ।। ६४ ।। संतसेवा कधीही । अनाठायी जाणार नाहीं | Z 
& इच्छा जयाची ज्या ज्या होई | ती ती संत पुरावेती ॥ ६५ ll स्मारक ऐसे करावे | अवध्यांनींच lag 
ओ बाखाणावें | पाहून त्या Ser | प्रत्येकानें आपुल्या मनीं || ९६ H एसंच स्मारक करण्याची x 
aqa वाहा समर्थाचों | ही AAR अखेरीची | माझी तो मान्य करा ।। ६७॥ त अवघ्यांनीं |$ 
कबूल केलें | meet स्थोरावठें | यायोगें तें चित्त ae | रुखरुख मनाची संपली ll ६८॥ |ॐ 

उत्तरोत्तर आनंदवृत्ती | भास्कराची वाढत होती | जेसी dat आनंदती | पुढील सणाच्या आशेने कः 

| ६९ || माघ वद्य त्रयोदशीस | महाराज वदले भास्करास | चाल ऽपंबकेश्वरास | जाऊं आपण |: 

“| शिवरात्रीला || ७० ॥ दो घ्यंबकराजा कर्पूरगौर । मवमवांतक भवानीवर | जो आहे झाला स्थीर IA 
| दावरीच्या aar ।। ७१ ॥ तें ज्योतिठिंग मनोहर । करी पातकांचा संहार | नको करूस आतां | ç 


å 
, 
* 
å 
LÅ. 
CE) 
4 
|) 


> 
> 













ko m= sr 


४ eH å = denn EE मागा लल 
Ce CO In Publi sår Ese 










































८ 5 = ak pl 
Se ae ae TE 
ERFA 


g 9 r 





(६५१९६) 
$ 


Psat | जाऊं शंगास्नानाला H ७२ H भास्करा, त्या त्यंबकेथरी । पहाड एक जह्मगिरी | 
धीगजानन-|%/ जेथें औषधी नानापरी | बहुसाल असती उगवलेल्या ॥ ७३ | त्या ब्रह्मागिरीवर स्थित | 
॥ ६३ US आहेत पहा गहनीनाथ | ज्यांना आहेत अवगत | गुणधम औषधीचे ।। ७४ || बेड्या कुत्र्याच्या 
$ विषावरी । तेथें ओषधी आहे खरी | तिचा उपयोग सत्वरी | करून पाहूं येघवां || ७५ ॥ 
ॐ भास्कर म्हणे गुरुनाथा | आतां ओषधी कशाकरतां ! तुमची आहे अगाध सत्ता | औषधीहून |: 
ॐ आगळी ।। ७६ 11 आपुल्या कृपेनें भलें | विष बाळापुरींच Mas | आयुष्याचे आहेत उरले । कः 
Ç दोन महिनेच आतां कीं ॥ ७७ ।। म्हणून वाटे मजप्रती | शेगांवींच राहू गुरुमृर्ती | त्यंबके- 
क | थर आम्हांप्रती | तुम्हीच आहांत साक्षात्‌ ।। ७८ || गोदावरी तुमचे चरण | तेथेंच Å 
करी स्नान | अन्य तीथाचें प्रयोजन | मला न आतां राहिलें | ७९ ॥ ऐसी ऐकतां त्याची वाणी । ८ 
समर्थ बदले हांसोनी । हें जरी खरं जाणी | तरी तीर्थमहिमा मानावा || ८० ॥ चाल नको करू 
ॐ उशीर | पाहूं तो saker | बाळामाऊ पीतांबर | यांसही घे बरोबरा॥ ८१ || मग ती मंडळी |: 
aaret । ataga भली | शिवरात्रीस येती झाली | अ्यंबकेश्वराक्ारणे ॥ ८२ HË 
smadi केलें स्नान | | घेतलें हराचें दर्शन । गंगाद्वारां जाऊन | पूजन केलें गोतमीचें ॥ ८३ Ug 
| ARA माय (alder । तेवी गहनो निवृत्तिनाथ देखा । तेथून आले नाशिका । गोपाळदासास ९ 
gj भेटावया ॥ ८४ ll हा गोपाळदास महंत । काळ्या रामाच्या मंदिरात | धुनी लावून |: 


(2 


Ha द्वारांत | पंचवटीच्या बसलासे ॥ ८५ || राममंदिरासमोर । एक ea होता पार || 


















kJ 












9 


| 
| 
| 








x शिष्यांसहि साधुवर | तेथे जाऊन बैसले ॥८६॥ गोपाळदासास आनंद . झाला | ` 
जवळच्या मंडळीला । आज माझा बंधु आला । aeia गजानन l ८७ \l pe 
त्यांचें दर्शन | अनन्यमार्वे करून | माझी ही भेट म्हणून | नारळसाइर त्यांसी चा ॥ < wi å 
clan घाला ata | तो मी एक साक्षात्‌ | देह aa म्हणून दैत | आम्हां saadi मानू नका ll N. 
शिष्यांनी तेसेंच RS | दर्शन घ्याया अवघे आले | Kamil घातिले | दिलेल्या पृष्पद्दाराला || ९० ll x 
नारळ आणि खडीसाखर | ठेविली स्वामीसमोर | ती पाहून गुरुवर । ऐसे बोढले भास्कराला USE 
हा प्रसाद अवध्यांस वाटी | परी न होऊं देई दाटी | माइया बंधूची झाली Wa | आज या 
पंचवटीत ॥ ९२ ॥ माझें येथील काम WE | आतां नाशकाचं राहिलं | म्हणून पाहिजे तेथें गेले । 
gare वकीलाच्या घरा ॥ ९२ I महाराज आले नाझकांत | लोक दशना जमले बहुत | AUG 
£ सारीक गोष्टी अमित | तेथें असतां जहाल्या ॥ ९४ ॥ त्या अवघ्या सांगतां | ।बस्तार होइल उगाच 





















`? 
CHO 


CKO 
å 







i 


° ग्रथा 


हक 
PD 
a 
å 
AV 
als 
A. 
ay 
2 
a 
23 
A, 
& 
4 
z 
My 
= 
= 
a 
4 
AÀ 
E 
A, 
ep 
AD 
a 
+ 
>) 
A 
al 


° 


आले इ केर 
| समर्थ Rå उत्तर | रामनवमी झाल्यावर | येऊ आम्ही आपल LI ९७॥ त sama 

[मसिंग मुळींच भक्त । निःसीम होता समथांचा UNG तो आली 
ee gg टन: : «gt ओते येतां झाला | रामनवशास शुगांबीं 1 


| ९९ ॥ उत्सव करून शेगांवांत | समर्थांना शिष्यांसाहेत | अ 


le AN h ) "v 
v Nod PA 


T, 

— a 
2 
a 
4 
F 
2 
: 
ai 
sa 


द 


NIN) 


Sa Xy 








w—— r PORES: ~ EE OF On Pe sf SF RR 








Public Domain. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





















































हनुमानजयंतीकारणें || १०० H अडगांवी असतां समर्थस्वारी | चमत्कार झाले नानापरी । एके 
श्रीगजानन- #%£ दिवशी दोन प्रहरी । भास्कर लोळावेला फुपाव्यांत ॥ १।। छातीवरी बेसन | भास्करा केलं 
| ताडन | लोक पहाती दुरून | परी जवळी कोणी जाईना 13 U बाळाभाऊ जवळ होता । तो 
म्हणाला सद्गुरुनाथा | भास्करासी सोडा आतां | बेजार झाला sm 113 H तें म्हणाला 
भास्कर | बाळाभाऊ न जोडा कर | माझा हा साक्षात ईश्वर | काय करि तें करूं दे ।। ४ ॥। 





विजय 
अ. ॥ ११॥ 


#|ग्रामासी | उतरलेल्या ठिकाणास H ६ H वाळाभाऊस बोलले | अवघे आतां दोन उरले | 
न) भास्कराचे दिवस मले । पंचम्रीला जाईल तो || ७ | आज मां जें केलें कृत्य | ताडनाचे रानांत | 
कां हें तुजप्रत | आले असेल कळोनी || ८॥। तुजला या भास्करानीं | माराबिले होतें छत्रीनीं | 
शेगांवीं ' माझ्या करांनी | å आहे कां ध्यानांत t ॥ ९ तें क्रियामाण नासावया | त्यास मां 
मारिलें ये ठायां | ह्या एकाच गोष्टीबांचूनिया | अन्य नव्हता हेत कांहीं H ११० ॥ उत्सव qm 
५ | झाल्यावर | त्या अडगांवीचा साचार | काय घडला प्रकार | तो आतां परियेसा || ११ ॥ उत्सवाचा 
काला झाला | वद्य पंचमी दिवस आला | एक प्रहर दिवसाला | समर्थ म्हणती भारकरासी ।। १२ ।। 
भास्करा तुझें प्रयाण | आज दिवशीं आहे जाण | पद्मासन घालून | पूवीभिमुख Fart ।। १३ ॥ चित्त € 
अवघं स्थिर करी | चित्ती सांठवावा हरी | वेळ आली जवळ खरी | आतां सावध असावें ।। १४ ॥ क 


$ 
2 
i 





| 
x 


| 
nevn 











| ¿+ | -A : ” | å gs 
ear जनाकारण | म्हणू लागले करा भजन । “gs Gee नारायण ” | ë 


राने || १५ || हा तुमचा बंधु भला । जातो आज ठा । त्याच्या करा SEE | Ta 
qar mga || १६ U भास्कर घातर्ठे पद्मासन । नासाग्री ae ठेवून | क 4 कौतक पाहाती | 
gale होऊनिया I U भक्त मास्करा पूजिती | माळा उका की दि महाराजांनीं 
समर्थ दूर बैन ll १८ || मजन एक झारे प्रहर । माध्यान्हीस आठा = संतांनी 
| हरहर ” | शब्द केला मोठ्यानं ।। १९ U त्यांसरसा प्राण शेला । मास्कराचा FEST आधी | 
हादी धरिठे ज्याला । ती पाहुणा हरीचा ।। १९० ॥ लोक पुसती महाराजास | कोठे करण सम 


e 
A 


m 


O 


2) ४९० 3, 


(2 
- KE हे 


| a af w AN Esa qi FT ok Lk ` आंत 

क्षणी | Gam MAS लोकांनीं | केळीचे खांब लावूनी । चहूं बाजूंस विबुध ål MAN 
बिळे mar | gå भजनाचा होय गजर | मिरावत आणिला भास्कर | इ Siki 
॥ २४ ॥ साणाविथि समाधीचा । ते ठायी शाला साचा | ठोक म्हणती महारा 


कळ 


भक्त fat हो 11.२५ || दुसरे दिवसापासून | समाधीच्या सन्निध जाण | होऊ AMG अन्नदान | 


हा 
è 


(६) 





5 जझोरगरीबांकारगे I २६ ॥ स्थान arien | अडगांवाच्या GIT AA l ki nity * 
oe उत्तरेत H २७ || जागा द्वारंकेश्वराची । परमरमणीय a pF । ऐसे sg Å 
k: get । होती विशेष ते ठायां ॥ २८ ॥ निंब aaa vir I | | FÅ 4 






— 


bie Domain Kivik RES T_T T mam a K आंत Sanskri TE a ies į | ak Cos ठत EXT ; 
Hc Domain. Kavikulstiu Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 











= 


| होते इतर | शिवाय कांहीं gere ।। २९ || venta अकोलीच्या मध्यंतरी | š ठिकाण निर्धारी । & 





श्रीगजानन- 
॥ ६५ ॥ 


` AN 


bd बसें पंगत । GÅ कावळे अतोनात | त्रास देऊं लागले ।। ३२ H काव काव ऐसें करिती | 
* द्रोण पात्रींचे उचलून नेती | varar तोडी करिती | जेवणारांच्या अंगावर || ३३ ॥ व्या योगें 
D त्रासले | कावळ्यांस हाकू लागले । भिल्ठांनीं ते तयार केले | तीरकमटे त्या मारावया 
H ३४ H तई बोलले गजानन | अवघ्या लोकांलागून | नका मारूं त्याकारण | अपराध त्यांचा |% 
> कांहीं नसे ।!३५॥ या भंडाऱ्यांत येण्याचा | हेतु इतकाच आहे त्यांचा | प्रसाद आपणा भास्कराचा | 
| il इतरांपरीच Aza || ३६ || कां की हा भास्कर (3921 गेला साचार | हा Aasiaat | नाहीं 
x मुळींच राहिला | 30 || दहा दिवसपर्यंत | प्राण अंतरिक्षांत । राहे परिश्रमण कारित । सपिंडी 
aq जाय पुढें || ३८ H त्या अकराव्या दिवशीं । sd देती कावळ्याशीं । काक जेव्हां स्पर्शेल | 
| त्यासी | तेव्हांच प्राण जातो gå 1 ३९ | त्या बलीदानाचं । कारण भास्करा IG साचें |: 
&% म्हणून या कावळ्यांचे | पित्त गेलें खवळून || १४० ।। आत्मा या भास्कराचा | मुळीच मुक्त झाला > 


EN 


Harar । तो पाहुणा बेकुंठीचा | झाला आहे येधवां || ४१ H या Aaa लोकांचें | कारण त्यासी $ 


त्याच्याप्ताढीं पिंड देती | कावळ्यांची वाट पाहाती | पिंड ठेवून कलशावर || 93 H म्हणून कावळे 


Q 
Q 





; < ह ALL A eo 3 Ys 
ir ay Oo 0 O 







GeO 


Ü 


आहेत १ | पाहूं याची प्रचीत | उद्यां gga येऊनी ॥ ५१ ।। हे वेडे कांहीं बोलती | भाविकां नादी å 
लाविती | आपलें स्तोम माजाबिती । संतत्वाचें निरर्थक || ५२ || अहो साजेल तें बोलावें | जें कां हैः 
£| पचेल तेंच खावें | उसनें न कधीं आणावें | अवसान Å अंगांत |। ५३ || दुसरे दिवशीं ते कुत्सित' ।|% 
मुद्दाम पाहाया आले तेथ । Å एकही ना va | पडला त्यांच्या कावळा || ५४ || मग है| 
5 मात्र चकित झालें | समर्थासी शरण आले | बारा वर्षे तेथ भले | कावळे न आले श्रोते हो ॥ ५५ HIS 
"चौदा दिवस झाल्यावरी | गजानन फिरले माघारी | येते झाले शेगांव नगरी | आपल्या उवीरित ॐ 
o शिष्यांसह ॥ ५६ 1 ओते त्या शेगांबांत | एक गोष्ट घडली अघटित | ती ऐका सात्रचित्त | सांगतों g 


मी येवा || ५७ || होते साल दुष्काळाचे | म्हणून एका विदिरीचें। काम चाललें खोदण्याचे | 





* 
(3६) 
å 
* 
(६) 
4 
4 , 
ü 
k: 
* 
> 


PO 


IC main.Kavikuleüru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection — 











$a समाधि दिघली खरी | amid भास्कराला || १३० ll दहा दिवस अन्नदान | झाले याचें Å विजय 
` वर्णन | तुम्ही gaia SŠ श्रवण | संतभंडारा नांव ज्याचें || ३१ ॥ चिचबृक्षांच्या साबलांत er ॥११॥ 


नुरलें साचें | म्हणून पिंडदानाचें | aes पाहा प्रयोजन || ४२ ।। जयाला न ऐसी wl ॥ ६५ ॥ 





OR 











at 


t: DE 
Ser MR SaaS 


सुरुंगातें लावून ।। ५८ Gale दोन पुरुषांवर | गेली, खोल साचार | खडक काळा उगला ke 

थोर | गती खुंटली पहारीची ।। ५९ ।। म्हणून भोके करून | आंत दारू siaa | सुरुंगांच्या साहे | विजय 

करून | काम फोडण्याचे gë MS Ul १६० H चारी बाजूंस भोके चार | केलीं पहारीने तया Je अ. ॥ ११ 
| दारू ठासिली अखेर | आंत दोऱ्या घाळूनी ॥ ६१ ll RE पुंगळ्या पेटवून | सोडल्या चारी ह) 

दोऱ्यांतून | तों मध्येंच बैसल्या अडकून | दोऱ्यांचीया målet U ९९ Up खाली ता, HEI 
Slama विस्तव लागेना | पाणी दम घरीना। आले जवळी get || देरे NA कामावरचा ke 


pi 
ठ 


è A ° ° Øre Y è > 
å fed | far करी अंतरीं । सुरुंगास . लागल्या वारी | ger वाया जाईल के LI ae IL 


या गणू samer | fed तो बोलला । Å उतरून Ekle | पुंगळ्या ven 


He 
कै 





ae 


— 


x Z 





(2 
(>> 
& 
vå 


eta ॥ ६५ ll आणि å येई लौकर वरी | पुंगळ्या जातील तोवरी | वाराचेया 


$ 


ara । म्हणजे काम होईल ॥ ६६ ॥ त्या पुंगळ्या सरकवण्यासी | कोणी न धजे जावयासी | 


a 


ॐ हणून या गणू जवऱ्यासी | मिस्तरीनें दटाविे | ६७ || काय करितो बिचारा । दास्य होते 


le 
K é) 










te) 


< 

















Å W 


ज्याच्या vad | त्याच्यावरी चाले जोरा यज्ञास बळी बोकडाचा ।। ६८ || या गणू waar | Få 
š निष्ठा समर्थावरी साची | आज्ञा होतां मिस्तरीची। गणू आंत उतरला ॥ ६९ VPN 
क सरकबिली | ती तात्काळ तळा गेली । read जाऊन मिडली । गणू आंत सांपडला || १७० ॥ हैं 
दुसरीस st घाली हात | पुंगळी सरकवण्याप्रत | तां पाहिला सुरुंग उडाला सत्य | मग काय ॥ ६६ ॥ 


विचारीता ! || ७१ 1 गणू म्हणे विहिरीतून । समर्था ये धांवून । माझें आतां रक्षण । z 


Fe iù 


GE 









> + 








pin | š 
i 
ç på 
Ck 
4 ५ 
4 b ` 
9 
e 9 
= ` 
$ 
GR 


कॅ) कोण करी १ ॥| ७२ ॥ बिहिरीमाजी धुराचा | डोंब झाला होता साचा । दुसरा सुरुंग पेटण्याचा | Ç 
46 अवधि उरला थोडका ॥ ७३ U तो गणू जबन्या भली | कपार हातीं लामडी | त्या FIT 
Saat । स्वारी गणू जवऱ्याची ।। ७४।। एकामागून एकाँनीं । पेट घेतला सुरुगानीं | उडाले | 
> सुरुंग ऐसें तिन्ही | दगड अपार निघाठे ।। ७५ l छिन्न भिन्न शरीर । झालें असेल साचार । 
छ डोकावून पाहाती नारीनर | आंत गणू जवऱ्याला ।। ७६ ॥ तो कोठे दिसेना | जनांच्या नाना 
° कल्पना | दगडाम्रमाणें गणू जाणा । उडाला असेल बाहेर ॥ ७७ ।। त्याचें आसमंत भागांत | 
कोठें तरी असेल प्रेत । पडलेले त्या शोषण्याप्रत | माणूस कोणी पाठवा ॥ ७८ ॥ मिस्तर्राचा 

barer ऐकिला | आंतून गणू बोलला । अहो fel नाहीं मेला | गणू आहे विहिरीत ।। ७९ ।। 

| गजाननाच्या कृपेनीं | मी वांचलों या ठिकाणीं | बसों आहे दडोनी | या पहा कपारींत ॥ १८० ॥ 
परी कपारीच्या तोंडाला | धोंडा एक मोठा पडला l त्यामुळें बाहेर मला | येतां यत नाहीं VS 
£| । ८१ H गणूचे शब्द ऐकले | लोक अवघे आनंदले | लोक खाली उतरले | तो चोडा काढाबया 5 


$ 
pe Pr 
| 4⁄4 
44 
है k 
= `. 
i * 
- 
3 k 


O 


9 
3७0 + ७»: 


OCR 





P) ME Ne 
O Ü O 


A 


- 


~ $ “i 
7० SX Q SV ५७ ४७ 
८१४ > HORG 


O Ü å Ü 


3 


+ AV sf 
< 
av 
AL 
4 
A 
AN 
2 
ab 
sis 
å 
a. | 
= 
al 
A 
is 
3 
aked 
84 
al 
A 
=< 
Ss 
di 
4 
AA 
oi, 
21 
a. 
Wale ह 






न त्यांचें घ्यावया ॥ ८४ ll गणू दर्शना येतांक्षणीं | बोलले त्या Hart | गण्या कपारींत * 
Ë बैसोनी | किती घोंडे उडबिलेस ? || ८५॥। त्यांत मोठा धोंडा तुला | रक्षणास येऊन बसला | 2 
Se कपारीच्या तोंडाला | म्हणून å वांचळास U ८६ ॥ पुन्हां ना ऐसें साइस करी | पुंगछौवरून ८ 
$% | ड 
| Tua ee po 


»Domain. Kavikulstru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection ~ 





Í 


~} 
] t 
JOE 1 
a Å rt. 
y ht | 
: ह `| 
x f Å 
4 | 
$ | Pa 
de 11 ” 
38: ' ; 
í 
e ,¥ 
H 
k: $ j i 





pp 





È ERI 


4 


ae, 


= 











छटस्पापरी | मधेच तिठा जाऊन करीं | कशाही प्रसंगीं धरू नये || ८७ ll 


घौगजानन-।१ AAS साचार | गणूप्रती पाहापा इतर | ठोक आठे TAT ।। ८८ U गणू म्हणे सद्गुरुनाथा | 


l < UH 


$ 


IL १९२ ॥। शुभं भवतु ।। भ्रीहरिहरापंणमस्तु ॥ 


\\ i Q å 


॥ इति एकादशोऽष्यायः समाप्तः ।। 


६3 
3 
B 
se) 





SS FE 


श्रीगजानन महाराजांचा पितांबराने धावा केल्याबरोबर वठलेल्या वृक्षाला पालवी फुटली 








—— 


a G E 








re EE AE PV S ver 


c Domain:Kavikulgtru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


an gå गंडांतर | आज 


कृपेचे | माहिमान आहे थोर साच । त साकल्य बणण्याच | मसी Al सामर्थ्यं ॥ ९१ 14 
श्रीदासगणाविराचित | हा श्रीमजाननविजय नामें ग्रंथ | areata माविकांप्रव | इच इच्छी दासगणू | 





£ सुरुंग चारी eat | तूंच मरा देऊन amt | RU बेसापैठे 11 ८९ ।। म्हणून मी वाचलो । तु| 


O 
9 
Ü 
$ 
O) 
(2 
a 


O 
+ 
Á 
*. 
Š 
+ 


CA) 


O 
u 
b 
$ 
Q 
) 


Š 
(2 


© a 


é$ 
2 
ó 
() 
Ü 
$ 


å 
९ 
+ 
va 
é 
Q 
å 
$ 


C55) 


6 
ü 


विजय 
अ. ॥ १ १॥ 


॥६७॥ 









| 


परी | मधेच तिला जाऊन करीं | कशाही प्रसंगीं धरूं नये ।। ८७ Ven तुझें गंडांतर | आज 


























DJ 


तिमे साचार । गती qaq झुर । लोक आले गावचे ॥ ८८ ॥ गण्‌ म्हणे सदरा ; Mast | 
j ` 
£| श्ोगणेशाय नमः ॥ हे गणाधीशा गणपती । agian विमलकौतें। माइया हृदयीं करून 


x 1e 
| 


C2 


वस्ती । ग्रंथ कळसास RE हा ॥ १॥ तू ज्ञानबुद्धीचा दाता । å भक्तमनोरथ पुरविता | विश्ननगातें 2 : 

Flanka । तूंच एक गणराया U< ॥ + साक्षात्‌ चिंतामणी | Res देशी जाए | आपुल्या | 

e भक्ताळागूनी । एसे पुराणें म्हणतात ॥ रे | माझ्या मनींची अवघीं चिंता | लपास नेई एकदंता । |” i 

Både aidan | भालचंद्रा सिंदुरारे ॥ ४॥ असो बच्चुलाल अग्रवाला | होता mE | 

Kl अकोल्याला | घेन-कनक-संपत्ष मला । मनाचाही उदार जो ॥ ५ ।। त्यान हकिकत कारंब्याची | 

ॐ म्हणजे लक्ष्मणपंत घुड्याची । कर्णोपकर्णी ऐकिही साची | तेणें साशंक जाहला ।। ६॥ तें खरें टू 

Q पहाण्यास | विचार करी चित्तास | तो. एके समयास | महाराज आले अकोल्याला ।। ७ l! 

ॐ येऊन बच्चुलाला घरीं । बेसते झाले ओव्यावरी | कॉ गजानन साक्षात्कारी | भक्त आपुला जाणून 
|| ८ ॥ बच्चुलाला आनंद झाला । तो समर्थासी ऐसें बदला | आज गुरुराया वाटतें मला | आपडी 

4० पूजा करावी 18 ॥ ऐसें ऐकतां भाषण । समर्थे तुकाविलीं मान | ज साक्षात्‌ असे चिन्ह । श्रोते 


संमती दिल्याचे ।। १० ॥ बंच्चुलालानें तयारी | तात्काळ केली ओव्यावरी | षोडशोपचारे अत्यादरीं | 
Å घातलें मंगलस्नान | नानाविध उटणीं लावून | मग १ 


YN 


CX) 


A 


* 
DO 


> - 


पूजन त्यानें आरंभिलें ॥ ११ ॥- प्रथमतः 


कराविठें परिधान | वख पीतांबर जरीचा || १२ ॥ शालजोडी अंगावरी | बहुमोल घातली काश्मीरी | 
Slee जरीचा रुमाल शिरीं । अभ्रेस्मो आणून बांधिला ॥ १३ || गोफ घातिला गळ्यांत | सलकडीं 


दीं हातांत | करांच्या दाही बोटांत । सुद्रिक EN नानापरी ।। १४ U agate हिऱ्याची | 


= ° i} 
~ of ‘® OCN- 
`` 


CTR ee PMI CN ee 
Be een ee + “4८489 








Domain.Kavikulsuru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 








£| वामकरीं घातिली पौची | रत्नजडीत कंठ्याची । कंठी शोभा विशेष ॥ १५॥ जिलेबी राघबदास पटे | 


| श्रीगजानन- ३ नैवेद्यास BAS gå । त्रयोदश गुणी ठेविले विडे | एक्या लहान तबकात ॥ १६ Ml अष्टगंध ATTA på विजय 
| 





॥ ६८ ॥ || अत्तर | सुवासिक लाविलें फार । त्याने अवघ्या अंगभर । गुलाबपाणी fie || १७ LL. एका (+ अ. ॥१२॥ | 
| £ सुचणीच्या ताटीं | दाक्षिणा ठेविली शेवटीं । ती होती फार मोठी । रुपये होन मोहोरांची ॥ १८ ॥ |£. || 


`A हर a A 1 a A e aa a Aa Q ° DNI 
Plads करतां दहा हजार | येईल ती साचार | एशी दक्षिणा होती थोर | किती वणन करू ।तच |: | 
| & || १९ ॥ श्रीफल gå ठेवून । बिनयें केलें भाषण | महाराज माझें इच्छी सन | राममादर pda | 
| FIL २० ॥ या माइया ओव्यावरी | अडचण होतसे भारी | मंडप ता. घातला जरी | उत्सवासी |: | 


| $ गुरुराया || २१ || स्या माझ्या मनोरथा | पूर्ण करी ज्ञानबंता | एसें म्हणून ठविला माथा | अनन्य 










: Slat पायांवरी ।। २२।। त्यावरी साधु गजानन । देते. झाले amaaa | श्रीजानकीजीवन | qarka 
ba करील पूणे हेतू ।। २३ || असो, आज तूं हें काय केलें ? | मला पोळ्याचा बेल बनविले । हे अलंकार (> 
घालून å | याचें काय कारण! H २७ || मी न बेळ पोळ्याचा | अथवा घोडा दसऱ्याचा | 
मळा या दागदागिन्यांचा | काय सांग उपयोग ? VANN अरे हैं sae विष | मला नको È 
त्यांचा स्पर्श । या नसत्या उपाधीस | माझ्या मागें लावूं नको । २६ ।। अथवा तू मोठा श्रीमान LE 
हैं दाखवाया कारण | केरुस का हैं प्रदर्शन | सांग मसी बच्चुलाला ! ।। २७ ॥ š आवडते जयासी । |: 
तंच må तयासी। मी वेडापिसा संन्याशी । नागवा फिरतो गांवभर । २८ È अबे तुझे | 
तुला | लखलाम असो बच्चुलाला | तुम्हां प्रापंचिकाला | या दुव्याची जरूर ॥ २९ VI 


| 


ol 


` 
2 


॥ ६८॥ 


EEEEEEREEERES 


` 






%| तीच गती ।। ३१ ॥ दोन पेढे खाऊन | निघून भेले गजानन । हा प्रकार अवलोकून | केला > 


| os 


Hang अकोल्यांत बहुतांनीं 133 ala काहीं कारंज्याचे | लोक हजर होते साचे | ते म्हणती न 
आपुल्या वाचें | अभागी agar लक्ष्मण ॥ 3R ॥ त्यानें बच्चुलालापरी | पूजन केलें आपल्या |: 
Kad । परी कचरला अंतरी | मोह धनाचा घरून ॥ ३४ ll वरघडीचें भाषण | åå बिनय | 
दाखवून | å कां समथोकारण | समजणे अशक्य आहे हो? ॥ २५॥ जेवीं पूजा दांभिकांची 1 


Kl शब्दमयी असते साची । पूता महावखाची । होते त्यांची अक्षतेनें ।। ३६ ।। “ शकराखंडखाद्याने VG 


3 

















5 | से म्हणोनिया वदनी | कुचका दाणा आणोनी। ठेवोती gå våger ॥ ३७ 1 अशा दांमिक (5 
Klaga | फलही त्याच स्त्ररूपार्चे | Add vet | याच HÅ झाल हो ॥| ३८ ॥ हाट: 


Z बच्चुलाळ धन्य धन्य | जैसे केले भाषण | तैसेच ठेविलें ada | saga न आगळं || २९ |! |% 
Å आतां याच्या वैभवाला | ओहोट हा ना शब्द उरला | संतकृपा झाली ज्याला। Å सुखीच राहातस ç 


O 


॥ ४० ॥ बच्चुलालानीं तपास | केला अवघ्या अकोल्पास | परी न लागला ain त्यास ।|% 








> 


समर्थांचा QE ।। ४१॥ असो एक पितांबर नावाचा | शिष्य AA जातीचा | होता| 
गजानन महाराजांचा | शेगांवीं मठामध्ये | ४२ ॥ त्यानें सेवा बहुत केली | तपश्चर्या फळा 
आली | एके Rat ऐसी झाली | गोष्ट ऐका मठांत || ४३।। फाटके Tes धोतर । नेसला 


$ 
`. 2 | 
Yasqa d 
गि > 5 ह. ५ 
a KG 3 nhs 
Q : AE 
Å š Š 
å | å Š 
: i * s ü {e R r pa 
k +j s १ ४; , É 
Å å På aja hens PC ve 59-23. 2002 = 23 en १०००७ +a & š er ५ rata A 
på ' De t P í å स: ८ > > Sis Me स | adi ==" 
Å ¿ å र = 82... FIN SN I USE, - ner = ScD ०-२ on tren | 
IE st FERRE å - der vgs Be re — s टर तक å ' rs WEEE, mE” 
शाहु Š Fs ia कि)! N, 
PR $ हिट 2 Å आम्ह द 5 - > 3 22022 SSO 308 | es 


pile Domain-Kavikulguru Kalida 


° 
PE 
O 


2° qo 


> 
> 


e NX 


23 > 
aay 





s Sans niversity Ramtek Collection 











श्रीगजानन- |, ने ASH धोतर | ढुंगणास पाहाती नारीनर | š तरी झांक वेड्या ! H ४५ | नांव म्हणे सोलुबाई | वजय 
॥६९॥ : हातीं कथलाचाही' वाळा नाहीं | नांव पाहतां गंगाबाई | आणि तडफडे तहानेने ॥ ४६ ॥ % अ. ॥१२॥ 
तशांतलाच प्रकार | आहे तुझा साचार। हें फाटके धोतर | पोतेऱ्याच्या उपयोगी || ४७ || šq 

नेसून बेससी | ढुंगण जगाला दाविसी | हवा घे दुपटा देतो तुसी | नेसाबयाकारणें || ४८ |। तो न 

sa कारितां अनम्रान | राहे बाळा Aas | यासी नको सोइ जाण। कोणी कांहीं Be तरी ॥ ४९ || | 

å पितांभर glar नेसला । हें असह्य झाले इतरांला | भाऊच घातकी भावाला | होतो स्वार्थ दृष्टीनी | i 

allo H तो वेडावाकडा प्रकार | कशास बोल साचार। गटराचें उघडितां द्वार | घाण मात्र | 


aS 


& सुटते हो ॥ ५१ Ul श्रांगजानन स्वामांप्रत । शिष्य होते अतंख्यात | परी आधिकारी तयांत | दोन्ही 
हातांच्या धोटांइतके ।। ५२ H पाहा ओते कांतारी | वृक्ष असती नानापरी । त्यातून कात्‌ कोठें ८ 
तरी | नजरेस पडतो चंदनतरु URAN त्यापरीच होते येथें । त्यांच्या शिष्यमंडळीते | कांही? 
शिष्य पितांबराते | टोचू लागले AAR 199 || Éq फां तुझें Beam |a8 क 
पारेवान । अं कां समथाकारण । स्पावयाच्या उपयोगी || ५५ || तुझी भक्ती कळून आली | तूं E 
Š खुशालचंद अससी gå । LUE नको ये स्थळीं । अपमान Kom सद्शुरूचा ।। ५६ ॥ Å 
पितांबर. म्हणाला | सौ न गुरूचा अपमान केला | उलट मान ठेविला | आज्ञा ऐकून तयांची 
॥ ५७ laag मञ त्यांनी दिलं | नेसादया सांगितले । तेच मी हो परिधान केलें | ही का 





> 







H ६९ ll 





: 5 Fe, Ë 3 ie iso = a ae EL 
र | x = : 


* 


sss] 












* *! 
ME CSCIC NER 


(2 
å 


A 


«| झाली अवज्ञा १ | ५८ ॥ ऐसी भवती न भवती झाली | शिष्यांत तेढ माजली । ती मिटवावया I 
° माव केली | ऐशा रीतीं गजाननें U ५९ H पितांबरास म्हणती शुरुवर । तू येथून जावें दूर |Z 
<| जाणते मूल झाल्यावर | आईं त्याला दूर ठेवी ।। ६० || माझी कृपा आहे खरी | हे पितांबरा |: 
तुजवरी | जा हिंडून भूमीवरी | पदनतासी तारावे ।। ६१ ॥ डोळ्यांत आसवें आणून | करूनिया है 
साष्टांग नमन । मागें पाहें फिराफिरून | सोडून जातां मठासी ।। ६२ ॥ पितांबर आला कोंडोलीसी । |£ 
बसला वनांत आंब्यापासी | चिंतन चाललें मानसीं | निजगुरूचें सवेदा ।। ६३ || तेथें होता रात्रभर । |+ 
उदया येता दिनकर | जाऊन बसला झाडावर | सुंगळ्यांबिया at || ६४ ll अवध्या आम्र 
£| वृक्षावरी । झुंग्या सुंगळे होते भारी | लहान थोर फांद्यांवरी | आला पितांबर जाऊन ।। ६५ ॥ परी 
x निर्भय ऐसें सांपडेना | स्थान तयासी बसण्या जाणा । हेंच कृत्य गुराख्यांना | Hamre) 
|चाटर्ल ।। ६६ ।। ते म्हणाले आपसांत | हा माकडापरि कां रे फिरत । झा वृक्षावरी सत्य । हे * 


> 2 


कांहीं कळेना ।। ६७ U लहान सान फांदीला । हा निर्मयपणें Gq आला | परी नाहीं srl 
* पडला । हेंच आहे आश्रय | || ६८ || दुसरा म्हणाला यांत कांहीं | saq वाटण्याजागें नाहीं | 
| श्रीगजाननाच्या शिष्पाठायी । ऐसें सामथ्ये असते रे ॥ ६९ || यावरून हा त्यांचा | शिष्य हि 
असावा खचित साचा | चला हा येथ आल्याचा । वृत्तान्त सांगूं गांवांत || ७० || Mage बृत्त है! 
| कळलें | BG BWR आले | आम्रबृक्षापासी भले | कोण आलें तें पाहावया ॥ ७१ | 


£| महणाले पोरवासी नर | at ढोंगी असावा साचार | 489 करितो वेडेचार | गजाननाच्या शिष्पापरी 


HOCK 


Q 
ae we 
Ü 


९ 
` Q KO CG 
è 


F.) 


EE SNES 





९ 
- e i > = ei og CE) > 
å 
up ms NNN न 


| 
| 
> 
db 
WO © 
ku— 











am” 
in 


aait. Kavikulsuru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection = 





CE DCH Ha 


७२ || शिष्य गजानन महाराजांचा | भास्कर पाटील होता साचा | झाला नुकताच अंत त्याचा । $ 

sm. रर अडगांव नामें ग्रामांत | ७३ । समर्थाचे शिष्य । येथे येतीठ कशास ¦ | ब करण्या pp! | å 

॥ ७० u |%|सोइन बर्फी पेढ्याला || ७४ V qaq एकदां यास पाहावे । तो काय म्हणतो ते एकाच म $ 

på खोटें ठरवावे । उगीच तक नाहीं बरा ।॥ ७५ ।। एक मनुष्य पुढ झाला | पितांबरासी gå ama । 

ॐत कोण कोठील कशास आला ? | गुरु तुझा कोण असे ? ।। ७६ || पितांबर बोळे ge Læ 

# मी शेगांवचा राहणार | मी AR पितांबर | शिष्य गजानन स्वामींचा || ७७ ॥ त्यांची आज्ञा & 

x मजलागून | करण्या झाली quea | म्हणून येथें येऊन । बृक्षापासी बसला lle ॥ तों आंब्याच्या ग 
Sga | मुंगळे होते बहुवसी | म्हणून बसलों फांदीसी | इक्षावरी जाऊन l ७% å | 

द. WQ ऐकतां तड्भाषण । लोक कोपरे दारुण । अरे ates नांव सांगून | GK 

क कूं नको । ८० ॥ काय म्हणे मी राजाची | राणी आवडती आहे साचो | खळगा भरण्या š 

rå पोटाची | आले मजुरी करावया ॥ <१॥ देशमुख त्या गांवींचा | शामराव AG साचा | å 

Ser बोलला ऐसी वाचा | अरे सोंगाड्या ऐक हें ॥ ८२ ॥ स्वामी समर्थ गजानन | प्रत्यक्ष आहे Ç 

ॐ भगवान्‌ | त्यांचें ata सांगून | बट्टा त्यांना लावूं नको ।। ८२ ॥ अरे बेड्या एक्या $ 

कॅ) काळीं | त्यांनीं ऐसी कृती केली | ऋतु नसतां आणवलीं | फळें am बृक्षाला -।। ८४ 1; 

त्यांनी फळें आणबलीं | 4 नुसती पानें आण våt | नाहीं तरी या स्थला । तुझी न धडगत < 


a ` £ Q €e > 
लागेल I ॥ ८५ Vet बळाराम पाटलाचा | वृक्ष वठलला आंब्याचा | तो पणयुक्त करो साचा | F 


° 


a 


3 TORN v1 ARIAT £ 













ry 
CHOC 


e 
Š 


Sao å 
DÅ 


9 
O 


आपच्या देखत å काळीं ।। ८६ ।। ऐसें न जरी करशील | तरी मार खाशील। खरा असल्यास 
होशील | वंद्य आम्हांकारणें || co || कां कीं शिष्य सदूगुरूचे । कांहीं अंशी निवती साचे | बापा 
| त्यांच्याच तोडीचे । हा आहे न्याय जगीं || <८ || नको करूं उशीर । हा आंबा करी हिरवागार | 
# ते ऐकता पितांबर | Het असे घाबरून || ८९ || बोलला ऐसें नाईं नका | माझी सारी कथा ऐका | न 
| £| एका खाणीत निघती देखा | हिरे आणि गारा हो ॥ ९० ।। तेसाच मी गार परी । गजानन शिष्यां- 
||| latt | बोललो नाही वैखरी | यत्किंचित खोटं हो 11 ९१ H गारेवरून खाणीस | नाहीं येत जगी |: 
| | दोष | मी निज गुरूच्या नांवास | चोरून कैसें ठेवावें ।। ९२ H शामराव म्हणे त्यावर | नको करूं 
कॅ" चरचर | संकट शिष्यांस पडतां थोर। ते थांबा करिती सद्शुरूंचा || ९३ U मग शिष्प त्यांचा जरी | $ 
द| नसला कृतीनें अधिकारी | तरी सद्गुरूचा प्रभाव करी । साह्य त्या आपुल्या शिष्यांस ॥ ९४ HÅ 


ACA 


> = 


* ऐसी झाली आड-बिहीर | पितांबरासी साचार । झाला बिचारा चिंतातुर | कांहीं न सुचे 


y GEN 
DOG 


0 
O 





CROC, 
















लें बायकां समवेत ।। ९६ । निरुपाय होऊनी अखेर | पितांबरानें जोडिले कर | स्तवन मांडिले ||. 
£) अपार | आपुल्या सद्णुरुरायांचे ।। ९७ ॥ हे स्वामी समथ गजानना ! । ज्ञानांवरीच्या नारायणाः |? 


| 
(2322 


£| वद्नताच्या रक्षणा | धांव आतां ये काळीं || ९८ ॥ माइयाशुळें दोष तुला | येऊं पहातो भक्तपाला-। 2 
bagen ब्रीदासाठी पाला | आणीव आम्रवृक्षासी || ९९ ॥। माझी भिस्त तुझपावरी । पाव- aa Ë 
लवकरी | ना तरी आली पाळी खरी | मजला येथ मरण्याची || १०० || प्रल्हाद खरा करण्याला | 


FC; 
FE: 





PE क ह 
i y ; ç ess Cs E A 
RN: roms EE 3 BETO ESE Hs sa he i STOEL ETE 


nr 


— 





c Domain-Kavikuleuru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection . 


* Oe _*“ 
ae a 
sed 


—m 


विजय 
अ. UPN 


॥। 90 |l 















TX = Ee e Ben pi Wy À 
—a WETU UU i eg JR T SE ë ज़ = 
५ “ pa = (2 A ør 
q = Z SESI 3 ——asx Sire tg ४ = na 
eR ETS — i ns ren = प्रदला net ETNE SSN BRIT OT ESKER TET T 7 WEF ere š. E 2 
Us ad 3 EG Eg a 64 Sh «åå 2 










न <á नरहरी प्रगटला | जनी चढावितां सुळाळा | त्याचे पाणी जहाल IH १ ॥ जनीचा भार देवा- 2 
| जानः पर | माझा आहे THRE । HR अंतर | gat नाही राहिलें ।। २॥। देव तेची असवी संत । | 
maiaa- 


॥७१॥ कंत तेची देव साक्षात्‌ | मला लोक म्हणतात | शिष्य गजाननाचा || २ || माझें कांहीं महत्व Å 













`. 


नाहीं | Š अवघे तुझ्याठायो | पुष्पामुळे किंमत W; । जगीं सत्राकारणें H ४ U तू पुष्प मी आहे 
सत å कस्तुरी मी माती सत्य । तुझ्पामुळेंच आलें येथ । संकट é माझ्यावरी lH ५ ll आतां नः 
माझा अंत पाही | गुरुराया ! थांब घेई | या बठलेख्पा इक्षाठायीं | आणी पर्ण कोम li ६ ॥ 
के लोकांस म्हणें पीतांबर | करा सद्गुरूंना नामगजर। जय जय गजानन MYN | शेगांबच्या 
4६ अवलिया o ॥ लोक अवघें गजर करती | तो पालवी फुटली van | जन नयनी पाहती a 
त्या अगाध -कौतुझाला ।। ८ ॥ कोणी म्हणती असेल स्वप्न । तें जे पडलें आपणांठागून । पहा 
चिमटा घेऊन । आपुल्याला करांनी ।। ९ ।। चिमटे घेऊन पाहाती | तों निमाठी स्वप्नभ्रांति i 
z यावरी कोणीं ऐसे म्हणती | Å नजरबंदी असेल ? 1 ११० ।|...गारुब्याच्या खेळांत | वाद्या हातो 
lad सत्य । खापऱ्या waa aiaa | त्यांचें रुपये दिसती कों ।। ११ ॥ तोही अम ART I > 
| तोडून पाहतां पर्णाला | vidar तत्काळ आला | चीक शुभ्रसा बाहेर Il १२ || मग मात्र खात्री : 
$ झाली । वाळल्या gat पालबी फुटली | श्रीगजानन माऊली | खरीच आहे महासंत ॥ १३ II > 
på आतां पितांबराविद्षी | शंका न घरणें मानसीं | चला घेऊन गांवासी | हा त्यांचा शिष्य असे | १४ VE ॥७१॥ 
W करून | कधीं तरी गजानन | येतील कोंडोलीकारण | वांसरासाठां गाय असा | 












॥ १५ H तें अवध्यांस मानवले | पितांबरासी मिरवीत नेले | wa जेव्हां दिव्य झालं | तेव्हां 





O 


Q 
& 


2 
£) 
Ü 


LIG 





(2 
U 


भाव उदेला ।। १६ ।। जैसा समथोनीं आपुला | शिष्य डोमगांवीं पाठविला | कल्याण नामें करून 
भला | कल्याण करण्या जगाचें ।। १७ ।। तैसेच केलें गुरुपरें | श्रीगजाननें साजिरे | उदेलें हें भाग्य 
x खरें । त्या कोडोली गांवचे ।| १८ |) श्रोते अजूनपर्यंत । तो आंबा आहे कोंडोठींत | इतरापेक्षां 
% असंख्यात | फळें येती तयाला ।। १९ || त्या पितांबराचे भजनी | कोंडोली गांव लागला जाणी | 
TIA जाईल हिरकणी | तेथें ती मोल पांव H १२० || मठ पितांबराचा । कोंडोलीत झाला साचा | 
* आणि अंतही तयाचा । ते ठायी झाला हो ॥ २१ H आतां इकडे शेगांबांत | महाराज 
£| आपुल्या मठांत | एके RA ale चित्त । होऊनिया वेसले || २२ ॥ शिष्य त्याचें कारण | gå 
अ लागलें कर जोडून | महाराज आपुलें मन | कां हो अस्थिर små? ॥ २३ ॥ ते महाराज 
बदले लोकांला | आमचा कृष्णा पाटील गेला | जो चिकणतुपारी आम्हाला | रोज आणून देत असे 
PL २४ ॥ त्याची झाली आठवण | राम त्याचा मुलगा लहान | आतां सुपारी चिकण | कोण देतो या |. 
„| ठायां १ ।। २५ ॥ राम थोर झाल्यावरी | करील माझी चाकरी I म्हणून मी या मठांतरी | आतां 
ना तयार राहाबया ।। २६ il ऐसें महाराज बोलतां aatri लागली चिंता | महाराजांचा 
विचार आतां । दिसतो येथून जाण्याचा || २७ || म्हणून KER करून | जाऊं न द्यावें त्याकारण || 
x चला आपण Te चरण । महाराज़ांचें येवेळां || २८.।| ऐसा बिचार मिळून केला | मंडळी आली 
मठाला | श्रीपतराव बंकटलाला | ताराचंद मारुती ।। २९ H मंडळींना धरिले चरण | महाराज 
आम्हां सोडून । gråt आपलं ठिकाण | राहण्याचे अन्य करूं नये || १३० || तुमची इच्छा असेल å 


Os 
~e 
sd 


G 


> 


SHIP s 


$ š 


(2 
OG OP 


OCR 











OA 


> 


(2 
CHO 


Ü 


so XA) 


g 
९ 
> 


C 


ODE KG 


> 


° 
Ü 





-e > - 


; 
Ü 


\ 


š 
श्र 
+ 
a <j 
8 
Fl) 
~ 
, 
$ ` 
y a^ ic š 
न SE x dl = is oo EN 
४ n sa S å : ks 2 
= w. p Spe” — J 
E 
k 5 


D. 


= €€-0: In Publie Domain:Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collö&&tion 7 


L 
e> C 20 40o 2&0 
den * 





श्रीगजानन- 
H ७२ U | 































U Qa | तेथेच राहा शेगांवांत | परी सोडण्पाचें मनांत | ग्राम हें आणूं नका 349 ॥ Å महाराज-|” 


> || ३३ || ऐसी गोष्ट ऐकिली | तेव्हां मंडळी Raad | समथांनी आज्ञा केली | मोठ्या पेचाचा क 


Q 


° आपणा ।! ३४ H कोणाच्या जागेंत | राहण्या तयार नाहींत | सरकार यांच्या प्रीत्यथे -। 


| 


बोलला वाचें | ऐसे संकट ae नका || ३६ ll सरकार धार्मिक कृत्याला | जागा देईल हा न x 





ka जागा घ्या सागून साची । आहे तयारी आमुची | ती तुम्हां द्यावयास H 421 समथ केरे 
| ण | काय तुमचे अज्ञान | जमिनीची मालकी पूणे । आहे साचिदानंदाची 1038 Vu 


a दे, 











६ 


Ke aed < 


।। जागा मिळेल प्रयत्न कारितां । gå नका बोलं आतां | हरी पाटलाच्या हातां | परश 
संशय H ४२ H så पाटलाकडे आठी | मंडळी ती अवघी भली | त्याच्या. agar 
vet | जागा må करून H ४३ H बुलढाण्याचा सर्वाधिकारी | साहेब होता . नामें|% 


= 


. 
Prodi 


Fol 
g 


तुम्ही दोन एकरांस्तव अर्ज केला । परौ मी तूत तुम्हांला । एक एकर देतसे oter? 
|एक adra | जागा केल्या व्यवस्थित | तुमचा मी पुरवीन हेत | जागा आणिक देऊानेया II fa 
| तो ठराव सरकारचा | आहे दसरी नमूद साचा | समथांच्या वाणीचा | प्रभाव खाचेत 
Æge ॥ मग हरी पाटील, बंकटलाला | निघते झाले वर्गणीला । द्रब्यानेधी क्षणात जमला | 
आणि काम झाले सुरूं ॥ ४८ ॥ As arts डोंगरगांवचा | लक्ष्मण पाटील वाडेगांवचा 198 
आबा शेगांवचा । हे पुढारी वर्गणीचे ।। ४९ || या पुढील अवघे वृत्त I येईल पुढल्या अध्यायांत | |+ 
सत्पुरुपाचा पुरविण्यात हेत | देव राहे तत्पर सदा ॥ १५० II श्रीदासगणूविराचित | j 
श्रीगजाननविजय नामें ग्रंथ । ऐका ओते सावचित्त । निजकल्याण व्हावया ॥ १५१ l| g4 AIS 


Haa ऊ DR 
ह म्फ न y न * 


AHO EM AX 
Pr 








PÅ 





— 5; 
PCC. KA 
FOL 


JOAR 7 


—AY ¢ 


5 श्रीहरिदरापणमस्तु ॥ 
å Ka 
& ka 





CC 
å 






Få ॥ इति द्वादशो5घ्यायः समाप्तः ll $ 
; $ 
; Š 
$ e $ $ के £ 
på FA 
go १° F ° 
ड $ 
चि $ ` 





In Public Doma Kavikulguru Kalidas Sanskrit Univ 





वाणी निघाली | तुमच्या गांवांत आहे दुफळी | मला कोणाची जागा get | नको यथ WAT 9 म. 
३२ H जी कोणाची नसेल | ऐसी जागा så am | तरीच राहणें होईल | माझे या शेगांत्री | 


42 जाणा ठी देईल कशी १ । २५ 11 भूषण आपल्या साधूचं | सरकारास नाहीं EA | बकटलाल | 


उरला | भरवसा तो आम्हांला । Š राज्य परक्याचें ॥ ३७ || म्हणून आम्हापकी कोणाची:1 >. 


Lg am भूमीवरी | आजवरी झाले तरा | जागा कशाची सरकारी | इचा मालक UVI) 
å | व्यवहारच्ष्टया मालकपण | येते राजालागून | त्याच Atel भूषण । तुम्हा . प्रयत्न GR x : 


fy? । त्यानें एक एकर जागा खरी | अजावरून दिली असे ॥ ४४ ॥ आणि एसे म्हणाला NT 


Op 22२ 
OE 
md å 5६) å 
She ON 7 MA 33 
UR NJ + . oN 


Kalidas"Sanskrit University Ramtek Collection ~ 


i ७२ ॥ 


"जट 


—— 


me > ME SE 





w. 













= RO V ç ro ४ NTG TE sa 


; å e हा oe ore = अर à 
me D ae H AT 220 awe papae amapas, , = >: — = = z usa = ~ न्या. द 
कट क. आहे है = = - + w... ae DA ; s 3 " 
> md = a š > 1 Gw Pk q: ai Å N 
| | s == š 3 3 7 à r : "i å å A å à ç > 









D 
: श्रीगजानन- x 









अ. ॥१२॥ 


YC IDD YC YN) - 


Ka aa Å AN AF A मर ee aes 





° 9 . * ; 


k | 
> | 
å K 
+ 
$ 
b 4 
+ç 
( 3 
| EJ 
| ° 
| | 
| å 
qç 
CE) 
$ 
ç 
> - 
å 
9 
CE.) 
> 
4 
CE) | 
å | 
° : 
LL. 
| : 
| li 
> e 
4 
9 
CE) 
| 
9 
CE) 
4 
Sø 
| N ७३ ॥। 
> e 
å 
$ 
CE) 
å _ 
9 
> o 
: 
+ 
a 
6 
d 
| LE.) 
è 
| v 
| ५6: 
å 
| Y 


APO 
4 


zen 






- > 32 wall क 6 ॐ = sales: ~n = द 
= em ey" a आ. peones; aa 
Vg 










श्रीगणेशाय नमः || हे संतवरदा श्रीधरा । हे दयेच्या सागरा | हे गोपगोपीप्रियकरा | 
तमालनीळ! पाव हरी 11811 तुझें इंशत्व पाहण्याकरितां | जेव्हां झाला विधाता | गाई वासरे चोरितां | 
यघुनातटीं गोकुळांत ॥|२॥ तेव्हा तूं निजलीलकरून | må amt होऊन | ब्रह्मदेवाकारण | 
आपलें det दाविले 113 ॥ दुष्ट ऐशा कालियाला | aginst तुडवून भला | usa | 
घाडिला | गोप निर्भय करण्यास 1998 माझ्या kat | तुडवूनीया वासुदेवा । दासगणू 
हा करावा | निर्भय सवै बाजूंनी ॥ ५ || मी अजाण भक्त तुझा हरी | परी देवा कृपा करी | मी 
आहे अनाधिकारी | योग्य न तुझ्या BG VKI एसे जरी आहे सत्य | परी नको aka अंत | 
माझी चिंता वार त्वरित | आपुल्या wq ।। ७ || आतां श्रोते सावधान | बंकट, हरी 
लक्ष्मण | विट जगदेवादि मिळून । गेले वर्गणी जमवावया ।। ¿ll भाविकांनी वर्गणी दिली | 
%/ कुत्सितांनी कुटाळी केली | वर्गणीची कां हो पडली | जरूर तुमच्या साधूस्तव ।। ९ || गजानन 


, 
- 








TG GGT 


° 
Se 90 2S 22 6S 00 22 @e «se 





3८ ५1८ Oe N 


y Xk ५३८ ee Se 40८ AD 


<o 






à 


A Å e 
FAAEA 





NYC) 


FA 


COCOS CRE CCC XS 
ô Ú 


NICH UCC 


८2८८2 
Å 
ay 
al 
al 
J 
<) 
= 
A 
a 
A 
J 
+ 
Qj 
Ad 
al 
ड 
AM, 
A 
z 
3 
~ 
= 
° 
AS AS A AP AS AY A 


e 


८.4 


कुबेर त्यांचा भांडारी | मग कशास फिरता दारोदारी t | चिठ्ठी कुबेराच्यावरी । करा म्हणजे काम 
झालें ॥ ११॥ ऐसें ऐकता भाषण | जगदेव बोलला हांसोन | या fa कारण | आहे तुमच्या 
बऱ्यासाठीं | १२ 11 श्रागजाननासाठीं | नको shak मठ-मठीं | ह्या अवघ्या आटाआटी | तुमचे Å 
ॐ | कल्याण व्हावयास H १३॥ स्वामी गजाननाचा | त्रेलोक्य ह्याचे मठ साचा | अवधी बनें f 
#|बगीचा । पलंग ज्यांचा मेदिनी ॥ १४॥ set दासीपरी | रावताती ' ज्याच्या घरीं । 


|g 
5, * be 


° 
© 
4 






५३८ Oe. af 











ig 
4 
- 


aa * da å 


= 
s 






ae AF A 















kid 
तो न तुमची पवा करी | त्याचें वैभव निराळें ।। १५ ।। सबिता दर्यनारायण | त्यासी दौप कोठून | 
श्रीगंजानन. 3) प्रकाश देऊ शकेल जाण | प्रातेकार करण्या तमाचा || १६ H तो मुळींच प्रकाशमयी । त्याला 5 
॥ ७४ n Pas काज नाहीं | हलकारा तो कोठून होई । सावंभोमा भूषवितां ! ॥ १७ ll इच्छा ऐहिक 


3 वैभवाची । असते मानवांप्राते साची । Å आहे व्हावयाची । पूर्ण या पृण्यकृद्यानें || १८ ।। रोग | 
Pat करण्या अली | ओषधाची योजना केला | प्राणासार्टी नसं झाली । ती इं घ्यानीं धरा हो 


॥ १९ ll रोग भय शरीरास । नाहीं मुळींच प्राणास | जन्ममरण हेही त्यास | नाहीं मुळीं राहि 





| à ।। २० ॥ तेसी तुमची सुसंपन्नता । रक्षण व्हाया सवथा । पुण्यरूप ओषधी आतां । मिळणं भाग 
| % आहे की ॥ २१ ॥ संपन्नता हें शरीर । रोग त्याच अनाचार | त्याचा नाश होणार । या पुण्यरूप |: 


a å 
= 
He 
, w 
Ry 
+ 2b 
a 
gi 
A 
al 
= 
a 
a 
alg 
a 
=. 
4 
alt 
A 
‘ Å 
a 
a 
| 
Å 
A 
, 
EE 


T 
जू 
Or 4६) १. १४) 


® 
FAG KOG DA PA oe S OMOCMOOMOCMOCHOCNOCNOCHOCN 


येणार | मोड हैं ध्यानीं घरावें ।। २४ ll अनाचार दुवांसना | हे खडक असती जाणा । तेथें 

टाकिल्यावरी दाणा | तो किडे पांखरं भक्षिती || २५ H संतसेवेसमान कोणतं नाहीं पुण्य आन | 
स्वामी सांप्रत गजानन । मुगुटमणी संतांचे 11 २६ 11 damnata कांहीं देतां | अगाणित होतें सबेथा |Ë 
एक दाणा टाकितां | मोदिनींमाजी कणीस होतें 11 २७ ।। त्या कणसास दाणे येती | एकाचेच बहुत 
होती | तीच पुण्याची आहे स्थिती | हें बुध हो Aas नका || २८ || ऐसें बोलता साचार | कुटाळ झाल |” 


निरुत्तर | खरें av असल्यावर | कुंठित गती तकांची 1139 11 नेता असल्या वजनदार | वर्गणी ती जमे १ 


, + 


å Ü Ü Ü 


॥ ७४ l 


Oy 0८ AQ 0 






x | 
ñ 
| 

ERY 
| 
प्ले 

| 
å 


A a ee | | 
I 


` r. 
l 
P l . 
wy ५ es De Oe | H + nara 
® @e «<2 «2 « j| å & 


ERR VE 


फार | क्षुल्लकाच्यानें न होणार | कार्य कीं वर्गणीचें ॥ ३० ।। असो मिळाल्या जागेवरी | कोट |: 
| बांधिला सत्वरी | az लागलें गांवकरी I मग वाण कशाची १ ॥ ३१ || बांधकाम कोटाचे | चालतां x 
° शेगार्वीं साचें | दगड चुना रेतीचें | सामान mer वाहती ।। ३२ H त्या वेळी समर्थस्वारी | होती 2 
जुन्या मठावरी | त्यांनी विचार अंतरीं | ऐशा रीती केला हो 1133 || आपण तेथें बसल्याविणें | 
काम न चलें झपाव्यानें | म्हणून कोतुक समर्थानें | केलें कसें परियेसा || ३४ || एका रेतीच्या 
गाडीवरी | समथांची बसली स्वारी | तो गाडीवान झाला दूरी | महार होता म्हणून ।। ३५ || तयी 
á 
| 


<... 


b.) 








DC 






EC 


<> NX) 


PA APA 


Gå 


महाराज बदले तयास | कां रे खाली उतरलास ? | आम्हां परमहंसांस | बिटाळाची बाधा नसे 


CY 
è 


bo SN न 


RS 


, 


dl 


(>. Ge Xy AG a 
MEAP AL Ae AE AE AE AEA 


नसे || २७ || मारुती रामरूप झाला । परी रामासन्निध नाहीं बसला | तो उभाच पहा राहिला | 
कर जोडूनी रामापुढें || ३८ || बरें बापा तुझी मर्जी | त्यास हरकत नाहीं माझी | बैलांनों, नीट 
चला आजी | गाडीवाल्यामागून || ३९ || बेल तैसें वागले । नाहीं कशास बुजले | meiner 
वांचून आठे | नीट सांकेतिक स्थलास || ४० U समर्थ खालीं उतरले । मध्यभागीं येऊन बसले । ९ 
Bel काम झालें | त्यांच्या भव्य समाधीचे ।। ४१ || ही जागा Walqa | आहे दोन नंबरांत | 
त्रेचाळीस पंचेचाळीस | सातशे सर्व्हे नंबरराच्या || ४२ H महाराज बसले ज्या ठिकाणी | तीच यावी 
मेदिनीं | मध्यभागा म्हणुनी | हें करणें भाग पडलें || ४३ 11 त्या दोन नंबरांतून | जागा थोडथोडी 
घेऊन | साधिला तो मध्य जाण | ऐसें चतुर कारभारी || ४४ । शक एकराचा हुकूम झाळा | परी 


AR 


Å 


CE) 


je 0८ Xk aQ न 








- 


> ~ 
Q 


ss O Ax है जप AY ANA = Al + = 


J 


ee. रू कस 
POTTA TTE 
> er हक 


अंक apara 















हि "š 
bid 
bid 

š ERE på 
KA O वेळेला | ner साधण्पाला | जागा थोडी पडली कमी ।। ४५ | त्यासाठी £ 


: म्हणून | अकरा गुंठे जास्त जाण | जमीन ती घऊन । बांधकाम चालविले ।। ४६ ॥। पुढाऱ्यांच्या |ॐ विजय 


la p 
॥ ७५ US होतें मनी | वचन दिलें अधिकाऱ्यांनी | आणिक एक एकर तुम्दांलागुनी । काम पाहून pa अ. ॥१३॥ 

<ë 11 ४७ || यास्तव BS area | अकरा गुंठे घेण्यास | परी तें गेलें विकोपास | एका दुशच्या 

बातमीमुद्ें ।। ४८ ॥ यामुळें पुढारी | थोडे घाबरले अंतरीं । त्यांत जो पाटील होता हरी । तो ka 

बोलला समर्थां ॥ ४९ ॥ अकरा गुंठे जागेचा । तपास करावया साचा । एक जोशी नांवाचा । x 


x आला असे अधिकारी ॥ ५० ॥ हांसत हांसत पाटलाला । समर्थानें शब्द दिला | जागेबहल st 
(का झाला | दंड, तुम्हा तो माफ होईल I ५१ । त्या अधिकारी जोशाप्रती। समर्थे दिली spå । | 
£| चाललेल्या प्रकरणावरती । शेरा त्यांनीं मारिला || ५२ ॥ कीं हा दंड झालेला | विनाकारण आहे x 
£| भला | दंड गजानन संस्थेला । परत द्यावा म्हणून ॥ ५३ U मी करून आलों चौकशी । जाऊन त 
त्या शेगांवासी | या घडलेल्या प्रकारासी | दंड होणें उचित नाहीं ।। ५४ ।। म्हणून तो माफ 
केला । ऐसा हुकूम जेव्हां आला । तैं हरी पाटलाला | आनंद झाला विशेष ॥ ५५॥ तो म्हणे Å 


समर्थांचे | वाक्य ना खोटें व्हावयाचे | मजवरी किटाळ महाराचें । येऊन गेठें नुकतें एक ॥ ५६ ।।|% 
£ त्या वेळीं महाराजांनीं | fak नकोस म्हणोनी | तुझ्या एकाही केसालागुनी | धका न त्याचा 





<. °. SD > 
or न A O: Å 


4 
° 
> 
Q 
९ 








बसेल ।। ५७ ll तेंच खरें अखेर | घडून AG साचार | तेसाच हाही प्रकार । आज Rat झालासे $६| U ७५ ॥ 
lue) सम्थेवाक्य खोटें झालें । ऐसे कोणी न Å ऐकिलें | असो शेगांवाचे लागले | 


लोक भजनी स्वामींच्या | ५९ H आतां नव्या arta आल्यावर । जें काहीं घडले प्रकार | 
म्हणजे समथाचें चमत्कार | ते आतां वर्णितो || ६० ॥ मेहेकरच्या साभ्निघ्याला | सवडद नामें 
ग्राम भला | त्या गांवीचा एक आला | गंगामारती गोसावी !। ६१ H यास होता महारोग | कुजून 
गेले अवघें अंग | उरली न पडल्यावांचून भेग | जागा दोन्ही Tater | ६२ ।। करपद बोटें 
झडून गेलीं | तलुप्रती चढली लाली | कानाच्या सुजल्या पाळी | कंडू सुटला aad ।। ६३ ॥ 
G, 

Å 


> 
å 


` 
“5 re GQ 4३2 Gk 43.३ > Or 0 
< HID?” a> DOE DOE DOC 
å ON Ay AP x RAN AY A 


रर E, 


å $ 













y A 


laa गंगामारती | त्या महारोगा त्रासला अती । समथोची ऐकोन कीतिं | शेगांवासी पातला 
Su ६४ ॥ श्रोते त्या गोसाव्याप्रत | लोक आडवूं लागले बहुत | तुला रक्तापेती आहे -सत्य । तूं न x 
#|जावें «dar ASI महाराज दिसतील ऐशा ठायीं । उमा राहून दर्शन ÅÅ | कधीही ना जवळ जाई । है 
त्यांचे चरण घरावया ॥ ६६॥ हा स्पशजन्य रोग फार । म्हणून वेद्य डॉक्टर | सांगती याचा 
Hi विचार | Å आपुल्या मनीं करी ॥ ६७ ।। परी एके दिनी गंगाभारती | चुकवून अवघ्या लोकांप्रती | 
येता झाला सत्वर गती | प्रत्यक्ष TAA घ्यावया ।। ६८ ।। डोई ठेविता पायावर | समर्थानी चापट 


y AV Å 


e 


9 
PAPAS AP AP AP AP AY AS A A A OO Q 






y sOe अं 
REN 


ye Oe 4 
FO Å 






- AR APA 






(७ Oe Oe sf 


थोर । मारिली त्याच्या डोक्यावर | आति जोरानें विबुध हो ।। ६९ ॥ म्हणून तो उभा ° 
& न्याहाळू लागला | स्वामींनीं त्याचे थोबाडाला | दोन्ही करें ताढिलें || ७० U फडाफड कः 
: मारिल्या gata | आणिक वरती एक लाथ | खाकरोनी बेडक्पाप्रत | थुंकले त्याच्या तनूवरी & 
Sli) ७१ ॥ तोच त्याने मानिला | समथोचा प्रसाद भला | बेडका होता जो कां पडला | तयाचिया 





न 


au ý | sateen kaa 
fa ७२ ॥ तो त्याने घेऊन करी । चोळून अवध्या शरीरी । झाला kid 
å Me ma 


Do ४ ७ < 
RRS मु OV X 


Få 


A 





Sa 





(GÇ-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek ColleeHonm. ++ 


— xu Å = 














` Ke Dips क कन 
Faba 2 Å ge = is न 


YR JP 


sg 


«å अंगास ।। ७३ tl Q प्रकार पाहतां | एक इटाळ तेथें होता | तो गोसाव्यासी Z 
श्रीगजानन- | । झाला! पहा येणें रीति ।। ७४ ॥ आधीच शरीर avd | तुझें आहे बापा AS lls 
॥७६॥ टि) त्यावरी यांनों टाकिले । या अमंगळ बेडक्यातें ।। ७५ ।। तो तूं प्रसाद मानिला | अवघ्या अगात T ॥१३॥ 
चोळिला | जा लावून साबणाला । घुवून टाकी सत्वर SÅ l हे ऐसे वेडेपीर | विचरू लागतां 
भूमीवर । त्यांशीं अंधश्रद्धेचे नर । साधू ऐसे मानिती ! ॥ ७७ || त्याचा परिणाम ऐसा 
होतो | अविधि sata ऊत येतो | तो येतां सहज जातो | समाज तो रसातळां | ७८ il 
यासी तुझेंच उदाहरण । तूं औषध घेण्याचे सोडून | आलास at रे थांबून | या Jenna 
॥ ७९ ॥ गोसावी å ऐकतां led लागला समैथा । म्हणे तुम्ही येच चुकता | याचा करा 


- 


x विचार licell अमंगळ साधूपासी । कांहीं न राहाते निश्रयेसों | कस्तुरीच्या पोटाशी | दुर्गंधी ना ६ 
£ बसे कदा ll ८१ ॥ तुम्हां दिसला बेडका । तो हा प्रत्यक्ष मलम देखा | SMUT सारखा | 
सुवास येतो यालागीं U ८२ ॥ तुम्हां संशय असल्यास | पहा माझ्या अंगास | हात लावूनिया å 
#| खास | म्हणजे कळून येईल की ॥ ८३ ॥ त्यांत धुक्याचे नांव नाहीं | अवघी ओषधी आहे 
| पाही । मी इतुका वेडा नाहीं | बेडक्यास मलम मानणारा ¿9 ।। तुझा त्यासी संबंध नव्हती | 
म्हणून बेडका दिसला awai । समथोची योग्यता | त्वां न मुळीं जाणिली ।। ८५ ॥। त्याचें पाहण्या |; 
प्रत्यंतर | चाल जाऊं एकवार | स्नान केलेल्या जागेबर | वेळ आतां करू नको ॥ ८६ || कॅन ॥ ७६ ॥ 
समर्थ स्नान प्रतिदिवशीं । करतील ज्या जागेसी | uer ओल्या मातीसी | मी लावितो 





नेजांगा ॥ ८७ || ऐसा संवाद तेथें झाला | दोघे गेले स्नानस्थला । तो कुटाळासी आला | 
अनुभव गोसाव्यापरीच ॥ ८८ U ae स्नानस्थलाची | Qm घेतली साची | तो 
| गोसाव्याच्या हाती I बैसली औषधी होऊन ।। ८९ ।। कुटाळाच्या हातांत | ओलीच माती आली 
Saa । दुगेधीदी किंचित्‌ | येत होती तियेला। ९० ॥ तो प्रकार पाहाताक्षणीं | कुटाळ घोटाळला 
lai । कसित कल्पना सोइनी | शरण गेला समर्था ।। ९१ Il असो कोणी गोसाव्यातें | जवळ 
qd देत नव्हते | हा दूर बसून भजनातें | करी स्वार्मापुढं नित्य ।। ९२ ।। आवाज गंगाभारतीचा | 
पहाडी गोड मधुर साचा | अभ्यास होता गायनाचा | त्या गंगामारतीला ॥ ९३ ॥ ऐसे पंधरा 
दिवस गेले । रोगाचे स्वरूप पालटले | लालौनें š सोडिले | जयाचिया अंगाला || ९४ l चाफे 
झाले पूर्ववत्‌ । भेगा पदींच्या faren समस्त । दुधीचा मोडला स्वारित | ठाव त्याचा 
£| त हो ll ९५ H गोसाव्याचे ऐकून भजन | होई संतुष्ट समर्थमन । प्रत्येक जिवाकारण | गायन ः 
हैं आवडते ।। ९६ ॥ बायको गंगाभारतीची | agam नांवाची | Å शेगाबी आली साची |! 
£ न्याया निज पतीला ।। ९७ 11 संतोषमारती gar | होता तिच्या बरोबर | येऊन पतीस ARI 
कर । चला आतां गांवातें || ९८ ॥ तुमची व्याधी बरी झाली | ती मी इष्टी पाहिली | समथ साक्षात्‌ है 
चंद्रमोळी | आहेत हेंच खरें असे । ९९ || घुलगा तेंच बोलला | म्हणे बापा गांवी चला | qaq | 
गजानन महाराजाला | येथें राहणे gå झालें ॥ १०० ॥ गंगाभारती म्हणे त्यावर | मला नका जोडू 2 
कर | आजपासन साचार | मी तुमचा waa नाहीं ॥ १ A अनाथांची माउली | खामी ag 


TITS 
å å 


nb आए कर 


~ 160. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ra Ro 


कटा 
— a 


~ 





. ह पदपदांतरें समथोची | आवडीनें म्हणावी साची । त्याला कला गायनाची । येत होती विबुध Ñ 
Hla ॥ १३ 11 प्रत्यही तो अस्तमाना । एकतारा घेऊन जाणा । समर्थाच्या साक्निधाना। बेसून * 
भजन करीतसे H १४ ॥ ऐकून त्याचें भजन | इतरांचेही हे मन । वस्तु अशीच आहे गान | > 
न! रंजाविणारी «aid || १५ || हवा गंगाभारती बरा झाला । रोगाचा पत्ता मोडला ] मलकापुरास पुढे |ॐ 


> 


4 नेण्याला | मी आलों होतो. आपणाला । 

। नाहीं येत आतां | नको करूं आग्रह इथा । पुढे मार्गे येईन ।। १९ ॥ त्याला दिवस झालें बहुत 
ॐ aat चला झुंडगांवांत मी आहे आपुला भक्त | माझी इच्छा पूणे करा ll १२० H genta | 
न तरी I मी अवघी करून तयारी । न्याया आलो आपणा ।। २१ ॥ |ॐ 
f होटले नारीनर | तो न आनंद वर्णवे 
||| २२ ॥ इ्यामासिंगाने मंडारा । घातिला जाले गोदातीरा । दुसरें कीं हो 
48 पैठण ॥ २३ ।। पेठणामाजी एकनाथ | सुंडगांबी । 
x gaa करावया ।। २४ ॥ आचारी लागले स्वैपाका | अधी स्वैपाक झाला निका å * 
Z| बोलले देखा । ऐसे इयामसिंगासी ।। २५ IL saram, आज चतुर्दशी | मुळींच आहे रिक्त तिथी । क 
भोजनाच्या पंक्ती । पोर्णिमेला होऊं दे ।। २६ ।। श्यामसिंग बोलला यावर । स्वयंपाक झाला तयार | 
% होक जमले आहेत फार | आपला प्रसाद घ्यावया || 
न" दृष्टीने | योग्य परी हें न माने | त्या 


> * GA 
—— 
% * ? * ° ° a . . 
CY NI Nd ee@#e 42 42% SN > 
WAN AS लके ED 


ॐ|कारण | get प्रापंचिकालागून | आपलेंच व्हावे व 
एकी आकाश जाणा | भरून आलें गजना | होऊं लागली मेघांची || १२० 





















F : | ; 
नॉ झंझावात सुटला भारी | कडकडा तीं कांतारी | लागलीं झाडें मोडावया ।। ३१ V घटकेत पाणी 
x पाणी झालें | अन्न अवघे वाया AF | मग इयामासंगानें AAAS | महाराजांस येणें Ql ३२ N x 
आतां महाराज उद्यां तरी | gå न व्हाबें आजच्या परी | RGA होऊन बसली खरी | अवघी 
P मंडळी गुरुराया ।। ३३ ॥ निवारा या ina | हा नव्हे पावसाळा | आगांतुक बेटा आला । 
"आमचा नाश करावया ।। ३४ I| आतां पाऊस पडेल | तरी शेतीचें होईल | वाटोळे Å पाहा सकळ | 
न मग म्हणतील लोक ऐसें ।। ३५ || sama केलें पुण्य | हा भंडारा घालन । तें भोवले आम्हा- 2 
लागून | बा खूप तऱ्हा पुण्पाची ॥ ३६॥ Š महाराज म्हणाले इयामसिंगा ! । ऐसा सचित होसी | 
Slat गा। तुळा न उद्यां देईल दगा । हा पर्जन्य कधींही ॥ ३७ ॥ आतां मी बारितो त्यासी । ३ 
Kaa बोलोन आकाशाशी | पाहूं लागला पुण्यराशी | तों आभार Blas U ३८ ॥ मेघ क्षणांत 
ॐ निघून गेले । सर्व ठायीं ऊन पडलें । हैं एका क्षणांत झालें | अगाध सत्ता संतांची ll ३९ ll दुसरे क॑. 
दिवशीं पोर्णिमेला । थोर भंडारा पुन्हां झाला | तो नियम चालला | अजून त्या geni 
| ॥ १४० ॥ zara आपली | इस्टेट सर्व अर्पण केली | महाराजांचे चरणी भली । त्या मुंडगाव 
# ग्रामांत ।। ४१ 1 लोक त्या मुंडगावांत | समथोचें झाले भक्त । पुंडलिक भोकरे म्हणूनी त्यांत | 
एक जवान पोऱ्या असे ॥ ४२ l हा उकिरड्या नामक कुणब्याचा | पुत्र एकुलता एक साचा | भक्त 
नी? झाला महाराजांचा | ऐन तारुण्यामाझारीं ।। ४३ ॥ हैं उक्रीडी नाम बऱ्हाडांत | पोर नसल्या वांचत | 


ॐ लोक नवसे ठेवितात | ऐसा प्रघात त्या प्रांती || ४४ ।। तें पेंटय्या तेलंगणांत | केर पुंजा महाराष्ट्रांत | 


4 
° 
e 
$ 
|) 
> 













à 
W ech 








तकात y ⁄ er 
gw ४४” 


- 7 | T. anann धंधा लिया >2 = N 
= j 1 ; 
i s > Ç 
+ 
> « 
र 
* 
+ 
१ (Z. 
š å 
1 
. 
५ CE. 
` b 
F ° 
x -j 
å 


` 


Nar satel वर्‍हाडांत | नांव ठेविती बालकाचे U ४५ l हा पुंडलिक वद्य पक्षासी। करावया | 
i बारीसी | येत नियमें शेगांवासी | घ्याया दशन समथोचें U ४६ ।। जसे कां ते वारकरी | वधपक्षा- 
° झारी | जावी इंद्रायगीचें तीरी । åg आळंदी गांवाला ।। ४७ || तैसाच हा वर्‍हाडांत | वारी 
qaqaia | करी येऊन शेगावांत | परम भावभक्तीनें || ४८ || असो एकदां बऱ्हाडांत | रोग 
* सक्षिपात | बळावला अत्यंत | गांव बाहेर पडले की ।। ४९ U या तापांत ऐसें होतें । प्रथमतां 2 
थंडी वाजते | अंग ज्वरानें तप्त होतं डोळें होती छाल बहु ॥ १५० ॥ आणि कोठें तरी & 
सांध्यावर | ग्रॅथि उठे सत्वर ती होता करी जोर | वात तिच्या मागूनी ll ५१ ॥ मग tt 
बरळतसे | शुद्धि न कांहीं राहतसे | तलखी अंगाची होत असे | बेशुद्ध होई क्षणाक्षणां || ५२ ॥ Z 
पूर्वी हा रोग विपरीत | नव्हता भरतखंडांत । त्याचा वास युरोपांत । होता मोठ्या 
& qant || ५३ H ती सांथ इकडे आली | गांवोगांव पसरली | त्याच्या प्रतिकारा सोडून दिलीं | À 
a ती stat ॥ ५४ ॥ स्या दुधेर सांथीची स्वारी । आली पाहा मुंडगांवावरी | तां 
पुंडलिकाची आली वारी | शेगांवास निघाला । ५५ ॥ कसकस त्याला घरीच आली | परी Z 
| 


EVE VEE VE 
EOR 


yf 


= 








x * IN ES 


I 
- 


५ Oe 4> 4 
i bs 


+ 
{e 
å 
U 
~ 


VA 
is Å 


Se af 


å ° 
CE) 
५ 4 


क्र 


' 7 


I 
G 


EEE 


VA 


Må त्यानं चोरिली । शेगांवाची वाट धरली । आपुल्या पित्यासमवेत H ५६ U येतां पांच x 
£| कोसांवर | शरीरासी भरला ज्वर | एक पाऊल भूमीवर | तयाच्यानें टाकवेना || ५७ ॥ गांठ उठली ee 
| बगलेंत | हैराण झाला रस्त्यात | ऐसें पाहून पुसे तात । कां रे पुंडालिका ऐसें करिशी १ ।। ५८ ॥ - 
i म्हणे बापाला | बाबा मरी ताप आला | गोळा एक काखेला | उठला आहे येघवा ।। ५९ ll 

á 


Oe sf 


EEE 







C 


k: 


TETE 





n Pub in.Kavikulguru-Kalidas-Sanskrit University Ramtek-Colleetior 

















| झाली | आतां avi न met मुळीं | काय करूं Å राहिली | वारी हाय रे 
दुर्देवा | १६० ॥ हे स्वामी दयाघना I I वारीस खंड पाडी ना | दाव तुझ्या दिव्य चरणा | भक्त- ६ 
वत्सला कृपानिधी *॥ ६१ Ú वारी सांग झाल्यावर | मग येऊं दे खुशाल ज्वर | जरी सांडले 
| शरीर | तरी न त्याची पत्री मठा ।। ६९ ॥ माझा पुण्यठेवा होच वारी | ती रक्षण आता करी | 
ही झाली सांथ वैरी | नाश तिचा saad: | ६३ I शरीरसामथ्ये sia | परमार्थे पढ़ें 
| तोंवर | बापही झाला चिंतातुर । ती मुलाची पाहून स्थिती ॥ ६४ ॥ तोही रडू लागला | हा 
एकुलता एक पुत्र मला । देवा न दिवा नेई भला | हा माझ्या वंशाचा ॥ ३९५ || उकिडो म्हणे 
"पुत्रास | गाडीघोडे बसावयास | आणूं कां या समयास । तुला बाळा बसावया || ६६ ॥ पुंडलिक 
वदे तयावरी | झाली पाहिजे पायीच वारी | उठत बसत कसे तरी । जाऊं चला FA x 
॥ ६७ 11 मध्येंच मृत्यु झाल्यास | शव तरी ने शेगांवास | नको करूँ शोकास | हेंच आतां सांगणे 
I ६८ 11 बसत उठत पुंडलिक आला | आति sŠ शेगांवाला | पाहून स्वामी समर्थाला । घातलें 
त्यानें दंडवत ।। ६९ ॥ तो समथानी माव केरी | एका हातानें दाबिली | ate त्यांनीच आपुली Vg 
आति जोर करोनिया ।। १७० ॥ आणि केलें मधुरोत्तर | पुंडलिका ! तुझें गंडांतर | टळलें आतां (£ 
Å तिळभर | चिता त्याची करूं नको ॥ ७१ U तैसे महाराज वदरत क्षणीं | पुंडलिकाची गांठ क 
जाणी | गेली जागच्या जागी जिरोनी । ताप तोही उतरला ॥ ७२ l कंप अशत्ततेनें | राहिला ठी. 


देहाकारणें | करां पुंडलिकाच्या मातेने | आणिला नेवेद्य aga ॥ ७३ H घास त्या ANA । 





७२००3 


ye af 


> aes 
FI 


alls * ls © alls 


. 


hj 
å 
s 


e 


Ov 7 











2 * ° ¢ 
PAFA A 


VO 


CH YC 4 


9 
Ú 






। अशक्तता राहिली किंचित्‌ । दें गुरुभक्तीचें फळ सत्य । उघडा डोळे अंघांनो U ७५ ll | 


+ 
+ 
å 
4 


>a wat दोन साचे sht š पुंडलिकाचे । गेठे बंद होबोनिया 1) ७४ ॥ पुंडलिक झाला [# 
% गुरु योग्य असल्यावरी | बायां न जाई सेवा खरी | mag असल्या घरीं | काँ न VG 
3 पुरतील ! || ७६ H सांग करून वारीला । पुंडलिक गेला मुंडगांवाला | हें जो चारित्र बाची मला । 
å त्याचें टळेल गंडांतर || ७७ ॥ संतचरित्र ना.कहाणी । अनुभवाची खाण जाणी | am अविश्वास 
मर्नी | संतकथेचा न यावा Eee श्रीदासगणूविराचित | हा श्रीगजाननाविजय नामें ग्रंथ | ¢ 


र होवो भाविकांप्रत | हेंच देवा मागणें ।। १७९ ॥ gd भवतु ॥ शरीहरिहरापंणमस्तु lI £ 
| $ 
x 
॥ इति ब्रयोदशो 5घ्यायः समाप्तः ॥ £ 
* š 
E | 
b 
bp 


ves A J 





| विजय 
अ. ॥१३॥ 








å ro SERRATE AHO FA 





Oe Ge 4): ४): (2 ४0८ sO 40८ Cr ४1५ 40८. rr ४७८ 0 
Ae 62 26 2 0 002 50740 2 C2 C2 22 22 Le RC ARH 


4 6 $ å å 4 å Ú å å å 4 å & é 
(आ. 3 > 


(3 , 
-> 
+ ë 


जाम T, > a —w remem 
24 
° 
OC 
å 


gara: || 


Fr 
q 
se 
= E å 
k à H- 
> 2) g Å 
å - ६१ 
> 2, FE; 
4 hs” 
Bae Cree 
-i å 
+ 





r 
4 


, 





श्रीगजाननविजयग्रंथस्य त्रयो 


® 
å 


. * 
u 


é 


p 
å 2 





+ 
å 


u , 
å 


® 
4 


क 
å 


° e 
CIE DCHEDCHEDOHEDC KOSS eo <e 40 90o SCIENCE YC 
4 


v , ® ° , ° , ° 9 9 ° + v ? * 
eo oo <o <40 @2' 42 62% @2 42 22 99 22% 99 oe Ce 
iP "U à å 3 å å . è å å å UV & 





९ ° 
<e& 228 HCE CHSC > 
& 


° 
FOOD EO 


` 


श्रीगजानन विजय ग्रंथ-अध्याय १४. 


ve” 





s< kusa qk 





॥ 
रीने सर्वांचे रक्षण केले. 


त्यक्ष नमंदादर्व 


i 


~ 


पेने प्र 


श्रीगजानन महाराजांच्या कृ 


| 


Ive 





das Sanskrit Un 


1 


Kal 


— rO sss 


ain:Kavikulguru 


på 


EE TƏ—Aç: 


1 


Domai 


- o HE 





be ;— Sa 


m an asss" —— NE 





श्रीगणेशाय नमः ॥ हे कौसल्यात्मजा रामराया । हे रघुकुलभूषणा करुणालया | सीतापते 
| करा दया | आतां या लॅकरासी MU १ NI प्राटिका त्वां उद्धरली | आहिल्या शिळा सर्जाव केली | 
शबरीची पुरविली | इच्छा त्‌. दाशरथे ॥ २ H aan कारण | ASS नृपर्सिंहासन । AA 
केलेस बलवान | केवल आपुल्या कृपेनें Ul रे ।। शिळा तरल्या सागरी | तुझ्या नामें रावणारी | 


A 


$ बसबिलास गादीबरीं । भक्त आपला बिभीपण || ४ ॥ जो जो आठा शरण पदा | तुझ्या कीं है | 
aiia । दैन्य, दुःख, आपदा | त्याच्या त्वां वारिल्यास ॥ I š मनीं आणावें | दासगणूस 

£ सांभाळावे | बाठकाने धावावे । जननिबिण कोणाकडे १ ॥ ६॥ Ç जननी जनिता सद्‌गुरु | il 
aata कल्पतरु | भवनदीचें भव्य तारू | da कीं रे रामराया ।! ७ ।। एक खेडेगांवचा । रहि- 
— वासी मेहकर तालुक्याचा | बंइतात्या नांवाचा । त्राह्मग होता बिबुध हो ॥ ८ ॥ हा बंडूतात्या 
ब्राह्मण । सदाचारसंपत्न | उदार होते ज्याचे मन | गृहस्थाश्रम चालवी ॥ ९ ।। श्रोते या प्रपंचांत | 
संकटे येती अतोनात | परी नाहीं पहा सुटत | लोभ त्याचा मानवा || १० ॥ या बंडूतात्या घरीं । 

पाहुणे येती वरच्यावरी | तो अवघ्यांची साच करी I सरबराई fat ।। ११ U ऐसा क्रम र 

नै) चालला | संचय अवघा संपला | आली पाळी बिचाऱ्याला | कज काढणें साइचें ।। १२ ।। घरदार ८ 
š बदन | लाज वाटूं लागली ॥ १३ ॥ 
: बिकादया न algi उरलें | स गेलें । काय विपत्ती वर्णावी ! 
$j १४ ।। तगादे करिती सावकार | शिपाई धाइन वरच्यावर | भागतरण्यासी दोन प्रर | अडचण पइ | 


í C-0.Tr - o= os eee a ~ 
, [C C-0. In [1101 Oma Ka 1 i cali = 3 BME SSE adds 3 š 
= त > == 1 — 4141 Sad 
r V Ramtek COL ACTION 


~ i 


















लागली 11 १५ ॥ कांता MS टाकून । gå करिती अपमान | पत गेली उडून | उसने न कोणी देती : 


a 


हो || १६ H èm तापे त पछा I जीव द्याया त्य र झाला । पैसा संपतां प्रपंचाला | काहीं नसे किंमत 


| 


bb 
. å ç 


CE OC 


 श्रीगजानन- विजय 
Huden 


(å 


ae 22 





ae °. 

















> 



















॥ १७ ú š सुखाचे ar स्थान | तेंच pr निकेतन | संपून गेल्यावरी धन | सहज होते न्याय 
हा || १८ 11 बंइतात्या विचार करी | जीव कोठें देऊं तरी | अफू खाऊन मरूं जरी | तरी ती घ्याया x 
| पेसा नसे ॥ १९ H जरी जाऊन ARAA । sta हा मी देऊ तरी । तितुक्यांत कोणी येऊन वरीं । क | 
| जरो मला काढल्यास || २० ।। जीवही ना जाईर | उलटी फजिती होईल | सरकार शिक्षा देईल 12 | 
द| आत्महत्यारा म्हणून मला 11 २१ 11 यापेक्षां हिमालया | जावे वाटे जीव द्याया | आत्महत्येचा ते| | 
न ठाया | दोषही ना लागेल || २२ H ऐसा करूने बिचार | पडला घराच्या बाहेर । अखेरचा GL | 
| नमस्कार । केला त्यानें प्रपंचाला ।। २३ ॥ एक लंगोटी घातली | राख अंगाला लाविली | तयाने ही * | 
ऋ युक्ति केली । ओळख आपुली बुजवावया || २४ 11 श्रोते agarerat | जननिंदेचे मानसी | भय वाटे £ | 
अहर्निशीं | हैं सकळासी ठाऊक 11 २५ || बंडूतात्या म्हणे मनीं । हे दीनदयाळा चक्रपाणी | अव- कॅ; 
कृपा मजलागोनी । कां रे एसी केलीस ? || २६ ।। तुझ्यावरी विश्वास माझा. | पूण होता अधोक्षजा || 
FT लागला | तों एक मेटला । विप्र त्यासी स्टेशनांत || ३० ।। आतांच हरिद्वाराचें । तिकीट 


9 
° 
$ 


— 
h: 





. 
- GOC 


| नको वेऊ साच । घेऊन दर्शन संताचें | मग जावें हरिद्वारा || ३१ H आपल्या वऱ्हाड प्रांतांत | 
$| गजानन agda | आहेत अवतरले सांप्रत | त्यांच्या दर्शना जाय Å ll २२ || संतदशन आज- 
बरी | वायां न गेलें भूमीवरी | उगीच त्रासन अंतरीं | भलतें कांहीं करूं नको |। ÅR II ऐसें बोलतां |% 
ब्राह्मण | तात्या गेला गोंधळून | म्हणे हा मनुष्य कोण १। अवचित मसी भेटला ॥ ३४ I किंवा | 
याने safe | मी बेइतात्या म्हणून WS | कांहीं न माझा तर्क चाले | Jå तरी AG कसा ! कः 
H ३५ || कांहीं असो शेगांवासी | जाऊन बंदूं समथांसी । ऐसें बोळून मानसी । शेगांवासी पातला | 
I ३६ H दर्शना गेला ब्राह्मण | तो महाराज वदले हाँस्न | कां रे देशी जाऊन प्राण | हिमालयासी ae 
है तात्या || ३७ || अरे आत्महत्या करूं नये । हताश कदापि होऊं नये | प्रयत्न करण्या चुक |Z 
नये | साध्य वस्तु साधण्यास ॥ ३८ ।। आतां जरो दिलास प्राण | प्रपंचाशी area | तरी येशील |# 
घेऊन | जन्म पुन्हां ते मोगावया।। २९ H नको जाऊं हिभाल्या । गंगेमाजीं प्राण द्याया । परत 2 
आपुल्या घरीं जाया | वेळ वेब्या करूं नको || ४० ॥ तिकीट घेतां जो भेटला | स्टेशनावरी ब्राह्मण % 
तुला । ओळखिलें कां सांग त्याला ! । तो कोण होता हें कांहीं ॥ ४१ ॥ जा आतां घरीं परत | 
af नको लबही येथ | बापा तुझ्या मळ्यांत | आहे एक म्हसोबा ॥ ४२ H त्या म्हसोबाच्या $ 
पूर्वेसी | बाशुळीच्या झाडापाशी | खोदून पहा मेदिनीसी । दोन प्रहर रात्रीला || ४२ ॥ काम जमीन |ॐ 
खोदण्याचें | तूंच एकटा करी साचें । खालीं तीन फुटांचे | द्रव्य तुजला सांपडेल || ४४ || त्यांतून ! 
थोडे कर्जदारां। देऊनी ऋणघुक्त होरे खरा | नको सोईस बायकापोरां | उसने वैराग्य वाहूं नको 


2.e . 





OCRA] 


) , $ ° 
ae 26 422 4° 22 
Ú å å 


hj 
CDC 


2° 


+ 
PCI 
> 





x 
å 
° 
- 
å 
* 
v 
A 
, 


å G Ü 


` 


e 


८३% 


' 


deaf 


f 


å 
i 
I 
| 
| 
A 
Ww 


NN NH NX, 


* å å å Ú Ú 


Ye 


4 
r 
r. 
e 
5 


FR 
क 






० 
ve VEE 


s" ivikuleuru Kalida a i it o = T p) ee ae Oa; SS ee ee 
rå 




























° 
4 

à 

५ 


| ॥ ऐसे बोलतां गजानन । आनंदला तो ब्राह्मण | आला खब्यांस परतून | राख पुखल 
x अंगाची 1186 \ रात्रीचिया वेळेला | मळ्यांत म्हसोबापासी आला । agder लागला । 
जमीन खोदाया कारण || ४७ || तों तीन फुटांवर I लागली श्रोते घागर | एक तांब्याची साचार । : 
वेळणी होती जिच्या मुखा ll ४८ ॥ त्या तांब्याच्या घागरींत । मोहरा सोन्याच्या चार शत Vi 
पडल्या. त्याच्या दृष्टीप्रत । मग काय विचारितां १ ॥ ४९ N करीं घागर घेऊनियां | लागला तेथेच å 
नाचावया । जय जय गजानन गुरुराया । ऐसें मुखें बोळून ।। ५० M त्याच FAKE | फेडिले 
त्यानें अवघें ऋण | मळा होता पडला गहाण | तोही आणिला सोडवोनी ॥ ५१ Vet बसली g 
| पंचाची | ही गजाननकृपेनें साची | वृत्ति बंडूतात्याची | गेली अती आनंदून || ५२ ॥ जेबी मृत्यूची | 
घटका भरतां | अमृतकलश यावा हातां | वा सागरामाजीं बुडतां | तारू दृष्टीस sam l! å ॥ x 
बंडतात्यास तैसे झालें | दुःखाचे ते दिवस सरले | मन त्याने पुढे केळं | येण qar शगाचा ॥ ५४ 114 


O 


दानधम तेथें केला | मोठ्या प्रमाणामाजी er | गजाननाच्या पी झाला । लीन अनन्यभाबाने * 
॥ ५५ ॥ aŠ महाराज वदले त्यासी | आम्हांस कां रे बंदिसी १ । ज्यानें दिला आहे तुसी । द्रव्य" > 
है घट तो बंदी तया ॥ ५६ ।। आत तरी येथून | खच करावा सांभाळून । उगे न करी उधळेपण । 2 
त्यांत नसे सार कांहीं || ५७॥ जन सुखाचे सोबती | निर्वाणीचा. श्रीपती । त्याची सदेव करी |; 
भक्ती | तो न उपेक्षी कदा तुला || ५८ W ऐसा उपदेश ऐकिला | समर्थासी बँदून भला | बंइतात्या | 
/ गांवास गेला । आपुल्या अती आनंदें ।। U एकेकाठी सोमवती | पवे आएं निश्चिती | जी 


i i hy 

< & $ i de ५५ ; | ५८ 
» ind UNE PUES GS INS जय ts 9 ete “पग 
: y > $ OE MØ a —- n 
3 AS amet: menn STR ES SG 120 — ae 4 GÅ AE 
x. = aes — ss w ee 2 ee wiwa —. “sta X Na kiasa adka ini SSE OE AS ES >, meae 
i x + 
i Å ah ४ 





+ 
å 


विजय 
अ. ॥ १४॥ 


* 
å 2 और Å 


wae < < < 
è U 


CEG 
O 


> Ks 








A 


a Slat अमावास्या येती । सोमवारी ती सोमवती हो ।। ६० llar सोमक्तीचें माहमान | पुराणांत g 


केले कथन | या दिवशीं नमंदास्नान | अबश्य म्हणता करावें ॥ ६१ U म्हणून शेगावची मंडळी | 2 
l केली | पडक्या AMG भरून || ६२ l मातड 4 


à 


Piil ६३ || बंकटलाल म्हणे अवध्यांसी | आपण जातो नर्मदेसी | घेऊं सांगातें महाराजांसी | स्नान नी 
st ait š € < 4 ` ~% a ` K 
2 कराया नर्मदेचें ।। ६४ 1 TA मठामाजी आले | समर्था विनवूं लागले | ओंकारेश्वरी गुरुमाऊले ||: 
; चला आगुच्यासमवेत । ६५ । तुम्ही असल्या बरोबर | काळाचाही नाहीं दर । घाला आम्हांस ५ 
र! वार्यावर | त्या ओंकारेश्वराच्या || ६६ H हा अधिकार मातेबिना । नाहीं पाहा इतरांना | आशुचो | 
ॐ) विनंती हीच चरणा | =a आम्हा नमेदंसी ।। ६७ || तुम्ही आल्यांवाचून | आम्ही न ad, येथून | र 
; बालहट्टालागून जननी तीच पुराबितसे ।। ६८ | महाराज म्हणाले तयासी | आहे नमंदा माझ्यापाशी |स, ` 


VX 











® OD © 


A 
+ 
ñ 2 


%|उगीच त्रास द्यायासी | जाऊं कशाला तिला मग ! || ६९॥ मी या मठांत बेदून % 

नर्मदेचें स्नान । तुम्ही या सारे जाऊन । श्रीओंकारेश्वराला || ७० || a राजा Tart 1 

मान्धाता भाग्यशाली | होऊन गेला महाबली | दिगंत ज्याची कीर्ति असे ।। ७१॥ श्रीशंकराचायं 

aar साचार | परमहंसाची Fa VERVING . 

तुम्ही तया स्थला । मेटा माझ्या नमेदेला | मात्र नेऊं नका मला | उगाच आग्रह करून ।। ७२ ॥% 
आतां 


> De 
ia si» fi 


C 
4 
° 

å 
° 


ज 


she le? 2228 






Ye 


Å 
2 
i 
å 
; 


å 
a 
° 

e 
å 


De se 4 


ah th 


r. = 
a 


5 


å 


i. EST ग न 4 i ü Sel ey x व Fr ROL E 3 då a FAD BE + कु 
= IT TS oot me op pe 
7 Dir c Do - main. Kas ziku culo uru Kalidas q 
GC-0-In Public in.Kavikulguru | 
हॅ 


Dry alanis SoM RSE Se — य z 





— 


alidas Sanskrit University Ramtek Collectio 





































नमेदेचें || ७५ ॥ महाराज म्हणाले ठीक akk । तुम्ही Raat दांभिक | नमदेचे आहे उदक । या 
Flange विहिरीमध्यें ।॥। ७६ ॥ तिला टाकून आपण । तेथें कराया गेलों स्नान | तरी राग येईल 


(2 ° 


x ~ 


माझे वचन Aad | यांत तुमचें कल्याण |H ७८ ll मग मारुती चंद्रमान | करू लागला भाषण | 
se आम्ही घेतल्यावांचून | आपणां न जाऊं कीं [ol] समर्थे म्हणाले मी तेथ | आल्या होईल बिपरीत | 
नै" मग तुम्ही दोष मात्र | देऊं नये आम्हांला ol] ऐसें मठांत बोलणें झालें | अवघे ओकारेथरा आले | 
se पर्वासाठीं मिळाले | लोक तेथें अपार ।।८१।। नमेदेचें अवघे घाट | स््रीपुरुषांनीं भरले दाट | शुंगीलाही 
< नसे वाट | जाया इराच्या मंदिरी NER कोणी स्नानास उतरले | कोणी संकल्प ऐङ लागले | कोणी 
नॉ घेऊन बेलफुलें | जाऊं लागले मंदिरांत ।। ८३ || कोणी बरफी पेढे खवा । बसन खाऊ लागले 
मेवा | थव्यामागे लागला थवा | तेथें भजनकऱ्यांचा ।। ८४ || पर्व संपेपयंत | अभिषेकाची मंदिरांत | 
गदी झाली अत्यंत | शब्द कोणाचा कोणा न कळे ॥ ८५ || रम्यशा त्या ऑकारीं | समथांची 
Paet स्वारी | पद्मासन घाळूनी कांठावरी | त्या महानदी नर्भदेच्या H ८६ ॥ चौथे दक्षेन घेऊन Å 


Se आले | समर्था Aad लागले | आतां पाहिजे सोडिले | जाणें सडकेनें आपणा || ८७॥ कां कीं मीड 

















॥ ८३॥ 


है 
— l aaa 


- 


स्टेशनाला | जाण्यायेण्याच्या करार केला | गाडीवाल्यानें तो भला | न सांगतां गुण बेलांचें || ८९ N 
gaat आले कळून | आपण होतां म्हणून | पोंचलों येथें येऊन | बैल द्वाड गाडीचे ।। ९० ।। परत ५ 
x ते वस्न गाडीत | जाणें न निर्भय वाटत | म्हणून या नावेंत | बसून जाऊं स्टेशनाला ।। ९१ ॥ गर्दी 
न झाली रस्त्यांनी । नदीतून जाऊं शांतपर्णी | ऐसेंच केलें कित्येकांनी । त्या पाहा नावा चालल्यात १ 
Bl ९२॥ तुम्हांस वाटेल तेच करा | आम्हां न कांहीं विचारा । मी वचनांत गुंतलो खरा | तुम्ही 
$ बसाल तेथे येऊं II ९३ || ऐसें समथे बोललें । त्यांच्यासवें नावेत Fas | नदींतून जाऊं लागले | 
४ खेडीघाट स्टेशनला ।। ९४ H Å नदींत मध्यंतरी | नांव आदळली खडकावरी | फळी फुटून 
शेली सारी । तिच्या बुडाची एक हो ।। ९५ H छिद्र ws आरपार । येऊं लागले आंत नीर । ९ 
%|नावाब्यानें सत्वर | नदींत sen .टाक्रिल्या ॥ ९६।। परी महाराज निघोस्त होतें । “ गिनगिन (८ 
ॐ quia बोते ' | ऐसें भजन gard | चाललें होतें अखंड ।। ९७ || मातेंड बजरंग मारुती | घाबरून नः 
गले अती | उड लागली घडघडा छाती | बंकटलालाची विबुध हो ।। ९८ |। चत्रषे समथा बोलले । ८ 
— आम्ही अपराधी आहों मले । आम्ही न तुमचें ऐकिले । शेगांवांत दयाळा ॥ ९९ ll aa 
Rå आम्हा फळ | तुम्ही आज तात्काळ | न्रमंदाच झाली काळ | आम्हांलागी बुडवावया ° 
| | १०० ॥ गुरुराया आपुली वाणी | åagen मानूं येथूनी | वांचवा संकटांतूनी | शेगांव 

at ॥ १ H ऐसे जों ते बोलतात | तों निम्म्पावरी पाण्यांत | नाव बुडाली लोटत > 
एक फलांग गेली हो ।। २ ॥ कांडी लोक बोलती ऐसे । मेली ही पांच माणसें | आता |% 


SRR EE ळ 





















mrd BE 
; - = 


) Tn Public Domain.Kavikulguru Kalidas S 











anskrit University Ramtek Collection 












x SP 
a? 


kaa ag + 
later मरंबसा नसे | अथांग पाणी नर्मदेला 113 H तई म्हणाले गजानन | नका होऊं हैराण | 









S तुमच्या जीवालागून | घका न लावी नर्मदा ।। ४ I| ऐसें म्हणून स्तवन केलें। नमेदेचें त्यांनीं भर्ले । 2 
u हे चवघे बैसरे | द्वात जोडन नावेत ॥ ५ ।। न 


° 
ê 





छोक (9989 छंद ) f 
नमंदे मंगले देवी । Å अशुभनाशनी | 


* 
CEC 

é 

+ 
so 39 

Ü 


* मंतु' क्षमा करी यांचा | दयाळू होऊनी मनीं ॥ & 
Sida स्तवन चाललें | तों आतील पाणी ya गेलें | RA लाविलें | आपुल्या करास q 


+ 4 


छिद्रा ॥ ६।। नाव श्रोते पहिल्यापरी। आली जल्याचया वरी त्या नावेच्या बरोबरी le | 
त्यश्च नर्मदा || ७ || कोळणीचा घरला वेष । मस्तकावरी कुरळ केश | मिजाविलें जियेच्या vem | e 
कंबरेपर्यंत जलानें H ८ ।। नौका कांठास लागली | अवध्यांनीं ती पाली । आश्चर्यचकित मुद्रा 3; 
ay € 


A ` Aa a pr Š > 
केली । पाहून तळाच्या छिद्राला H ९ || ही बाई होती म्हणून | AYA बांचछ प्राण | बाई के 
आपण कोठीळ कोण ? | हें कांहीं सांगा हो ॥ ११० || सोडा am fase | आम्ही नवे देतो Z 


b, 
ü 


9 


9 
b 
c 


qo °. 


> 


i 
PAD <S YC 


Sl ad | तई नर्मदेनें पहा केलें | अशा रीतीनें भाषण | ११॥ मी ओंकार कोळ्याची कन्यका | माझे 


ee 
Q 


af तर्मदा ऐका | आम्हां परिपाठ आहे देखा | ओले am नेसण्याचा || १२ ।। मी ओलीच 


CEC 
v 

PC 
å 


EDGE > 


हाते निरंतर | माझेच रूप आहे नीर | ऐसे बोळून नमस्कार | करून NI एसें बोलून नमस्कार | करून गेली गजानना ।। १३ ।।|#| ॥८४॥ | 


Q 
> 
C. 


3 > 


på 


+ 





J | 


ee 


१ अषराध. 


* 
å 


+ 
i] 
ó 
$ 
> e 
4 
v 
> e 
7 
% 
O 
7 
र 
- 





















Li 
< EY <20 YC 
. a 


på 
å 





J 
" 
Ç | 
| 
Å 
LA 
<< 
* e 
<> 
a 
3 - 


¢ 
s> e> ot 
“ 


# - 


A 


क्षणामाजीं नाहींसी | झाली ती नमेदेसी | वाज apga आकाशी | घनी जैसी टीन होते ॥१४॥ ays 
पहाता प्रकार | चवघे आनंदले फार | कळला स्वामींचा आधिकार । नर्मदा आली दशना ।। १५ || 
बंकट विचारी खोदून | समर्था ही = कोण I | š सांगावें फोडून | गुप्त कांहीं ठेवू नका | १६ WS 
तई महाराज बदले तरवतां | तुम्ही जे कां विचारितां | तो कथिला आहे गाथा | नमेदेनें तुम्हांस l| १७ ॥ % 
| x कोळी जो का ओंकार | तोच हा ओंकारेश्वर | माझेंच रूप आहे नीर | ऐसें नमेंदा बदली ना ? ॥ १८ WS í 
अरे ती प्रत्यक्ष नर्मदा । संशय तेथें न घ्यावा कदा । संकटामाजी देते सदा | हात ती आपुल्या द. क... 
ॐ शक्तातं ।। १९ ll म्हणून तिचा जयजयकार | करा मोठ्याने एक वार | जय जय नमंदे निरंतर । š | 
- ऐसेंच रक्षण अंबे करी || १२० ॥ ऐसें ऐकतां वचन | बंकटलालादी चवघे जण | समथाचे दिव्य क 

$ चरण | बंदू लागलं क्षणाक्षणां || २१ ll परत आले Galata | ज्यांना ज्यांना हीच मात । होऊनिया ç 

£| र्षमरित | सांगूं लागले बिबुध हो ll २२ ll सदाशिव रंगनाथ वानवळे | एक्या ग्रृहस्थासमवेत £ 
> भले | शेगांवांत येते झाले | महाराजांच्या दर्शना H २३॥ या सदाशिवाकारण | टोपण नांव % 


£ तात्या जाण | हे माधवनाथाचे छात्रगण | चित्रकूटाच्या होते हो ।।२४॥। या माधवनाथाप्रत | योगांगें E 


AD <o 


- 


9 
> 
è 
U 


> 
6 


$ 





66” > re å 
wre "bu Si EN 


"ECCO Public Doma vikulguru Kalidas Sanskrit University 


amt ७11९2९८ 








आहो.) ç 

. q? 
⁄ ONS | ral 
or $ | og k:d 

अं | ; 
| t x 


| | a ` ` ` ` GN ` 
| श्रीगजानन- (६ दोघे पातले 1139 11 थोडा वेळ आधी जरी । हे आले असते तरी । भेट त्यांच्या गुरूची खरी | 
nær nd 


9 MR ag कि — — es iy 1 5 Pre 
mr र | 3 
द पानें देतां वानवळ्यांनीं | ती भक्षिलीं amb | खलबच्त्यांत कुटूनी । थोडा प्रसाद दिला ar 
















— < ment mre ea 


qe 0. 1 = u Rr 
7 कळ i ieee ie se ner कळ काक 7 कै ET Soe TE ~ >in ip — 
लावल pe - en So 


— nr ~ ~ 


K z — Yema asuy — — — — — I PT ८ Í. —— te le EY - ~ _ så 
tn कळ si = ee 
ler 
हः peor = k 









—rs — —[ w. w m 
— —— r rm nt i -— का ae See pasi ä 235 y WP W. rå 





क माझ्यापुढे || २८ ॥ त्यांचे गुरु माधवनाथ । गेले जेबून इतक्यांत | मठीं माझ्या समवेत | तो हें 


ड 
क 
- 
å 
; 
- 


> 


बिजय 


~ ~ x आले A गेले A घेतां 3 . 119 ४11 
° होती यांना मठांत ॥ १३० H आतां हे मागून आले | गुरु त्यांचे निघून गेले | विडा न sg ne. 


भले । त्याची करूं पूतता । ३१ ।। बानवळ्यासी mea | देते झाले दयाघन । पोरे बंधूची | 
क) म्हणून । ऐसा Å संतप्रेमा 11 ३२ ।। रीतिप्रमाणें सत्कार केला | वानवळ्याचा शेगांवाला | जातांना & 
कॅन त्या निरोप दिला । समथीनी येणें रीति ।। ३३ ॥ तुम्ही माधवनाथाला | असेच जा मेठण्याला । |5 
कॅन त्यांचा येथें राहिला । विडा तो त्या द्यायास ।। ३४ ॥ मी म्हणतों तेंच सांगा | पदरचे न घाला |; 
| बघा | आमच्या वाक्यामाजी उगां | फरक तुम्ही करूं नये || ३५ ॥ म्हणा “ साथे भोजन हुवा । Ç 
नी) विडा तुम्हारा याही रहा | तो आम्ही आणिला पाहा | नाथा तुम्हां द्यावयास ” ।। ३६ ॥ हें aR z 
बोलणें | ऐकलें त्या वानवळ्यानें | घेऊन fest दोन पानें | गमन कारितां जाहला ।। २७॥ Z 
ह गाधवनाथा हकीकत । त्याने कथिठी इत्यंभूत | महाराज आपण शेगांवांत | आला होता कां ते 2 
3७ दिनी t ।।३८॥ गजानन Å बोलें | तैसेच आहे जाहलें | भोजनसमयीं त्यांनीं केलें । स्मरण माझे Å 
तीच मेट ।। ३९ H war रीतिं एकमेकां | आम्ही भेटतो सदेव देखा । येथें शंका घेऊ नका || $ 
स्मरण तीच भेट होय । १४० ॥ त्यांचा माझा एक प्राण | शरीर ही मात्र भिन्न भिन्न | 


हैं आहे खोल ज्ञान । å न इतक्यांत कळें तुम्हां ॥ ४१ H बरें झाले आणिला । क ॥८५॥ 
बिडा तुम्हीं भला । जो होता राहिला । शेगांवीं शिष्य हो UIF 


* 
Ü 


* 
OD NG 


> 


ae ec 2c 2 oe 
Ü 
<o Ce 29 40 


° 
Ü 


AD C3a 


* 
- 


EJA 


CYC NCH YC CA) 


CIE NC 


Å 
å 


है, u 
GOC 


।। ४३ ॥ संतमेटी होती केसी । हें चांगदेवपासष्टीसी | सांगते झाले ज्ञानराशी | श्रीज्ञानेश्वर 2 
° महाराज ॥ ४४ ।। तीं पासष्टी मनीं आणा | म्हणजे ह्या कळतील खुणा । स्वानुभवाच्या ठायी + 
जाणा | वाव न तकोकारणें ।। ४५ ॥ योगी वाटेल तेथोनी । मेटे एकमेकांलागूनी | भेट ठायींच 
बैसोनी | होते त्यांचे कोतुक हें ॥ ४६ ।। शेख महंबद श्रीमोंद्यांत | तुकाराम होते fa | आग * 
; लागतां मंडपाप्रत | at कीर्तनाच्या ।|४७ ॥ ती शेख महंमदांनीं । बिझविली | 
# श्रीगोद्यांत Fat । हें महिपतीनी fast । ठेविलें भक्तिविजयांत || ४८ ।। जाऊन हळी Genta | कर 
x बिहिरीत बुडतां पाटीलसुत । बांचविले देऊन हात | महाराज माणिकप्रभूंनी || ४९ ।। खरा योगी & 
p असल्याविना । ऐसें कोतुक होईना | हैं न साधे दांभिकांना । त्यांनीं गप्पाच माराव्या || १५० I योग क 
अवध्यांत बलवत्तर । त्याची नये कोणां सर | करणें असल्या UNER | त्याचा अवलंब करा 2 


NE NN) 


Fr Oe 
RNA he 


१००१५ 


Ce Ox x 









* 
= 


+ 
se 





Q 
9 
“ 


|) ® q A 
PAPAS A 


हो ॥ ५१ H श्रीदासगणूविरचित | हा श्रीगजाननावैजप नामें ग्रंथ | ऐकोत सदा प्रेमळ भक्त । निष्ठा 
ॐ वून ग्रंथावरी ।। १५२ ।। शुभं भवतु ।। श्रीहरिहरापेणमस्तु । 


* 
sl 
YG 


$ . * * 
Å 32... Ae Ae A 


v ° 
CCH CRE CE CSC 
a 4 å 


¢ 


EC 


॥ इति चतुर्देशोऽध्यायः समाप्तः ll 


S$ कै छै ` 


४. 4. Oe ae 4) 


7. 
re 


w $ ig a bese DE en PRET så SP Sq a % A Ç ia 
ST GE SY ilama EM RE DERE Ep a Me NS RE," SOMA: 
गाय Kalidas S = ua ऋछ 








— 
avik 


et TE on 
Tm Public Domain. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Col 


NE i 

N K uu; 
_, (४. Xk Oy 4) 
IR - 


ity Ramtek Collection 









pi D a S yU 


शप maa 


LA 


DOr RFT SSSI NE ET क Se X —<— 
å SE 


* 


5 
NCE CEC 
` ô शि 





* 
Í 


७७५७०७४७७५ ७ 8 + Do ED å ED + + ED ५ ६७७५ ED १ ED + AD + p.p. b... NYY YY TY TT OGD > RT २ EG 
MDT ee e EDI सा ९ Pt ED meme mma m+n 





DOE) DE 
4 


* 
LC 


विजय 
अ. ॥ १४॥ 


श्रीगजानन- 
« ॥८६॥ 


| 


XN) 






4 


Nå 
A 
EEE eqo eso DED EER FD 








Foe e 


NA G bo Soe taler आ, ७७ 


9 
(3 


+ 
<. NAN ae 


° 
å 


: || इति श्रीगजाननविजयग्रथस्य चतुर्दशोऽध्यायः समाप्त | 


ØRN "° 






in 
x 





9 
PC 
(] 
ICH 
GN ZN 


° Ld 9 
<> 26 90 
Ü Ü O 


र IN > 
“ooo E 5, 4, ५६, 32५ 32. 3५ BER IES 
len b. आम 
— 


॥ ८६ U 


xe 
< 
$ 


° 
$ 


D4 9 ९-७७ + ७७ e eo ५ ED NEED + 86 ३७.४ ७७ o &७ ७ ७७% ७9.९ ५७७ Gp + ९७७ ९ Gp 4 GD 0 ED OED FED + UD ९ ६09 + ६0 ५ €D ९ GP ९ ७७ + ७७ ९ ७७ ९ ६० 4 UD + GP SA 
JD 63७९ 40 + सा ED ebo ED LD ED ED ५-५७) ० IDOLE + BD EDI PAA s #0 OTE 0 PR ९०22२०३ PD 


k 
å t 


=- <> <+ ċ 40 4S 


I nnn - 
+ 





š 
* " 
J + 3 { 
Aa S. i 
in = 4 SN — w Sua REN å y E 1 


श्रीगजानन विजय ग्रंथ-अध्याय १५. 













ELAS ke 


श्रीगजानन महाराज उजव्या बाजूस खुर्चीवर बसलेले असून लो. टिळक भाषण करीत आहेत 


FS ci Å of 
क. शी å å 


— — 


-«CC-0:1 ic Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collcicttor— 


<> $ ED 0 ८७७ ० २४४ & 468 + १७७ $ LETT & GD baD + BOD YY YY YY OGD १९७9 OGD ३ Eb ७ ७ ७ & २ ४७ ) + G$ 6 ES > GE SEHD v OD OEM > AE ० LT 
sede GP? ED € ht EG ४ KE + M6 ED ७ SH > ED-0 G 9 AP FED + RT OT GV ED + GF 


~ 


श्रीगजानन- | 


क y 
$; 


श्रीगणेशाय नमः ॥ Š कश्यपात्मज वामना । हे बढ़रूपधारी नारायणा | तूं बलीच्या घेऊनी 
दाना | कृतार्थं त्याला केलेस ।। १॥ राज्य मृत्युलोकींचे | घेतलें at जरी साचें तरी दिलं 
पाताळाचें | राज्य बलीकारणें || २॥ आंबळा घेऊन नारळ दिला | तुम्ही त्या पुण्यवंत बलीला | आणि 
त्याच्या भक्तीस्तव झाला | द्वारपाल दारीं तुम्ही ।। ३ H या मन्वन्तरानंतर | बलीच आहे होणार | 
देवांचा राजराजेश्वर | देवा तुझ्या बरानें ।। ४ H एका घटकेंत अनंता | चहूं वेदांच्या संहिता | पठण 
* केल्या बुद्धिमत्ता केवढी तुझी अगाध तरी ! ।। ५।। sami तुझ्या अवतारी | हा सोंबळा 
x अवतार श्रीहरी । कोणाचाही भूमीवरी । बघ न तुम्ही केलात U ६ ।। शज्रुमित्रांच्या घरीं दिवा | ये 
ॐ अवतारी लाबिला बरवा | देव आणि दानबा | तूं वद्य सारखाच | ७ I देव तेही आनंदाबिले | 
£ राक्षस तेही CIS | आपलें इंशत्व सांमाठिलें । याच अवतारी देवा Å H ८ ॥ तुला माझा 
नमस्कार | असो वामना वारंवार | मस्तकीं ठेवा बरदकर । तुम्ही दासगणूच्या || ९ H टिळक 
बाल गंगाधर | महाराष्ट्राचा कोहिनूर । er सागर | राजकारणी प्रवीण जो ॥ १० || 
निज स्वातंत्र्याच्यासाठी | ज्यानें अनंत केल्या खटपटी | ज्याची धडाडी असे मोठी | काय 
तिचें करूं ! ॥ ११ ॥। करारी भीष्मासमान | आर्य add पाहून दैन्य । सतीचें झाला घेतां 
वाण | भीड न सत्यांत कोणाची U १२॥ वाकचातुर्य जयाचें । ब्ृहस्पतीच्या समान 
साचे | धाबे दणाणें इंग्रजांचे | पाहून ज्याच्या लेखाला ।। १३ ॥ कृति करून मेळविली | 
ज्यानें लोकमान्य Å vat भली | ती न कोणी त्यांना दिली | ऐसा होता बहाइर ॥ १४ ॥ 


% Ar AG 


5 5 5 दू २ 


—— ken sl 


IN K AVIKIUIOTITU | was < [ DIST NG - b 
ic Domain. Kavikuleuru : calida: : i iversity Ra mtek Collection 


£ i 5 I 













x 








एके काळीं अकोल्याला | शिवजयंतीच्या उत्सवाला । लोकाग्रहें येतां झाला । व्याख्यान g 
द्याया कारणें || १५ U झाली तयारी उत्सवाची | त्या अकोल्यामध्ये साची | मोठमोठाल्या å 
विद्वानांची । गेली गडबड उडून || १६ ll दामले, कोल्हटकर, खापर्डे | आणखी विद्ठान्‌ बडेबडे | 
जमते झाले रोकडे | तया अकोल्या ग्रामासी || १७ H अध्यक्ष त्या उत्सवाचे | नोमिले होते 
टिळक साचे | ata ऐकतां टिळकांचे | वऱ्हाड सारें आनंदले ।। १८।। शिवरायाची जयंती | याच्या å 
Sania या प्रांती । झाली पाहिजे होती । त्याचे कारण ऐसें पहा ।। १९ ॥ शिवाजीची जन्मदात्री || 

४ जी वीरमाता Gat सती । ती बन्हाडीच आपुली होती । सिंधखेडी जन्म जिचा ॥ २० ॥ mg 
> चीरगाजी शिवाजीला | Ga पोटी जन्म दिला | वच्हाड-महाराष्ट्र एक झाला | या सतीच्या e । 
det ।। २१ ॥ माता होती वऱ्हाडी | पिता महाराष्ट्री शहाजी गडी | अवघ्या दंपत्यांत ही जोडी । ç 

खचित होती अनुपम ॥ २२ ।। आधींच उत्सव शिवाजीचा | जो कलिजा महाराष्ट्राचा । आणखी वरी कै 

ॐ अध्यक्ष त्याचा | टिळक बाळ गंगाधर || २३ ॥ आधीं एक माहिना तयारी | उत्सवाची चारली |ई 

5 खरी । ज्याच्या त्याच्या अंतरीं | आनंद होत चालला || २४ H अध्यक्ष उपाध्यक्ष निवडले | 

% स्वयंसेवक तयार झाले | तई कडकांचें म्हणणें पडलें | ऐशा रीति विबुध हो || २५ ॥ या शिवजयंती % 

| £ उत्सवाला । .आणा शेंगांवचे महाराजाला | श्रीस्वामी गजाननाला | म्हणजे gata ang 

| i | पडेल कीं || २६ ॥ शिवाजीच्या राष्ट्रोद्धारा | आशीर्वाद होता खरा । समथांचा साजिरा | म्हणून तडीस (%| ॥ ८७॥ 
fer तो Wo ॥ टिककांचें राजकारण šq जिजाई-हृदय रत्न | त्याला पाईजे safes (2 


A, 





| 
x 


“३४ SH or > o 
(६ 70 å ç 
- eeo 


श्रीगजानन- 
| uæen 


fig) 
3 
Ë 

å 






° (2 * 
<. <. 
å å å 


+ ° ¢ e 


CCIE NN Cd 


- 
k.) 


Q Q; 
CCH 
Ü å 






Š 
1 2 


$ 
COG 








p 
Ca 
| 
w ) 
ô 
- 
4 


> SS RS या = 
छः 






: समथौचे ga हो ।। २८ å कित्येकां पसंत पडलें | कित्येकांस नाहीं रुचले | ज्यां न sd: 
la बोलले | उघड येणें रीति ॥ २९ ॥ तो शेगांवाचा अवलिया | कशास arat ये ठायां I * 
£| कांही तरी करूनियां | विक्षोम करील समेचा ।। २० ॥ फिरेल नागवा समेत । “गिण गिण 
° गणांत ” ऐसे म्हणत । मारील वाटे कदाचित्‌ | तो लोकमान्याला ॥ ३१ H काहीं लोक बोलले | x 
Z न म्हणणे चांगलें | गजाननाची पाउलें । लागली पाहिजेत सभेला ॥ २२ > जें कां वेडे- 
पण | तें आहे वेड्याकारण । जे कोणी विद्वान्‌ सञ्जन | त्यासी न वदती वेब्यापरी || २२ ॥ क 
I खरेखुरे asters | जरी टिळक असतील एक । तरी महाराज निःशंक | समेसी येतील ये š 
š ठायां ।। ३४ ॥ खऱ्याखोव्याची परीक्षा | साधूच हे करिती देखा । म्हणून सांगतो भिऊ नका | 
ह) त्यांना आमंत्रण देण्यास U ३५ || ऐसी भवाति न भवाते झालो । मंडळी शेगांवास आली lj 
4 द्याया भली । सभेचे श्रीगजानना ।। ३६ ॥ येतांच दादा खापड्योसी | बोलते झाले x 
पुण्यराशी | आम्ही येऊ समेसी | तुमच्या शिवाजी उत्सवाच्या H २७ ॥ वेड्यापरी न तेथें करू | x 
$ qaa मौन धरं | सुधारकांचा कधीं न करूं । मनोभंग मनाचा ।। २८ II करावयासी U 
b UBER | योग्य बाळ गंगाधर | याच्या परो न होणार | राष्ट्रप्रेमी पुरुष पुढे ॥ ३९ । स्नेही त्या x 
$ टिळकांचा | अण्णा पटवर्धन नांवाचा | शिष्य नरसिंहसरस्वतीचा | आळंदीचा असे जो ।। ४० ॥ £ 
: दोघां पुरुषां पाहण्यास | आम्ही येऊं अकोल्यास | ते ऐकतां auaa | अती आनंद på 


जाइला ।। ४१ | पाहा पाहा फोरहटकरा | वऱ्हाडप्रांताचा ज्ञानहिरा । यानें TUG जाणिला | 
4 





















* 
CMD 





k 

+ 
G 
i 
Q 


ST ee 
å 


VAN 


y De Å 
x OS म्‌ 


å 
न 
' 
> 


>Ç 


. 

, 
- 

. 


८3 


VAD NX 


१ Ar Å 


k 
क 
Ld 

C 
A 
‘ 

{s 


y AG af 


2063 


=a 


main.Kavik avikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection= = 
k 


i 
3 Oey . 
ae ao" OE 
Sk. å G 
i 4 


$ 
SA) 


श्रीगज[नन- 
teen 


® 
<. <. 


सारा | जो का झाला अकोल्यात H 94 lU यावरून संतांचे | ज्ञान केवढे अगाध सारच | खऱ्या 
राष्ट्रपुरपाचें | प्रेम यांना पाहा किती ॥ ४२ ॥ बोलावपाची आपणांस | जरूर पडली कांहीं न 
खास | तेच होऊन आपणांस | येतो म्हणून म्हणाले M ४४ l| Gea या उत्सवाला | अती उत्तम 
गला | चला AGA समर्थाला | आपण जाऊं अकोल्यास ॥ ४५ ।। खापड कोल्हटकर । निघून 
गेरे साचार | आला आठ दिवसांवर | सभेचा तो दिवस पाहा ॥ ४६ ।। Tate सारे आनंदले | 


[4 + 
ee 22 ROG 


° 
Ü 


Q (y १६१ * 
RAR AR Å A 
AS AS A A ` 


° 
dy 


(| विसासी | ती समा होती वेशाखमार्सी | वऱ्हाडप्रांती अकोल्पासी | उभारलेल्या मंडपांत || ४८ Il 


td 
- SP. Q 
t's ÅR) er 


Se. 


CHE 2 


* 
RA 


सण अक्षय्यतृतीयेचा | वन्हाडप्रांती महत्त्वाचा | परा समुदाय जनाचा | मिळता झाला प्रचंड || ४९ || 
gaia दिन । त्या सभेचा होता जाण | लोक आले. लांबलबून | ठोकमान्यांसी 


Ke 
AS 


© LÅ 
AS 


च होती विबुध हो ।। ५१ || मंडप चिकार भरून गेला । जो तो पाहू लागला | म्हणती कां ही 
| ण्याआधीं | येऊन बसले मंडपामर्धी | 
जीं उच्च स्थानी | बसले होते 


४ 
| 


£ ज्यांना त्यांना वाटलें । कीं टिळकांची पाउल | पाहू आम्हा अकोल्यांत || ४७ ।। शके i 


| विजय 


FP अ.॥१५॥ 


| पाहावया ।। ५० 1 शिवाय श्रोते त्या दिवशीं । महाराज येणार समेसी | ऐसी खबर लोकास || 


` सिंहासनाच्या अग्रभागा | | 


se 


Ü 


© 
® 
lg 


å 
7 
| 
v 
b, 
? 
hud 
4 
* 


O é 


® v 
CIE HG 
(बि 


4 KJIP 


सिंह उडला । टिळक बोलावयातें ।। ५९ || दिवस “ आजचा धन्य धन्य । आहे पहा हो सज्जन | 


STA ज्याने प्राण | as ays पूवेकालीं || ६० । त्या धनुधर योद्धयाची | वीर $ 
गाजी शिवाजीची | जन्म-जयंति. आहे साची । म्हणून आपण . भिळालों ॥ ६१ || त्या रणगाजी 


> «= 


% शिवाजीला | रामदासें हातीं धरिला | म्हणून त्याचा बोलबाला | झाला भरतखंडामध्यें ॥ ६२ II 

aia आज, येथें झाले | आशीर्वाद द्याया आले | श्रीगजानन साधु भले | आधुलिया सभेस 
BIL ६२ ॥ म्हणून शिवाजीचे परी | सभा यशस्वी होवो खरी | अशाच सभेची जरुरी | आहे सांप्रत 
> राष्ट्राला. H ६४ H aiw सावछ॒ढा | aat काळोख पडला । स्वातंत्र्य नाहीं så 


राष्ट्रप्रेम वाढेल हो ।। ६६ | ऐसें शिक्षण पुढिल्याप्रती | देणें भाग निश्चिती | तें शिक्षण हा भूपती | 


( 


faar बोलले | नाहीं नाहीं. ऐसें. qa H ६८ U आवेशाच्या भरांत | बोललें गंगाधरसुत । जे 
७ बोलणें किंचित्‌ | टोचून होतं राजाला H ६९ H त्या भाषणाचा रोख भला | समथांनी जाणिला । 


ee + 


जमा Cler rT Intiverctty | Rate AAT x ° 


देईल कां हो अर्भकाला 2” || ६७ ॥ ऐसें टिळक म्हणाले | महाराज आसनी उठून बसले | गजून 


॥८८॥ 


दामले कोल्हटकर. त्या. ठायी | भावे व्यंकटराव देसाई । सभेचे पुढारी पाही | चमकत होते ते på 
jaar ued आणिक व्याख्याते विद्ठानेतर | बसले होते सभोंवार । त्यांचे वणेन कोठवर | 





| श्रौगजणानन 


Se oe AT 


<i 
ee — JL 
5 > ` £ 
ñ 





WI og 





NER 





w 4». sQ, 4) == Oe) 


0 ७० 


@2e 28 Nd 
a 


| | टिळक-मक्त | येतां झाला. शंगांबांत | स्वामी गजाननाकडे || ८० ।। तई महाराज मठातें | निज 





° ẹ * J 
Q BENTE 
RR” + 


SC 26 26 28 06 22 22 22 22 @ < 
2 
+4 


दोन्ही दंडाप्रत | ऐसें बोलून गणगणांत | भजन करूं लागले H ७१ ॥ सभा निर्विन्न पार पडली I 
टिळकांची बाहवा झाली । खरें we त्याच सालीं | समर्थांचे भाकित | ७२ H भूपती 
Rama | एकशे चोबीसाखाली uker | दोऱ्या पडल्या दंडाला | आला प्रसंग शिक्षेचा ५ 
॥ ७३ H राजसत्ताचिया gå । कोणाचंही न चाले AE | वकील होते बडे बडे । 
ते झटू लागले kanten || ७४ ॥ प्रेमी मंडळी टिळकांची | जी कां होती जिव्हाळ्याची । 
त्यांनीं पारमार्थिक उपायांची | केली योजना एक अशी ।। ७५ ॥ दादासाहेब खापडे | 
हेही होते गृहस्थ बडे | ते उमरावतीहून मुंबईकडे | जाऊं लागलें खटल्यास्तव || ७६ II 
अकोल्याच्या स्टेशनावरी | कोल्हटकरास agit । बोलते. झाले ऐशापरी | š š 


A ~ 


थोडकें सांगतां || ७७ ll तुम्ही जावें शेगांवासी | समर्था बिनंती करा ऐसी । सोडवा नू 














x 





. - 


विजय 
अ. ॥१५॥ 


* 
DC 
4 


AR AS AS OIRO I a 
° ° ® 
bb SDM 
å Ú Ú ė 
i 3 
+E EG 
eR š < ¿al ,” P = pr 
ss w——m sp 


Á} 
è 

















MG 


म्ही जाऊन. शेगांबातें | विनंती करी महाराजा 1109 H लगेच बसला गाडीत | HEER 


- 


॥८९॥ 


कळ h 900०७४६७०५... iS esta pus 
dw ee >>> = ` oi — a TH न — <; SS. BES WI pare- shua. >>> — 


va — - L. é 
dyd 
ig 


° 
आ. बोळ आ. क» 
N å 


मराठी भाषेमध्ये ।। ८४ || चवथे दिवशीं समर्थ उठले | कोल्हटकरास बोलते झाले | तुम्हीं अलोट 
| प्रयत्न केले | qü फळ न येईल त्या ॥ ८५ || अरे छत्रपती शित्राजीला | रामदासांचा वशिला | 
“होता परी तो फेद झाला | बादशाही अमलांत ॥ ८६ !। सज्जनास त्रास झाल्याविना | राज्यक्रांति 
x होईना | कंसाचा तो मनीं आणा । इातेहास म्हणजे कळेल ।। ८७ || ही मी देतो भाकर | Å खाऊं % 
Z घाला होकर | टिळकांप्रती अंतर । यांत कांहीं करूं नका ॥ ८८ || या भाकरीच्या बळावरी | तो 
: मोठी करील कामगिरी | जातो जरी फार दुरी | परी न त्याला इलाज || ८९ ।। ऐसे ऐकतां % 
उत्तर | साशंक झाले कोल्हटकर | समथा करून नमस्कार | भाकर करीं घेतली || ९० H Å नेऊन a 


“4 


1 मुंबईला | घातली टिळकास खाबयाला | वृत्तान्त तोही कथन केला । अथपासून इतिवरी || ९१ ॥ ७ 


तो ऐकून लोकांप्रत | टिळक बोलले gaa हंसत | स्वामींचे å अगाध सत्य | ज्ञान आहे खचित I 
पहा ।। ९२ |। यश तुमच्या प्रयत्नांसी | नाहीं निश्चयेसी | आपली बाजू रक्षण्यासी | सरकार | 





AR AR 


“ 
i 
, 
+ 
hå 
$, 
° 
b 
, 
* 


Sone 


, 
DÅ 


+ + 
HONOM OM 


| 


Z न्याया पाळील ना ॥ ९३ H Seat स्वाथांचा संबंध नसतो | तेव्हां न्याय आठवतो | हा जगाचा 
क सिद्धांत तो | होईळ खोटा कोहनी १ ॥ ९४ । माझ्या हाते कामगिरी । मोठी होणार आहे खरी | 
£ ऐसी समर्थांची वैखरी | बोलली हें गूढ एक ।। ९५ || भूत भार्षष्य वतमान | जाणताती साधुजन | 
आपण मनुष्य सामान्य । WE पुढें काय होतें। ९६॥ प्रसाद म्हणून भाकरी | ती HATT 





EE EEE ST ES EN अजन 





tr i pr 





IDH Domain Kavikulouru Kalidas Sanskrit University Ramtck Collectio! 
À 


















susen —— 7 कर 


a 
RP y 






ieee en, eae — s 
2 Ea . 
7 32 EEG YI "णि la एज sin a ; Tx å r 
s (न. EK भिर ¿y = mm me 0 dn = - - 4 ; es 
i = ee 


— Y «छछऋ 22 EE < — Y 
z SS ES EE = = på 


= 


9 
< 


शीताशाख्रावर | टीका झाल्या अपार । त्या सांगू तरी कोठवर ! । मति नाहीं दासातें || १०० ll 

° बुध हो प्रत्येक आचायोनीं | कालमानाते पाहूनी । केली गीतेची मांडणी | जगदोद्धार करावया ।। १ I x 
"कोणी लाविली aga | कोणी लाबिली Fave | कोणी लाविली कर्मपर | त्याच एका er ॥ R I 
å मोठी कामगिरी | त्यांच्या हस्ते झाली खरी | या कामाची न å सरी | कोणत्याही Beara 1 | 
°| येणेंच बाळ गंगाधर । जगतीं होतील अजरामर । कीर्ते त्यांची दूरवर | पसरवील ग्रंथ हा ॥ ४॥ 
(स्वातंत्र्य जरी Maks असतें । तरी न ऐसी कीतिं टिकते । पहा करून चित्तातें । पूर्णपर्णे ५ 


ॐ वचार ।। ५ ॥ स्वातंत्र्य हें साचार | येते जाते, वरच्यावर | त्यांत फारसें नाहीं सार | x 
व्यवहार लौकिकीं U ६ U amet तसे नाहीं । š मोक्षपदाप्रती Å । आणि समाजाची बसवी % 


- 


॥९०॥ |G 


2° 














, ° 
YC 


ee OCK NSE Ke 2 6.05 


Z पाही | विस्कळीत घडी ÉN ७ ll यावचंद्रदिवाकर | पुरुष बाळ गंगाधर | चिरंजीव निरंतर । कि 
| #) राहील कीर्विरूपानें ।। ८ ॥। असो करवीर कोल्हापुर्राचा | @s चित्पावन जातीचा श्रीधर mår 
| क) नांवाचा | काळे उपनांव जयाचें ।। ९ ।। तो गरीबीच्या स्थितींत | गेला इंग्रजी शाळेंत । आंग्लाविद्या | 
| Å शिकप्पाप्रत | सॉट्रेक परीक्षा पास झाला. ॥ ११० ॥ gå कॉलेज्रांत गेडा । परी इन्टर 
| Qana झाला । म्हणून फिरत राहिला I वर्तमानपत्रे वाचीत ।। ११ ॥ तों केसरी * पत्रांत । वाचले कै) ।। ९० ॥ 
| E ओयामा . टोगो चरित्र । तेणें त्याच्या मनांत | वृत्ति एक उठली अशी l १२ H आपण जावें ळू 


v 
<. 
Ü 


° 
è 


विलायतेला | यंत्रादिद्या ही शिकण्पाला | उगे भार भूमीला । होण्यामाजी अर्थ काय १ ॥ १३ ॥ टोगो |£ 


hj 
-> 
å 


PCIE IC 
é 



























Å 
1 a | 
; | ना ॥ १५॥ द्रव्याची न लागे... संगत! | कोणीही - | | 
* करितो बिचारा | १६ तो ' आपल्या. मित्रासी | आला भेटण्या. मंडाऱ्यासी । जो art हाय- | | 
४ स्कुलासी | होता एक शिक्षक || to ll त्यासी , विचार आपुला | MA TAA I तोही त्याला | 
पसंत पडला | परी पेशाची वाट BTL LOAN मित्रा, एक पैशादैणें | काहीं नाहीं जगीं होणे 1) I 
| 3 Š qini मनींच करणें 1 मनोराज्य बापा रे ॥ १९ H चला जाळ. गांवाला | आपल्या जन्मभूमीठा | k 
š त्या: करवीर कोल्हापुराला | इकडे उन्हाळा [विशेष ML १२० ॥ दोघे. बसठे गाडीत | समर्थाची (| 
i p : सत्वरी ।-आतुरता मोठी अंतरी | समथोछा पहाण्याची 11-33 H दोघे आले mata | | 
| Selamat केलें दंडवत | 580 झाळे जोइन हात.) स्वामीचिया सन्दुख || २३ ॥ मनोदय. श्रीवराचा. | |: | 
समथोनी samer साचा. | म्हणाले उगीच परदेशाचा | विचार. वेड्या करू नको AL २४. l| | 
र ~ ~ AA må Km AER ५ å 
| अवघेच कांही -आहे “येथ | अर्थ AT sqa. maia | सेवी | अध्यात्मावद्य प्रत på म्हणजे कृताथ ç | 
| a; होशील तू || २५ ॥ त्यायोगे rent | श्रीधराच्या झार्ली चित्तीं | कोल्हापूरची एक व्यक्तो। 
| so laa या समयास =m VA 8 स्वामी इंमारगछीचे । होते.कोल्हाधुरौचे । बोलणं याच x 
ई परीचें । होते... हमेशा; भक्तांसी: Al २७ तैसेच Få grå | मक्तांसवें भाषण करिती | याचा 


- 


ww 


— u ee ne ES 


| BR 
ww 

































pi 
pid | 
. å 
p चित्ती | कांडींच माझ्या होईना ॥ २८ ॥ ऐसें श्रीधर आणिता मनीं | महाराज बदले 
गजोंनी | हिंदुस्थाना सोइनी । उमाच कोठें जाऊं नको ॥ २९ ।। अमाणित करावें पुण्य | तेव्हांच क 
येथे जनन ।.या मोक झाखाहून। योगशाख समथ असे H १२० ॥ ते daaa येते ३७ जः ४१५॥ 
ज्याला | तो न मानी या मौतिकात्य Vatne मला | अध्यात्मंविचार श्रेष्ठ असे ॥ ३१ H > 
# तो जमल्यास करून पाही । कोठें न आतां जाई येई। ऐसे समर्थ बोलतां पाही | श्रीधर चित्ती 
आनंदला ॥ ३२॥ पश्चिमेचा मावळला । तोच पूर्वेकडे आला | विचार ये त्याचा भरा | औषरा | 
न सुखी करण्यास 1331 एक संतावांचून | विचाराचे परिवतेन | कोणी न करूं शके आन | सत्य 
Slog त्यांना कळे ।। ३४ ll महाराज म्हणाले या ठायीं | तुझा अम्युदय होईर पाही | काता वाट 
| मेहीं | तुझी कोल्हापुराला ॥ रे५ H जा आता मित्रांसादित । आपुल्या कोल्हापुराप्रत | तेंच 
gå झालें सत्य श्रीथर लोकिका चढले हो NA] श्रीघर बो. ए., एम्‌. ए. झाले | प्रिन्सिपॉल त्या | 
नेमिलें। शिवपुरी कलिजाशी मठे । सिद्याचिया राज्यांत॥३७॥ संत साक्षात्‌ श्वर | चाटते बोलते भूमीवर | å 
(| याच्या ren आघार | जया मिळे तोच मोठा ॥ ३८ पहा काळे औवराला | दर्शनाचा योग आला । | 
कर म्हणून ila फरक फ्डला । खरें तेंच शोधावया ।।३९॥ हें पीक संतांचे । याच देशीं यावयाचे । वृक्ष कै 
laria | अन्य ठायीं न येती हो ।।१४०॥ स्वस्ति श्रीदासगणूविरचित 1 हा ओगजाननविजय नामें 
° सईदा am । परम भाविकांकारणें ।। १४१ ad wag It श्रीहरिददरापेणमस्तु ।। 
॥ इति पंचदशो5घ्यायः समातः ।। å 


॥९१॥ 


द Ss 


श्रीगजानन विजय ग्रंथ-अध्याय १६. 


ps Oy 
" aes — — F. — pas oan = शि _ — 
- _ — — amma हि sunt “sss, =. 


VE en 


Domain. Kavikulouru Kal das Sansk University Ramtek CONECUON भ — 


— वल = 
- 


TS TT s am 


ES TS RO ET TT, ås EN s _ rå ० ten ov 8 el 
> +> - — 7202 “2-2 RAEN. FEE HD nd ae 


क्षीगजानन- |ॐ; 
॥ ९२॥ ३७ गुरु असावा. महाज्ञानी | चातुये-शासतर-चितामणी | अ. ॥१६॥ 


चाल अंजनगांवातें ।।: १८ ॥ तो भोकरे ..पुंडलिक | होता मनाचा भाविक | MAT भाषणें x 
देख । चित्त त्याचें. घोटाळलें || १९ :|| त्यानें. ऐसा विचार केला । उदईक अंजनगांवाला । ज 
ada एकण्पाला | पुढचा ...विचार पुढ करू ॥ Ve एसा.. MAK. करून | भागासां बालला x 
ऋ जाण | अंजनथांवालाशूनः। चाल येतो तुझ्यासर्ब 13 $ ll दोघांचा विचार झाला | एडालक रात्रा स्वस्थ 2 
निजला | तो तीन. प्रहर. रात्रीला | क्राय . घडलें तें ऐका UR ॥ पुंडलिकाच्या समोर | एक JG 
दिगंबर | उमा. राहिला साचार. थेट. समथांच्या Tall २३ H पुरुषः, म्हणे. रे. पुंड लिक्षा | अजनः 
Saad जातोस कां: १ Le .करायातं ' निका Lea आगीच्या Aesth २४... जातास AG 
P जावे त्वरित): sat ata mua | तेथें जातां faa sia | तुझी 
१ कानांत, कांही. बोलला 4 म्हून कां तो शुरु. झाला | लोक ' कानबोशला । किती. Wh करतात 1! JEU 
£| सग ते एकमेकांचे न काय गुरु होती ar | नादी. दंमाचाराचे। त्वा. पुडालेका पह नथ ६:२७ ॥ ALS 
gå करी कान । संत्र-देतो तुजकारण | * गण गण एसे Teal महाराज स्तब्ध जहाल ।।२८। आणख Lot: a 


Å 


| आनंद अंति जहाला 11:२९ VE 


2 

> = 

# की 
+ 


x ar mer निरखून | si =m पुरुषाठागून Vea गजानन । 'शेगांवचे...स्वामी ६ 
/ पहा 41.२०. | पुंडलिक. म्हणे gel पादुका द्या ह्या. qar सदया । नित्य TA qq 
£ यावीण, आणखी आस नसे ॥:३१ NN उद्या दोन: प्रहर दिवस येतां साचार । पादुकांची a 
S पूजा कर bar मी Gue घेई serer aent त्या घ्यावयाला | स्वमी पुंडलिक उठून है 
® बसला. | तांच -आली.. तयाला. । साक्षात्‌. RNA श्रोते हो WH ३३॥। जागा-होऊनी समावार | पाहू 
लागला साचार Låt कोणीच दिसेना अखेर | नाहीं पत्ता पादुकांचा ॥ ३४ | उलगडा कांही 1 
होईना..। संशय मनींचा जाईना । म्हणे. स्वामींच्या भाषणा | बाट. न लागला arsat ३५ Veg 
Ke येऊन . दशन । त्यांनां RE मजकारण | कशी : भागी. ठाकरीण | तेही. स्वभा: कथन केळें ॥ २६ ॥ 
५ तसेच. उद्या दोन. प्रहरी | पादुकांची qar करी. | WS बोलले साक्षात्कारी | त्याचा समजू काय sl 
अथ १. || ३७ || किंवा. नव्या पादुका; करून | स्यां करावे. पूजन । ऐसें Å आहे मन lš 
Kà ॥ ३८ kui मागितल्या । पादुका त्या. होत्या भल्या । त्याच त्यांनीं मसी x 
दिल्या | मग नव्या घेऊं कशास? ॥३९॥ ऐसें -नाना तर्क करी -। पुंडलिक आपल्या अंतरी । हैं 
£ तो .इतक्यांत आली घरीं | भागी. ठाकरीण बोलावण्या. ॥| ४० ।। 'अंजनगांवीं चाल आतां । मोक्ष % 
#| गुरु. करण्याकरितां | Gd लागला आहे. आतां. aa | अरुणोदयाचे प्रकाशें Vet || पुंडलिक Z 
Siren भागाबाई । मी. कांही. येत नाहीं | मर्जी: असल्यास da जाई l अंजनगांवाकारणें l ४२ ।। (+ 


4 
, 


Pat जो एकदां गुरु केला dre महाराजाला... तो न आतां ar भला). हाच माझा h: 





























< TTS EE a essen RRR conse 

I iT PET G a —a reven ae — 

— EG å š ~ —*-— Ë — h i अर i 
vm SRI i aaa ME ल 


z — a P w —— w  I—IÇZWI—passs 


3 
` H 
Bite ॥ ४३ ।। å ऐकतां भागाबाई | अंजनमांवास गेली E piragi 
Aa E । काय झालें å ऐका ।|४०॥ mnaq रजपूत | गेला ve | दशन 
॥९३॥ x naa | दोन दिवस याच्या आधी ॥४५ tl तो जेव्हां मुंडगांवाला | 
4६ परत निघाला | å बाळाभाऊला । ऐसें बोलले महाराज ॥ ४६ |। या पादुका पुंडलिकासी | 
Slam देई याच्यापासी | समर्थ आज्ञा होतां ऐशी | तेसेंच केलें बाळाने ॥ ४७ ll करीं ड 


$ पादुका | झयामसिंगास बोलला देखा | भोकरे जो का पुंडलिका | तुमच्या 














| 
å 
| 
| 
| 


3 पाढुका घेतां जाहला ॥ ४९ H झ्यामर्सिंग आला भुंडगांवांत | तां पुंडलिक भेटला वेशीत | | 
0 लागल्या त्याप्रत | 39029 YA ।। ५० ॥ प्रसाद मला द्यावयासी | कांहीं दिला का तुम्हापासी ti | 
Riz ऐकलां इयामर्तिमासी | art वाटलें ॥ ५१ H सवें येऊन पुंडालिकाला | इयामासग कर 
A ss sñ गेला | खोदून विचार लागला । तूं. ऐसे कां विचारले ? H ५२ H पुंडलिकाने 
Selena | गोष्ट त्याला कविली साची | ती ऐकतां इयामरसिंगाची | आंति नष्ट झाली हो ।। ५३ ॥ हैं 
Faia पादुका काढिल्या | पुंडलिकाच्या हाती दिव्या | त्याच अजून आहेत मल्या | मुंडगांबांत 
% त्याच्या घरीं ।। ५४ il दोन प्रहरी पूजन | पुंडलिकाने केठें जाण । मनोभावे करून | त्या : 
पादुकांचे 11 ५५ 11 पहा श्रोते खरं संत । सांमाळिती आपुले भक्त | आडमागान किंचित्‌ | i 
न देती तयांठा ।॥५६॥ नित भक्ताचे मनोरथ । समर्थ कैसे पुरवितात । तें येईल mala | या कथते i 


Z 
k: 





: A 
A 
= 


; Fr pei 
adiis se pi en S E. E o शकल” ण 


ऐकतां ॥ ५७ ॥। एक साध्यादिन ब्राह्मण | कवर राजाराम म्हणून । होता घंदा करून | अकोल्यांत 
सराफीचा || ५८ |) सोनें चांदी झुसार | घेणें देणे साचार | मध्यम प्रर्ताचा सावकार | हा राजाराम कवर 
असे ।। ५९ ॥ या राजारामग्रती | महाराजांची होती मक्ती । म्हणून त्याची संतती | मानं, लागली | 
x समथा || ६० 11 या कवराकारण । दोन पुत्र होते जाण | गोपाळ त्र्यंबक म्हणून | लव्हांकृशां- 
सारिखे ॥ ६१॥ कानेष्ठ पुत्र त्र्यंबकाप्रती | भाऊ व्यवहारी बोलती । तो हेद्राबादेप्रती । å Å 


गानगरीं | मुसा नर्दाच्या कांडाला | ६४ H एवंच भाऊ मक्तिमान | होता लहानपणापासून | 
देवत गजानन | खामी शेगांवग्रामींचें ।। ६५ |। तो सुटीमाजी आला घरीं | इच्छा * 
| जाऊनिया शेगांवनगरी । जेवूं घालावें महाराजा || ६६ 1 पदार्थ त्यांच्या आवडीचे | 
सर्वे साचे | परी हें केसे व्हावयाचें ! | हाच विचार var कीं॥ ६७ ॥ भाऊ $ 
| काय तरी करूं आतां । मरून मेली माझी माता। लहानपणींच दयाळा ।! ६८ H 
नाहीं कोणी | एक बंधूची कामिनी | जिचें नांव आहे नानी. | स्वभाव : 
॥ ६९ ॥ माझ्या आहे ऐसें मनां । आपणा करावी मेजवानी | आपुल्या आवडीचें करोनी | 
रे गुरुराया ! || ७० ॥ भाकरी å जवारीची । कांदा भाजी अंबाड्याची | ऊन : 
। ऐसें तयार करावें || ७१ ।। हे पदार्थ करण्याला । सांगूं कसा मी भावजयीला ? | 


* 
A HD IDS 
O b å 
, 


åå. 


e nme क्क 


Q , ’ ’ के 

HD HD HDHD अ.” 

° # è Q 4 क, 
å 


हि. तै. 
Å å 


EE «= = r= a =s g 
S1 
























—— s = z a चाय कलकल न स 
oe SNOW re rem OD ss 
& रे EG य E e E TEFIE E 
a: Ke क 





हट्ट एक करण्याला | माता तेंच स्थान असे ।। ७२ ॥ ऐसा विचार करीत | आऊ राहिला Maia | 
£ तो. कांहीं कामानिमित्त । नानी” आली ते ठायां ॥ ORM « नानी ETE बोलली I 
चिंता . कशाची. लागली ९: gg ती. म्लान . झाली | तुमची. कशान य वेळां १ l ७४ Il 


भाऊ sk दीनवाणी | काय तुला सांगूं वहिनी? । माझे जे कां आठे-मनीं | विचार ते ये 
% घेळा || ७५ || पूर्ण सत्तेबांचून । मनोरेथ ना होती पूर्ण । म्हणून तुला सांगून | काय करण हा हैं 


गे 11 ७६ H मानी म्हणे त्यावर । .सांगून पहा एकवार || तृ माझा धाकटा दीर l åt पडदा ठेवूं 
है नये ७७) såg भ्राता पित्यापरी | तत्‌ कांता माय खरो । मानिली पाहिजे साजिरी | 4 तुम्हा 


O : 


जाणतसा ॥ ७८ ॥ å ऐकून. साऊ इंसछा | नानीप्रती बोलता जाला ॥ नानी: माझ्या. samll 
2 आज ऐसें वाटतं ॥ ७९ H. गजाननाच्या आवडीचे. । “सवे पदाथे REA साचे | आहेत HU 


न्यावयाचे | त्यांना द्याया शेगांवीं ll ¿e ॥ तें ते. जरी करशील I तरी तुलाही लागेल-। पुण्य आणि |< 


होईल | काम माझें त्यायोगें U ८१ ' ते'ऐकतां-बोले. नानी | दिराप्रती हास्यवदनीं | यासार 
£) का हो मनीं | सचिंत तुम्ही बेसलात ?॥। ८२ lU सागा आहे काय करणें | मजला स्पष्ट शब्दान ti 
कांहीं ना आपुल्या गेहीं उणें. कृपेने गजाननाच्या॥ <३ || qü भाऊने: EG कांही MG 
कले तिला पाही । तीही. छागली लवलाही l आनंदानें -खयंपाका || ¿9 ।। भाजी. चून भाकर । 
| हिरूया मिरच्या ओंजळभर । ठेविल्या आणून समोर-। आपुल्या त्या दिराच्या-॥ er Ul भाकरी तीन 


A A 


late तीन । . हरभऱ्याचे चून जाण | stot BAS माखून-। प्रत्येक त्या भाकरीला ।। ८६ ॥ नानी 


श्रीगजानन- 
॥९४॥ 














Se < 
५) 


li ९४॥। 





klæmet Hua आतां शेगांवाला । बेळ थोडका राहिला । आहे पाहा गाडीस ।। co ॥ ती 
x चुकल्यावरी | वाया जाईल तयारी | भोजनाच्या वेकेवरी । गेलात तरी उपयोग ॥ ८८ ॥ ऐसे; 
x नानी बोलतां । भाऊ निघाला तत्त्वतां | पुश्ननिया आपुल्या ताता | येतां झाला स्टेशनासी eg ॥ 
तों गाडी बाराची | निघूनिया मेली साची | तेणें चित्तवृत्ति भाऊची | होती झाली शोकाकुल ॥ ९० l! 
नॉ) आते हिरमोड त्याचा झाला | पाणी आलें ठोचनांला | म्हणे महाराज कां हो केला | अव्हेर माझा 
ये काठी १ 11 ९१ ॥ मी मुळींच हीन दीन | कोठून घडावें मला पुण्य ? | आम्हा कावळ्यांकारण | | 

लाभ केवी मानसाचा ॥ ९२ || अक्षम्प ऐसी कोणती | चुकी झाली माझ्या हातीं | म्हणून å 
भाझी गुरुमूति | गाडी चुकली ये वेळां १ ।। ९३ H हाय हाय रे दुर्देवा ! | त्वां माझा साघिला ॐ 
aat | माझ्या करीं गुरुसेवा | घडं न दिली आज तूं ll ९४ ।। ही माझी शिदोरी | ऐशीच आज $ 
$ राहिली जरी | नाहीं करणार भोजन तरी । सत्य सत्य त्रिवाचा ॥ ९५ H गुरुराया कृपाराशी । कः 
नका उपेक्षूं लेकरासी । ही शिदोरी सेवण्यासी | यावें घांवून सत्वर || ९६ ।। थोर आपुला अधि- 2 
कार | क्षणांत पाहतां केदार | मग याया येथवर । कां हो अवमान करितसां ? ।। ९७॥ मी न | 
आज्ञा तुम्हां करितों । प्रेमानें हाका मारितों । म्हणूनिया हा न होतो | अपमान तुमचा यत्किंचित्‌ š 
%॥ ९८ तीन घंटे अजून । अवकाश गाडीकारण | dad आपुर्ले भोजन | होईल ऐसें वाटते 3 
%|।।९९।। ऐसा विचार करीत | तेथेंच बेसला उपोषित | qaq प्रहरी शेगांवात | आला ठिद्दीच्या गाडीने | 
| १०० ॥ कबर गेला aqa । दई तो योगीराणा | न कारितां मोजना | बसला होता आसनीं ।। ॥ 




















Na 
a a- =f 
` ER 






i Se ers ee p. 
— Z= emner नम 
Pare maga EN "ea 














नैवेद्याची अतोनात । ताटे होतीं मठांत | पक्काज्नांनों परिप्छुत । Å adi कोठवरी १॥ २॥ के 
कोणाच्या जिलब्या घीवर | कोणाचा तो मोतिचूर | कोणाची ती नुसती खीर | श्रीखंड पुऱ्या ५ 
कोणाच्या || ३ ॥ परी त्या नेवद्याला | समर्थानी ना स्पशे केला | वरच्यावरी AE | बाळा % 
आणून ठेवी gå l| ४ ॥ आगे म्हणे हें करा ग्रहण | गेला एक बाजून | आपले न झाल्या लेका ; 
गे ते वाट पाहती | करण्या आपणां AiR l वी 4 
नसे होत छाती | म्हणून मी बोललो ॥ ६ ॥ Š महाराज म्हणती थांब जरा | आग्रह नका करूस x 
खरा | आज भोजन चौथे प्रहरा । माझे होणार आहे रे Il मजी असल्या थांबावे | ना तरी 
















श्रीगजानन- 
॥ ९५॥ 









समथीसी नमस्कार | केला साष्टांग साचार | उमा राहिला जोडोनी कर । वाट पाहात आईचा 
H 22 ॥| त्या माउस पाहून | समर्थं केलें हास्यवदन | बरेंच ea आमंत्रण | ही कां वेळ 
जेवणाची १ ॥ १२ ॥ तुझ्या मा्केत शुंतलों | मी उपाषित राहिला | नाहीं अजून जेबलों | आण ६ 
| तुझी शिदोरी ॥ १३ ॥ ऐसें महाराज बोलतां | हषेलास कबर ATN | म्हणे काय करू गुरुनाथा | 
‘ - चुकली बाराची U १४ ।॥। कवरास म्हणे बाळाभाऊ | आता नको दुःखित होऊं | काय ६ 
आणलें आहेस पाहूं | समथासी जेबाबया १५ ।। ऐसें एकतां सत्वरी | कांदे भाजी भाकरी । 


॥ ९५॥ 





pe RS, a SENS =P gu 


4? कवरानें ठेविल्या समोरी । स्त्रामी गजाननाच्या H १६ ॥ त्यांतील भाकरी दोन | समर्थे ae 
| केल्या भक्षण । एकीचा तो प्रसाद म्हणून | अवघ्या भक्तां atest ।। १७॥ तो प्रकार पाहतां IG 
aad झाले. समस्तां । कळली स्वामींची योग्यता | खरेच भक्तवत्सल तें ।। १८ ।। जेवीं हस्तिना- x 





` 
Oo Ar Ar ü 

= > >” ` 

E T nie di Ac 


y. sf "å 
pe 904 404 00 08 OT 


š चिंतन | आपल्या दिव्य मूर्तीचे ।। २४ H åå बोळून अकोल्याला | भाऊ कवर निघून 
> शेला । समर्थ आपल्या भक्ताला । नुपेक्षिती कर्घीहीं ॥ २५ Ul शेगांवींचा राहणार । तुकाराम (१ 
5% शेगोकार एक होता भाविक नर । ऋृषिकर्म करीतसे || २६ ॥ घरची गरीबी होती खरी | काम 
š करोनी शेतांतरी | अस्तमानाचे अवसरी | दशना यावें मठांत 130 || चिलीम द्यावी भरून | Ë 
> घ्यावें पदाचे दर्शन | कांही वेळ बदन । जावें पुन्हां शेतातें || २८ 11 ऐसा नित्यक्रम तयाचा | बहुत कः 


Ñx दिवस चाळला साचा | घाला विचित्र दैवाचा | तो न कोणा सोडितसे ।। २९ H š š असेल 
ॐ देवांत | š ते श्रोते घडन येत । एके दिनीं शेतांत । असतां तुकाराम आपुल्या ॥ १२० ॥ तां एक 


F 


å 
Ld 
` P 
+ 


ऋ 


PAA 


` 
|) 
å 
t 
, 
på 
2 


FA 


- 
+l 


१-० 


> A 
s». +o 
B è J 












` 
* 
Š - s 
ped A k 
Ss पक अल eee 
P da PPO ' श ws ‘ ` ‘is 























आला शिकारी | बंदुक त्याच्या खांद्यावरी । नेम धरून ससे मारी | छरे घाळन ee au 
ती. श्रमातीची होती . वेळा । खर्य gaat उदयाला | तुकाराम होता बसला | आपुल्या शेती शेकत || विजय 
॥ ३२ ॥ तो. त्याच्या मार्गे. कुपाटिला | एक होता बसलेला | ससा शुभ्र तोचि पडला । || जः NE 


- 
å 


शिकास्याच्या दृष्टीसीं | ३३ ॥। त्याची शिकार करण्या भली | शिकाऱ्यानें आपुली । नेम घरून š 
Clase | खांद्यावरील बंदुक ।। ३४ ॥ त्यायोगें ससा मेला | एक छरा लागला | त्या तुकाराम है 
6 माळ्याला | कानामागे अवचित ।। २५ ll छरा मोठा जोरदार | मस्तकीं शिरला अखर । थकले G 
ह अवघे डॉक्टर | प्रयोग करून त्याचेवरी | २६ ॥। कांहीं केल्या निघेना | छरा तो डॉक्टरांना | हाऊ है 
$) लागल्या यातना | तुकारामासी अतिशय ।। ३७ || मस्तक दुखे अहोरात्र । निद्रा न लागे किंचित्‌ | < 
नवस सायास केलें बहुत । परी गुण येईना ॥ ३८ ll ऐशाही अवस्थेत | यावें त्याने मठांत. | 
तो समर्थांचा एक भक्त । åg staar तयाला ll ३९ U डॉक्टर वेद्य सोडा आतां ।  साधू-|% | 
Z fr सेवेपरता । नाही उपाय कोणता । उत्तम या जगामध्ये ।। १४० H कृपा त्यांची झाल्यास । |ॐ 
४ चुकेल हा तुझा त्रास । झाडीत जा आसपास | या मठाच्या नित्य तू ।॥। "४१ 1 तेव्हां सेवा हो घडल 1 ७ 
USE 


| 


jr EEE 


I एण्य, तेही लाघेळ 1 कृपा झाल्या होशील | TAA मोकळा ।। ४२ ॥ मात्र आपुल्या पित्यापरी । 2 
दांमिकतेनें हें ना करी | शुद्ध भाव अंतरीं । . सर्वकाळ. घरावा।। ४३ ॥ तें तुकारामासी मानवले | 


झाढणें त्याने së केलें | अवघ्या मठास ठेविलें । स्वच्छ त्यानें आरशापरी | ४४ ।। ऐसी Å 


os 


चौदा वर्षे झालीं ।-तुकारामाची सेवा भली. | तई गोष्ट घडून आली | ऐशा रोती श्रोते 


S | 






å 
2 
å 
¢ 
>  ) 
+ 
, 
e 
è 
u 
CAR 


$| हो ll ४५ aea झाडतां saiga) छरा पडला गळून | जेसी का ती भोकरांतून | ft x 
% सुटे आंठोळी ॥ ४६ ॥ Gå साच येथें झालें | छरा पडतां थांबलें | दुखावयाचें मस्तक भले | ऐसा x 
Sama सेवेचा ।। ४७॥। ही सेवा झाडण्याची । अखेरपर्यंत केली साची | प्रचीतिबीण कवणाची | 
$ परमाथी न निष्ठा बसे ।। 9८ ती एकदां बसल्यावर | मग मात्र होते स्थिर | संतसेवा महाथोर 114 
हे wm जाणती || ४९ Ra श्रीदासगणूविरावित | हा श्रीगजाननाविजय नामें ग्रंथ | तारक ; 


Heat भाविकांप्रत | भवसिंधुमाझारी || १५० || शुभं भवतु | श्रीहरिहराप॑णमस्तु | 


le sO ४1५ SG 
eS 


A 







* hå ¥ 
NN) > = 


bE 26523: 


॥ इति षोडशोध्यायः समाप्तः || 


% 
¥ 
% 
% 
कक कक कक कक कक 


= y. अंक. of) 
ee iat 





जलन ne aa woe VEE 3 RE te er as m~ w 
pe Fm KNE VV 


4 aí RRR, a š P pace ad wa k. - ms ag a ५७७७७ # T T NIT syed 
EE NE på - ; - - inne ays ७ ००४७ 
Die d व AVIKU 2 aru dildd d KTI Nive V d CK OLE U 
å 


















EEE - ययावत हह = 
Ji, å ie os SS I reece — dn EEE लि 
ke salad er sali x 
"a vn m 
Es | 
"i Ë; >>> y; AU E E YZ y 5553923202202 ss Bi 
| श्रीगजानन- (å 
॥९७॥ s —A 
på | 
ME 
a | : 
le | o || इति श्रीगजञाननविजयग्रंथस्य षोडशोऽध्यायः समाप्तः Il 
ç 2 र 
£ S 
है ê 
Qe : - 
å è 
è 
AH = 
š TT STG SE ................. v Li 
k; | TT ag- a. 
4 | ॥९७॥ 
ó 
š: A 
AR = +... TEE ZS ee miro peqpa 
—— 
T brå 
cat 
ois 


+ 
big 





कम क 


































4 

श्रीगणेशाय नमः ।। जयजयाजी महामंगला | जयजयाजी भक्तपाला | जयजयाजी 

तमालनीला | पतितपावन नरहरे १।। हिरण्यकइपपु meat । सञ्जनांचा शत्रु थोर | तयाचें तूं 

फाइन उद्र | मरण त्याचं ANAS || २ ॥ प्रल्हाद रक्षणासाठी | तूं जन्मास स्तंमापोटी | रूप अनुपम 

जगजठी | धारण तें करून H ३ H दांत दाढा भयंकर । आयाळ रुळ मानेवर | अवांखा 

| रांगार । ब्रह्मांड जाळ पाहाती ॥ ४ ॥ त्या भयंकर रूपाची । भीति नसे भक्ता साची । få जेवीं 
| वाधिणीची । अंगावर खेळती तिच्या || ll तुम्हां पाहून देवराया | लक्ष्मी न wš पुढ यावया | | 
| ऐशा स्थितीत लागला पापा । भक्त तुझा नरहरे ॥ ६॥ तू भक्तवत्सल लक्ष्मीकांत | ऐसे सांगत | | 
| आले संत । पुराबिशी भक्तमनोरथ | नाहीं न त्यासी म्हणसी कदा ।।७ ॥ त्या आपुल्या ब्रीदासी | i | 
. जाग आता हृषीकेशी | दासगणू लागला पायांसी। अभय ÅR पांडुरंगा ।। ८ ॥ गजाननांचे | | 
Š परमभक्त | होते कांहीं अकोल्यात | तयांचीया सदनाग्रत । हमेशा यावें समर्थानी ।। ९ || चापडगांवचे क q 
& “बापू कृष्ण | खटाऊ शेटाचें कुटुंब जाण | गोंडुलालाचा नंदन | बच्चुलाल नाम ज्याच ॥ १० ॥ | å 
ú Piia पंडित | आणीकही होते बहुत । त्यांचीं नांबें gaia | किती सांगू fang | 
| Ha ॥। ११॥ एके वेळीं अकोल्यात | आले गजाननस्वामी समर्थ । खटाऊच्या गिरणीत | | 
p मुकाम त्यांनी ठेविला ॥ १२॥ एक am मलकापुर | वष्णूसा नाम निर्धारी H: | 
È å त्याच्या वाटलें अंतरीं | समर्थ आणावे मलकापुरा ॥ १३॥ त्यानें आमंत्रणाचा वशिला & | 
. द भास्कराच्या ait s । हाच भास्कर होता झाला । समाविस्थ ai ॥ १४ ॥ x 
EE Ska u Sak, ie > Rae gee 
ak oe 
४4 $ 
Ee EE + A 


Pomain. Kavikulour das Sanskrit Ü cK Connection 










te 
Bi. 
p 


कारभार अंगे सकळ ør gm A og 
५ ॥ भास्कर म्हणे मलकापुरी | चला समथ ठवकरी | भक्त विष्णूसाच्या घ विजय 
eds ॥ १६ ॥ मनोरथ ` येथील भक्तांचे) तुम्ही पुरविले असती साचे på है अ. goll 
मलकापुर्रीचे । लोक वाट पहाती ॥ १७॥ तई समर्थे म्हणाले भास्करा | सध्यांच Å 
manga | येत नाहीं जाण खरा | LAN BE नको I १८ VÆR आग्रह de 
वशील क्री कक न्‌ ar जी eg UA 
å मध्येच तुटतसे जाण | मी न हलणार : 
sje | eden Å त्यावरी | कांहीं असो मलकापुरी | चला Amara घरीं | होच pi 1 
ॐ गुरुराया | ॥ २१ ॥ मी तुमचा लाडका | मसी धका देऊ नका । मां भरवसा दिला ig 
घेऊाने येण्याचा I २२ U ती प्रतिज्ञा माझी पुरी । तुम्ही करावी आज खरी । चला आ Smt 
वरी | गाडीत बसावयाकारणें | २२ ।। एसा आग्रह करून | घेऊन आला गजानन | “n सळी ‘i 
कारण | न्यावयासी श्रोते हो! ॥ २४ ॥ भास्करानें विनवणी | eg `` करोनी | pe 
जणांचा डबा tel | खाली कराबैला संतास्तव ।। २५ || महाराज तैसेच । ते न कांही 
बोलले | जागेवरून नाही उठले | गाडा सुट्पयत ॥ २६ ॥ तों गाडी सुटण्याचा | घटा ठका GER 
E gada | डोळा चुकवून भास्कराचा | लीला फेली ऐशा रीति. VU २७ ER oe ms x 
4 तो त्यांनीं सोडून दिला । योगीराज जाऊन शिरला | बायकांच्या डव ॥ २८ NAT 


तो त्या वेळीं होता जवळ | करी 





A A e xj 
so oS 3 
va ROG Gok ae ae. `. न. 
KOH १ å (४६ A) AR ह ग उक 
st 


Sia 
a 
al 
= 
ऱ्य 
i, 
Å 
3 
å 
Å 


es OH Vee MOE ae, 


hj 
<= 
5 
“ 
® 


à 
, 
पु 


rk. 4 ४. a 
Ka Aes 
å re Ay C 


मूर्ति दिगंबर | ह्मिया घाबरल्या असती फार | त्यांनीं akt अखेर । दिली असे पोलिसाला || २९ ॥ 
पोलिसाचा अधिकारी । तेर्थे आला सत्वरीं | महाराजाला धरून करीं | खाली AF लागला 
H ३० || अरे Fen नंग्या पोरा । अकल केसी तुज ना जरा । बायकांच्या डब्यांत खरा | 
येऊन कैसा Fas? ।। ३१ || हिसडा देऊन त्याच्या हाता । तेथेंच बेसले तत्वतां । अधि- | 
काऱ्याची भीति चित्ता। मुळीं न त्यांच्या वाटली ॥ २२ ll मग तो अधिकारी भला | स्टंशन- | 
मास्तराकडे गेला । म्हणे डब्यापाशी आतां चला | बायकांच्या aenat ।। ३३ H दोबे डब्या- ë 
जवळ आले | तो मास्तराने पाहिलं | योगीराज बसलेले | बायकांच्या डब्यांत 11 ३४ H मास्तर |ॐ 
e पोलिसच्या अधिकाऱ्याला | ऐशा रीति बोलला । तुम्ही जाऊं द्यावं याला | याच डब्यांत 
बस्न ।। ३५ || हा आहे संत थोर | चालता बोलता इश्वर | याच्या हाते न होणार | गुन्हा तो।% 
å केव्हांही ।। ३६ ॥ तें ऐकून अधिकारी | बोलता -झाला ऐशापरी । मीं दिली आहे तार खरी । 
ऊ योविषर्यी age || ३७ || आतां माझ्या हातांत | कांही न राहिलें यात्कंचित्‌ । मीं बदी दिली 
| तुम्दांग्रत | तुम्ही वाटेल ते करा ॥ ३८ ॥ स्टेशनमास्तरांनीं आपली टोपी काढूनी | बहु आदर 
% दाखवोनी | विनंति केली महाराजा ! ॥ ३९ ॥ तुम्हीं खालीं उतरावे | माझं एवढे ऐकावे | काय-।% 
k 

> द्याचे आणावें । प्रयोजन आपुल्या मानसीं ॥ ४० H महाराज उतरले खालती | पुढें खटला भरला 
स्यांचिवरती । कायद्याप्रमाणे निश्चिती । जठारसाहेबासमोर ।। ४१ ।। त्यांनीं फिर्याद घेतली । 
नि 

F 


L 









Dy sy 30 Q 
<" <. HA SS 








१” 
12७ ae 


RR 





® 


“ 


E 
a 


त्याची तारीख नेमली | छेगांबावरती भली | As श्रोते झो! ॥ ४२ ।। बापूसाहेब जठार | 


> हि "Ç PR 





a 


| x på 
Ca š Š र å : 

sd Å ae 9 Kø j : -ARF अप तक 

v ) E 3 -ET Å Å : i : å 

4 x y s~~~ N h = ce NE TEEN oo a र 
Å Satna vd ju ll den MÅ >> धक्का = ss GE K < å 

. "å: > E s rZ å å 5 ? im 
; वट २७. . ; iy š A fi G 4 x m š 




















श्रीगजानन |; 
॥ ९९॥ 










खटल्याची | गांवी पुकार झाली साची | म्हणून मंडळी शेगांवाची । फार मिळाली बंगल्यावर 
| ॥ ४५॥ तै देसाई म्हणती जठारास | आज कोणता खटला विशेष | तुम्हांपुढे आहे खास | म्हणून % 
मिळाले लोक हे ॥ ४६ ।। जठार म्हणाले त्यातें | याचें कारण तुम्हांतें। कैसें न कळल १ वाटतें | 


+ 

å å 
a 

ve 

= 





खटला पाठविला 1 ४८ ll ar खटल्याची चोकशी | होणार आहे आज दिवशीं | म्हणून वाटतें ९ 
wa मसी | लोक हे जमले असावेत ।। ४९ ॥ हें ऐकतां भाषण । व्यंकटराव झाले खिन्न । बोलते: 
झाले कर जोडून | खटला हा न चालवावा ।। ५० H श्रीगजाननसाधूंची | योग्यता आहे थोर र. 


> साची | ती मूते भगवंताची | आहे पाहा प्रत्यक्ष | ५१ ॥ तो विदेही पुरुष जाणा | बंधन त्याला ५ 
x कशाचें ना | तो योग्यांचा योगीराणा | वंदनीय अवध्यांतें ।। ५२ || खटला भरला हीच कली | 






a at spp > s: a 

a G er ८ sss 5 — 

——— —— — = 
—— - ——— ane टा m 


å 
På rr s 





क म्हणती वकिलाला | तुम्ही जाणतां कायद्याला | याचा पाहिजे होता केला | बिचार तो 





| ना करून ब्यावें ना तरी मला लागेल न्यावें | तुमच्या हाता धरून || ५७ || तई बदले|% 
गजानन | आम्हीं न उह येथून | तुझें पहातो शिपाईपण | ये धरीं माझ्या करा ।। ५८ || शिपायाचा 


| हात धरीला "x तो ना सुटे किमपि त्याला | रक्त प्रवाह बंद झाला | त्या दाबाच्या योगाने || ५९ II : 





<s ao so 
a 


4 
oy 
& 
ay 
a 
> 
Pp 
Å 
Ss 
s, 
å 
= 
oc 
a 
4 
Y 
3 


4 


, 
- 

` 

9 


2) 
i 


- 


“s 


ie 





sain. Kavikulgura Kalidas Sanskrit University Ramtck Coltection— 


h 















राहिलें ॥ ७१ ll हा इपमदेव भागबतीचा । किंवा शुकााये साचा | lg 


॥ ७२ ॥ हा निजानंदीं सदा रत । खायित आहे जीवन्सुक्त (2 

| ७३ ॥ जेवी अग्नीचा sten । ARE 
å णं ॥। अध्निदेव | 
Q 1 
यांचे नागवेपण । आहे अग्नीचे समान 


होते ते || ७७ ॥ ऐसा विचार पूर्ण केला | जडरांनी ñ भला | आणि हुकूम Faner | 2 | 
x त्यांनीं पुढीलप्रमाणें ॥ ७८ ll महाराज मूळचे GY । त्या ठेवणे व्यवस्थित | मास्कराचे |ॐ | 





| काम सत्य | होतें न तें केलें त्यांनीं H ७९ || म्हणून मो भास्कराला | पांच रुपये दंड केला । 2 | 
£| ऐसा खटल्याचा निकाल झाला । जठारांपुर्दे शेगांवी U ८० ।। समथ म्हणाले भास्करासी | पुन्हां |B. | 
7 ऐशा आग्रहासी | करशील कां सांग nal । निज फजिती करून घ्याया  ॥ ८१ ॥ भास्कर कांही 29 | 
Sia बोलला | मौन घरून Uker | तेथोन मंडळींनी केला | ऐशा प्रकारें बिचार ॥ ८२ ॥ समथासी å | 
i अमिरथीं । न बसवा येथून कल्पांती | विनाकारण कटकटी होती | a कांही बरं नब्दे । ८२ ॥ | 
Mara कित्येक दिवस | चालला अस शेगांवास | भक्त बेलांच्या गाडीस | qaq लागलें महाराजा U १°° ' | 
å ॥८४॥ या åå अकोल्यासी । आले एकदां पुण्यराशी | बापुरावाच्या azadi । (ह | 
bd À 
| å l + fF i — द पक j 
FR रे { — 
नांबाया | ag 


| अकोल्यांत 


x नाठा | मीच आहे महेताबश्या ।। ९२ ।। पाहा संत आल्याचे वर्तमान | कळलें संतालागून | कोणी på 
क सांगतां जाण | area ते खरोखरी 





| जन्मून | कांहीं न केला उपयोग जाण | यबनाचे आडदांडपण 


% आडदांडपणानीं । तखघात होईल जाणी 

ead महेताब आहे नांव | त्याची काय आठवण + 
the k: 
Få 





| श्रीगजानन- 
. ॥१०१॥ 









तुजला anse || १०० H एसा Asat इशारा | महताबशा तोषला खरा | साधुच साधूच्या Å विजय 
अंतरा | जाणताती निःसंशय ।। १ H जेव्हां महेताबशातें aes | तई संगतीचे यवन भले VE अ. neon 
कावरेबावरे होते झाले | तो प्रकार पाइन ।। २ ।। महेताबशा बोलला त्यासी। तुम्ही न| 
राहावे आम्हांपासी | जावे निघून ङुरुमासी | इंच आहे उत्तम ॥ ३।। शख sua 
शिवाय जाण । गेले चौघे निघून | तों द्यावयासी आमंत्रण | बच्चुलाल पातला ॥ 9 ॥ 
म्हणें उद्यां दयाघना ! । यावें तुम्ही भोजना | या दासाचिया सदना । हीच आहे विनंति ॥ ५॥ 6४ - 
i दुसरे दिवशीं abaia | बसवूनीं समथाप्रत | मोठ्या थाटानीं मिरवित | निज सदना आणिलें ॥ ६ ॥ कः 
परीं समर्थ तांग्याखालीं | उतरले नाहीत मुळीं । तेणें मंडळी चिताबली | म्हणें कां न उतरती 82 
॥ ७ ॥ तसाच तागा नेला परत । बापुरावाच्या सदनाप्रत | मंडळी पडली घोटाळ्यांत | समर्थे एसे * 
| केलं ? | ८ ॥ काल आमंत्रण घेतलें | आज Nerd न उतरले | याचं कारण शोधिते 
झाले | आपापल्या बुद्धीने H ९ ॥ त्यांत एक होता धूते | तो बोलला अवध्यांप्रत | मला समजले 
इंगित | या गोष्टीचे ये वेळां || ११० H महेताबशाला वगळीलें | म्हणून महाराज नाहीं उतरले | x 
भोजनाचे at न केले | महताबशाला आमंत्रण ॥ ११ ॥ आतां घऊन दोघांसी | बसवून एका क 
— तांग्यासी | म्हणजे ते निश्रयेसीं | | उभयताही येतील H १२ ॥ तेंच वाक्य खरें झालें । दोघांलाही g ॥ १०१॥ 
fa नेलें | | महताबशाला उतराविले | मंदिराजवळील थेटरांत U १३ H श्रीरामाच्या REG | 


जन "ae oe KOM 
“ ग 












ee 


ee Ade, 04 oo 


y Neg XK) 


e> 


> e 





° 9 $33, 
* 


CE CHC 
å å 




















ae’ 


AY 


गजाननाची उतरली स्वारी । परी तेही गेले अखेरी | उठोनिया Ada ll १४ ll अंबघ्यांची टॅ: 
झालीं भोजनें | मग मद्देताबशा लोकांस म्हणे | मला तुम्ही तिकिट देणें । पंजाबचे काढून ।। १५ Ha 
तें शेख कड बोलला | त्या महेताबश्या फकीराला । तुम्ही कुरुमच्या मशीदीला | टाकून कैसें जातां | 
हो ? ॥ १६ H ती मशीद बांधून । पंजाबाशीं जावे आपण | काम अर्थ टाकून । जाणें उचित नसे $ 
vat | १७ || महेताब शेख कडूशीं । बोलता जाला प्रेमेशीं | आग्रह करूं नका मशी । ये वेळीं क 
निरथेक || १८ ॥ गजाननाचा हुकूम झाला | मजसी पंजाबांत जाण्याला | आतां एक क्षणही ° 
या स्थळा | मी न राहूं शके हो ॥ १९॥ समथांच्या कुर्पेकरून । माशिदीचें काम : 
हैं माझें वचन | सत्य gå mal H १२० Ú थमीविषयीं åa | संताठाई|%# 

aad सत्य | तें अवध्या धमोप्रत | समसमान मानिती || २१ U GE देऊळ माशिदीची | 
तुम्ही नका वाढवूं साची | ती वाढतां दोघांची । आहे ह्याने होणार ॥ २२ ॥ सामान š कू 
मशिदीचे | एकची आहे साचें | आकारानें भिन्नत्व त्याचें | मानून भांडू नये हो H २३ 1 ° 
gaa तेवढा Harar I आणि हिंदु काय भूताचा ? | पोक्त विचार करा याचा । मनुष्यपण 
टिकवावया 11 २४ ॥ तरीच होईल कल्याण । हिंदु आणि मुसलमान Š एकाच gaa | 
%)निमीण असती जाहले ॥ २५ || धमै बापा ज्याचा त्यांनीं | प्रिय मानावा प्राणाहूनी qà & 
विधम्यांच्या ठिकाणीं | अलोट प्रेम aa ॥ २६ H हें न झालें जोंबरी | सोख्य लांब aad | 
ता मशीद होईल पुरी | गजाननाच्या कृपेने ú २७ || महेताबशा निघून गेले । पुन्हां न इकडे परत 


Kor Ke ५७७ A 
Ak AN 


ix NA Ai Soe 


BE SEM ome 
AAS AY AS AS OK 
2 


EG De De Oe. M De AQ 


- 

















å w ke 
'आले । या गोष्टीचें पाहिजे केलें | मनन हिंदुयवनांनीं | २८ ॥) पाहा मंदेतावशाला जरी | eig 
झाले साक्षात्कारो qñ द्वेष नव्हता अंतरीं । प्रेम अलोट होते हो ॥ २९ H झहालागीं घेतल्या- i विजय .. 

š å अ. ॥१७॥। / | 















|. श्रीगजानन- | 

| ॥१०२॥ (ॐ बिना । भोजना न War योगीराणा । हे ge मनीं आणा | या गोष्टींचे आते हो ! ॥ १३० || असो x 
i £| या बापुरावाची | कांता एक होती साचो । तिठा भानामतीची | qr होती Aga हो! ॥ IG 

| मळवट यावा घटकेत | -घटकेमाजों कंठी तात । घरकेमाची qamna | s तो लागावा ॥ २२ ॥ के 
$ बिब्याच्या पाठीवर | फुल्या याव्या अपरंपार | कीं दांडीवरोळ चोर | जळून जावे अकस्मात || ३२ || | 

Sar मानामतीच्या त्रासांनीं ।.ती बांधुरावाची कामिनी | क्षीण ud होवोनी । अन्नपाणी न रुचे š 


9 
å 
* 
å 































ऊ तिठा ॥ ३४ 11 भानामती काढण्याठा | बापुरावें जाणत्याला | आणलें बाहून अकोल्याला | TENE 
aner उपयोग H ३५॥ खर्चही झाला अतोनात | शुण न आला. किंचित्‌ । अखेर MÅ 


जोडिले हात | ओगजाननस्वामीला il ३६ ।| महाराज माझ्या कुदुबाठा | मान्छ्मतीचा त्रास झाला । : 
å उपायाला | आतां मात्र कंटाळलो ॥ २७ L तुझी mas माझ्या घरा । आज लागलीं 
S गुरुवरा ! । तेथेंच का आसरा । भानामतीस मिळावा ! ॥। ३८ ॥ ज्या दरींत पंचानन | बसला आहे 

द येऊन । तेथेच at ओरडून । दिमाख दाखवावा कोल्ह्यांनी 11-२९ 11 जेथें कस्तुरी दरवळली । तेथेंच 








+ 
j 
° ` 
t- ° i 
b Y 
, he 3 
£ 4 k 
ØP) 
= aS i 
८ ‘ ४ a 
CE) i ü 
$ 


Sat हो राहावी भली । गुरुराया हो ओंगळी । घाण भानामठीची a १४० || ऐसी विनंति ऐकून | £ a 
S गजाननांनीं अवलोकन । S Aasma बापुराव कांतेरा || ४१ ॥ त्यायोगें ओते Rt 
_& भानामती निमाली सांची | नाही किंमत माकडाची । सिंहाचिया पुढें हो H ४२ U असो एकदां | 


å 
b, 
° 
- 
4 
hj 


> i 
+ 
t 


— i ० र... 
ye of) 
ao CK Ga 
ON ON Z : 


š . 
> 9 
å Å 
å ae, 3 ; 
CE) . 3 
cn 
: , š 
` ; 
t ¢ ` 
è 
Å <p, 
SA 7 A K 
ss HER — 
a re हर z 
à 
, 


o een फिरत महाराज आठे आकोटांत | नरसिंगजीला मेटप्पाप्रत । बंधु आपला म्हणोनि ॥ ४२॥ ३) ` 


(| ४४ ॥ पाय आंत सोडिले । डोकावून पाहूं लागले | आंतील जलालागीं भले | वरच्यावरी ; A 





I विचारती । अरे हे काय करतोस १ U ४६।। गोदा यपुना ae I तुम्हांसाठी येथें असती | । 
ret Å आहेत किती १ E पाहातो. डोकावून ।। ४७ || तुला त्यांचें घडतें स्नान मी कां 

Slag तसाच जाण १ | या Hut मला स्नान | आज येऊन घालावें || ४८ || त्यांनीं स्नान 

$ घातल्याविना । मी न येथून हले जाणा। ऐशा ऐकून भाषणा। कैक म्हणाले या रीति H ४९ 1 å 

š हा आहे पिसा। शेगांव नादीं लागला केसा । जरा थांबा येथेंच बसा | काय करी हा 

पाहूं gå 1 १५० ll तां विहिरीतील sama | उकळ्या उठल्या अगाणित | a, निमिषांत | 

Blade भरली पाण्याने* ५१ ।। हजारी कारंजाच्या परी । गजाननाच्या अंगावरी | वर्ष लागले % 

š बारी | त्या बिहिरीचें तेधवां ।। ५२॥ लोकां म्हणती गजानन । यारे स्नानालागून | नाहीं F 
Slack प्रयोजन । त्या विहिरीमाजी उतरण्याचें ॥ ५३ || गंगा यघुना गोदावरी । वरती आली आहि i ; 


4, 
av 


खाटी मान | घातली तो पाहून । प्रकार त्या पाण्याचा ॥ ५५ U संत जें जें आणती मनी Å å 


> ~ 
e 


| स्नान साधा ये अवसरीं | या पुण्य सरितेचें || ५७ ।। मात्रिकांनीं केलें स्नान | निंदकांनीं Hi 
4 
A 


पुरवी चक्रपाणी । त्यांच्या वाणीलागुर्नी । असत्यता न दे परमात्मा ॥ ५६ ॥ स्नान होतां समथे j 
1 Public Domain 0 ` rit के C = 






b: 


— s >g å 


ET TT å aie aa स a a T 
5 


— — a टा —— ri m ~ - ee 






OM ` 


श्रीगजानन- 
॥ १०३६ ll 





भक्तांकारण ।। १५९ ॥ शुभ भवतु ॥ श्राहारहरापणमस्तु VI 


* F 3 » AD Oy Q ° Q Q Q + 
» 00 .. ee SSG GG HG NO NO NO GHOGOSHOD x oer 
é å Ü UN 7) Ü Ü Ü Ü 


e 9 9 + ° ९ 
& ê è A è ê å 


॥ इति सप्तदशो5घ्यायः समाप्तः ||. 


*< * मे * 


(2 Q * 
O Ü Ü 


— 


$ 
Ü 


=, 


iS A 
श्रीगजानन महाराजांनी पंढरीस बापू काळयाला श्रीविठुल स्वरूपांत दर्शन दिले 


( C-0. In Public Domair 





Risse | पाणी पाहिल्यापरी झालें | विहिरीच्या त्या तळास गेलें । उकळ्या बंद जाहल्या || ५७ || 
नरसिंगजीसी भेटून | निघून गले दयाघन | शेगांवार्सी बेसन । मनोवेगाच्या वारूवरी || ५८ ॥ % विजय 
स्वास्ति श्रीदासगणूविराचत | हा श्रीगजाननविजय नामें ग्रंथ । तारक होवो भवाब्धींत | भाविक |* 


re 
h: 


å 


2 + ° 
<. 2 á 
& N A 


° 
é 


Be se sO 442 Or 4) 
CHOY OT CC NC NHN NN Hd te 
[४ ANS AY AN गम) 


) e 9 $ e 9 * áy AL 
+ op De PIPPA: Si > & 


rw 





Å 





$| अ. ॥ १७॥। 


॥१०३॥ 
















IS शोषणा । पांडुरंगा रुक्मिणीपते || २ H काय माझ्या आहे मनीं | š तूं जाणसी चक्रपाणी । तेंच 






misma. k - sa 
# 
2 श्रीगणेशाय नमः ॥ जयजयाजी चिद्विलासा । हे गोविंदा श्रीनिवासा | हे आनंदकंदा 
ॐ परेशा । पाहि माम्‌ दोनबंधो ।। १ ।। केशवा केशीमदेना । हे माधवा मधुना | हे = 


e 
Caso 
bas 


& का रे तुजलागुनी | बोलून दावूं पद्मनाभा U 3 Ú भक्त जी जी इच्छा करी | ती तूं पुराविसी 
Shed । ऐसे पुराणाभीतरीं | आहे वर्णन बहुसाळ || ४ ॥ म्हणून माझ्या मनोरथा । पूर्ण करा 


` 
CWC 


द पंढरीनाथा । सोडा मनीची कठोरता | दासगणू हा तुझा असे H ५ H अकोटाचे शेजारी | Penta [5 


PIC 


Pas एक नगरी । तेथें बायजा नामें खरीं। समथांची भक्तीण असे || ६ H हळदी माळ्याच्या ३६ 
S वंशांत | इचा जन्म झाला सत्य | शिवराम नामें इचा तात। vek जननी असे ॥ ७ Hl 
Samad बाळपणीं । लग्न झालें åå जाणी | ललाटी š विधात्यानीं | लिहिलें असेल तेच | 
> घडे ॥ ८ || वायजा आही तारुण्यात | गरभाधान करण्याप्रत | घेऊन गेला तिचा तात ||; 
नै) जामाताच्या गृहासी || ९ || परी उपयोग नाहीं झाला | जामात Š होता भला | तेणें जनक- 
| जननीठा | शोक झाला अनावर || १० H बायजेकडे पाहून | जननी करी रोदन । माझ्या बाईचे Å 
तारुण्य | ata ag weld || ११ ॥ wet म्हणे शिवरामासीं | बायजा न sat ऐशी | दुसरा $ 
वरा करून इसी । देणें आहे भाग पहा ॥ १२ H शिवराम म्हणे त्यावर | ऐसा नको सोडूं धोर (£ 
1 पुरुषत्वाचा प्रकार | खरा एकदम कळेना || १३ || कांहीं दिवस वाट पाहूं । नको ऐसी अधीर क 


AS | बायजासी येथेंच ठेवूं । तिच्या araca H १४ || नपुंसकत्व अधोपरी | आले 


ci 
å 
cu vi 


-a 


(2 
HOG ee oe 


- 


- 
Ó 


M Al 





- 
2 
t 








, 


BET 


TLV INGGLLLLG,!  ( OLLACEDR 9: 


asb PE i webs RA Ge 
se ES à 



















koe हः 
| | | ee £ 
| असेल त्याला जरी । å औषधाने होईल दुरी । वाट पाही यास्तव ॥ १५ || ऐसें उमयतां ॐ 


| श्रीगजानन- 
॥ १०४ ॥ Å | 3 ji x $ 
: नाक पाणीदार । बांधा उंच मनोहर । जिला पाहतां अंदर | कामुकाचे मोहित rå ॥ १८ i på 
तिच्या थोरल्या दिरासी । पाहुनिया बायजासी । इच्छा झाली मानसीं | संभोग तिचा कराव > z 
x “|| १९ ॥ त्यानें प्रयत्न केले नाना। वळवाबया तिच्या मना | म्हणू लागला क्षणाक्षणा | 


बायजाकारणें U २० )| हताश ऐसी gå न होई । मीच तुला vå ठायी । आमरण करीन |; 





+ ; 
<= 
h 


| 


nad बेडे संगोपन ।। २१ ॥ BÅT हें सोइन । आनंदित ठेवी मन । वेडे आजपासून । क 


eS < 
å 


| qal | चित्त तिचें झुठवावया ।। २२ | परी उपयोग होइना | बापजीच्या न है येडे 


मना | ती म्हणे हे नारायणा ! । का रे देन्य मौडलेस १ ।। २४ ।। बालपणापाद्न | “AIRS 
मी तुझें चरण । त्याचेच कां हे मजलागून | फळ दृष्टी पडावें ? | २५॥ जयाचा मी 


oF IG 







KA h 


नाहीं मम VEV बरें झालें तुझ्या ठायी. | चित्त आतां रमेल पाही | कपा करी रे 


NE A sty दीर एके दिवशी | येतां झाला 
स्पर्श पुरुषाचा न दोवो मरा H २७ || sg द 
onb px रात्रीचिया समयाला il २८ W Å बायजानें इनकार # 








ENG 


he oO f 
(036 C > l 
å ork 









< | केलें उत्तर | कैसी लाज Aam । नाहीं उरलीं चित्तीं तुझ्या ।। २९ Ul å माझा ज्येष्ठ दौर । 
पित्यापरीस साचार | सोड हा आविचार । स्वैर ऐसा होऊं नको ॥ ३० H ह्या तियेच्या भाषणा | 
x tar आणी मुळीं मना | होता कामाची वासना | नीति विल्या जातसे || ३१ ॥ अंगावरी 
टाकण्या हात | जों तो पाही इतक्यांत | तयाचा तो थोरला सुत | माडीवरून पडला हो ॥ ३२ E 
| खोक पडली डोक्यासी | बायजेने ME त्यासी | बसवून आपुल्या मांडीसी | औषध लावूं लागली | 
% हो ॥ ३३ ।। बायजा म्हणे såg दारा | या गोष्टीचा विचार करा । अभिलाष तो नाहीं बरा | 
STAT केव्हाही 11 ३४ H मुलगा पडलेला पाहून | भय पावलें त्याचे मन | अनुताप त्यासी झाला & 
qu | केलिया कमोचा H ३५ ॥ त्यानें नाद सोडिला | सदनीं निवांत राहिला | पुढें शिवराम 
घेऊाने गेला । कन्येस आपुल्या genta ।। ३६ ।। भुलाई म्हणे पतीसी | चला जाऊं शेगांवासी | महा- ९ 
क राजांतें पुसायासी | पुढील भाकीत बायजेचें || २७ I! Š मानलें शिवरामासी | आला घेऊन कन्येसी | |: 
महाराजातें पुसायासी | आपल्या त्या कोतेसह H ३८ ।। बायजा घातली पायांवर | केली विनंति % 
जोडून कर | कृपा करा या मुलीवर | पुत्रपौत्र द्यावे हिला ॥ ३९ H तें समथांनी BRS | शिव- Z 
रामासी हांसत वदले | अरे नशिबी नाहीं लिहिलें | विधात्यानें gå हिच्या ॥ ४० ॥ जेवढे पुरुष £ 
; जगतात | तेवढे असती हिचे तात | उगे न पडा फंदांत | gg हिचें करण्याच्या ॥ 99 ॥ तें ऐकतां |: 


a 


ti 


(de. NY 
< 
å 


A) 


ç 


s 







` 





< 





~ ® 










EC 
å 










a 


CHR DMI 


° 
O 














C 


Ca 


e” o 







es -S 









$ 
, 


आह.» 





: | hs 
र ° 





-Gn Public Domain Kavikuleuru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collections 


बोलन । वायजासी तेथें ठेवून | आले सुंडगांवाकारण । AST घरातें || १६॥ qand Ni | विजय 
पंघरासोळा | वर्ण काटासावळा । तारुण्याने सुसमुस॒टेला | होता जिचा शरीरभाग || १७ ॥ SG अ-॥१८ 


| ॥ १०४॥ 






1 

i 4 
{ q 
| 

1 

| 

| 

| 

| 

| 

1 
1 


















| समथाचा एक भक्त | पुंडलिक नामें geniaia | त्याच्या संगं शेगांवांत | बायजा येऊ लागली x 
श्रोगजानन- Be ।। पाहिल्या प्रथम अडथळा । जननीजनकें नाहीं केला | शेगांवास जाण्याला | पुंडलिकाचे 


A 


| बरोबर H ४५ ॥त्यांना ऐसें बाटले | साधुचरण इने af । तेच तिच्या करतील भले | निज 


कृपेनें कल्याणा ।। ४६ ।। पुरुषत्व देतील जामातासी | अशक्य ना कांहीं संतांसी | ऐसा विचार x 
मानसी , करून TES स्वस्थ å ॥ ४७॥ पुंडलिकाचे बरोबरी | बायजा जाऊं लागली खरी । Å 
तेणें पुकार जगभरी | ऐश्ञा रीति जाहली H ४८ 11 Š शेगांवच्या वारीचें ढोंग आहे दोघांचे | $% 


तरुणपणी mand । मन परमार्थी, लागेना ।। ४९ ।। बायजा आहे ankaa | पुंडलिकासीही ç 


ô 


तारुण्य | यांची वारी विषयभान । हाच आहे निःसंशय | ५० H परस्परं प्रीति जडली | विषप- क्र 
सुखाची and | भोगाया ही युक्ति केली । वाटते या उभयतांनी ॥ ५१ ॥ पुंडलिक जरी माळी $ 
— | असतां | तरी हा सबंध योग्य होता | बायजाच्या धरण्या हाता | कां की तरुण दोघेही H ५२ NVH 


पुंडलिक आहे मराठी | ही माळ्याच्या आली पोटी । म्हणून यांची ताटातुटी । केलीच पाहिजे Z 
ज्ञातीस्तव || ५३ ॥ या दोघांचे अंतर । शुद्ध होते साचार | नव्हता कामाचा विकार | मनीं (ॐ 
; | उत्पन्न जाहला । ५४ H भुलाई म्हणे बायजासी | काँ कारटे अहर्निशी | पुंडलिकाच्या घरा å 


å जासी | हैं कांहीं कळेना ? ॥ ५५ ॥ ऐशा तरुण वयांत । तुम्हां कशाचा परमार्थ ? । कोल्हा न a 
उपोशित | उंसाचिया फडामधीं 1148 ।। वा पाहून VERE । बैल नाहीं gå गेला । कारटे 
agaa नांवाला | काळें उगे लावूं नको || ५७ lI भुलाई म्हणे नवऱ्यासी | हिला नका ठेवूं ऐसी | 













k 


(2 
Q 

3 

(2 
3 



















ó 












< 


॥ १०५ ll 























`. 
Cae 


Å 
< 


goe au samai sa NE uwa अर“ रा जा 
| | z r ae ह ope 


लावून द्यावे मोहतरासी | पाहा पोरगा META ॥ ५८ ॥ ही पुंडलिकाच्या घरी जातें । 
सदा त्यासी हितगुज करिते । एकमेका पाहून मरते । येत दोघां. प्रेमाचे H ५९ H जाऊ चला कर 


(आ... 


Se शेगांबास | घेऊन या कारटीस | सांगू अवघे महाराजांस | चाळे या बायजीचे ।। ६० l संतांसी Z 


~ 9 


| gai कळतें | ते सन्नीतीचे चाहाते | पोटामाजीं कधीं न निघते | चंदनाच्या दुर्गंधी ॥ ६१ lle 


(अ... 


get शिवराम बायजाबाई | पुंडलिक भोकऱ्या आला तोही | चौघे येऊन लागले पायी I शेगावी | 
£ श्रीसमर्थाच्या ।। 5२ ॥ पुंडलिकासी पाहून | बोल हागठे दयाघन | कीं बायजा तुझी बहीण । पूर्वे- ९ | 
£ जन्मी पुंडलिका ॥ ६३ | लोक निंदा जरी करिती । तरी अंतर न MÅ इजप्रती | दोघे मिळून &£ 
Slat भक्ति | AA इरीची ll ६४ ॥। सुले आपुल्या पोरीस | लावूं नको मलता दोष | ale 
बहीण-भाऊ आहेत | मुळींच पूर्वजन्यींचे ।। ६५ || शिवाय या AER | कोठेंही न नवरा भला | 
ही न आली करायला । संसार gat जगामध्यें ॥ ६६ I ही राहील ब्रह्मचारी | अशीच गे जन्म- 
वरी । जनाबाई. पंढरपुरी | अशाच रीतिं राहिली गे ।। ६७ ॥ तिनें नामदेव TE केला | ही शरण ६ 
र आही आम्हांला | माझ्या जनाबाईला | कोणी ना आतां छळावें H ६८ U ऐसें समथांचे माषण । Z 
शिवरामानें ऐकून | गेला असे गहिवरून | शब्द न कांहीं बोलवे ।। KA l| घेऊन आपुल्या मुलीला | % 
शिवराम झुंडगांवासी आला | gå बायजाच्या वारीला | अडथळा कोणी केला नसे ।।७०॥ महाराज |: 
आपुल्या भक्ताप्रत | सदेव रक्षण करितात | å कसें, ही थोडक्यांत | गोष्ट सांगतो ये ठाई 11 ७१ ॥ 


माऊ राजाराम कवर | एक होता डॉक्टर । पदा खामगांवावर | दवाखान्याचा अधिकारी || ७२ UV ३ 








° ° 
cC COCO 
Ü Ú 


ae s. 


९ 
å 


> 4 
CE.) 


ae ND LD < a 


® 
å 


PCI 


* 


2 
<> PARA OC 


<! 
1 


+ 
se Md 

























x år फोड झाला। आणविले मोठ्या डॉक्टराला। औषधपाणी करायला | खामगांवा- 
माझारी || ७३ ॥ बुलढाणा अकोला अमरावती I येथून डॉक्टर आणिले असती । शस्त्रक्रिया 
करण्याप्रती । त्या भाऊच्या फोडाला || ७४ || नाना औषधें पोटात दिलीं | विविध पोटोसे 
बांधिठी | शस्त्रक्रियाही असे केली | त्या झालेल्या फोडाला H ७५ |) कशाचा ना उपयोग 
झाला | फोड वाढूं लागला | बडाल बंधूस घाक पडला । त्या भाऊच्या दुखण्याचा ॥ ७६ | भाऊ ५ 
तळमळे शय्येवरी | व्यावि असह्य झाली खरी | शेवटी त्यानें अंतरीं | विचार ऐसा केला हो ।। ७७ ॥ ९ 
£ आतां हाच उपाय | आठवावे सद्गुरुपाय | याविणे दुसरी सोय | कांहीं नसे राहिली ।। ७८ Hl 
) पडल्या पडल्या जोडी हात | म्हणे धांव ata हे सदुगुरुनाथ | या लेंकराचा gat अंत । teats 
आतां पाहूं नको 11 ७९ ॥ ऐसी श्रोते बिनवणी । करूं लागला giai | रात्र भेली उलठोनी | 
सुमारे समय एकाचा || ८० ॥ तमान भरलें अंबर | रात्रीचा तो शब्द किरे । कोल्हे-हुकेनें 
कांतार । दणाणून गेलें हो | ८१ ॥ तों एक दमणी आली | AAA लागलेली । गाडीस होती % 
जुंपली । जोडी खिलाऱ्या बैलांची || ८२ U कंठामाजी घांगरमाळा | वाजू लागल्या खळखळा lE 
मागें gå सोडिला | होता पडदा दमणीस ।। ८३ ॥ दवाखान्याच्या दारापाशी | दमणी आली 
£| निश्चयेंसी | डॉक्टर पहात होता तिसी | पडून आपल्या शय्येवर ॥ ८४ ॥ तो एक उतरला । 


` 


ब्राह्मण दमणीच्या खाली भला । दार gar ठागला | डॉक्टराच्या बंगल्याचे || ८५ || डॉक्ट- 


राच्या बंधूंनी। दार उघडलें ते क्षणीं | प्रश्न केला कोहनी ।* आपण आलात ये ठायां 1 ॥ ¿8 ॥ ६ 


U १०६॥। 


| 














(३६ 
à 


Fi ।।१०६॥। 

















š y ` === y ER 3 r 


e 


CA 
CMK) 


at lo ll डॉक्टर भाऊ कवराला Lest आहे. फोड. झाला । हा अंगारा पाठविला |g 


| मी जातो आतां. परत 1 वेळ न मशी. राहावया U ८९ ॥ तीथे, अंगारा देऊन । निघून | 
गेला. ब्राह्मण । त्या शोधायाकारण | माऊनें शिपाई . पाठावेला || ९० ॥ परी न पत्ता लागला | 


= — x sas — oss Sa - 
=D EPER: FETERE SEP Ks रा ot 


2s 
£) 


गाडी न दिसली. कवणाला | भाऊ मनी. घोटाळला.. | कशाचा ना तर्क चाले. ॥ ९१ I $ 
® | फोडास लाविता अंगारा. । तो तात्काळ “खरा । येऊं लागला 'भरभरा । | त्या श्रोते |e 


= 


४ फोडातुन.॥ ९२॥ एक घटका गेल्यावर । पूं गेला. निघून पार । पहा किती आहे जोर | समः | 
| 
आली | भाऊ झाला पूर्ववत्‌ ॥ ९४.॥ दर्शना भेला शेगांवास । तों समर्थ बदले ऐसे त्यास | माझ्या e 
: गाडी बैलास । नुसता न चारा दिलास Å VAA ।॥ é सांकेतिक भाषण | कळलें माऊलागून । 2 


नॉ हृद्य AS उचंबळून:।: त्या भाऊ कवराचें । ९६ ।। त्या रात्रीचा ब्राह्मण | खचित माझा गजानन | 
ठेकरासाठी धांवून । खामगांवास आला ही .1। ९७ ॥ करें केलें अन्नदान sq व्याधीच्या E 
# मिमित. जाण । अंतर्जञानी असती पूर्ण} श्रीगजानन अवलिया ॥:९८॥ असो एकदां ani- $ 
स्वारी । निघती झाली पंढरपुरी । त्या. श्रीचंद्रभागेतीरी | विलासी भेटावया ॥ ५९ ॥ |ॐ 
मंडळी बरोबर. । दिवस ` वारीचा साचार. । स्पेशल गाड्या वरचेवर । AG लागल्या 


2e > 









h 
? 
HE 
“ç 
+ 
e o 
Ly 


? 
x 252 
b 


40 पंढरीला ॥ १.०० ॥ जगु आबा पाटीर हरी । बापुना व मंडळी दुसरी । सोइनिया शेगांव नगरी | — 

क? नागझरीला आले हो VX ।। त्या गांवी माळावर । आहे एक शुयार । येथें गोमाजी नामें साधूवर । Z 
समाधिस्थ झालासे ॥ २ H झरे जिवंत पाण्याचे आसपास त्या माळाचे । आहे म्हणून गांवाचे । 

aia पडले नागझरी. H š H हा गोमाजी बोवा. साचा | गुरु महादाजी पाटलाचा । प्रथम 

AAA झाला याचा | AAT पाटीलवंशा 168 ॥ म्हणून ` पाटील ` शेगांवचे | गोमाजीला % 

Saga साचे | . रस्त्यास लागती पंढरीचे | ऐसा त्यांचा परिपाठ VA या पारिपाठे म्हणून |Z 
ॐ) नागझरीसी येऊन | अभिरथांत daa | निघते झाले पंढरीला. ॥ ६॥ हरी पाटलाबरोबरी | 
समर्थांची. होती. स्वारी | बापुना. आणि get | माणसें पांचपत्नास H oll आषाढ. शुद्ध 

नवमीचा | तो “दिवस होता साचा. । सझुदाय . वारकऱ्यांचा | येऊं SME पंढरीसी ।। ८ ॥ ५ 

Sag दाटले अंबरी । कचित्‌ कोठे भूमिवरी | पजेन्याची ae खरो । होऊं लागली श्रोते हो! 

|| ९ || å Ags पंढरपूर । गजबजून HS फार-। भरती येतां सागर । जेबीं जाय उचंबळोनी 
॥ ११० ॥ प्रदक्षिणेच्या रस्त्यावरी | as å गदी खरी | जय जय रामकृष्ण हरी ? | भक्त 


y 


णती. उच्च खरें ।। ११. ।। शब्द कवणाचा कवणाला | न ये ऐकावयाला | ऐसा आनंदी आनंद 


Temaer er 


— ge 


॥ १०७॥। 


e 
Cre 


CORES — mm 





qiga | तेवीं येई राऊळांतून | मज भेटाया पांडरंगा ।। २५ ।।  अरण ? होतें आठ कोस । तैसें å 
नव्हे येथें खास | मी-संदिराच्या साबिध्यास-। ' उमा आहे वाटेवरी 18 H तुला लोक म्हणतात |, 

qc अनाथांचा नाथ । मग. कां रे देवा मजप्रत-। उपेक्षिलें या वेळीं LA २७ ।। ऐसा बहुत 
ar । शेवटीं agar sam mår परत fed आला | अस्तमानाचें समयास ६ 

Pu २८ ॥. ge झाले होते म्लान | अवघ्या दिवसाचे उपोषण । बापुनाचे अवर्षे मन | Rens 


| 
d 
P 
r, 
r 


a 


+ 

ढ़ 
e 

* 


tš 





—— 00 0010 


— — ç i ¿¿ — EEE ae : w — REESE 


































छागे 38 1 ` शरीर मात्र होतें घरीं । मन keen समोंवारी | [फिरत होतें भिरीमिरी I 
नांब ध्यास हों ॥ १३० H बापुनासी पाहून | åå लागले अवधेजण | हां बेटा अभागी पूर्ण 18 
| कळून आला आपणां ॥ ३१ ॥ “शेगांवाहन दशना | पंढरीसी आला जाणा । येथें येऊन खेळ 
x । फिरला पाहात गांवामध्यें ॥। ३२ ॥। याची दांभिक अवधी भक्ति | यास “कशाचा 
श्रीपती ? 1 ऐन वेळेला राहती । गेरहजर Få 1 ॥ ३३ N कोणी म्हणाले बापुनाला । $ 
वेदान्त AR अवघा. आला । तो कशाशी दशनाला | जाईल सांगा राऊळांत U ३४ ॥ 
द्याचा भगवत हृदयांत | आहे ` सर्वदा खेठत | वेदान्त्याचें ऐसे मत । दगडामाजीं काय AG 
By ३५॥ आपण वेडे. म्हणून । घ्याया गेलों दर्शन । बापुनाचा नारायण । वाटेल तेथें # 
न उभा. असें .।। ३६:॥' मग दुसरा म्हणाला | मग हा येथें कशास आला? | कां शेगांवीं ७ 
तयाला | मेटला. नसता ईश्वर ! ॥ ३७ ॥ अहो है वेदान्ती | लोकां ज्ञान सांगती । शब्द 
चावटो हमेश HRA अनुभवाचा ठेश नसें || ३८ ।। qamta ` झाल्या qui | मग होणार 
| आहे. ज्ञान | न आल्यासी लहानपण | तरुणपणा येतो कसा ? ।। २९ ll ऐसा उपहास तयाचा | 
प्रत्येकांनी केला साचा | अवध्यांपुर्दें: एकव्याचा। टिकाव लागावा कोटूनी ? ॥ १४० ॥ तो 
बापुना बसरा उपोषित | दांतांसी ठावून aia ते होते. waa पाहात । खामी feng | 
£ जाग्याहन ।। ४१ 11 शरीबाचें सांकडे । साधुलाच एंक पडे | सत्संगती ज्याला घडे | तेच खरे १८! 
ॐ भाग्यवान || 93 || समथ म्हणती बापुना-। दुःख नको करूस मना | ये तुला रुक्मिणीरमणा । ४ 





'भटवितो ये काळीं ॥ ४३ ॥ तों महाराज उमे, राहिले | कटी हात ठेविले | पाय खालीं जुळविले । ६ 
॥ ४९ ॥ तुळशोफुटांच्या माळा कठी | मूर्ति सांवळी गोमटी | बापुनाच्या A 
| शीर ठेबिठें पायांवर || ४५ पुन्हां जो पाहे वरी | समर्थ दिसलें पहिल्यापरी । % 
` 6 Wa बापुनाच्या अंतरी | अति आनंद जाहला ॥ ४६ I धोतर, पागोटे आणि शेला । जो घरी न 
Slee पडिला । तोच त्यानें पाहिला | दशना आतां asata || ४७ l! इतर म्हणाले महाराजांस | g 
र | द्या आम्हां आहे आस | पुनरपि. श्रीच्या दर्शनाची || ४८ ।। ऐसे (# 
ऐकतां भाषण | बोलते झाले गजानन । बापुनासारिखे आधीं मन | तुम्ही करा रे आपुले & 
AL ४९ ॥ ते तसे झालियावरी | aga घडवीन निधारी | Å दर्शन वस्तु खरी | काय मिळे क 
"ह बाजारात १ ॥ १५० ॥ म्हणून ती आणून | देऊं तुम्हांकारण । निष्पाप करा आधीं मन | तरीच (ई 
क| पुढचे घडेल हैं || ५१ H पहा समथांनी बापुनाला | विठ्ठल साक्षात्‌ दाखविला । छुकाजीच्या A 
वाढ्याठा | संतत्व हा खेळ नसे ॥ ५२ H संत आणि भगवन्त | एकरूप साक्षात्‌ | गुळाच्या å 
४ त्या गोडीप्रत.। केसे करावें निराळे t U ५३॥ काला घेऊनी अखेरी । मंडळीं फिरली माघारी । १ 
l | बापुनाच्या अंतरीं | दशन å ठसावलें | ५४ ॥ पांच guy करून | gå झाला त्याकारण | 
| | ago | संतसेवा न जाई इथा ।। ५५ H पंढरीच्या प्रसादाने | पुत्र झाला त्याकारणें | % 
॥ engen ata त्यानं | ठेविले नामदेव बालकासी | ५९ lI कवठे बहादूर गांवाचा | एक माळकरी | 
aa साचा। तो वऱ्हाडप्रांतीचा । म्हणून Sater वाब्यांत || ५७ lH तेथं आषाढी द्वादशीसी I il 


` . 
j 
+ 
+ a 
è 
¥ 
eo « 
è 
, 
CE) 
4 
क 
å 
? 


<... 





¢ Oe ४) 
® 
è 






<. 


2 
é 


A: 
Ah 
Al’ 
g 
ay 
AY), 
Gł: 
S 


9 
CG 













> 


v 
2 


9 
> @ ° 
ó 


<. CHC) 




















































p å EEG TETEN 
| Å आली gree । त्या, पंटरप्रधषेत्राती मग, काय विचारिता ! || ५८ || Wa चाले | 
Sas प्रेत । पोलिस शिरती घरांत । यात्रा काढून देण्याप्रत | डॉक्टराच्या हुकमानें || ५९ || AER $ 
॥१०९॥ 





ओढिती | meat बसविती | चंद्रभागेच्या पार करिती | कुईवाडी रस्त्याला ।। १६० H हाळ 
ठे बहादूरचा वारकरी । झाला मरीनें आजारी | ढाळ होती वरच्यावरी | उलटी मुळींच & 
थोबेना 1 ६१ H गोळे हातापायोंसी । येऊं लागले ug | कोण न जाई त्पाजपाशी | 
शुश्रूषा त्या करावया || ६२ H पोलिसभयानें š av | कळविले < कोणाप्रत | ad: 
समस्त | लोक जाया निघाले H ६३ || बाडा घटकेत मोकळा झाला | हा. वारकरी 
lara होता पडला | कठीण काळाच्या समयाला | कोणी न येती उपयोगी ॥ ६४ ॥ | 
४) ठोक सुखाचे सोबती | संकटकालीं अव्हेरिती | तेथें एक रक्षण करिती. संत अथवा देव हो| 
ELL ६५ UL तो पाहून प्रकार | श्रीगज्ञानन साघुवर | म्हणारे हा ओसर्रीवर | निजला यास घेऊन ६ 
चला || ६६ 11 लोक म्हणती गुरुराया ! | हा बहुतेक Yar सदया । याच्या नादीं लागतां वाया । की 
संकट येईल आपणात ॥ ६७ H पन्नास माणूस बरोबर | आपल्या येघवां साचार | राचा at 
झाला जोर | सांप्रत या पंढरीसी || ६८ |। अशा Radia ये ठाई | थांबणें हें कांहीं बरं नाहीं । 
वळा जाऊं लवलाही | चंद्रमागेच्या पढीकड़े || ६९ || तों महाराज म्हणती अवघ्यांला | तुम्ही å 
$ कसं खुळावला ! | आपल्या देशबंधूला | सोडितां É बरें नव्हे ! ॥ १७० ॥| ऐसे aga जवळ गेले । ३ 
वारकऱ्याला करा घरलें। त्यासी 33 बसाविलें | आणि केले मधुरोत्तर ॥ ७१ ॥ चाल बापा ६ 
























बेड्या I | ऐसा भिऊं नको [93 W qà cae गंडांतर | ऐसे बदोन ठेविला. कर | त्या वारकऱ्याच्या र 


९ 


शिरावर । ढाळ. उलटी. बंद झाली ।। ७४ Ul aZ लागली थोडीं शक्ति sat राहिला त्वरित |$ 





| ग हिल्यापरी ` । मंडळीच्या. बरोबरी | चंद्रभागेच्या ed | आला. सम्थांसमवेत H ७६ ॥ हे 
७ आनंद झाला. फार त्यासी!) वंदी समर्थचरणांसी | म्हणे. दयाळा. काढिले. मशी | दाढेतून 
काळाच्या || 90 ll Bal घढतां चमत्कार । भक्त करिती. जयजयकार | आले कुईवाडीवर | 
दै निर्धास्तपणे सर्वही ।। ७८ ।। पंढरीची: करून वारी । आली शेशांबाप्रती सारी | मंडळी ती बरो- 
बरी | श्रीमजाननस्वामीच्या ।। ७९. ।। एक कर्मठ ब्राह्मण.) घ्याया आला दशन | त्या tar 
कारण l श्रीगजाननस्वामीचें ú १८० ॥ तयाने ` स्वामींची कीतिं | निजदेशीं ऐकिली होती । ॐ 
x म्हणून आला qam । फार लांबून snart) ८१ || : सोवळे ओंबळे त्याचें अती | तो होता 
मध्यमती | wee झाला परम चित्तीं । “समर्थासी पाहतां ॥ ८२ UL व्यर्थं आलों म्हणे येथ | या 









+ 
> 

ó 

* 
e. 






मेळे sara राज्य झालें अशा पिशाला Fe लागठे Lang लोक हाय हाथ || ८४ | ६ 
Z तो तया-मटांतः। काळें gå MS. qa । पढलें होतें.त्याचें प्रेत 1 यण्याजाण्याच्या वाटेवरी || ८५ N | 
| | å 






aent बंदण्याप्रत । हा भ्रष्टांचा आहे सत्य । -सार्वभोम शिरोमणी ॥॥ ¿3 11: सोवळे ओवळे येथ | 


F - 
18 
17: 4 Å RN 2 
x sl ` 



















त्या श्वानातें पाइन । ब्राह्मण झाला मनीं खिन्न | आणूं कसे जीवन | श्वान मध्यं पडला हा ¿& ll 
saqra याला न कोणी उचलीती । गांजा सदैव धुनकिती | या वेब्यातें बंदिताती । “ महाराज, महाराज ” %| विजय 

॥ ११०॥ || म्हणून ।। ८७ || जळो ar साधुपषण | मला बुद्धि कोठून | झाली याचें दशेन । घ्याया कांही [है| अ. ॥१८॥ 
कळेना | || ८८ ॥ त्याचा संशय फेडावया | समथे आसन सोडोनिया | येते झाले तया. ठायां । | 
el जेथे होता are ८९ ॥ आणि म्हणाले तयाश्रत | -पूजा करावो यथास्थत | FA झाले AY 
4८ मृत | संशय ' उगा Ah नका || १९० lla ऐकून रागावला | नीज समथा बोले लागला | अरे 
नाहीं वेड. मला) तुझ्यासम  लागलेलें ।। ९१ ॥ कुत्रे, मरून झाला. प्रहर । त्याचं प्रत रस्त्यावर | कॅ 
ॐ फ्डले याचा विचार | तुम्ही न कोणी केला की || ९२ N ऐकतां Ase । समथानीं sug 

दिला । आम्ही भ्रष्ट आम्हांला । तुमच्या सम ज्ञान नाहीं U1 ९३ H परी खाते न करा [तेळभर | 
पाणी. आणाया घागर. | 'घेऊन EG सत्वर | माझ्यामाग प्रवरा ॥ ९४ H एस बालन 
कुत्यापाशी | येते. झाळे पुण्यराशी | «vår पदाचा करतां त्यासी | så बसलें. उठोन ! ॥ ९५ Ml 
Slat पाहतां. चमत्कार । ब्राह्मण झाला . निरुत्तर | म्हणे याचा अधिकार l थोर आहे देवापरी ८ 
| ॥ ९६ ॥ मी व्यथे निंदा केली । योग्यता ना जाणली । ऐसें म्हणून घातली । समथांच्या मिठा 
| (पायां || ९७ U w अपराध शुरुवरा ! । आज सारे क्षमा करा | वरदहस्त ठेवा शिरा | मी अनंत 

अपराधी H ९८ ।। तूंच सांवळा साचार। एक आहेस भूर्मावर | करण्या जगाचा उद्धार | तुम्हां 


Í CAE) 


° ईश्वराने ।। ९९॥ må त्याच. दिवशीं मली | संमाराधना त्यानें Få कुशका 





nn, 
9 t 
JARA 
O å 


$ 
PG 
š 


DO 
५ 


ó 
Q 
4 
ú 
à 
° 
b 
$ 
ô 
+ 


ae ll? lo ll 


ad 
PAP oe On PC 


s 







9 
> 


देशाप्रत | समर्थ साक्षात्‌ मगवंत | ऐसी प्रचीती आली तया ।। १ ॥ स्वस्ति श्रौदासगणूविरचित | 


या = a याय 








=i ree z 


142 Danese 








> 
ER 
th db 57 57 xY 5 Xk. Xy. GQ. ४७० Oe G Q 


oe 22 68 > 22 22 2S OF CF 29 90 22 22° 7 v 
UN a D + A Ü å å å å å $ Ü 


) 





| 
ड 


समाप्त ॥ 





e 
* 


अष्टादशो 5घ्याय 






ग्रथस्य अष्टा 
श्रीगजानन विजय ग्रंथ- तरध्याय १९. 





॥ इति श्रीगजाननविजय 
श्रीगजानन महाराज हरी पाटलांना घेऊन Sagara भेटावयास पंढरीला गेले. 


~= (ल( In. Dubi 





s . D ° Q Q ° Q ü ° ü ü ° v Oe sf) ü Oy २६) Q 9 Q Oy Oe sO 2 u ° ° hj 
७0 we Se ee 26 20 28 SO OF 22 2 Ce Ce Le Ae ee oe 40 22 22 90 se 26 2S 22 2% 2 2 2P 2% 
« n °. å å Ú Ü å å 4 Ú ê å å å » å Ú é å å Ü Ü Š Ú å å å 









« EEE oe मा = 
— m =a 
ie mm ni Ns 


. S. + 
ge "लल nt 











— — Er EG T y aR 3 GE s 
EE t N 











s: = ip IE EE ct SHIT HDI 
P EA sd 2 ER å 





श्रीगणेशाय नमः || जयजयाजी आनंदकंदा | जयजयाजी अमेदा | माझें नमन तुझ्या पदा | 
असो सवेदा अनन्यभावे VL दे राघवा रघुपती | पाव आतां शीघ्र गती | माझा अंत पाहाशी 
x किती १ | हैं कांहीं कळेना ॥ २ U खऱ्या थोराशी कठोरता | नाहीं शोभत अनंता | याचा विचार 
कांही चित्ता । करा आपुल्या ये काळीं ।। ३ H मी दौनवाणें मारितो हांका | मला दगा देऊं नका | å 
हे जगदीशा जगन्नायका | पावा दासगणूस ।। ४ || महाराज असतां शेगांवांत | विप्र एक काशिः 











&/ जी slaget लक्षणें | लिहिली अनुभवानें | त्यांची प्रत्यक्ष मूर्ते ही ॥ ७ ॥ माझें भाग्य धन्य 
रॅ) धन्य | म्हणून इं पाहण्या चरण | आलां खामगांवाहून | त्याचं साथक झालें कीं || ८ U तों सम 
७ थाना लाला केला | कापराखळा मारला | काशनाथाच्या पाठास भला | आपुल्या परमकृपनं 
॥ ९ ॥ जा तुझा हेतू पुरला | वाट पाई तारवाला | या भाषण घोटाळला | काशिनाथ मानसीं ।। १०।। 

म्हण काम ना माझ ये ठाई | मो न आलां मागण्या कांहीं | तारवाला शिपाई | वाट पाहता काय š १|% 
PULT || त्याचें गूढ कळेना | पुसण्या छाती होइना | निमूटपणे dza चरणा | गेला निघून खाम- 
गांवीं ।। १२ 11 तों तारवाला शिपाई | उमा दारांत होता पाही | तार घेतली घाई घाई | कशाची 
ती बघण्यास ।। १३ | तारत हा मजकुर । तुमचा केला तकरूर' | gaani हुद्दयाबर | मोशी (6६ 








° 
<e 
Ú 





> IPG 





° 
Ü 






> 










+ 
PA 





8 
Ü 










e ae @e «ee POG 
3 è a 

































El ——. ति 
Vi — — Z EPO UZ नर — <= z ममि — — “75 
ng ee - —— ma a 


ØYE" ण 











तालुक्याकारणें ।। १४ ॥ å पाहतां आनंदला | कोपराखिकीचा अर्थ कळला | त्या काशिनाथ- 
न (ताला | पहा संतांचे ज्ञान BAL ॥ १५ H असो एकदां. नागपुरीं I समथांची गेली स्वारी | * 
गोपाळ बुटीचीया घरीं | त्याच्या अति आग्रहाने H १६ ॥ ही भोसल्याचा राजधानी | पूवेकालीं | अ. ॥१९॥। 
$| होती जाणी । त्या शहराची आज दिनी । दैना झाली Aga हो ॥ १७ ॥ स्वातंत््यरूपी प्राण ५ 
ler | खरा धनी याचक ठरला | परक्यांचा बोलबाला | झाला जया शहरांत H १८ VE 
घोडे पाठख्या अपार । नाहीशा झाल्या साचार | रस्त्याने फिरे मोटार | आति जोराने विबुध हो 
॥ १९ H असो हा महिमा काळाचा | नाहीं दोष कवणाचा | वाडा गोपाळ बुटीचा | होता सिता- 
° बीबर H २० || त्या भव्य सदनांत | नेऊन ठेविले सद्गुरूनाथ | जसा वाघ fagata | कॉंडो- 
७ निया टाकावा ॥ २१ gån ऐसा विचार | या सिताबर्डीवर | महाराज ठेवावे निरंतर | जाऊ 
न द्यावे शेगांवा ।। २२ H अक्कुरानें कृष्णाला | जैसा मथुरेमाजी नेला | तोच प्रकार येथं झाला | 
ई काय वर्णन करावें ? ॥ २३ H शेगांव पडलें भणभणीत | अवघे लोक दुःखित । बिनविती हरी 
| घाटलाप्रत | महाराज येथें आणा हो ।। २४ ।। कुर्डामधून गेला प्राण | कोण पुसे तिजलागुन १ | 
Slaa समर्थावाचुन | शेगांव हें प्रेत पहा || २५ ॥ तुम्ही गांवचे जमेदार | करा याचा विचार । बुटी 
क) मोठा सावकार | तेथें न आमुचा लाग लागे।। २६।। टकर हत्तीहत्तींची | होणें आहे योग्य १ 
& साची | येथे आम्हांसम कोल्हयांची | नाहीं मुळीं किंमत || २७ LI जंबुमाळीसी ठढायाला | मारुती 
हाच योग्य ठरला | जिंकावया कणोला । झाली योजना अजुंनाची ॥ २८ ॥ तुम्हीं नागपुराप्रती जावें | 





















Ú Ü 


[32 30 9 
<". PAG <. MANS ee 


* 


u 9921 


La 





® 
MEO | X 


. 
J 





ae 
> 


A था A | =~ i a a NN ` tog 
 समथासी घेऊन यावे | आम्हा अवध्यांस gani | हीच आहे AAR || २९ || इकडे बुटीच्या | 
£ घरांत | MK राहिले संत | जेवीं हस्तिनापुरांत | कृष्ण नाहीं आनंदला || ३० 11 महाराज म्हणती |$ 
Q बुटोसी | जाऊं दे मज शेगांवासी | या आपुल्या भव्य सदनासी | ठेवून आम्हां घेऊं नको ॥ ३१ HU 


: a € ere A ~ * 3 
| å बुटी मुळींच मानीना | समथा जाऊं देईना | अनागोंदीचा रामराणा | धुटो वाटे निःसंशय || ३२ ॥ |% 
|बुटी माविक होता जरी | अहंता नव्हती गेली खरी । श्रीमंतीचा गर्व भारी । त्याच्या डाई वसतसे Å 





॥ ३३ ॥ रोज ब्राह्मणभोजन | समथापुढें सदा भजन | परी शेगांबचे येत जन । बंदी त्या तोक 
८ करीतसे || ३४ || जाऊं न देई दर्शना | शेगांबचे लोकांना | ब्रिगरपरवानगी श्रीमंतसदना | जातां र 
नये कवणासी ॥ ३५ ॥ शेमांवचे ठोक मले | जरी आणाबया गेरे । परी न कांहीं उपाय चाले । & 
„गेले तसंच आठे परत ॥ ३६ || इकडे भक्त पाटीर हरी । कांहीं मंडळी बरोबरी | घेऊन निघाला १ 
# नागपुरी | समथांसी आणावया ।| ३७ ॥ बसला आग्निरथांत | त्याच वेळीं बदले संत | त्या द 


AR २९ $ 


गोपाळ बुटीप्रत | येणें रीति तें ऐका || ३८ ।। अरे गोपाळा पाटील हरी | निघाला यावया नागपुरी | 


; ९ 


तो येण्याच्या आंत परी | मला येथून जाऊं दे || ३९ || तो येथें आल्यावर | शांतता नाहीं राहणार | 








3 


= 


2 


न | जाण निधोरी | तो मनगटाच्या बळावरी | नेईल मजला येथून ॥ ४१ ॥ इरी पाटील तेथें आला 6 
८ | शिपायाने अटकाव केला | परी तो न त्यानें मानिरा | प्रवेश केला agata || ४२ || गोपाळ ९ 


eis 


Š बुटीचिया घरीं | पंगत होती थोर खरी | पाटील आर्याच्या अबसरी । आले mam भोजना ॥ ४३ || Š 


M 


ob 






, 


£ 


१५ 


PCT ४ 
Ú * 


— A As Se — 


¥ * 
Er 

























































$ at चांदीची अवध्यांस | शिसम्चे पाट बसण्यास | होत्या पातळ पदाथोस | वाट्या अवळ % 


चांदीच्या H ४४ ll नानाविध पक्कान्न ' होती मोजनाकारणे | मध्यभागा आसन त्यानें | मांडिले द| विजय 
समर्थ बसण्यास 11 ४५ ।। ऐशी geist श्रीमंती | 169. वणन करू किती t | ज्याला कुबेर बोलती । | अः ॥१९॥ 
ॐ लोक नागपूर प्रांतीचा || ४६ || असो हरी पाटील सदनांत | आले समथा नेण्याप्रत । तो महाराज s| . 

%| निघाले थांबत | द्वारीं त्यास भेटावया ।। ४७ H वांसरा गाय पाहून | जैसी येई atqa | तसे |% 
स्वामी गजानन | पाटलासाउी Mag ।। ४८ ॥ चाल EG शेगांवासी | येथे gå न राहणं मसी | 3 
Sla आलास न्यावयासी | ë फार बरें झाले H ४९ ।। समर्थ जाऊं लागले । तें गोपाळानं पाहिलं | > 
‡| अनन्यभावे चरण धरिले | समर्थांचे येऊन ॥ ५० il बिक्षप माझा गुरुराया ! | नका कलू पा |: 
| समया | दोन घांस घेऊनिया | इच्छित स्थला मग जावें | ५१ l तैसेंच बुटी पाटलासी | बोलूं * 
ॐ) लागरे बिनयेसी । तुम्ही घेऊन प्रसादासी । जावें हेच मागणें || ५२ ।। येथें न राहती महाराज | I 
fe समजून आले आज । पंक्तीत माझी राखा लाज | तुम्हीच पाटील येधवां ॥ ।। ५३ ।। आतांच के 
समर्थ गेले 'जरी । लोक उपाशी उठतील तरी | आणि अवघ्या नागपुरी | टीका माझी होईल ६ 
र) पहा H ५४ H भोजने होईपयंत | महाराज राहिले तेथ | शेगांवची समस्त । मंडळी पंक्तीस e 
im ॥ ५५ ॥। भोजनोत्तर तयारी | निघण्याची ती झाली खरी | दशनाची भीड मारो | झाली 5 
* बुटीच्या वाड्यांत || ५६ H कुटुंब गोपाळ gå | जानकाबाइ नांवाचे | परम भावक होतें ç 

Har । गृहलक्ष्मीच होती जी ॥ ५७ ॥ तिनें केली विनवणी । महाराजांचे चरणा । माझा |, 


Å 
‘ 
å sa 


< 


श्रीगजानन- 
॥ ११३॥। 





i 















SALE SN ne aa on RESON, V ASEE 5० "वन्य 
y - A ` 
] Å i Ne 













| जाणीतले | ऐसे म्हणून लाविले | HH तिच्या कपाळाख H ५९ ॥ आणखी एक पुत्र तुला। 
परम सद्गुणी होईल भला । अंती जाशील Sam | सोभाग्यासह बाळे तूं! H ६० H Wara 
आशीवांद देऊन | निघते झाले दयाघन । त्या सिताबडीहून | आले रघुजीच्या घरी ॥ ६१ ॥ ४ 


i हा भोसला राजा रघुजी | उदार मनाचा भक्त गाजी । ज्यानें ठेविला राम राजी। आपुल्या 


a 
| 
| 
| 


<> 













= 
è 


(2 
6 
° 


Sag add ll ६२ ll त्याचें लौकिकी राज्य गेलें | अं अशाश्वत होतें भलें | शाश्वत स्वरूपाचे 2 






Q 
PG 
å 


| +| आहें । सद्गुरुभक्तीचें राज्य घरा || ६३ ॥ उत्तम प्रकारचा आदर | केला राजानें साचार | त्याचा 

के. घऊन पाहुणचार | रामटेकासी गेले gå li ६४ ॥ तेथें रामाचे दशेन। घेऊन AG परतून । द 
å शेगांवाच्या मठा जाण | हरी पाटलासमवेत || ६५ || धार कल्याणचे रंगनाथ । जे थोर साधु क 
Saaga । होते ते मेटण्याप्रत | समथा आले शेगांवीं ।। ६६ || अध्यात्माची बोलणी | सांकेतिक ; 
केलीं दोघांनी | त्याचा भावार्थ जाणण्या कोणी । तेथें नव्हता समथे || ६७ H श्रीवासुदेवानंद- * 
£| सरस्वती | कममार्गी ज्यांची प्रीति | कृष्णातटाका ज्यांची महती i माणगांबीं जन्म ज्यांचा | ६८ || | 
#। ते येण्याचे अगोदर | बाळाभाऊस साचार | बोलते झाले गुरुवर | स्वामी गजानन सिद्धयोगी ।। ६९ || 
४ अर बाळा उदायेक | माझा बंधु येतो एक | मजलागीं भेटण्या देख | त्याचा आदर करावा || ७० ॥ 4 
| तो आहे कर्मठ भारी | म्हणून उद्यां पथांतरीं | चिंध्या न पडूं द्या निधारी | अंगण स्वच्छ ठेवा रे ।।७१!। Å 

£ idi कोठें पडे जरी | तो कोपेल निधारी | जमदम्रीची आहे दुसरी । प्रतिमा त्या स्वामीची ।।७२।। |: 


NNN 

















ô 


- 









13 
FCI 
U 





ED 
OC 






- 








DD €09 





+ * 
b 


CTE N 
a 





"DEE ne EEE TT 
k P ee, ‘tee 


ae ss på ee ad 
म न्य earns APIA : ere 
- 0 - E लाक w 






















तो कप्हाडा ब्राह्मण | शुचिर्भूत ज्ञानसंपन्न | Š त्याचे कर्मडपण। कवचापरी समजावें ॥ ७३ II ऐसें बाळास & 
आदरे दिवशीं | सांगते झाले पुण्यराशी | तों एक प्रहर दिवसासी | स्वामी पातले ते ठायां ।। ७४ ॥ |ॐ विजय 
एकमेकांसी पाहतां | दोघें dad aat । हषे उभयतांच्या चित्ता । झाला होता अनिवार ।। ७५ ॥ % अ. ॥१९॥ 
£ एक कमीचा सागर | एक योगयोगेश्वर | एक मोगरा सुंदर | एक तरु गुलाबाचा || ७६ ॥ एक गंगा ç | 
Z भागीरथी । एक गोदा निश्चिती । एक साक्षात्‌ पशुपती | एक शेषशायी नारायण | ७७ ।। स्वामी A 
जेव्हा मठांत आले। तेव्हा गजानन होते बेसले। आपल्या पलंगावरी भले | चिटक्या कराने |S 
* वाजवीत || ७८ ॥ स्वामी येतां eat थांबली | cares दोषां झाली । Å स्वामींनीं विचारिली । e 
४ आज्ञा परत जावया || ७९ |] फार बरें म्हणून । गजाननें तुकविली मान । स्वामी गेले निघून OG 
| बाळास कौतुक वाटलें || ८० ॥ बाळ म्हणे गुरुराया | हे दृश्य पाहूनिया | संशय उपजला चित्ता ठू 
७ ठार्या | त्याची (ar करा हो li ८१ ॥ त्यांचा मागे अगदीं भिन्न | तुमच्या ह्या मागाहून | ऐसें : 
साच aga | तुमचा बंधु कसा तो १ || ८२ H ऐसा प्रश्न ऐकिला । समर्थ देती उत्तर त्याला | 2 
बरवा प्रश्न बाळा केला | त्वां हा आज आम्हातें H ८३ || इेश्वराकडे जाण्याचे | तीन मागे असती |: 
साचे | हे तिन्ही मार्ग ज्ञानाचे । गांवा जाऊन मिळतात || ८४ ॥ स्वरूपे त्यांची भिन्नामिन्न | 
> दिसती पाहणारांकारण । तेणें घोटाळा वरितें मन । पाहणारांचे राजसा ! ¿ll सोबळें HAS : 
Paea | त्रत उपोषणे अनुष्ठान | या कृत्यांलागून | अंगें santai कर्माची || ८६ ।। हीं अंगे ठे 
जो आचरी | निरालसपणें खरी | तोच समजावा भूवरी | aaa कर्मठ || ८७।। आविक न्यून येथे | 



















I ११४!) 





-JA y q 
EV OE i ING ` j gå å å 
at 1 Fr NA TE ba ci t: w å š sn ण $ ed E ae PPP RRS tO SSP 
a | ONARE aa DAA i mm CRS a Aa a न ‘ 
> | AN 
A j N ; 





& होता । कर्ममार्ग न å हातां | म्हणून बिशेष तत्परता | ठेविली TEN आचरणी ।। ८८ ॥ येथे 
८ एवढीच खबरदारी I घ्यावी amå जाण खरी | पराकारणें दुरुचरीं | कदा त्याने ताई नये 
Je ८९ ॥। आतां भक्तिमागोचें | ऐक हें लक्षण साचें | भक्तिपंथानें जाणाराचें मन पाहिजे शुद्ध अती & 


(2 
CD Gr 


£| ९० || मलीनता मनाठायीं | अंशेंही राहिल्या पाही | त्याच्या हातां येत नाहीं । भक्तिरहस्य (है! 


OH 
an rå 


बापा रे! || ९१ ॥ दया प्रेम लीनता | अंगीं पाहिजे तत्त्वतां | श्रवणी qadi आस्था | पाहजे 


* त्याची विशेष ९२ H सुखामाजीं नामस्मरण । करणें हरीस जाणून । ऐशीं अंगे असती जाण | 


ba भक्तिमार्गाला || ९३ ॥ या अंगांसह जो भक्ति करी | त्यालाच भेटे श्रीहरी | भक्तिमागा 
न ये सरी । त्याचा विधि सोपा असे ॥ ९४ U परी तो करण्या आचरण । कमाहून कठीण जाण | 


na 


Raat गगनाचें जवळपण | नेत्रांलार्गी दिसतसे || ९५ H आतां योगमार्ग तिसरा | सांगतों मी ऐक 


j 
J @खरा। या योगमार्माचा पसारा । दोघांपेक्षां जास्त असे || ९६ ॥ परी हा पसारा निश्चयेंसी | आहे ९ x 






















# ज्याचा त्याचे पासीं । योगमार्ग aravardt | बाहेरचे न कांहीं लागे || ९७ || जेवढे आहे ब्रह्मांडात | 
aa आहे पिंडांत | त्या पिंडांतील साहित्य | घेऊन योग साधावा ।। ९८ || आसने रेच 
कुंभक | इडापिंगलेचे भेद देख । धोती name । कळलें पाहिजे मानवां || ९९ || कुंडली आणि > 
gaat | यांचें ज्ञान पाहिजे जाणा | आर्धी योग करणारांना । तरीच तो साधेल || १०० ॥ या 
तिन्ही मार्गाचे | अंतिम फळ ज्ञान साचें । परी ते ज्ञान प्रेमाचे । वीण' असतां कामा नये ॥ १ ॥ 


'१. शिवाय. 













CP.) 
å 





(2 
EC) 
Ü 


° 
PN 





e 
å 






+ 
CEC 
b 4 


v hå * 
oP SD nA 
J 





ON (å UG PRA ID SES FG Pe me were IZ a, — = 
x ae aAvlankoutnsiealdas- Sank L In IN: 


UISILV INdII CEC 11००९ PO 
k > ० å wana i 6 z: Rr 





















| 

HS 
ik: 

| 

| 


| š जे कृत्य प्रेमावीण । तें Š अवघें आहे शीण | म्हणून प्रमाचे रक्षण | करणें तिन्ही मागात ॥ २ lI x 
श्रीगजानन- (९ काळा गोरा खुजा थोर | कुरूप आणि सुंदर | हे शरीराचे प्रकार | त्याची न वाघा आत्म्यातें ।। ३े ll 
॥ ११५॥ S आत्मा अवघ्यांचा आहे एक | तेथें न पडे कदा फरक | RE व्यावहारिक । त्याचें कोतुक | 
© कांहीं नसे || ४ ।। तीच या तिन्ही मागाची । स्थिति तंतोतंत साची | बाह्य स्वरूपे भिन्न त्यांची । 
& परी मूळ कारण एक असे || ५ || युकामास गेल्यावर । मागांचा न उरें विचार | जो मार्गी चालतो ? 
नर | महत्त्व त्याचें त्यास वाटे ॥ ६ || पंथ चालण्या आरंभ झाला । परी सुकामास नाहीं गेला । å 
sanere होतो भला | तंटा पंथाभिमानानें || ७।। या तिन्ही मागाचे ते-पांथ । झुकार्मी पोचल्या |: 
x संत । मग तयांच्या संबंधांत | åa नसे एतुलेंही H ८ ॥ वसिष्ठ, वामदेव, जमदग्नी । aR, 
lb पाराशर, शांडिल्य सुनी । हे कर्ममार्गाच्या सेवनीं । झुककामासीं पोंचले || H व्यास, नारद, | 
| कयाधू-कुमर | मारुती, शबरी, अक्रुर | उद्धव, सुदामा, पार्थ, बिदर । हे गे भक्तिमागें ॥ ११० l 
2 श्रीशकराचाय गुरुवर | माच्छिद्र, गोरख, जालंदर | हे चढले जिना थोर | या योगमागांचा || ११ II 
) जो वसिष्ठा लाम झाला | तोच बिदुराच्या पदरी पडला । तोच मच्छिद्रानें भोगिला | फळामाजीं 


de फरक नसे l| १२ H तीच प्रथा पुढें चारली | येथें शंका न घ्यावी मुळीं | कर्ममार्गाची रक्षिली I 
WEG श्रीपादवक्में ॥ १३ H नरसिंहसरस्वती यतिवर | तैसेच झाले साचार | ठिकाण ज्यांचे % 
jay गाणगापूर | वाडी, औदुंबर ख्यात जगीं ।। १४ ।। नामा, सांवता, ज्ञानेश्वर | सेना, कान्हु, चोखा ५ 


महार | दामाजीपंत ठाणेदार | गेलें मक्तिमागोनीं || १५ U शेख महंमद श्रीगोद्यांत | आनंदी स्वामी 


x 
| 





CH.) 





ë 






















CR) 





CN) 


4 





॥ ११५॥ 


> 
S 
Ca 








é 











4 
b 
, 
$ 
Å 
é के 
å 
Ú 
> 
6 
* 
4) 
å 





U जालन्यांह | gat अंजनगांबांत | देवनाथ चाहाते योगाचे ।॥ १६ ॥। तैसेंच आहे सांप्रत | कर्ममार्ग 
वासुदेव रत | मी धरिला भक्तिपंथ | आणिका बहुता जणांनी ॥ १७ ॥ पळसचे थोंडीबुवा | सोन- | 
de नाना वरा । जालन्याचे यशबंतरावा । भक्तिपंथ साध्य झाला | १८ U खाल्ठा आम्मा | 
ती विदेही | तेवी शिडीचे बाबा साई | शुलाबरावांचें ठायीं | ज्ञानदा असे रे || १९ ॥ पहा चांदूर कः 
E | FE नामें ग्रामाचा | आडकूजी नामें संत साचा | गेला याच वाटेनं ।। १२० ॥ 2 
* मुऱ्हा गांवचे संतरत्न I शिंगाजी तो होय जाण । तेवीं नागपूरचे ताजुद्दीन I भक्तिमागासी चाहाते 4 
|| २१ H या अवघ्या संतांचें । आचरण भिन्न प्रकारचें । परी अधिकारी केवल्याचे । ते बेसले |: 

होऊनी H २२ H मार्ग असो कोणताही । त्याचें मुळीं महत्त्व नाहीं । जो gama जाई । त्याचे (#| 
कौतुक करणें असे ॥ २३ ॥ आम्हीं हीं भावंडें सारीं । येतों झालों भूमिवरी | कैवल्याच्या मागी-|% 
> बरी । भाविक आणून सोडावया ॥ २४ ॥ जें ज्याला आवडेल | तिकडे तो जाईल | आणि मोक्षरूपी # 
कि मोगीठ फल । त्या त्या पंथा आचरोनि ॥ २५ || आतां नको går कांहीं | हें न कोणा सगि 
ई पाही | निवांत बदं. दे ये ठायीं | पिसेपणाच्या पासोडीने । २६ H ज्याची निष्ठा बसेल | वा जो 
>> माझा असेल | त्यांचेच कार्य होईल | इतरांची ना जरूर मला ॥ २७ ॥ ज्यासी अनुताप झाला । >) . 
$ gata सांगणें त्याला | उगीच तर्कटी वात्रटाला | स्फोट त्याचा करूं नये ।। २८ ॥ कोणी कांहीं है? 
म्हणोत | आपण असावें निवात | तरीच मेटे जगन्नाथ | जगद्गुरू जगदात्मा ॥ २९ ॥ ऐसा å 

मै उपदेश ऐकिला | बाळामाऊच्या नेत्राला | harer लोटला । पूर तो न art त्या ॥ १३० ll 
Ne a | k: 


7 
va 


« 
4 
< 













CC O mun Dyuhlic. Domain. > ere epee rsra š 
| Domanseavisii oaa KLOVI Rå IMEK COCO 






























T F अष्टभाव दाटले । शरीरा रोमांच उमटले | बेखरीचें संपरें | | काम तेणें सहजची ।। ३१ l मोनेंच केला 
श्रीगजानन- (| नमस्कार | श्रीगजानन साधू थोर । वऱ्हाड प्रांताचा उद्धार | करावयासी अवतरला H RR ॥ 
॥११६॥ 


+ 
dl O 


विजय 
£ साई नांवाची | एक असे कण्व शाखेची | ती होती महाराजांची | मनापादून माक्तण ॥ ३३ I Ñ अ.॥१९॥ | 
jei 





% [तेला महाराज एके at | ऐशा परी बदले वाणी | डाळ पीठ धऊना | स्वैपाक करी अहोरात्र ॥ ३४ ।। 
"a येतील तयांना | साळ घाल भोजना | येणेंच तूं नारायणा | प्रिय state निःसंशय ।। ३५ || 
ती साळुबाई मठांत | आहे अजुनपर्यंत | जी वेजापूरची असे सत्य | माहेर वाडेघोड्ड fat ।।३६।। प्रल्हाद 
TA जोशाला | होता कृपेचा योग आला | ता न तया फलद झाला | तपाचया zaq MH ३७ Il 
खामगांवच्या सान्िध्यासी | 84 गांव परियेसा | त्या गांवचा राहवासा | तुझेशाराम 
एक असे ॥ ३८ I| पुत्र या तुळशीरामाचा | आत्माराम नांवाचा । होता तेलबुद्डींचा | वेदाध्यायनीं $ 
$ 


Aq ज्याचे || ३९ || हा udqiz वाराणसी | जी भागीरथीच्या तटा काशी । तेथें गेला अध्यय-[ 


Kock bond ve OY KG < 


Fa 








नासी | वेदवेदांग स्मृतीच्या ॥ १४० ॥। प्रत्यही भागीरथीचें स्नान | माधुकरीचे सेवी अन्न | गुरु på 
गृहात जाऊन | करो अध्ययन Å ।। ४१ ॥ श्रोते विद्याथी ना av | अध्ययना जाती देशा- 
वरी | शिकण्याऐवजीं परोपरी | करूं लागती चेन ते ।। ४२ ।। चनीमाजी गुंतल्या मन | मग कशाच 
$| अध्ययन ? | Aes आंब्यालागून | लागतां नाश रसाचा ।। ४३ U आत्मराम नव्हता यापरी | 
india सदाचारी | विद्या अवधी करून gå | आला fasted li ४४ ।। स्वदेशी येतां 
mag | गेला असे अति zdi | | हजिरी ती द्यावयासी | भीगजाननमद्दाराजा ।। ४५ U तो बेद- 


6 
+ 
4 
6 
$ 
O 
() 
å 
? 
O 


॥११६॥ 


> 


) š “ i Å 
— - - + og ws 
x Å 
f -i z Ə 





£ त्या चुकीची दुरुस्ती । करूं लागले सद्शुरुमूर्ती । आत्मारामाचे संगती । वेद म्हणतो महाराज 


Pi ४७ H ऐकतां त्यांचं वेदाध्ययन | तन्मय होती विद्वान्‌ | न होय सराफावाचून | किंमत त्या 


ó, 


ae हिऱ्याची || ४८ ll शवटी समथांचपा्शी | आत्माराम राइला आद्रंसा | मधु टाकुनी माक्षकसा | 


Ke 


| जाणें केसे आवडेल ? H ४९ H mad सेवेकारण । यादें त्यानें जलंबाहुन | चुकावेला ना एकही |% 
q | ऐसा एकनिष्ट भक्त तो | १५० W समथांच्या पश्चात्‌ | हाच होता मठांत l| पूजा AA 
Piga | सद्गुरूच्या समाधीची 11 ५१ ॥ मोबदला न घेतां भला । एकनिष्ठ सेवा केली | lg 
% त्यानेच अपिली | इस्टेट आपली महाराजा || ५२ H इस्टट अल्प साचार | एक जमीन एक घर | 3⁄ 
“Wq न दृष्टि किंमतीवर | देणें आहे भाग पहा || ५३ H ñfes रामाला | बोरे देऊन qaq 
% केला | तेसाच प्रकार हाही झाला | म्हणून केलें वर्णन || ५४ || स्वामी दत्तात्रय केदार । दुसरा | 
2 नारायण जामकर | निव्वळ दुधाचा ज्यांचा आहार | तो दुघाहारी बुवा | ५५ ।। ऐसे श्रोते |% 
| | $ तिघेजण । स्वामींचें भक्त निर्वाण* | ज्यांनीं आपूर्ले तनमन | समथचरणीं आपिले ॥ ५६ 1| arna Z 
| | भाकरे नांवाचा । गांव बाळापूर तालुक्याचा | तेथील मारुतीपत पटवाऱ्याचा । वृत्तान्त एका 
| थोडासा H ५७ H श्रोते ! त्या मोरगांवांत | मारुतीपंताच्या शेतांत | fart रक्षण करण्याप्रत | 
तिमाजी नामें माळी होता ॥ ५८ 11 तो माळी खब्व्यामीतरीं faser [नाशच्या अवसरीं | गाढ |% 
१. एकनिष्ठ 


४ विधेचा जाणता | गजानन केवळ ज्ञानमविता | आत्माराम वेद म्हणतां | कोठें BIS चुकतसे ।। ४६॥। x 


Cà 














è ver < 
è 
Q 

OCG 
Ú 


ONO 
FU å 

(2 

è 


Á) + [J 


ring» "Go e 
Se 2° ee 
Ly ' a 




























| leia लागली खरी | ते अवसरी तयाला ।। ५९ U sega गेले दोन प्रहर । इंभाराचे दहावीस |% 
| श्रोगजानन- टॅ) खर | Beata येऊनी दाण्यावर | पडले असती पांड्याच्या | १६० H राखणदार झोपीं गेला | 
| ॥११७॥ 
















विजय 
अ. ॥। १९॥ 





(६ गर्दभासी आनंद झाला | ते खाऊं लागले जॉंघळ्याला | aa तोंड घालनी || ६१ ll हा पांड्या 
Adel मारुतीपंत | महाराजांचा होता भक्त | म्हणून सद्गुरुरायाप्रत | लीला करणं भाग आलें H ६२ || 


we 


f 


क्षणांत जाऊनी मोरगांवासी | हांक मारिली तिमाजीसी । अरे ! जागा होई त्वरेसी । रासेसी me å 
पडठी ना || ६३ H ऐसे mand बोलन | तिमाजीस जागे करून | महाराज पावले अंतधीन | 
खळ्पामधून तेधवां || ६४ H तिमाजी उठून पाहतां | am दिसलीं तत्त्वतां | म्हणें काय करूं 4 
आतां । मालक रागे भरेल की ।| ६५ ll पिकाचे रक्षण करण्यासी । त्यानें ठेविले आहे मसी | 
विश्वासघात आज falt | झाठा त्याचा माझ्या ata || ६६ H तो विश्वासला माझ्यावर | मी °. 
| निजतां झालों fax | रास ही निम्म्शवर | खाऊन टाकली गाढतांनीं || ६७ || आतां समजूत 
मालकाची | कोण्या रीतिं ar साची । पहा त्या वेळीं इमानाची | किंमत होती लोकांस || ६८ Il 
#|ना तरी हल्लींचे नोकर । निमक्हराम शिरजोर | नफातोट्याची तिळभर | काळजी न «ata 
५४, मालकाच्या li ६९ ।। तिमाजी तेसा नव्हता | हळहळ लागली त्याच्या चित्ता | म्हणे काय जाऊन % 
Sl सांगू आतां | मी पांउ्याकारणें | १७० || कांहीं असो चुकीची । माफी मागितली पाईजे साची । | 
उदार बुद्धि मारुतीची | आहे तो क्षमाच करील ॥ ७१ H ऐसें मनाशीं बोलून | उदयास qi: 
नारायण | ast niata येऊन | पाय धरी पंताचे ॥ ७२ || महाराज माझ्या पेनी | 








॥ ११७॥। 
















Ce Sh ३६) 
eo 4o HCH MSG . 
& VI 


x al नीं । येऊ कीं ॥ ७३ || ती. नुकसान 
GE वड म्हांलागूने | दहाबीस azadi | येऊन रास SE न 
18 å । ती पाहिजे पादिली । खळ्मामाजी जाऊने भली | म्हणजे मज वाटेल बरं ।। ७४ ॥ क 


Hl मारुती म्हणाले त्यावर | खळ्यांत 


यावया साचार | वेळ ना मला तिळभर | मी निघालो satan 
U ॥ ७५ ll दशन घेऊन सद्गुरूचे Å त्या गजानन महाराजांचे ! उद्यां सकाळीं धान्याचे I $ 
| काय झालें ते पाहीन || ७६ I ऐसे Am शेगांवाला । मारुतीपंत येता झाला । दर्शनासाठी टम 
| चे सुमारास || ७७ || महाराज हाते आसनावरी | जगू पाटील समोरी ।|% 


५ जठांत शला | दहा अकराच w x 
k Ne बद्ध करीं | बसला जवळ पाटलाच्या ॥ ७८ || मारुती दशन | घेतां केलें हास्यवदन | 


9 
3 > o 
Ca 


| 2 मजकारण । त्रास झाला रात्रीसीं। ७९ || तुम्ही माझे भक्त होतां | मला राखण्या कः 


° लाबितां | tare नोकर ठेवितां | आणि आपण निजता खुशाल घरीं ॥ १८० ll मारुती काल å 
रात्रीला | खळ्यात तिमाजी झोपीं शेला | गाढवांचा सुळसुळाट झाला | ते रास AG लागल l| ८१ 114 


£ म्हणून मो जागें केले | जाऊन तिमाजीसी भरे। रास सांभाळण्या सांगितलें | आणि आलों Z 
ER ga ॥८२॥ ऐसी खूण पटतांक्षणी | मारुतीने जोडून पाणी । मस्तक ठेवूनियां चरणीं । 
| निघून ॥ ८ ° + 


laa वचन बोलला | ८३ ll आम्हां सर्वस्वी आधार | आपुलाच आहे साचार | लेंकराचा अवघा |: 
Blan । मातेचिया शिरीं असे cell आधुचे म्हणून जज काहीं । तें अवघेच आपुले आई ! । 2 


x सत्ता त्यावरी नाहीं । तुम्हांबिण कवणाची U II aš आणि जोंधळा । अवघाची आहे|% 


* 


| आपला | तिमाजी नोकर नांवाला | व्यवहार SEA आहे कीं ॥ ८६ । ब्रह्मांडाचे संरक्षण । आपण | 






x 


Q 


9 


























| u 
° 





> {N — yq sss - 


TN LEGE: 


_ (C-O In Public Domain KaVikul Uru Kandas Sanskrit University 














9 
ô, 
° 
ड 
, 





करितां येथून | लेंकरासार्टी त्रास पूर्ण | माता सोशी वरच्यावरी ॥ ८७ | मी लेकरू आपलं | 
x श्रीगजानन- % म्देणनया आपण केल | खळ्यांत Å जाऊन भर्ले | मोरगांवी संरक्षण ॥ ८८ || ऐसीच कृपा अ.॥१९॥ 
॥ ११८॥ % निरंतर | स्वामी असावी माझ्यावर | आतांच जाऊन करितां दूर | नोकरीवरून तिमाजीला ॥ ८९ ॥ 
> एस बोलतां मारुती | कोतुक वाटले समथांप्रती | आणि भाषण Fs येणे रीति | तें आतां 
* अवधारा || १९० || छ ! छे ! वड्या I तिमार्जीस | नको मुळींच काढूंस | नोकरीवरून खास | 
> त्याचं वम सांगतो तुला ॥ ९१ 1 तिमाजी नोकर इमानी | खळ्यांत गाढवे पाहूनी | दुःखी झाला क्र 
° असे मनां | म्यां तेव्हांच जाणिलें || ९२ H रात्रांची हकीकत । तुला सांगावया प्रत | आला g 
> होता भीत भीत | सकाळीं ना तुजकडे ।। ९३ ॥ å तूं म्हणालास त्याला। Å जातो आहे 
* शगांबला | उद्यां सकाळीं खळ्याठा | येऊनिया पाहीन ॥ ८४ || ऐसें गुरुवचन was | 
मारुतास चाज जहाल | पहा संतांचं कतृत्व AS | BA आहे अगाध || ९५॥ wera खळ्यांत 
पडलेलीं | कोणी न त्या सांगितली | तीं अंतज्ञीनें जागिलीं | गजाननानें श्रोते हो || ९६ H शके 
अठरावे साळासा | महाराज बाळापुरासी | असतां गोष्ट झाली ऐशी | ती थोडकी सांगतों || ९७ ॥ क 
| तेथ सुखलाल बर्न्सालालाची | एक बेठक होती साची | त्या बेठकीसमोर महाराजांची | स्वारी Å 
ap बसली आनंदांत || ९८ || मूर्ति अवघी दिगंबर | qa नव्हतें तिळभर | त्या पाहून भाविक नर | 
नमन करून जात होते ॥ ९९ || तो होता हमरस्ता | बाजारपठचा तत्त्वतां | त्या पंथानें जात 


होता | एक पोलीस हवालदार ।। २०० H aia त्या हवालदाराचें | नारायण आसराजी हो 





Cae 
k 2 
£) 


Cà 





OM KOON ve 


> 
O 


YC Ko 





॥११८॥ 


° 9 9 
<> 40 KOM RC 
å 4 å 


<. 

E 
ORO AO oor 
iy O 










— 
ç 
CE DC 


| 
AA 








t 
a EE ळी z SEE O Oe + t E AN ZR E a £ sg 
sag x sier 
"रह | 
Ë | 















मुद्दाम बसला पंथांत । साधू ना हा AE सत्य । त्याची उपेक्षा न करण बरा ॥ २ || एस बालून 
जवळी गेला | अद्वातद्वा बोलं, लागला | लाज केसी नाही तुजला | नंगा बसतास रस्त्यावर ॥ ३ il 

/ हैं थे त्याचें प्रायाश्चित्त | तुला मी देता आथ यथ | एस बालन स्थामाप्रत | मारू लागला छडान ।। ४ II 
£| वळ पाठपोटावरी | उठते झाले निधार | परा ना हवालदार आवरी | मारता हात आपुला 
|| ५ ॥ ऐसे तेधवां पाहून। एक गृहस्थ आला धांवून | आपुल्या दुकानामधून | हुंडीवाला नाम 
% ज्याचें ।। ६.॥ तो म्हणे हे हवालदार | तू विचार कांहीं कर ING सत्पुरुषावर | हात टाकणं 
ai नव्हे ॥ ७॥ कां कीं, संतांचा केवारी | एक आहे AEU | वळ त्यांच्या पाठीवरी | 333 
ते कां न दिसले तुला ? || ८ | या कृत्यानं तुझा अत | जवळा आला अत्यंत | आजारांच मांडता 
पथ्य | मरावयाकारणें ॥ ९ U तेंच तूं आज केलें । हें न काहा बर झाल | अजून तरी उघडी 
£| डोळे | माफी माग गुन्ह्याची (1 २१०॥। हवालदार म्हणे मा्फाच | कारण मसा न मागण्याच | 
x कावळ्याचे ST साचें | काप ढोरें मरताल ! ।। ११ ॥ हा नंगा थात हलकट | वसला पाहून Z 
| बाजारपेठ | तोंडाने गोष्टी चावट | अचाट ऐसा करात हा VAR H एशा ठांग्याला मारण | 2 
ईश्वर जरी मानील गुन्हे | तरी मग न्याया कारणें। जागाच नाहीं qel १२॥ तेच gå सत्य 
rå | हवालदार पंचत्व पावले | त्या बाळापूर नगरीत भले आपण केलल्या कृत्यान ॥ १४ UG 

2) एका पंघरवड्यांत | हवालदाराचे अवघे आप्त | होते झाले भस्मीभूत | एका साधूस मारल्यान ॥ १५ ॥ 2 





Ü 
a 
le 
A 
4 
> Se 
= 
val 
al 
0 
He 

M 
> 

ale 

F 

a 

al 

2 

3 

| a 

Al 

å 

, & 

ows 

ay 
A 

A 

S: 

4 

y 4, 

An 

fy 

al 





< 



















as ® CF 
Ü 





> 


w bo 





Oe sO 4) 
ee 20 
F å 














— aenea; I — s 









म्हणून अवघ्या लोकांनीं। साधूसमोर जपूनी । वागावें प्रत्येकानी I ai कळेपर्यंत ॥ १६ ॥ नगर ५ 
जिल्ह्यांत संगमनेर | saat नदीचे काठांवर | गांव आति टुमदार । त्याचं वर्णन करवेना || १७ | 





' शीगजानन- 
॥ ११९॥ KA 
A 


(3६) 
i 



















£| बानरासी । येऊनिया पायांपासी | विन्मुख जाणें माग मझा ।। २२ ॥ कां कीं देव खडतर । माझें 
न आहे साचार | निव्वळ पवेत खडकावर | इरळ उगवेल कोठोनी १॥ AR H आज अन्न मिळालं | 
4८ उद्याचे कोणी पाहिठें | एसे करीत संपले | दिवस माझे आजवर ।। २४ || संग्रहासी नाहीं धन । ; 
£ शेतवाडा मळा जाण | मी ना मुळींच विद्वान | मला कन्या कोण देईल ? ॥ २५॥ हे स्वामी गजानना | % 
सच्चिदानंदा दयाघना ! संसारसुखाची वासना | जहाली मनीं बलवत्तर H २६॥ ती तूं wt 
करावी | gå dat मला व्हावी । प्रथम बायको मिळावी | कुलीन आज्ञाधारक || २७ I एसे 
जो इच्छी मनांत | तोंच त्याच्या अंगावर्त | थुंकते झाले सद्शुरुनाथ | इच्छेस त्याच्या जाणूनी 
HL २८ || या हरी जाखब्यानें | बाबंच्या मागला मजकारणें | म्हणून आले थुंकणे । याऽ 
ॐ मूखीच्या अंगावर । २९ ॥ संसारापास्रन खुटावया | लोक भजती माझ्या पाया | यानें येथे |: 


® 















































à 













Ten 





| २३० ॥ पहा जगाची रीत कैसी | अवघेच इच्छिती संसारासी । 


gaar | संसारसुख मागितरुं ।। २३० a ती र | 
OF सथिदानंद श्रीहरीसी | पहद्दाण्य न कोणी तयार ll ३१ ॥ ऐसें आपणासी बोलले. । पुन्हां x 
ce जाखब्यासी पाहिलें । जें जें तूं इच्छिले | सांप्रतकाली मनांत ॥ ३२ ॥ ते ते अवघ होइल पूर्ण | 


S पुत्रपौत्र तुजलाशून | होतील संग्रहासी धन | तेंही थोडके राहील Mt 33 ॥ जा आतां परत घरा | ° 
el gå करी संसारा | करीत असावा RAET | | आठव FEN ! विसरू नको ॥ ३४ ।। ऐसे तयासी 
Tl बोळून । प्रसाद म्हणून थोडकें धन | दिलें इरी जाखड्याकारण | लम स्वतःचे करावया ॥ ३५ ' 
# हरी जाखड्या संगमनेरी | सुखी जाइला संसारी | महाराजांची वाणी खरो । ती कोठून Så 
Hate 1138 ॥ ऐसाच एक निमोणकर | गोविंदाचा इमार | रामचंद्र नामे साचार । ओव्हर 
कं सिअरच्या gaard ।।३७॥ बेंद्रे वासुदेव सव्हे अर | होता त्याच्या बरोबर | तो आणि निमोणकर | 
७ आठे gaa नदीवर ॥ २८ ॥ हा सुकना नाला SMUG | ME सह्याद्री qata | sagu 
z जिल्ह्याच्या ॥ ३९ ॥ वनश्री ती रमणीय अती | तिचें वणन करूं 2 
डती | निर्भयपणे maata Il २४० U फलमारें तरुवर | वांकलें असती 
र | बिब्बट लांडगे ते ठायां || ४१ ll असो या मुकन्या नाल्यापासी । | 
VS) जवळ एका खोऱ्यासी | एका जलाच्या प्रवाहासी | कपीलधारा नाम असे ॥ ४२ I तेथें प्रत्येक 
qsqa | भाविक येती स्नानास | लौकिक याचा आसपास Kul म्हणून पसरलासे || ४२ ॥ 
असो एक्या पर्वणीसी | निमोणकर गेले स्नानासी । योगाभ्यास थोडा यासी | येत होता बिवुध (है 





4 ` 
“ह तालुक्यांत | बुध हो नाशि 
| किती | हरीण बालके बाग 
ऋ) अपार । वन्य पशु फिरती स्वै 


<] 






På k j 
AAPA AF S 






° 





Forn 
3 . i Aiu 





på 
= 
= 
G 


, 


< < 
à 









॥ १२० ॥ 


श्रीगणानन- 


| सागरीचा सिंप किडा । मेरू पर्वता ग जाय कधीं ।। ५६ || नेटाचा केला यत्न । ब्रह्मचय संभाळून । ८ 


TEE SRA 
u g 
+ GA 
3 


$ 


Q v 
OC 
å क, 


LJ 


Ü Q 
we 
Oo ZÜ 









(2 
CHG 
<> 













al 







¢ ° 
Os “O 


CYC YC OC 
C ` 
OCR 


प्न 














हो ।। ४४ ॥ तो पूर्ण व्हावया म्हणून | इच्छित होतें त्याचें मन | गोसावी बेराग्यालागून | gå 
g विजय 
हताश पूणे जहाला [| 8६ H काय करू देवा आतां | मला योगाभ्यास शिकवितां | कोठ भट कअ. ।। १९॥ 
avat | ते कृपा करून सांगणे || vo H तो कपील घारेवरी | एक पुरुष देखिला अधिकारी । 2 
घ्यानस्थ | त्यास घातले दंडवत | निमोणकराने अष्टांगसी 11 ४९ H बराच वेळ झाळा जरा |. 
अन्न तिळभर | बिऱ्हाड राहिलें बहु दूर | कपीलघारेचें धरून नीर | तुंब्यांत गोसावी निघाले ।५१॥ 2 
å निमोगकर म्हणे समथा ! । अंत माझा किती पाहता | ठाऊक असल्या योगगाथा | मशी कांहीं 
जा आपुल काम करी H ५३ H षाडाक्षरा त्यावर | मत्र VÆRST आहे थार | त्याचा å 
निरंतर | जप आपुला करावा ॥ ५४ H मत्रप्रभाव थोडा बहुत | यांग येइल तुजप्रत | यागमागं S 


लागला तेथल्या ॥ ४५ ॥ नाहीं नादीं माहीत मास । एकू येई सवेत्र | तण 1नमांणकर चित्तांत | Sç 

पाचे हात गुडघ्यावरी | येऊन सहज लागले ।। ४८ ॥ उंच बांधा मुद्रा शांत | बसला star 
योगी न कांहीं बोले परी | अस्तमानाची वेळ खरी | समीप येऊ लागली ही |! २५० | पोटीं ना कः 
शिकवा हो ॥ ५२॥ तो अखेर अस्तमानीं | बोलते झाले केवट्पदानी | हा चित्रपट घेऊाने । ६ 
हा अत्यंत | कठीण सवे योगामध्य ।। ५५ || गोगलगाय शेप [कडा I हिमाल्या न देइल वेढा ! | 










येतील दहापांच आसनं | धोती नाती केल्यावरी ॥ ५७ U जा gå न बिचारी मला | हा q देता 
a प्रसाद तुला I ऐसें बोलून उचलिला । एक तांबडा खडा करें || ५८ ।। तो देऊनियां मजसी । गुप्त 


é 
$ 


॥ १२०॥ | 








—— gg EE प ø FT 7 ` md ८ Ë Tne å vy KES: 


ae > 


are पुण्यरासी । तंच gå नासिकासी | गंगेवरी भेटले त्या || ५९ ll त्या पाहून निमोणकर | x 





på 
Å 
a 
a 
å 
al 
ap 
Ai 
oat 
= 
> 
SS 
AÀ 
i 
Å 
Ai 

8 
ep 
` = 
z 
SV 
3 
A) 
ar 
© 

+ 

BY 

= Å 

aj 

Oa 
ay 
am 

Q 





> कंटाळा | कां हो आपणच कां केला ? | आपुल्या ata गांवाला । न सांगताच गेला कीं ॥ ६१ 112 


Å महाराज डोळे वटारून | बोलते झाले त्याकारण | तांबडा खडा देऊन । नांव माझें कथिले म्यां 
%|॥ ६२ || नमेदेचा गणपती | तांबडा असतो निश्चिती | तूं gna मूढ मती । रहस्य त्याचें ag 
aš ।। ६३।। म्हणून त्याचे गूढ तुला । पडते झालें जाण gar! | मी रहातो शेगांवाला 1 
% गजानन हें नांव माझें ।। ६४ ।। धुमाळ सदनापयंत | चाल माइया समवेत | पुन्हा भेटी तुजप्रत | 
Pad माझी ते ठायां ॥ ६५ ॥ ऐसें बोलनी निघाले | महाराज रस्त्यांत गुप्त झाले | भिरभिरी ag 
lame । चहूंकडे निमोणकर ॥ ६६ ॥ कंटाळून अखेरी । धुमाळाच्या आले घरीं । तो गजानन |% 
महाराज ओसरीवरी | बसले ऐसें ME ॥ ६७ ॥ मोनेंच करून वंदन | कथिले धुमाळाकारणं | 
। कृपीलघारेपासन | जें का झारे इथवरी H ६८ ॥ तें ऐकून german | अतिशय आनंद जाहल! | 
* तो म्हणे योगीराजाला । वाण कशाची सांग मज ॥ ६९ ॥ हे अवध्या सामथ्योची | खाण 
निःसंशय आहेत साची | सार्वभोमपदार्ची | त्यांच्या पुढें न किंमत U 001 जो तांबडा खडा |% 
तुसी | दिला तो ठेवून पाटासी । करणें पूजा-अर्चेसी | सदूभावें निरंतर H ७१ ॥ योगाम्यासही |ॐ 
समोरी | त्या खब्याच्या आदरें करी | त्याच्या कृपेनें «tå तरी | योगाभ्यास येईल ।। ७२ ॥ तेंच 


gt झालें सत्य | योगाभ्यास थोडाबहुत | आला निभोणकराप्रत | श्रीगजाननकृपेनें ।। ७३ ॥ 


> 
> 





























K १३७१ 








° 
Ü 






क a 





VE 
®» ee ONO boy 


LU Adlldas I 


WL. 111 | UDOT DOTA 1७८६ ४ 11011 | >> Lil nå b, i ] ` Ú 





> å T 


















| ° | gaa रहिवासी | तुकाराम कोकाटे परियेसी । त्याची संताते क ह काळ $ 
नन- Sleme उपज्तांच || ७४ ॥ म्हणून त्याने समर्थाला | एकदा नवस ऐसा på \ re rag $ 
¢| तीला | दाधियुषी गुरुराया ॥ ७५ I तरी एक gal त्यांतून | तुसी करीन अपेण bir pan 3 
पूर्ण | केले गजाननस्वामीनें || ७६ ॥ दोन तीन' मुले झाली | परी नवसाची न र wma, | 

तुकारामा मली | संततीच्या मोहानें ॥ ७७ ।। तो थाररा Fea नारायण । यश mus puer 
“| औषधोपचार केलें जाण । परी न आला ग्रुण कांहीं || ७८ ॥। नाडी बंद eg = + 
ती दृष्टि थिजली | धुगधुगी मात्र उरली । होती त्याच्या छातीला M ७९ ॥ त w de 
% तुकारामा झाली आठवण । नवस केल्याची जाण | एकदम त्या समयाला ॥ २ तु A 


म्हणे गुरुराया । हा gå माझा बांचलिया | aio करीन सदया । सेवा तुमची करण्यास ।। ८९ VGA 


' ऐसा वचनबद्ध होता क्षणीं | नाडी आली ठिकाणीं | हळहळ नेत्र उघडोनि । पाहू लागला बार 


at l ८२ Ul व्याधि बरी झाल्यावर | तो नाराखण-कुमार | आणून सोडला _मठावर PR $ 
आपला फेडाबया ॥ ८२ ॥ तो नारापण अजूनी | आहे तया ठिकाणा | बोलिलेला नवस का a 


å 


महाराजांचा 984 नये ।। ८४ II Za सांगण्या लोकांप्रत | नारायण आहे जिवंत | शेगांवीं त्या र 
मठांत | संत-चारित्र ना कादबरी ।। ८% ॥ असो पुढे आषाढमारसी । महाराज गेरे पंढरीसी । š 
घेऊन इरी पाठलासी | विठठठासी aam ॥ ¿8 जो सवे संतांचा | ध्येयविषण साचा | UR 


कल्पतरु भक्तांचा । कमलनाभ सर्वेश्वर ।। ८७ I ज्ञो जगदाधार जगत्पति | वेद ज्याचे 9१% ` 


, 
CEN ` 
S 








ae - 
O 







OC 












ç 
< 
Ú 






CCIE Ns 










* 
eae 2 
è 

































x 
6 









W १२१॥ 























ग्राती | जो संतांच्या बसे चित्ती | राक्मिणीपती दयाघन ।। ८८ U Gate आले गान | kl 
| चंद्रभागेचे केलें स्नान | गेले घ्याया दशन । पांइरंगाचें राउळीं || ८९ ॥ दे देवा पंढरीनाथा | EE 
ॐ|अचित्या अद्यया समथा । हे भक्तपरेशा रुक्मिणीकांता | ऐक माझी विनवणी ।। २९० || तुझ्या g 
| आजेनें आजवर । भ्रमण केलें भूमीवर | जे जे भाविक होते नर । त्यांचे मनोरथ पूर्ण केले ॥ ९१ UZ 
° आता अवतार कार्य संपले | हे तूं जाणसी वहिले | पुंडलीक वरदा विहे | जाया आज्ञा असावी I| ९२॥ क 
देवा ! मी भाद्रपदमासी | जावया इच्छितो gare | अक्षय्यीचे rat | तुझ्या चरणासान्निष å 
$11, ९३ || ऐसी करून विनवणी | समर्थांनी जोडिले पाणी.। अश्रू आले लोचनी fa slag 
| g साहवेना 1189 ॥ हरी पाटील जाइन हातां | ga लागला पुण्यवंता | अश्रु कां हो सद्गुरुनाथा | * | 
| आणिले लोचनीं ये वेळां 2 || ९५ ॥ किंवा मी कांहीं सेवेला | चुकलो आहे दयाळा | म्हणून % | 
| £ आपणां खेद झाला । तें सांगा लवलाही ।। ९६ ॥ महाराज म्हणाले त्यावर | हरी पाटलांचा घरून | | 


LE.) 
è 
* 

. © 
sf 
° 


e NCI ICH 


NN) 


९ 
<s 


° 
Ü 


° ° 
< <. 
Ü Ü 


NN) 


$ कर | सांगितलें तरी न कळणार । त्याचें वर्म बापा तुला ॥ ९७॥ तो विषय खोल मारी । तूं न% 








£ पडावे त्या भितरीं | इतकेच सांगतों श्रवण करी | संगत माझी थोडी असे ॥ ९८॥। चाल आतां | 
शेगांवाला । तूं आपल्या ठिकाणीला | तुमच्या पाटील वंशाला | कांहीं न कमी पडेल |H ९९ HE 
data ark केलें । शेगांवामाजी भलें | चित्त चितेने sum झालें | मात्र हरी पाटलाचे ॥ ३०० 112 
तो म्हणे मंडळीस | महाराज वदले पंढरीस । संगत राहिली थोडे दिवस । माझी fra राठळी कः 
॥ १॥ पुढें श्रावणमास गेला । क्षोणता आलौ तवूला । पुढे भाद्रपदमास आला । काय wš 


` E 
3 





° 
< 


° 
å 


26 NCI YC 
å 


ee w s å 
h å è 


ka 


k 
P 


ô 
' 
J 
k 
7 
PD 






















EE a कक्कर EEE ay lat पर bid 

































Pr २ ॥ गणेश चतुर्थीचें दिवशीं | महाराज म्हणाले अवध्यांसी । आता गणपती बोळव- | 
श्रीगजानन- Se ण्यासी | यावें तुम्ही मठांत VA VL कथा गणशपुराणांत । ऐशापरा आह ग्राथत | चतुर्थीच्या pee: 
u १२२॥ |ॐ निमित्त । पार्थिव गणपती करावा ।। I त्याची पूजा-अचा करून | नेवेद्य करावा समपण | दुसरे ऋ 
b Rai विसर्जून | बोळवावा जलामध्ये | ५ U तो दिवस आज आला । तो साजरा पाहिजे केला l 
या पार्थिव देहाला | तुम्ही बोळवा आनंदे ॥ ६ दुःख न करावें यस्किचित्‌ | आम्ही आहों (क 
3 येथें स्थित | तुम्हां सांभाळण्याप्रती सत्य । तुमचा विसर पडण AN ॥ ७ ॥ ६ शरार Fett Ë 


न बदलणं आहे निर्धारी | ऐसें गीताद्नांतरी | भगवान EA अर्जुना Well जे जे RE 
क| झाले । त्यानीं त्यांनीं ऐसेंच केलं | maal बदारिछें। हें कांहीं विसरू नका ॥ “ lle 


x 
ô 


ॐ चतुर्थीचा अवघा दिवस | आनंदामाजी काढला खास | बाळाभाऊच्या UG करास। MAUS 
* आपल्या बसविलें ।। २१० ॥ मी गेलो ऐसे मान्‌ नका | adia अंतर करूं नका | कदा मजलागी 
Sloat नका | मी आहे येथेंच ॥ ११ U ऐसे भाषण करून | योग राधला अस माग | दिला 
मस्तकीं ठेवून । त्या महात्म्या पुरुषान ।। १२॥ शके अठराशं बत्तीस । साधारणनाम संवत्सरास | la 
८ भाद्रपद शुद्ध पंचमीस । शुरुवारो प्रहर ।दक्साला ॥ १३ ॥ प्राण रोधितां शब्द केला | 
गजानन ' ऐसा भला | सचिदानंदी लीन झाला । शेगांवामाझारीं || १४ || देहाचे å चलनवलन 

पार गेलें मावळोन | स्वामी समाधिस्थ पाइन | ठोक हळद SVG ॥ १५॥ पुकार झाली गांवांत IS u १२२॥ 
स्वामी झाले समापिस्थ | ऐसी ऐकता मांत | हृदय पिटती नारानर U १६ U गेलां भेला | 





i PIRA ve 


KOG "ee 


es ooN 
Rg 
Ü 






aot 
$ 4 


P -> 
å 













* साक्षात्कारी | चालता बोलता श्रीहरी | गेला भेला केवारी | आज दोन जनांचा 1991 गेला आमुचा 
° विसावा | गेला आमुचा सोख्यठेवा | बिझाला हा ज्ञानदिवा | कालरूपी वाऱ्याने ॥ १८ Il 
क अहो गजाननस्वामी समथा I | आतां आम्हास कोण त्राता १ | कां रे इतक्यांत पुण्यवेता | गलास 
< आम्हां सोडून ! 11 १९ || मातंड पाटील, हरी पाटील | विष्णुसा, बंकटलाल | ताराचद्‌ WAS | भक्त 
ॐ स्वामींचा जो असे ।। ३२० || श्रीपतराव कुलकर्णी । मठामाजीं जमले जाणी | विचार केला अवध्यांर्नों | 
Fam रीति श्रोते हो ।। २१ ।। आज आहे पंचमीचा दिवस | समाधि न द्या स्वामीस | हाळोपाळीच्या 
लोकांस | येऊं द्या हो दशेना || २२ ।। आतां gå ही मूर्ति लोपणार आहे. निश्चिती | अस्तमानापयत 
ती । लोकांची ती वाट पहा ॥ २३ || ज्यांच्या नशिबी असेल | तयांना दशन घडेल | नका करू 
आतां बेळ | sax धाडा चोहीकडे ॥ २४ ।। गोबिंदशाखी डोणगांच | एक 319 हात साच | 
बोलिले आपुल्या वाचें | सर्व छोकांस येणें रीति || २५ ll त्यांच्या आवडत्या भक्तांसी | ते दशन 
देतील निश्चयेसीं | तोंपयेत प्राणासी | मस्तकी धारण करतील ।। २६ ।। त्याची प्रचीती पहावया | 
नको कोठें ata जाया । पहा लोणी ठेवूनिया | येवां मस्तकीं स्वामींच्या || २७ ।। लोणी ठेविता 
Se शिरावरी | Š पघळं लागले निर्धारी | जो तो त्याचे कोतुक करी | बल हें योगशास्राचं | २८ || 
तो प्रकार पाहतां | गोविंदशाख्री झाला बोलतां | एक दिवसाची काय कथा । राहतील वषभर 
॥ २९ H निःसंशय ऐशा स्थितींत | परी Š करणें अनुचित | आवडते अवघे आलिया भक्त : 


* समाधि at स्वामीला ।। 330 ॥ š अवध्यांस मानवले | स्वामींपुढ॑ आदर मरें | | भजन त्यांनी 












A ee 2. — 


=a 


Å ens a 


Ú 


aoe 


av. ae ae 
2 










$e 


“WG 


ae bo bo 


> 


AA MOON 


हम oo 














-> ON ae" oN PC OOS 
LJ = ०.३. 

















å ° v Å 4 
YY TEN HEN I) . (87. 
å P Ay O 4 


है मांडिले | हजार टाळ जमला हो ॥ ३१ ।। दूरदूरच्या भक्तांप्रत । स्वामीं जाऊन anta | आपुल्या x 
Samii mal Balad झालं विबुध हो ॥ ३२ H तया ऋषिपंचमीला | अपार मेळा मिळाला | 
१२३॥ de लोकांचा तो शेगांवाला | घ्याया दर्शन स्वामींचे ।। २३ ॥। रथ केला तयार । दिंब्या आल्या अपार | 


CCIE IX 


¢ 
CMC 


Ü 


CN) 


£| सडे घातले रस्त्यांवर | गोमयाचे बायांनी ।। ३४ || रंगवल्या नानापरी । काढूं लागल्या चतु 
Pad । दीपोत्सव झाला भारो | त्या शेगांवग्रामाला ॥ ३५ || मूति ठेविली रथांत। मिरवणूक 
Sl निघाली आनंदांत | रात्रमरी शेगावात | तो न थाट ad || ३६ ।। वाद्यांचे नाना प्रकार | दिंड्या १ 
मिळाल्या अपार | होऊं लागला भजनगजर | विठ्ठलाच्या नांवाचा ॥ ३७ ॥ तुळशी बुका शुलाल फुलें । |ॐ 
Sam sad लागले | फुलांखाली झांकून भेले | श्रीगजानन महाराज ॥ ३८ I बर्फी पेढ्यांस 
क नाहीं मिती । ठोक md खिरापती | कित्येकांनी रथावरती । रुपये पैसे उघळीरे ।। २९ I 
ॐ ऐशी मिरवणूक रात्रभर | शेगांबी faga अखेर । उदयास येतां दिनकर | परत आली मठांत 
ऊ || ३४० H समाधीच्या जागेवरी | मूति नेऊन ठेविली खरी । रुद्राभिषेक केला वरी | अखेरचा 
द देहाला H ४१ H पूजा केली पंचोपचार | आरती उजळली अखेर | भक्तांनी केला नामगजर | 
* गजाननाचे नांवाचा ॥ ४२ ॥ जय जय अवलिया गज्ञानना ! । हे नरदेइघारी नारायणा | | आवि- 
६ नाशरूपा आनंदघना ! | परात्परा जगत्पते || ४३ ।। ऐशा भजनाभीतरी | भूति ठेविली आसना- % 
बरी | उत्तरामिशुख साजिरी ! शास्त्रमागांप्रमाणें ।। ४४ ।। अखेरचे दशन | अवष्यांनीं भेदे जाण । | 
32 * जप स्वामी गजानन ' । ऐसें gå बोलोनी ।। ४५ Ul मीठ अगजा अबीर | यांनीं ती मरली गार | 


Ce Ca 


® 


G 
£ 


‘Jers NC 
& 


x Alde. 
28 40 46 
4 a 


? ®» . 
e> 9e o 
r A A 


शिळा लावूनी केलें द्वार । बंद भक्तांनी शेवटीं ।। ४६ 11 दहा दिवसपर्यंत | समाराधना चालली å 
तेथ | घेऊन गेले असंख्यात | लोक स्वामींच्या प्रसादा || ४७ ।। खरोखरीच संतांचा । अधिकार 
ॐ तो थोर साचा | सार्वभौम राजाचा | पाड नाहीं त्यांच्या पुढें || ४८ ॥ स्वार्त श्रीदासगणूविरचित । |# 
ler श्रीगजाननविजय नामें ग्रंथ । भाविकां दावों सत्पथ। भक्ति हरीची करावया ll ३४९ ll शुभं 


% भवतु ।। श्रीहरिहरापेणमस्तु l! 


° e 
HD oe SÅ 


|) 
O O 





- ae 


7 sy -i 
20 22. 0,90 eG 
erie. & 


b, 


Q 


MD 


Ü 


0 


\| इति एकोनविंशोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


ty ` 
PE AN) 
8. o Ú 





+ *° e ® 


CO KN) e 


¢ हक @ 8 


° 
२५५ ee GÅ 


è 


eu 22> 
8 


षु १ ale ate x O. Å 


vi 
FR 
k: 1६) 
ar. 
+ Mat 


ae 












































T विजय 


+ 


x अ. ॥१९॥ 


॥ १२४॥ S% 





| इति श्रीगजाननविजयग्रंथस्य एकोनविंशोऽष्यायः समाप्तः ।| | 


| —= == aha 
oz 


श्रीगजानन विजय ग्रंथ-अध्याय २०. 


h 








. > z 
| 
+ 
w .* 
' 


श्रीगजानन महाराजांनी लक्ष्मण हरी जांजळ यांस बोरीबंदरवर परमहंसाच्या रूपांत भेट दिली. 









nnn = oS डळ 





i 

| 

RF AS OER 
{ 


श्रीगणेशाय नमः || जयजयाजी रुक्मिणीवरा । हे चंद्रभागातटविहीरा | देवा वरदपाणी 

घरा । दासगणूच्या मस्तकीं ।। १ || तू भूषांचा भूपती | अवर्धेच आहे तुझ्या हातीं | मग माझी 

फजीती | कां रे ऐसी मांडलीस ? NR ll माझे पाप ताप दहन | करा HaHa करून | राहो 
आनंदी सदा मन | तुझें भजन करावया ll ३ H यांत अंतर केल्यास | बृथा तुला लागेल दोष | 

या थोरांनी आपणांस | बट्टा लावून घेऊ नये ॥ 9 ।। म्हणून हे इयामसुंदरा | राही रुक्मि - 
णीच्या वरा । पांडुरंगा परम उदारा । माझी इच्छा पूणे करी || ५ || असो समाधिस्त झाल्यावर | : 


Q 9° ° 


NOHO bo ae OC KOG 


$ श्रीगजानन साधुवर | म्हणूं लागले नारीनर | आतां काय ह्या शेगांबीं || ६ || शेगांवीचा ज्ञान- ç 
गभस्ती | अस्ता गेला निश्चिती | आतां काय तेथे माती | राहिली आहे निव्वळ || ७ || समुद्राचे $ 
७ आटल्या नीर | ar पृष्पतरूचा गेल्या भर | कोण त्याचें करणार | कोतुक या जगामध्ये || ८ ll by 
आतां खेपा शेगांवांत | करणें आहे कीं निमित्त ? | देव नसतां देव्हाऱ्यात | माळा बांधणे व्यर्थची ao 
॥ ९ H ऐसे कित्येक बोलती | परी ती असे साच भ्रांती | महाराजांची दिव्य ज्योति | sasa 
आहे तेच zm || १० ।। जेवीं इंद्रायणीचे तीरी । ज्ञानेश्वर समाधिस्थ जरी | ते आहेत भेटले परी | 
तेंच ठायीं माविका ॥ ११ ॥ तेशीच शेगांवांत | श्रीगजाननस्वामी समर्थ | ऐसा जयांचा सिद्धान्त । ८ 
£| दर्शन त्यांना तेथ होतें H १२ H तेविषर्यां एक कथा | सांगतों मी येथ आतां | गणपत कोठाडे 3 


CN) 


होता | एक भाविक Dees II १३ || हा रायली कंपनीचा | एजंट शेगांव दुकानीचा । नित्य नेम ८ 


C 


d 
DÅ KOM <. OM OM CROC KON 
Ü 


Oe 
AS 


_ Á C-U. In FUDIIC DOM / 1 /()11] ८11] , AAVIKU! J Kandas 90110 | || UññIVCISILV Ne _ CONNECT 








| 
; 


| i 
श्रीगजानन- 





A 


॥ १२५॥ 


gg म्हणे प्रपंचाहून | श्रेष्ठ परमार्थं वाटे मला ll २२ H तोच त्याच्या कांतेसी | स्वझ पडलें रात्रीसी | % 





| ed 
द समार्धापाशीं । स्तवन करावें एकानें ।। १५ || एकदां ऐसें वाटलें त्यास | अभिषेक करून £ 
gaada | उद्यांच्या विजयादशमीस । ब्राह्मणभोजन घालावे ॥ १६ || केली at तयारी | 






> 


अभिषेकाची साजिरी | शिधा मठाभितरी | घाडिला मोठ्या प्रमाणांत || १७ ॥ ते कांता म्हणे हो $ 


| प्राणनाथा ! । š तुम्ही काय करितां | हाड नाहीं तुमच्या हातां | खचे करण्याच्या बाबतींत % 
Sil १८ ॥ उद्यां आहे विजयादशमी | म्हणून पोरांबाळांसी | कपडे अलंकार अंगासी | करून घाला & 
& कांहीं तरी || १९ | दें अभिषेक ब्राह्मणभोजने | वरचेवरी न योग्य करणें | दिली आपणां इश्वरानें | 2 
£| चार nd हो ॥ २० || फुटका माणि ना अंगावरती | मी लंकेची पावेती | गृहस्थाची ही कां 4 
रीती १ | संचय करावा धनाचा । २१ H š कांतेचें भाषण | गणपतरावा न रुचले जाण । तो I 


- 
Ü 


ॐ|उगे न छळी पतीसी | तो करतो तं करू दे ।। २३ || त्यांत तुझ्या बापाचें | काय जाते सांग = 
H | प्रेम अशाश्वताचें | वेडे ! हें बाळगू नको ।। २४ H यामध्ये न कांहीं सार । धन भूचें भूमी- $ 
कवर । येतें मात्र बरोबर । पापपुण्य मानवाच्या । २५ || अभिषेक ब्राह्मणमोजन | हें पारमार्थक 2 
; : आहे पुण्य । त्याच्यासाठी बेंचितां धन । तें न जाय अनाठायीं ॥ २६ H पेरलेल्या बिजापरी 1 
J त्याची स्थाति होते खरी | म्हणून सांगतो तुला पोरी | अडथळा त्या करू नको || २७ ।। ऐशा Å 
पाहून ma | सांगती झाली gata | तेणें गणपतरावास | हषे झाला विबुध हो || २८ ॥ आलें & 


कां हें प्रत्यंतर | महाराज FAG साचार | सोइन द्यावा FEST | आजपासून कांहीं तरी H २९ ॥ ६६ 


eo a> 9, 9 


° ® e 
è è 





—'T 
°... 
à 










अ. WRoll 


॥ १२५ " 


असो. गणपतरावानें । पूजन केलें आनंदानें | त्या दसऱ्याच्या yale | खचेही केला अत्युत्तम 2. 


॥ ३१ 1 या गणपतरावाची | निष्ठा समथेपदीं साची | जडली शुद्ध स्वरूपाची | होती पहिल्या- 
पान ।। ३२ H लक्ष्मण हरी जांजळाला | ऐसाच अनुभव एक वेळां बोरी | बंदरावरी आला । तो x 


x 


| नासाग्रासी सदा | ऑकाराचा सर्वदा | जप चालला त्याच्या मुखीं ॥ २७॥ Å बोलला 
| लक्ष्मणास | तूं गजाननाचा आहेस शिष्य । ऐसें sqa इताश । कां होतोस कळेना ? ॥ Re ॥ 
तू आपल्या जेव्हां घरी । पुण्यतिथि. केलीस खरी | चारशें पानांची तयारी | करून अमरावतीला x 
॥ ३९ || गोपाळराव पेठकर | आगे बापट मास्तर । यांचा कैसा प्रकार | घडला तो आण मना |; 
|| ४० ॥ gate बापटाशी | झाला saq प्रसादासीं | तो तुझ्या गेहासी । आला होता ना 
सांग å ।। ४१॥। पेठकराचे ब्राह्मण AS | सांग कशाने TES! | अरे गजाननस्वामी गेले । (% 
त्या उभयतांच्या स्वप्नांत Wer ll उपदेश करून दोघांस | आणिले होतें प्रसादास | & कैसे 
acara १ | सांग मला ये वेळीं ।। ४३ ॥ खुणेच्या गोष्टी ऐकून | साशंक झाला लक्ष्मण । म्हणे 























Pet असावा कोण | हैं कांहीं कळत नसे H ४७४ ll. लक्ष्मणें त्या संन्याशाला | आदरे | 
विजय 


श्रीगजानन- % केला | तो पाहतां पाहतां गुप्त झाला । बोरीबंदर स्टेशनासो || ४५ || मग लक्ष्मण येऊन 
 ॥ १२६॥ e घरी | वागू लागला पाहिल्यापरी | प्रतित्रषी आपुल्या घरीं | पुण्यातेथाचा प्रारंभ केला || ४६ N 
> अवधूत जयराम खेडकरासी | राहीत साहीत गांवासी | भेटते झाले पुण्यराशी | संन्याशाच्या 
| Pia 118011 एक माधव मातंड जोशी | कळंब कबर ग्रामासी। आला मोजणी करायासी | 
| & | जमिनीची श्रोते हो UV ४८ ll हा सरकारी नोकर | होता åg ऑर्फसर । त्याचा गजानन Ñ 
साधूवर | पूणे होता भरंवसा ॥ ४९।। दिवसभर मोजणी केली । gå त्यास इच्छा S| 
ॐ अस्तमानाचे समया भली | शेगांवास जाण्याची || ५० ll आज गुरूवारचा आहे दिन | घेऊं समथाचे 
# दीन | ऐसा विचार करून | आज्ञा केली शिपायाला ॥ ५१ ॥ जोड आपुली वेगें दमणी | जाऊं 
% शेगांवालागूनी | रात्र तेथें काढूनी | येऊं सकाळी परत पुन्हां || ५२ || तइ तो शिपाई FIT! | i 
बोलला कर जोडून | आभाळ AS भरून । याचा बिचार करावा ॥ ५३ || मन नदोला पाणी 
% मले । आहे Meh आले | पाणी गढूळ झाले | म्हणून केली विनंती ॥ ५४ ll जाशी ळ| 
2) म्हणि त्यावर | अरे आतां होऊं नदीपार | जा दमणी करी तयार | उगीच सबबी सांगूं : i 
ऋ नको ॥ ५५ ॥ शिपायानें जोडिली दमणी | आठा लगेच घेऊनी | जोशी आंत बैसोनी | जाऊ द 
< लागले शेगांवा ।। ५६ || दमणी घातली नदींत | तों पाणी आठे अकस्मात्‌ | जाण्या पेल तटाप्रत | 
Se अवसर नाहीं राईला || ५७ || झंझावात बळावला | कडकडाट करी चपला । मन नदाला * 


6 
9 


ee 
9 ë 
ca 
° p 
+ 
> på 
° 4, F 
Y 4 
š $ 
BRA g 
>. 


` कु * 


> 


॥ १२६॥ 











५८ || मेघ af मुसळधारा | daa सुटला HU 
॥ ५९ || शिपाई म्हणे कुतुवुद्दीन | साहेब येर्थेच 
सी आतां नसे VU ६० H a माधव AS 
गरे समर्थासी। करुणायुक्त वचानें || ६१ ॥ हे 


x i आला | क्षणामाजी भयेकर ॥ 
% gagsutar छपरा | तो उडवू लागला हा 
आलें मरण | तुम्हां आम्हालागून | उपाय या 
जोशी | घाबरे झाल निजमानसा | बाहू ला 
समर्थ गजानना | रक्षणा आमुच्या करी प्राणां। अशा संकटों तुझ्याविणा | त्राता न a 
आम्हांतें ॥ ६२ H कथा ऐकिली पुराणांत । जहाज बुडतां समुद्रांत | त्यास Ser देऊन हात | 
% aq । ब्रह्मवेत्ता करुणाघन । करी आपुचें रक्षण | 


5 रक्षण केले सबेस्वीं ।। ६३ ।॥ ÅÅ संत . असाम 

g येऊन या पुरामध्ये ।। ६४ ॥ दमणींत आले जीवन । बेल गेले धाबरोन | मग जोशी पुढें होऊन Lag 
Å क बोलते झाले शिपायास || ६५ || ç आतां मात सर | अवलायाच भजन कर । तेच नेतील Å 
| * आपणां पार | त्याची चिंता करूं नका | ९६ II जोशी म्हणाले समथा | अगाध आहे तुझी å 
क सत्ता | वाटेल तें करी आतां । तारी अथवा मारी आम्हां ।। ६७ U कासरा दिला सोडून 12 
ै वर्तमान । Š आतां परियेसा || ६८ ॥ ऐशा marg 


ली दमणी। उभी राहिली येऊनी | सडकेवरी शेगांवाच्या ॥ ६९ ॥ |? 


i ऐसा प्रकार पाहातां | आनं 


& || ७० ॥ पुरामाजीं रक्षण केलें | निज भक्तां 
है घटका रात्रीस || ७१ ॥ वंदन केलें समाधीला | पालखीचा पाला सोहळा | दुसरे . दिवशीं बहुत | 








अकाश `d 
न - z P — ` 
—nAÑ . sss < ` EEE gg 
å ca 6:25... “wa MEN 
we Ker oe j paro 


gr as 






k केला | दानघर्म जोशांनीं ॥ ७२ || बाळामाऊचियापासीं | ब्राह्मणभोजन घालण्यासी | कांहीं 
रुपये आतिहषी | जोशी देते जाहले || ७३ ।। साकल्ये कथिले वर्तमान | बाळाभाऊलागून | है 
नवसाचे ब्राह्मण | तुम्ही घाला माझ्यास्तव || ७४ || कां कीं मला रजा नाहीं | काम जरुरीचे पाही | 
एस सांगून लवलाही | जोशी गेले निघून ॥ ७५ || एक यादव गणेश सुभेदार | होता हिंगणीचा 
राहणार | हा करितसे व्यापार | वर्‍हाडांत कापसाचा || ७६ || यास एके सालीं भला | दहा 
हजार तोटा आला | त्या Rat क्षीण झाला | कांही न सुचे मानसी || ७७ ।। परी व्यापार 
सोडवेना । चिंता मनींची जाईना । फायदा कांहीं होईना | त्याच्या मताप्रमाणं ॥ ७८ ॥। फायद्या- 




















श्रीगजानन- 
॥ १२७॥। 








ॐ कराच्या || ८० ॥ तों इतक्यांत तेथें आला | एक भिकारी बुध हो भला । भिक्षा कांहीं मागण्याला | 
° असिरकराच्या घरांत || ८१ || पोषाख अवघा मराठी | करामाजीं भव्य काठी | डोईस होती 
टोपी मोठी | बनातीची मळकट || ८२ | कंपवायूने शरीर | कांपत होतें वरच्यावर | त्यांस पाहतां 


येऊन वरती ओसरीचे | यादवासन्निध बेसला ॥ ८५ U घाल भिक्षा कांहीं तरी । असे म्हणून RR 


पुढं करी I भिक्षापात्र भिकारी | यांदव सुभेदाराच्या || ८६॥ यादव म्हणे मनांत | भिकारी हा 





क लोचट बहुत | नको म्हणत असतां तेथ | हा बैसला येऊन ll ८७ ।। त्याते पहातां न्याहाळून | 
Flak तो मासला गजानन | सुमेदाराक्ारण | शेगांवचा राजयोगी ।। ८८ || दृष्टीस तेज अत्यंत By 
स्वरही. त्यांच्या परी. सत्य | फरक इतुक्राच होता त्यांत | कंप होता तनूला ।। ८९ H तेज 
है मुद्रा बोलणें | होते समर्थाप्रमाणें | Å पाहून ऐसे म्हणें । सुभेदार निज चित्तीं 1180 H हा जरो | 
| गजानन | तरीं å गले. समाधिस्थ होऊन | आतां महाराज कोठून | पडतील. आयुच्या Z 
दृष्टीशी ? || ९१ ॥। कांहीं असो पेसे दोन.। देऊं मिक्रास्याकारण | श्रीगजानन समजून | ऊहापोह 
चा. नको ।। ९२ H पैसे घेते मिकान्यानें। आणिक कांहीं देई म्हणे । श्रीगजाननाकारणें 13 
शेरणी वाट गुळाची ।। ९३ U ते वायदे करिसी वरचेवर | ते मी न आतां मानणार । तोटा दहा ६ 
जार । तुज व्यापारी आला ना १ ॥ ९४ ॥ त्याचा बिचार अंतरी । करून देई कांही तरी | रुपये Z 1 
मजला टवकरी | काढ Wale खिशांतून || ९५ H ऐसे. मिकारी बोलतां । सुभेदार झाला देतां lig ] 
काहीं रुपये qsqa | पाकीटाचे काढून || ९६ ॥ भिकारी म्हणे ते अवसरी | संतुष्ट मी इतक्यावरी । कॅ 
नाहीं दे लवकरी । आणखी रुपये कांहीं मला. ॥ ९७ ॥ grat रुपये काढले | मिकाऱ्यासी | 
पिठे । तो इतुक्यांत घरांत å । बिनायकराव असिरकर ॥ ९८ ।। यादवराव एकटा बसला । . 
ता असिरकराच्या ओसरीला | å पाहून बोळळा | सुभेदारासी येणे रीतीं ॥ ९९ ।। संशय gs 
गजाननाबिषयीं | कां घतास चिती पाही १ | BIE BRER उभा राही | aeng à Fat 1140 el ७ 


इया अवघ्या अंगावार । दृष्टि पई देई एकारे । मांझी तेणें होईल दूर । SA तुझी यादबा LÅ ll ; 












1 


a ja 


< RN 


° 








See 7 






° ° * e ; 


GS 











q. 20 .. .. .. - 
a 





e> 


— 









> 







oe 
de #| तू मजला gerq | कां रे लाजसी अंतरीं ? | ऐसें म्हणून पाठीवरी | हात Hester तयांनीं || २ I 
श्रोगजानन- de फिरविला नखाशिखांत | अंगावरून त्यानें हात | तो आले इतक्यांत | आसेरकर आसराला ॥ ३ ॥ 
[u १२८॥ है रुपये घेऊन भिक्षेकरी | गेला द्वाराच्या बाहेरी | यादवानें बहुतापरी । तपास केला गांवांत Il ४ Ua ngon 
क ta थांग लागला | शेवटी त्यानें निश्चय केला | ऐसा आपुल्या चित्ताला । कीं हा असावा > 
गजानन ।। ५ ॥ सुभेदार म्हणे मानसी | हें समथे असल्या आज दिवशीं | फायदा होइल व्यापारासी | 3 
हींतरी निःसंशय । ६ 1 तो सुभेदाराच्या | mer आल्या कापसाच्या | विकाबयासाठीं 
साच्या । वध्योचिया बाजारी ७॥ विक्री होता किंमत । येती झाली तया बहुत | तेणें यादव कॅ. 
चित्तांत | समाधान पावला || ८ ।। आणि निश्चय एसा केला | जो भिकारी भेटला । तो होता 






















डॉक्टर | त्याची तेल्हाऱ्यावर | बदली असे जाहली ॥ ११ H म्हणून तेथें जाण्याला | 
s खामगांवाहून निघाला | agit मठांत आला | घ्याया श्रींचें दशन || १२ H गाडी केली क 
तेल्हाऱ्याची | तयारी केली निघण्याची | वेळ अस्तमानाची | असती झाली å देळां || १३ IA 





"जावें तुम्ही ।। १४ ॥ तुम्ही आजपर्यंत | Gara येथून उपोषित | आज ऐसे बिपरीत | कां हो 3) १२८॥ 
मनीं आणिलें ? || १५ || ह्यांतून आहे व्यातिपात È mu qala | कवर सांगे त्याप्रत | मला 






निकड आहे ag || १६ H आज रात्री प्रसाद घेतो । मागल्या रात्रीं निधून जातों | नसता आग्रह ह 
मला तो I तुम्ही न करा ये काळी || १७ || बोलल्याप्रमाणे निघाला | तल्हाऱ्यासी डॉक्टर भला | 
घेऊन भुलांमाणस!ला | दमणीमाजीं qaa ।। १८ || रात्र होती अंधारी | महा भर्यकर साजरी | 


* 





रस्ता चुकला | कोणी न भेटे पंथाला | विचारावे कोणा जरी || १२० Vane s@ रस्त्यावर । F 0 
दोन्ही बाजूंस काटे फार | गाडी उभी कांठावर | एका भव्य तलावाच्या || २१ ।। म्हणतां झाला ळू | 
गाडीवाला | साहेब रस्ता आहे चुकला | हें ऐकून कवराला | आश्चर्य वाटलें मानसीं ॥ २२ VE | 
so खालीं उतरून जों पाहात | तों अवर्षे दिसले विपरीत | अपशब्द बोलला बहुत | तो त्या गाडी- å | 


KOON > OM bo OM 


वाल्याला || २३ ॥ Å तेल्हान्याचा म्हणून | तुझी गाडी केली जाण | आडमार्गे आणून |) 
° आम्हां कैसे सोडिलें ।। २४ 11 काय होतास दारू प्याला | म्हणून हा रस्ता चुकला | वाट तुझ्या å | 
Seater | दिसली कशी ना सांग मज ? ॥ २५ ॥ तेल्हाऱ्याचा रस्ता थोर । आम्ही हमेशा वाहत्तों 
साचार | मग आडामागावर | गाडी केसी आली तुझी ll २६ H ऐसें कवर बोलतां | गाडीवाला ie 
जोडी हातां | कां हो मजला शिव्या देतां ? | sat न अपराध केला कीं || २७ || मी हमेश w £ 
करतों | arenga येथें येतां । वाटेल तेहां गाडी हांकतों | रस्ता अवघा माहीत मज ।। २८ ॥ 
तेलही ना कोठें वळले । ते नीट येथेंच आठे | तलाव पाहातां sasq झाले | हा न रस्ता तेल्हाऱ्पाया 







| | 


GOS SSE SEGA 
<e HORN 





fu KIK li 





बांचून | रक्षण माझें कराया ।। ३२ ॥ तो तळ्याच्या दुसऱ्या बाजूला। धागरमाळांचा आवाज 
झाला | डॉक्टराच्या कानीं पडला | तेणें आला थोडा थार | ३३ ।। गाडीवाल्यासी म्हणे कवर । ६ 
रस्ता नाहीं फार दूर । या चाहुलीचा सुमार | घरून गाडी हाण आतां || ३४ ।। तें त्यानें ऐकिलें । है 
काव्यांकुपा्यांमधून नेलें | नीट रस्त्याला लाविलें | या आपल्या गाडीस ।। ३५ ।। हमरस्ता लागतां |% 
भली । डॉक्टरानं चौकशी केली | तों ऐशापरी समजली | गोष्ट त्या Harta ।। ३६ ॥ दे शेगांवर्चे @ 


| शिवार | आहे अजून साचार | मग म्हणाला डॉक्टर | चाल शेगांवीं परत आतां ।। ३७ Ul 


- 


* 
b 
, 
a 
क 

4 
ê 


ॐ | धर्योदयाचे समयाला | शेगांवासी कवर आला । वृत्तान्त बाळामाऊला | केला सवे निवेदन ॥ ३८ ॥ की. 


मग बाळाभाऊ म्हणाले | हेंच आज बरें झालें | व्यातिपाती न जाऊं दिलें | समथांनी तुम्हांस & 
॥ ३९ H आज प्रसाद ग्रहण करा । उद्यां जा हो तेल्हारा | करूं नये कधींच खरा | प्रसादाचा * 
इन्‌कार || १४० ॥ समर्थांचे तुम्ही भक्त | म्हणून तुम्हां आणिलें परत | मानवाचे अवघे बेत | 
| सिर्द्धास जाणें अशक्‍य ।19१॥ संतांच्या जें असेल मनीं । तेंच येईल घडोनी | भरवसा त्यांचे चरणी | 
"ठेवून स्वस्थ असावें || ४२ H दुसरे दिवशीं प्रसादासी । घेऊन गेला Grad | आतां g 
#|पुढील गोष्टीसी | sama द्यावे श्रवणातें || ४२ ।। एक रतनसा नामें नर। होता जातोनें 








- 
+ 
" 2 
- 


(टश 
ó 
v 

or 
4 

` 
& 
v 
Q 
å 
® 
> 
4 


x शक्याशक्य विचार | ga करावा निरंतर | उगीच पूल सागरावर | बांधाबया जाऊं नये १ ।। ४९ ॥ क 
क) ऐसें ऐकून रतनसा । रइ लागला ढसढसां | शेवटीं विचार त्यानें ऐसा | केला आपुल्या ५ 
ई, मानसीं ।। १५० || येवीतेवीं मरते पोर | माझें आतां साचार | पाहू. करून एकवार I उपाय हा है 
ॐ शेवटचा ॥ ५१ || दिनकराचा अंतकाळ | आला होता अति जवळ | घरचीं माणसे सकळ । % 


ô 
¢ 
- 
å 
* 
- 
4 
u 


NN “w 


द| लागली श्रोते रडावया || ५२ H हातपाय गार झाले | नेत्रतेज मंदावलें। मनगटाचें सोडिलं । | 
PSHM पाहा नाढ्यांनीं | ५३ || Gar स्थितिमाझारीं | रतनसाने gå करीं | घेऊन ठेविला असे š 


& 
se oo 


- 
शक 


<= 
= 
- 


- 
- 


C 


fti 
3 
£b 
a> 
38 
eu? 
r= 
3 
ks! 
am 
24 
3 
2: 
å 
Å 
AN 
= 
48 
å 
sy 
å 
Cal 
£4 
poor | 
qi 
< 


å 3 





° म्हणती रतनसासी | आतां. ओषध न देई यासी । हा तुझ्या हातासी | लागणे आहे अशक्य || ४८ || : | 


॥ १२९ U 


ml ` 





7 
| 











भी डोके फोडीन पार्यांवरी | तुझ्या आज निर्धारी । ऐसा निश्रय मनांचा || ५९ Ul TET तुझी | 
lef | त्याची करावी आज वृष्टि । नको करूस मला | महापुरुपा गजानना ! ॥ १६० l विजय 
त्यास कांही बेळ” झाला | तों प्रकार ऐसा घडून आला | मूल हातापायाला | TE अ. ॥२०॥ | 

न लागलें ।। ६१ Ul नाडी आली ठिकाणीं | रुदन करू लागलें जाणी | तो प्रकार पाहुनी | लोक: 
सर्याचिया समोर | | 

amar तो पाड नसे H ६३ ll दिनकर थोडे दिवसांत। होता झाला पूर्ववत्‌ | नवस असला x 
श्रद्धायुक्त | तो फळे हा न्याय असे ।। ६४ H दादा कोल्हटकराचा । पुत्र राजा नांवाचा । MEG 
प्रसाद समथांचा । संतकृपा अमोल खरी II ६५ || कन्या रामचंद्र पाटलाची | चंद्रमागा नांबाची | 
Z | जान अठरा वर्षांची | लाडेगांव सासर जिचे ।। ६६ ।। ही असतां गरोदर | प्रसंग आला दुधेर | 
प्रतीची वेळ फार | कठीण खीजातीला || ६७ || लाडेगांवाहन माहेरीं | चंद्रमागा आली खरी | 
yagen निर्धारी | जनरीतीप्रमाणें ।। ६८ ।। मोठ्या कष्टाने wasl झाली तिची निश्चिती । तांच 
"| चंद्रभागेवरती | sat अंमळ बसविला ।। ६९ H तो होता नवज्वर | थकून गेरे डॉक्टर | ऑओषध-|: 
उपचार केरे फार | आपुल्या मुलीस पाटलांना || १७० || थोडाबहुत गुण आठा | व्याधे | 
तितक्यापुरता दबला | परी नव्हता GÅ झाला | नामशेष देहांतूनी ॥ ७१ H une 
ई आजारी | पईं लागली वरच्यावरी | एकदां अकोल्या नेलें खरी | औषध तिला धावया UN 


` 
- 
= 


Fo वैद्य विधानें नाना करिती | कोणी नळसंग्रहणी बोलती | कोणी वैद्य UA 


— 












= 
< 
S 
å 
AN 
O 
Å 
Sdn 
A 
å 
£ 
å 
4 
4 
aw 
a, 
god 
al 
2 
oa 
ID 


2 















° ç Ü 
PCC CHO GEHAG 
Ü 
~ ठक 


Ko) 


ee +20 







v e 


OCG 


Ü Ü 


ü 
PDC 


< ° 


4. 


x 
| 
| 


pr í ; 5-६ f 
: { ` 7 V 
+ : 4 eg ee oe sm Es 


EN 


> म्हणती | क्षय झाला मुलीस या । ७३ ॥ मेळ एकाचा एकाला | नाहीं मुळीं लागला | wal | 


è 


Æl पाटलानें विचार केला | आतां वैध गजानन । ७४ ॥ तारो अथवा मारो इसी । अंगारा ठावा प्रति- |: 
IŠ दिवसा | तीर्थ art प्यापासी | समर्थाच्या पायांचें || ७५ l| पिता मोठा निष्ठावंत | समर्थाबरी अवघा as 
Pda | हळहळ त्या पोर्राप्रत | गुण येता जाहाला || ७६ || तिला उठवत नव्हतें शय्येसी | तीच आठी x ; 
ऊ दर्शनासी | पायी चालत मठासी | É महत्व अंगान्याचें | ७७॥ Agia ज्याचा भाव | तमाशी Z 
घावे देव । उपास्यापदी. भाव | उपासके ठेवावा ॥ ७८ || रामचंद्राची अंगना । =: ; 
x सुलक्षणा | परी देवयोग सुटेना । तो भोगल्याबांचुनी || ७९ H वासाचा झाला विकार | जानका- 4 
न) बाईस साचार | पोट दुखे वरच्यावर | कांहीं उपाय चालेना ।। १८०॥ औषध देतां दबे वात | 
क पुन्हा उठे पूवेबत्‌ | ऐसा क्रम दिवस बहुत । चालला होता श्रोते हो || ८१ ॥ त्या वाताची अखेरी I 
Fad झाली मस्तकावरी | मेंदु बिघडला निर्धारी | मेली जाणीव मावळून H ८२ || वेड्यापरी 
करावें | वाटेल å बोलाबें | कधीं उपाशीं निजावें | कधीं बसावें जेवत H ८३ U कोणी म्हणती 
लागलें भूत | कोणी म्हणती रोग सत्य | कांहीं वदू लागलें तेथ | हा करणीचा प्रकार असे ।। ८४ || : 
Pleat कीं जितके असती जमेदार । त्यांचें असतें वांकडे फार | gaar आपुला दाबी जोर । चेटूककरणी | 
"करूनिया ।। ८५ U औषधउपाय बहुत केले | जाणतेही आणबिलें | गंडे बहुत बाँधिलें | करी जानका- å 
बाईच्या || ८६ ।। पाटील घरचा श्रीमंत | तो सांपडला अडचणींत । म्हणून येतां झाला ऊत lg 
sent त्या दांमिकांना ॥ ८७ ॥ कोणी अंगात आणावें | वेडाचें निदान करावे | कांहीं तरो | 





Y 
IC 
|) 















° 
CHC) 


> 


D CH DC 







- 


EC 








Q ¢ 
< 
è è 





ose oe 


P 
qo + 
FR 


š: Hr री 
š 2 ° 
° ” 
> ev € Í — < 
PG a sR मे) 
Bers ft 













a z os hs s 222८ D RSS Vos pe SPRINTS — i š Ak tr ent mie emi SB ESS A I 
£ Eee sgl cee oo å 
z 













श्री श्रीगजानन 
yl १३१ ॥ 

















isi x दया आली सदूगुरुराया | वातविकार जाऊनिया | निर्दोष ती जाहली । ९४ || खऱ्या खऱ्या 


| Å है वैशाख वद्य पष्ठीसी | शेगांवीं गेले I$ad | त्यांच्यामागून गादीसी | बसले येऊन & 


Å चालविला ते ठायी । यांची समाधि झाली पाही । चेत्र शुद्ध षष्ठीला ॥ १ g | १३१॥ 









I सांगावें । घनास्तव पाटलाला ॥ ८८ ।। तों बिचारा सारें करी | कांता बरी न होय परी | विचार ६ 
ॐ त्यानं MEG | एशी शेतां डरविला H ८९ ॥ वेद्य आतां गजानन | जाणतां आता गजानन I देव % विजय 
lg आतां गजानन. । तो जे वाटेल š करो ll १९० H माझी बायको am त्याचा | हो भावना | अ. ॥२०॥ 
Ç माझी साची | आतां अन्य उपायांची | गरज नाहीं आम्हांला |! ९१ ॥ तू उद्यांपाखन | प्रातःकाळी 

ॐ करी खान | मठामाजी जाऊन | घाली प्रदाक्षिणा समाधीसी I| ९२ ll š तिनं पतीच बचन | सवेथेव 3 
द केले मान्य | समथेसमाधीलागून | घाळू लागली प्रदक्षिणा ।। ९२ H गल्या न त्या मात्र वाया | 
















° ji 
s: | 
























उ संतांची | सेवा न जाई वाया साची । परी निष्ठा मानवाची | जडणें तेथे अशक्य । ९५ UM 


o समर्थाच्या नंतर | बाळाभाऊ गादीवर | बसले त्यांचे चमत्कार । कांहीं थांड जाहले ॥ ९६ l! 


S नारायण 1180 || बाळाभाऊ जेव्हां Fs | तेव्हां नारायणा Em पडलें | नांदूर 

Sime asl a थोडं सांगतां H ९८ || हैं माळी नारायणा । तूं शेगांवास करी गमना | 
|ॐ रक्षणया भाविक जनांना | ऐसे मला वाटतं ।। ९९ H ऐस स्वभीं सांगून | निघून गले गजानन VE 
laga आले नारायण | शेगांवामाझारी ॥ २०० ॥ कांहीं दिवस यांनीही | अधिकार 4 








Ü 


på qageaaiqa | संतसेवा न घडे जाण । संतसेवेचें महत्‌ पुण्य । त्या पुण्या पार नसे ।। २ | 









| श्रीगभ्ञाननलीलेचा | पार कधीं न लागायाचा | अंबरीच्या चांदण्यांचा | हिशोब कोणा न लागे क 
कधीं 113 lt अज्ञान पामर | माते नाहीं तिळभर | मग हा लीलासागर | मुखीं केवीं a å 
> हो ! i.e | त्यानें जें š वदविले । तें तें मी कथित केलें | लेखणीनें अक्षर लिहिलें | परी š @& 

न तिचें सामर्थ्यं ।। ५ ।। ती लेखणी ज्याच्या करीं । तोच अक्षरें काढी सारीं । निमित्ताकारण 2 
होते खरी । लेखणी ती Basar ।। ६ H तेसच येथें झालें | मी लेखणीचे काम केले | 
लिहिते लिहाबिते स्वामी मले | श्रीगजानन महाराज ll ७ || त्यांच्या कृपेकरून | मी हें केलें 

लेखन | येथें माझें मोठेपण | कांहींच नाहीं Gea at! H ८ ॥ स्वास्ति श्रीदासगणूविराचित | हा 4 
श्रीगजाननाविजय नामें ग्रंथ | आतां आला कळसाप्रत | कळसाध्याय पुढें असे ।। २०९ ll gi 
मवतु || श्रीहारिहरापणमस्तु l! 


॥ इति विंशोऽध्यायः समाप्तः I 








— bn. ee Cae rn > VOA 


rk SÅ 


Asaa: समाप्त || 


जाननविजयग्रथस्य | 


॥ इति श्रीगज्ञाननवि 





$| ॥ १३२॥ 











Aa å 








श्रीगजानन महाराज गोसाव्याच्या वेषांत रामचंद्र पाटलास दृष्टांत देत आहेत. 








å पापी जानांनीं तुजप्रत I महत्व आणिलें कृपाळा ।। U म्हणून माझ्या पातकासी | पाहूं नका Å 


नको रे घननीळा | काय भूमीने सांबारिला | दिलें आहे टाकून ॥ ५ ॥ तूंच पातिपावन | तूंच 
l £| पुण्यपावन । या दोन्ही दोषांपासन । तुम्हीं अलग सर्वदा H ६ | gŠ नाशी तमाप्रत | म्हणून 
० Slat तो wet होत | कांहीं न करावें लागत | तम नासण्या रबीशीं || ७॥ तम जों जॉ भेटण्या 


| d येई । तों तों तेथे प्रकाश होई । अंधारत्व अर्धे जाई । त्याचे तमाचें नारायणा ॥। ८ ॥ |: 
| Se पापपुण्याची वासना | तूंच उपजविशी नारायणा | आपला रक्षण्या मोठेपणा | पापी तूंच निर्षिशी x | 
i || ९ 11 कांहीं असो आतां तरी | चिंतारहित मजला करी | दासगणू हा घ्यावा पदरीं । हेंच आहे x 
al Slat ।। १० ॥ तुझ्याबांचून मजप्रत | नाही वशिला जगतांत । अवघेच तुझ्या हातांत | आहे क्र 
Es lak रे पांडुरंगा ! || ११ ॥ श्रोते आतां सावधान | हा कळसाध्याय परिसा पूर्णे । तुमचें भाग्य शि 


y. हृषिकेशी । धुणें येतें जलापासीं | स्वच्छ होतें म्हणून U ४ H म्हणून पतितांचा कंठाका । करू: 


| श्रीगणेशाय नमः || जषजयाजी अनंतवेषा | जयजयाऽ : अविनाशा | जयजयाजी है 
. KRU । अह्यांडाधीशा नमो तुशा H १ H देवा ! तं आपणांस | पाल “त नाम खास | å 
Å $|आहे धरिलेस । याचा विचार करीं गा UR H पाप्यावरी प्रेम अमित | gå देवा असतं सत्य | Å 


+ 


x 
lo 
x? 


EE 


x 

BE 
7 š 
` 5, 
` 3 


59; 


धन्य धन्य | it gaat ।।१२॥ एकविधा निष्ठा ज्याची | जडली गजाननपदी साची । त्याच्या | 


vik 





+ 
, 


का पी 
अक... an ` n = i 
tig t aad kan a he rege å 
ËL BEA NG S Fe SØT a a a dies SS a 
A n हक EN Pa NS g - 
ENE ane SII RP A 
b 
¢ 
all 


ह| 
> gs 
Hs ç AN 


vn 


#|दुखःसंकटांची | होळीच होते निःसंशय ।। १३ ॥ बांधीत असतां मंदिर । काम करोत शिखरावर OG 
| एक होता मजूर | हाताखालीं गवंड्याच्या || १४ ॥ तो धोंडा देतां Meter । एकाएकी झोंक x. 
% sla 










—— 5. rr ल. ९ SET id 
oe 3 a e>. z PIII — Å 











op 
Ea s set a ng = 






x | तीस फुटांवरून पडला | खालीं घडीव दगडावर ॥ १५॥। तो पडतां लोकांनीं पाहिला | % 
km म्हणती मेला मेला | उंचावरून खालीं पडला | आतां कशाचा वाचेल तो I RRN परी ° 
घडले अघाटित । कोटे न लागलें त्याप्रत । जैसा चेंडू झेठितात । तेते त्याचें जाइल || १७ l T ॥२१॥ 
gr ज्यापरी | जन उतरती भूमीवरी । तेथे झालें त्याचपरी | त्या मजुराकारण 
॥ १८ ॥ मजूर म्हणे लोकांला | माझा जेव्हां झोंक गेला | तेव्हां एकाने धरले मला | पडता पडतां 
न रास |! १९ 1 पाय भूमीसी लागतां क्षणीं तो न दिसला मजलागूनी | हे इत ऐकूनी | लोक 
å अवघे आनंदले ।। २० ।। अभिश्राप कोणाचा | समर्थ ना घेती साचा | हा योग पडण्याचा | देवानेच 
आला तुज़ ॥ २१ ॥ या तुझ्या पडण्यानं | स्पश कला awata | तुझ्या कराकारण | ऐसे भाग्य 
: कोणाचे ! 11 २२ H असो एक बाई रजपुताची | जयपुराहून आली साची | बाधा होती भूताची | 
तया अबलेकारणं 113 1| तिसी जयपूर ग्रामाला | दत्तात्रयांचा दृष्टान्त झाला | तूया रामनवमीला | 
%| जाई शेगांवाकारणे ॥ २9 ॥ तेथे संत जागती ज्योत | अगजानन सद्गुरुनाथ | ते या तुझ्या a 
| िश्ञाच्चाप्रत | मुक्ति देतील निःसंशय ॥ २५॥ या च्ष्टान्तकरून | आपल्या दोन = 
% घेऊन । रामनवमीसाठी जाण | बाई आली शेगांवी ।। २६ H ARTEA मठा | उत्सवासी 


; 


आरंभ झाला | अफाट agaa मिळाला | नवमीस श्रोते शेगांवीं ।। २७ ।। काम सभामंडपाचे | 


š 


ap 
2 
4 


श्रीगजानन- 
॥ १३३॥ 


g QG Q > 
é 


1205 on ae ३७ ce 
è U २ 






















e 


9 
Ae ae ao oe 00 
Rê é é Ü 


` 


चाललें होते तेथ साचे । खांब मोठमोठे दगडाचे | उभे केले असती ॥ २८॥ दौड फूट; ] १३३॥ 


जाडीचा | पांच फूट लांबीचा | प्रत्येक खांब दगडाचा । ऐसे होते किती तरी ॥ २९ II 










N > s : 4 X ण कु REG 
4 ayes z Se So Sensis rer pp LE Co 26 RT os ir if] y 
su a — - K A a ral me 
Rn ESTE 7 Å ) = 


x Saio 





F उत्सवाच्या निमित्त भलें | काम भक्तांनी बंद केलं | खांब होतें बसाविलेलें । नुसते मात्र ते ठाई 13-11 
f श्रीरामाचा जन्म झाला । प्रसादासाडीं लोटला | जनांना तो समुदाय भला | तो न मसी वणेबे ।। ३१।। 
Har गर्दीत ही बाई । उभी खांबास एक्या पायीं | होती तिला सोसली नाही । गदी ती 
द यत्किचित्‌ | ३२ || म्हणून खांबाच्या आश्रया | भेली निर्भय व्हावया | गरदी ती चुकवाबया | 
जॅ परी झालें विपरीत H ३३ || तांच खांब कोसळला । तिच्या शरीरा पडला | तो पाहातां 
४. लोकांला | ऐसें वाटूं लागलें ।। ३४ ।। तिचा बहुतेक गेला प्राण । ही बाई कोठील कोण १ | लहान 
मुलं दिसती दोन । खांबाखाली qual ॥ ३५ ।। दहावीस जणांनीं | खांब काढिला अंगावरूनी | 
> पाणी मुखात घालोनी | लोवोकडे पाठविले | ३६ ॥ ही लोबो डॉक्टरीण veret आति |: 
प्रवीण | ही जातीने aaa | भक्त येशू स्त्रिस्ताची 11 ३७ HI तिनें या रजपुतीणीला । रीतीप्रमाणे 
उपचार केला I लोबो म्हणे ना लागला | मार इला कोठेंच || ३८ || हें आश्रयं खरोखर । खांब 
दगडाचा होता थोर । त्याच्या खालीं शरीर | सुरक्षित राह्मवें कसें ? ॥ ३९ U आश्चर्य वाटले 
£| लोकांला | प्राण बाइचा वांचला | हा जो कांहीं प्रकार झाला | तो घडला इतुक्यास्तव || ४० || 
€| खांब पाडून अंगावरी | भूत Å होतं शरीरी | त्या भूतास मुक्ति खरी | दिधली त्या गजाननें || ४१ l! 
बाड़े होऊन पूर्ववत्‌ | गेली जयपूर शहराप्रत | नांदूं लागली आनंदांत | ऐसा प्रभाव स्वामींचा ।।४२।। 
Maga एका उत्सवासी | नाईक नवऱ्याच्या मस्तकासी | सोडीत असतां मंडपासी | लाकडी गोल 2 
; पडला हो || ७३ H तोही गोल थोर होता | परी स्वामींची अगाध सत्ता åå ना आबात | 


ç 


~ y * 
९ 2 om NC Ce q0 CIE IC HAAG < 4p. .. 
Q 3 


(2 





à 


&, 


4 


(0 


< 


Q 


Q 
G 


0 
HON 
Ot Ü 






बे ° 
<o oor 0o 40 
k; 






° ° 
OC 
Ü ó 






Q 
PC 
U 





LJ JE DC I 


på ed ; $ ; 4 s 
a y ~ “ise =o 5०.०० Ai i: Spyies Sor 2 CPNS SENE IS Ç; 23 
EN G SST. HSBC UE SIRE CN EN tana ED AE ROE EE et VS chs ४. BS 





ES 
er EY? P ØRE 










E7 = EA D 
ne. > ज्या ऋ a a 
bi 
ea) 
: NA 
Å S 
rex Ç 
क 
i be $ k re DE 
n 
ü 
k he है 
n A 
% ४, 


होतां । नाईक नवरा वांचला ve ॥ पुत्र कृष्णाजी पाटलाचा । रामचंद्र नांवाचा | परमभक्त | 
Samain | .एक असे शेगांबी || ४५ || एके दिवशीं त्याच्या घरीं । येते झाले साक्षात्कारी | 4 
ऐन दुपारच्या अवसरी | गोसाब्याच्या रूपानें || ४६ ॥ भूक लागली मला देखा । अन्न $ 
let देतां at? | ऐसें म्हणून मारिलो हांका । रामचंद्र पाठलातें || ४७॥। पाटील मूळचा (£ 
भाविक | त्यासी वाटलें कोतुक | योसाव्याची ऐकून हांक | दारामाजी पातला U ४८॥ ४६ 


2 








S 


. ॥२१॥ 


RO Pe 


£ निरखून wea गोसाव्यासी | तां ते असावें पुण्यराशी | स्वामी गजानन निश्चयेसी fi: 
त्याला वाटलं VL ४९ H गोसाव्याचा धरून हात | आला घेऊन घरांत | दिला! 
| बसण्यास पाट | पूजा केली पायांची wo H गोसावी म्हणे पाटलाला | आज Å सुदाम आलां ek 
मुला | कांहीं तुज सांगण्पाला | š तूं ऐके मनापून ।। ५१॥ कर्जाची न चिंता करी | ते फिटून जाईल | 
40 निधारी | अरे उन्हाळ्यांत गोदावरी | थोडी कोरडी पडतसे || ५२ H तैसाच हाही प्रकार । | 
संपन्नतेला येईल पूर | कृपाषन वपेल्यावर | श्रीहरीचा समज हें || ५३ ॥ उष्टे माझें जे ठायीं | 
पडेल बापा ते ठायीं | कशाचेही wal पाहीं | कमी नाहीं पडणार ॥ ५७ || आण ताट वाढून | सुग्रास |* 
देई भोजन । मजी असल्या पांघरूण | घाल एखादें अंगावरी || ५५ ॥ पूजा अन्न दक्षिणा få 
| याचकांसी दिल्या जाणा | तें पावते नारायणा । येविषयी शंका नसे || ५६ | परी तो याचक । कः 
आधीं पाहिजे शुद्ध देख | त्याबांचून हें कौतुक | होणार नाही कधीही || ५७ ॥ आणलें ताट |$ 
£ वाढूनी । गोसावी जेवला प्रेमानं | पांच रुपये पाटलांनी | दक्षिणा ठेविली त्याच्या करों || ५८ H 


IX 


X26 


tory 


ug 








PR 
he 
š 
1 ” 
| 7 
i 


॥॥१२४॥ 




















ak { नर Ç oe 
ee ME JE ge लय >> 


t 3 


Slt शोसावी म्हणाला | ही दक्षिणा नको मला । तूं पाहिजे कारमार केला | गजाननाच्या मठांत 
॥ ५९ ॥ तीच दक्षिणा मागण्यासी | मी आलों तुझ्यापासीं | ती आनंदें देई मसी | म्हणजे x 
x कल्याण होईल ॥ ६० ।। समर्थसेवेची दक्षिणा । घेऊन gett माझ्या मना । योग्य मनुष्य हि 
तुझ्याविणा | कोणी न येथें सांप्रत || ६१ H तुझी कांता आज्ञारी | घरचेवरी पडते जरी | तीही ar 
Sage बापा बरी । ही दक्षिणा दिल्याने | ६२ U बोलाव तुझ्या ge | त्याच्या कंठी एक | 
ताईत । बांधितों. म्हणजे चेट्रकभूत । याची न बाधा होय त्यासी || ६३ ॥ कां कीं ही जमेदारी | 
Z| कठीण आहे. भूमीवरी | पाण्याशीच पाणी Få । ये ठाई होत असे || ६४ ॥ ' तुझें 
#| चतन । हें वाघाचें पांघरूण | त्याचा उपयोग करणें जाण | आति अपून रामचंद्रा || ६५ l! द्वेषी मन ; 
Clad नये । सन्नीतीला ag नये | राजाविरुद्ध जाऊं नये । उगीच मलत्या कामांत N ६६ 11 ang å 
A sim संत कोण ? । हें पहावे शोधून । दांभिकांच्या नादीं जाण । कदापीही लागूं नये ॥ ६७ | 
| Å nå पाळल्यास | तुझा ऋणी श्रीनिवास | होईल या वर्चनास | pe माझ्या मां नको |% 
: LL ६८ ॥ आय. पाइन GÅ करी | दंभाचार कधीं न वरी | साधुसंत येतां घरीं । विन्मुख त्याला 
£ लावूं नये 11 ६९ H अपमान खऱ्या संतांचा । झाल्या कोप ईश्वराचा । होतसे बापा साचा | संत- 2 
| चरणीं प्रेमा घरी ।। ७० ॥ आपल्या वंशजाचें उणें । पाहूं नये कदा मने | सोयऱ्याधायऱ्याकारणे VE 
agga मान द्यावा H ७१ Il कोप असावा बाह्यात्कारी | दया असावी अंतरीं ji 
असे का ते फणसावरी । कांटे आंत गोड गरे ।। ७२ ॥ मी तुझ्या पाठीस। आहे जाण 
5- 
4 

















š RR a ea RSP PE CSPI LEI led a 
PERRYS SA NE DD 


CL) 11 ॥“11[) | 1५ )८)111“111] 1९ AKC 






त्रदवस । ताईत बांधून कंडास । गोसावी जाऊ लागला ।। ७३ || दाराबाहेर जातां द 
भला | अंतर्धान पावला | पाहाता पाहाता झाला | दिसेनासा रस्त्यांत ॥ ७४ ig 
£ पाटील अवघ्या दिवसभर | मानसी करी विचार । हा गोसावी कोणी इतर | नसावा एसे (| अ: NRR N 


बाठतें ॥ ७५ || श्रीगजाननस्वामी मला । आले उपदेश करायाला | घेऊन गोसावीवेषाठा | हैं 









आतां समजलें || ७६ ।। रात्रीं así येऊन | संशय केला निरसन | ऐसें स्वामी गजानन | AF 
वत्सल खरोखरी || ७७ || श्रीगजानन चरित्र तारक असोनी परमपवित्र | अनुभव येण्या मात्र | 
laga निष्ठा पाहिजे || ७८ | या ग्रंथाची अबतराणिका | देतों आतां Å तुम्ही ऐका | वेळ उगा | 
दुबड नका | पूर्ण व्हावें सावधान || ७९ H प्रथमाध्याय मंगलचरण | देवगुरूचें वंदन । केले 
gå निवेदन | गजाननाच्या पूर्वेचरिता || ८० || माधमासीं सप्तमीसी I समथ आले शेगांवासी | | 
देवीदासाच्या सदनापासी | दिसते झाले प्रथमतः || ८१ Ú बंकटलाल दामोदर | दोन होते चतुर | 
lac । त्यांनीं परीक्षा अखेर | केली गजाननाची ॥ ८२ U कथा हितीयाध्यायांत | येणेपरी आहे| 
सत्य | ग्ोविंदबुवाच्या atdata | महाराज येऊन बैसे || ८३ U पितांबर शिंप्याला | रस्त्यांत 
ह| चमत्कार दाविला | बंकटलालाच्या घराला | महाराज भेले शेवटीं H ८४ ।। कथा तृतीयाष्यायाला | 
damă नवस फेला । भांजाचा श्रीसमर्थाला | पाजण्याचा विबुध हो H ८५ ॥ त्याची इच्छा | | 
पुराबिली | प्रथा गांजाची पडली | तेथपासोनी भली | शेगांबचे मठांत || ८६ l| जानराव देशसुखाचें | | । १३५॥ | | 
गडांतर टाकिलें साचें | देऊन तीर्थ पायांचे | आपुले तें स्वामींनीं co ।। मृत्यूचे UG 






















प्रकार | तेथें काथिले साविस्तर | AANA दिला मार | ढोंग करितो म्हणोनी || ८८ || कथा agai- x 
ध्यायाठायीं । येणें रीती असें mår | जानकीरामें दिला नाहीं । विस्तव चिलमीकारणें ।। ८९ । त 
किडे पडले चिंचवण्यांत | अन्न गेले वांया सत्य । सोनाराने जोडून हात | कली विनंती ३ 
समर्थाला || ९० H त्याचा अपराध क्षमा केला | पूर्ववत्‌ केलें चिंचवण्याला | जानकीराम भक्त 

| i झाला | å दिवसापासून ।। ९१ U होते दोन कान्होले | उतरंडीसी ठेविलेले | तेच समर्थ मागितले | 

ken चंदू gare || ९२ ú चिंचोलीच्या माधवाला | यमलोक दावून मुक्त केला | शिष्या- 2 

Had करबिला | थाट वसंतपूजेचा ।। ९३ U कथा पंचमाध्यांयात | महाराज पिंपळगांबांत | बसले š 


$ 


a liguen मंदिरात | पद्मासन घालोनिया .॥ ९४ H गुराख्यांनीं पूजा केली | गांवची मंडळी तेथे 2 
FH आली | महाराजांसी घेऊन गेली I पिंपळगांवाकारणें || ९५ )। हें कळले बंकटालाला | तो 
विंपळगांवास गेला | महाराजांसी आणण्याला | परत शेगांवाकारणें ॥ ९६ || समथांसी आणिले 2 
| परत | कांहीं दिवस राहून तेथ । पुन्हां गेले अकोलींत | भास्करासी तारावया il ९७ Il कोरड्या ६ 
| ठणठणीत बिहिराला | जिवंत झरा फोडिला | एका क्षणांत आणिलें जला | त्या कोरड्या विहिरी- 
| Rani ॥ ९८ ॥ मास्कराची उडवली आती । घेऊन आले तयाप्रती । शेगांवास gegí | ही 
Ho कथा पंचमांत 198 | पष्ठाध्यायीं ऐसी कथा | बंकटलालें सदुगुरुनाथा | मक्याचीं कणसे कः 
हक खाण्पाकरितां । åå आपुल्या मळ्यांत H १०० ll गांघीलमाइ्या उठल्या तेथ | लोक होऊन & 
















Ch 





3 











PCP NCE CH CGIEDCIE IG 


Å 


° 
ae 9) 
è 


Slaa | we लागले असती सत्य | जाब आपुला घेऊनी ।। १ ॥ बाधा गांधीलमाश्यांची । (औँ 








5 

, < 
oe ae JOE JG è 
4. 







| 


| श्रीगजानन 
1 १३६॥ ६ 






महाराजा न झाली साची | घेतली असे शिष्यत्वाची | परीक्षा बंकटलालाची 13 ॥ नरसिंगजीस > 
भेटण्याला | स्वामी गेले अकोटाला | जो नरसिंगजी होता भला | शिष्य कोतशा अछीचा ।। ३ 14) 
कांहीं दिवस राहिले | अकोटामाजी मले | नरासिंगजीसी हितगुज केलें | बंधु आपुला म्हणून || ४ E 
चंद्रभागेच्या Å | शिवरग्रामामीतरीं | कृपा त्रजभूषणावरी । केली असे जाऊन VA M 
मारुतीच्या मंदिरांत | श्रावणमासाच्या उत्सवांत | समथ आले राहण्याप्रत | येथें पष्ठमाची Å 
पूणेता || ६ ॥ गांबीची पाटील मंडळी | अवघी आडदांड होती मली | हमेशा होई बोलाचाली । || 
त्यांची समर्थांबरोबर | ७ || हरी पाटलासवें भले | महाराज कुस्ती खेळले | मछविधेचें दाविले |> 
प्रत्यंतर बहुतांठा |॥ || उसाचा चमत्कार | दाऊनिया साचार | अभिमानाचा परिहार | केला |% 
£| पाटील मंडळींच्या ॥ ९ ॥ भिक्यानामें [दिला सुत | खंड कडताजी पाटलाप्रत | आभ्रमोजनाचे x 
त्रत | चालवण्यास BAS पाटलाला || ११० H एशा कथा सप्तमाध्यायीं | कथन केल्या आहेत & 
पाही | निष्ठा समथांच्या ठायीं | जडली पाटील मंडळींची || ११ UW कथा आहे अष्टमात | FEM 4 
पाटील देशमुखांत | अर्जे दिधला सरकारांत | महारांनी विरुद्ध पाटलाच्या | १२ H Mead बालंट 
ene | Å समथानीं नासिलें | निर्दोष सुटते झाले | खंडू पाटील खटल्यांतून ॥ १३॥। तैठंगी |. 
ब्राह्मणाला | वेद म्हणून दाखाबेला | आपण कोण हा कळाषिला | सहज ठीटेनें समाचार U १9 ॥ 
कृष्णाजीच्या मळ्याशी | महाराज राहिले छपरासी | मॉदिराच्या सान्निव्यासी | चद्रभौळी हराच्या & 
॥ १५ l| अह्मागेरी गोसाव्याला | अमिमानरद्वित केला “ मेनं छिंन्दावे ” aner) रहस्यासद | 













= 


अ. WAM 


ry. ३६३० XV sx z 
ao se se ee ee Ta कक ss कक a 




















> SHON १.७ 


NC Kook 


® 9 t 
.. -. ot 9) ac ee oor aes 





—— 





Å 
Ain 
SEE व. > ai ac क 


सांगून ॥ १६ || जळत्या पठंगाच्यावर | महाराज वसते झाले स्थिर | न जाळे वैश्वानर | 
केव्हांही खऱ्या Harar ॥ १७ || कथा नवमाध्यायाला | द्वाड घोडा शांत केला | खूण नवस | 
करणाराला | दिली असे गांजाची ||१८॥ दासनवमीचे उत्सवासी। समर्थे age 
घेऊस आपल्या शिष्पांसी | बाळकृष्णाच्या घरां गेले || १९ H बाळकृष्णालागून । करविठें सप्रथांचे 
| दर्शन | संशपराहित केलें मन | तया रामदास्यार्चे || १२० 1 दशमाध्यायीं सुरेख | उमरावर्ताचें | 
| कथानक | IATA झाली पुरी देख | तेथें बाळाभाऊला ॥ २१ H गणेश आप्पा चद्राबाई | यांनी |% 
| आपला संसार पाथीं | भावभक्तीनें लव॒लाहीं | श्रीगजाननश्वामींच्या || २२ ।। av दादा ६ 














खाप्रड्यांला | शुभ आशीवोद दिधला | छत्रीनें मारून बाळाला | परीक्षा त्याची घेतली || २३ || 
ag गाय सुकलालाची | अति गरीब केली साची | दांभिक are घुब्याची | कशी ती कथन š 
केली ॥ २४ H एकाइश्ञाघ्यायी कथन | भास्करासी डसला श्वान | आले SRA जाऊन | 
गोपाळदासा भेटले ॥ २५ H झयामसिगाच्या बिनंतीसी | देऊन मान आडगांवासं! | यते झाले š 
पुण्यराशी | श्रीगजाननमहाराज || २६ | RINN भास्कर गेला | त्याचा दह ठेविला | BRAT न 
«fara भला | सतीबाईचे शेजारीं || २७ H आज्ञा केली काबळ्यांला | तुम्ही न यावें या स्थला | 
वांचबिलें गणु जतरऱ्याला | सुरुंग seat विहिरीत || २८ || शेट बचुलालाची | कथा द्वादशाध्यायी 
साची | मूर्ति निरिच्छपणाची | प्रत्यक्ष होते महाराज H २९ H स्वामींचे aa नेसला | पितांबर |+ 
| frå कोंडोलीला | स्वइच्छेनें येता झाला | परमभक्त होता जो ।। १३० || पितांबरानें कांडोलार्स! | 















! 





—U An. tL TUDLIC 1 /()] | ८ | |) RAaVEKTTR 


aim i EEE == 


<, 










Ue Ads छु n 
F R PC å 


x 
è 
© 
+, 


| बडिरामाच्या शेतासी | बहेलिया आंब्यासी | पानें फळे आणविलीं ॥ ३१ I vg म 
| | तेथेच झाला समाधिस्त | नवा मठ झाला स्थापित | शेगांवीं समथ ६ | ° 


AQ = जुन्प qt तून på 
बिचार करून मानसीं | बसून रेतीच्या गाडीसी । महाराज नव्या मठासी | आले जुन्या मठांतून % 
| 


aw जैन ~ Q ऱ्या चा 
$i) ३३॥ इयामसिंगानें झुंडगांवाला । 48 गजाननस्वामाला L पजेन्पाने घोटाळा Å Ken न 
ar असे 11 ३४ 11 इयामसिंगानें आपुली | इस्टेट समथा अर्पिली | पुंडलिकाची नि क 


cm श्रीकृप || ३५॥ कथाभाग तेराव्याचा | महारोग गोसाव्याचा | हरण गंगामारतीचा | 


- 


Q 
Ca 





















å 
॥ १३७ ॥। 





Cae CIE IG C ER Md 


*° 
Ü 
a 


> e 





> 





ae ce 2 












> 


e š A ñ i =e क्त x 
Rar असे गजानानें ॥ ३६ ॥ बंडुतात्यासी भाग्य आठें । भूमीत धन सापडलं | कर्जापाखून मुक्त क 


समथीने fast ॥ ३७ li नर्मदेच्या स्नानास | सोमवती अमावस्यास | नौका geat Å 


> 


छिद्रास । हात लाविला नर्मदेनीं H ३८ Wet माधवनाथाला | शिष्यही पाठाबिला pe £ 
कथा चत्रदाव्याला | वर्णिल्या असती साफल्ये ।। ३९ ॥ अध्याय तो पंथरावा | शवजयताचा आई g 


Maar । आहें अकोठें नामक गांवा | टिळक बाळ गंगाधर ।। १४० 1 भाकरी प्रसाद पाठानल | å 
š a [बई z कराया कारणें ॥ ४१ ॥ श्रीधर गोबिंद |S 
* कोल्हटकराचे | मुंबईत लोकमान्याला । ग्रहण क 
£| कोरहटकराचे हस्ते भला | मुंबईत लोकमान्य Š व. 
4 काळ्यास । करिते झाले उपदेश । नको जाऊं बिलायतेस dq "n MT 
Haa सोळाव्यासी | पुंडलिक अंजनगांवासी | जातां निवारले त्यासी | यऊानय aata > 


पादुकांचा प्रसाद त्थाला | इयामसिंगहस्तें पाठविला | कवराच्या माजीमाकरीला | ग्रहण केळे ५ 


#| आनंदे 1188 11 छरा तुकारामाचा | कानामधून पडला साचा | ह्या अशा कथांचा | समावेश % 


Als 
Ü 





» 


aa 


ay 
3 





+ Cam Cs 


O O 






EC 














CON 

























2 
< 
O 





2 






® प `+ 
६९ 2९ 6 ee C 
OS v V Z) 









$ सोछाव्यांत || ४५ || सतराव्यांत कथा सुरस । विष्णूसाच्या घरास | जाया मलकापुरास | समर्थ 
£ निघाले गाडीतून || ४६ l| नग्न फिरती म्हणूनी | खटला भरला पोलिसांनी | केवळ अहपणानीं & 
Saged त्रास द्याया il ४७ ll महताबशा साईला | पाठवून दिलें पंजाबाला | 
ॐ हिंदुयवनांविषयी केला | कळकळीचा बोध त्यासी ॥ ४८ ॥ बापुरावाच्या कांतेसी | 


क) भानामती न मानी साची | मेट गंगाभागीरथीसी । झाली अकोटीं बिहिरींत ॥ ४९ ॥ 









o> 


se 


-e 


* 
ae 
ry 


102 Q sO 
CNC CYC HY 
å å å å 


i> 
°. 


=. o 
Ce.) 


LAE. 


+ 

- %७ NAN IDG 
e ®’ ° 

K C3MOCMNOCDDC3MOC3MOSC 
Ú ` é 


> 


pi Q 
Q 


9 
Ü 


LN) 






° ° 
OC 
å å 


<. 





PJ 


< 
C 


कथा TAM माळणीची | अठराव्यामाजीं साची | कवर डॉक्टराच्या फोडाची | कथा यांत ग्रथित 
* समथांनें at केलें || ५२ || एक्या कर्मठ ब्राह्मणाला 
ç a ¢ cei ~ 
है आशीवाद तो aided i तो येतां दशना ।। ५४ ।। गोपाळ går बुटी मला | नागपुरासी घेऊन 


असे || १५० || महाराज गेले पंढरीला | घेऊन अवघ्या लोकाला । तेथें बापुना काळ्याला | दर्शन 
š T । श्वान उठन मेलेला । दावून त्याचा गालित 
ई गेला | श्रीगजाननस्वामीला | आपुल्या गहाकारणें || ५५॥ त्याच्या मनी. ऐसा हेत | महाराज ६ 
& रंगनाथ | साधु आले भेटण्याप्रत | समथांसी शेगांवांत । ऐसे आणि क्रितीतरी || ५७॥ श्रीवासु 


* ° 
> à 


हरीचे करविले ।। ५१ || कवठे बहादुरचा वारकरी । मरीनें झाला आजारी | त्यास घटकेमाझारी | 
४ केला | कमोमिमान श्रोते हो UA || कथा एकोणब्रिसाव्यासी | दिला काशीनाथपंतासी | 
£ ठेवावे नागपुरांत | परी हारे पाटलांनों परत | आणिले समर्थ शेगांवीं ॥ ५६ H घार कल्याणचे 









be 


U 


देवानंद सरस्वती | जो कममार्गांची प्रत्यक्ष मूर्ति | care होतां नुसती | आनंद झाला उभयतांतें 
॥ ५८ ॥ तेव्हां वाळामाऊला | जो कां होता संशय आला। तो समर्थांनी Aaza | करूनिया 


4 ka 
4 








OQ 
å 


LN) 
त...) 


|) + 
2° 22 कर 
å å 





# ç 
CYC $o YC 
è a 


> 
° 

K 

ó 

= ; 
e 

Hør è 
ह , 








अ. UU 























+ 
POE VE IGG 


उपदेश 11 ५९ । केलें खळ्याचें संरक्षण | गाठवांचे पाइन | समथो णा गात ल्या U KG 
__ न बाढापुरी ॥ १६० ॥ गजाननाचे कृपे भरें | जाखब्याच AA Å 2 y 
ककी x i निमोणकराला ।। ६१ ॥ तुकारामं आपुला | पुत्र समर्था वाहिला | नारायण नाम भला | he ॥२१ 
॥ १३८॥ |% दशन FART ` A T न | 
å सेवा करावयाकारणें ॥ ६२ ।॥ FAG जाऊन | BE aaen be S आधुनिक bt 
शगांवाक्रारणें ।। ६३ ॥ पुढें भाद्रपद मासासी | ऋषि-पंचमाच्या पुण्य दिवशी | आए i se 
हा ऋषि । समाधिस्थ जाहला ॥ ६9 ॥ बिसाव्यामाजी इतर | श्रींची समाव झाल्या $ 
40 ` Or Zx Qh । जे å भाविक भक्त कोणी । त्यांना त्यांना å 
जे का घडले चमत्कार । त्यांचें वणन केले असे ।। ६५ ।। ज॑ ज ut x 
ka q देती az त्यांच्या इच्छा परवून । ६६ H आतां हा एकविसावा IG 
४ अजुनी | दशन देती केवल्यदानी | त्यांच्या इच्छा NA LØR 
अवध्या कथेचा कळस बरवा | हा अवध्यांचा लेखावा | तुम्ही, सार श्रोते हो SS | 4 


. 
CHE 









> 


` ae 4209 
å 


CHE NIE Md 


Ca 





ç 
ae @ 
b 










> q> 


> 





® 
ae 2 
O 


e e ae 


Ca 
* | प्रकार | येथे होती वरच्यावर । म्हणून म्हणणें आहे सार | अबध्यांचे या अध्याया \\ Ven ae 
oz मठे । समाधीचे काम må | मनापासन भक्त झटले | वर्गगी गोळा कराया I å > 
; i ar: i Å TQ > बाजनीं बांधिल्या I १७० U या भव्य ६ 
ॐ भव्य सुंदर | काम BS न भूर्मावर | घमंशाळा IE | चहु बाजूनी EET गले ; 
नी) कामाला | बहुतांनी हात लाविला । त्यांची नावें तुम्हांला | सांगतां ग्रथ वाढे Het = N: 
| होते त्यांतून | त्यांचीं नांवें करितों कथन | कुकाजीचा नंदन | EG VEG नाम ज्याचे | = Bs 
सांगवी गांवचा बनाजी | उमरीचा तो गणाजी | बटबाडीचा मेसाजी | लाइगांदचा र | Få 
| ज 


“ Q i n आ | 
Sli ७३ ॥ भागू, नंदू, गुजाबाई | अकोल्याची बनाबाई | सुकदेव पाटलाची Å Mil | 











CHE OCG 


Ca 





2 


CAE Nd 













u 


b. 





॥ १३८॥ 














OQ 


i 4 PR Me ae 5 t n š E Re , 
x शः ge x r x y Ç RAE NEA 2 var SS me N x y 27५ f Å 
१९१८६ eN g i HN ld: SN 2 Ci l a) N EN 1 a Cnet og) ENGER + w så 
Spa ee gi FE काळ का A TAS: ER her ऱ्य eee wei didn apes os i ~4 le EA FANT bes pep er 04035 jue 
* ein el Bh wu aq uhu — Ass BREE a Saa Re ØRE Ee, A EEE BS AT 
T 7 . - क र y: 
> 









- 
é 


watt हजारों रुपये दिले ।। ७४ ll पाटील रामचंद्र कृष्णाजी | दुसरा दत्त भिकाजी | 

पळसखेडचा सुखदेवजी | मातंड गणपती शेगांबचा || ७५ || बालचंदाचा रतनलाल | 
ॐ पंचगन्हाणचा दचूलाल | त्याच waa बिसनलाल | अंबराधसैंग टाकळीचा || ७६ || किसन 
ॐ) बेठमडळेकर | विठोबा पाटील Matt | इसनापूरचा राहणार | गंगाराम नाम ज्याचें || ७७ || 
(£| या दानशुरांनों | मोठमोठ्या रकमा देडाने | केली मठाची उभारणी | भक्तिस्तव समर्थाच्या || ७८ 1 
ॐ कोठ्या. कचेरी EUR | सोपे उत्तम प्रकारं | बांधिले असती सारे | समाधीच्या ut 

॥ ७९ ॥ लोकांनीं ज्या देणग्या दिल्या | त्या बांधकार्मी जिरूर गेल्या | परी पुष्कळ गोष्टी 
राहिल्या | बांधण्याच्या अवशेष || १८० H त्यासाठीं युक्ति केली | वर्मणी जमवण्यासाठी भली | 
योजना ती ऐशी झाली । ती ऐका विबुध हो H ८१ || बसविला शेतसान्यावर | समर्थांचा 
घार्मिक कर । कोणासी न करतां जोर | रुपयामागें एक आणा || ८२ ॥ तेशीच बांजारपेटेशीं | 


° 
Ze 02 2 NCEE YC . 





















; 9 
CX) 
O 
* 
O 


ilo 










* 
e °. 
Ü 








COE XA JG 





> = 


art अथवा कपाशी | जी येईल विकायासी । पट्टी बसाबिली त्यावर ।। ८३ ।। गाडीमागें अर्धा 

` s € e s 
आणा । हर्ष वाटे देतांना | काँ कीं समर्थांच्या चरणां । निष्ठा होती सर्वांची || ८४ || समाधीपुढे 
स्वाहाकार । होऊन गेले अपार | परी त्यांतून मोठे चार । सर्वश्रुत जाहले ।। ८५ H शतचंडीचे på 












CNC) 


Q 
U 


Ho क. क” 


° 
O 





अनुष्ठान | ब्राक्षणांच्या करवीं जाण । केलें आदरं करून | किसनलाल शेठजीनें ॥ ८६ || अनुष्ठान 
शतचंडीच | करणें अति अवधड साचें | आधिकन्यून ना खपायाचें | जगदंबे कालिकेस || ८७ || 
कांहीं चुकतां विधानांत | तात्काळ होतें बिपरीत । काम्य अनुष्ठानाप्रत | भीति चहूं बाजूंनीं | ८८ ॥ 


- 
s 





< 
* 
` 


. 
p <o IN NNN NN) 
a 















° ;टळाल नांवाचा | मक्त होता समथांचा 
किसनलाळचा | बकटळाल 


रासी न्ताचा 2 विजय 
HEEN : | sang उद्भवली शरीरासी | प्राणा 
ज आहुतीच्या Radi । त्या बंकटठाल ord | शतची aaga RU 


è 


° | १९० || ठोक गेले घाबरून | म्हणती हे काय आले विघ्न । श nd 
at pu व्हावे कां १ ॥ ९१ H बंकटलाल म्हणे पुत्रासी क je Kr $ 
£| तारिता पुण्यरासी | समाघीसी बसलासे ॥ ९२ l तो अवर्घ कर न जे मे sa 
पूर्ण आहुतीचे काम सारें | ध्यावें AAA IM ॥ ९३॥ माझा स्व benene š 
š कदा विघ्न | भक्तांचे करण्या संरक्षण | YA बसला येथें ता ॥ ९४ ke $ 
carey स्वरूप मावळले । एका TRA निमालें | मूत MER T \ x 


सांगवीकर | यांनी केला स्वाहाकार I कसुऱ्याची राहणार | MU: 
* चापडगांवींचा वामन | शामरावाचा नंदन | यांनीही एक UR | केला अध old herde de 
lit धर्मकृत्यें किती तरी | झालीं समथोसमोरी । खरे खरेच ps शोर तोक 
PULSEN यावत्‌ कालपर्यंत । ठोक होते निष्ठावंत dæ gg Be क 
acs ap Rei टाके । काऱ्यपीने पहा मले | नवे वाहूं लागले । वारे dE 
ऐसी देना | समथांसी पाहवेना | घेतलें आपणां ।|ई। ` ` 
पाया आणिला भरून । तेथेंच कां ६ जोबन | 





~ 






















(2 





C 


५ 
CE) 
| 
v |) 








< J 
å, 





+ u 


eo PC 
a å å 


e> 


É निर्माण व्हावें श्रोते 3 H म्हणून ऐसें वाटते | राग आला समथोतें । म्हणून त्यांनी se | 
Jadi केलें निमोण ।। ४ ।। सुखसंपन्न पाहिल्यापरी | वऱ्हाड व्हावा निर्धारी | ऐसे चित्तांत असल्या 
ağ | या वऱ्हाडी जनांच्या ।। ५।। तरी त्या अवघ्या जनांनीं | श्रीगजाननाच्या चरणीं । पूर्ववत्‌ š 
निष्ठा ठेवूनी | सुखालागीं अनुभवावे ।। ६ U ऐसे न जरी करतील | तरी याहीपेक्षा येईल । % 
— वऱ्हाडासी बिकट काळ | याचा बिचार करा हो ॥ ७ ॥ गजाननपदीं निष्ठा ठेवा । सुख-अनुमव (% 
सर्वदा घ्यावा | कुतकांसी मुळीं न द्यावा | ठाव आपुल्या मानसीं || ८ || या गजाननरूप जमिनींत | 


°. 


u + 
å å 


अ) 


NN 









ज Å कांहीं पेसल सत्य | š तें मिळणार आहे परत | बहुत होऊन तुम्हांला || ९ ॥ दाणे टाकिल्या $ 
खडकावरी | त्यांचीं न रोपें होतीं खरीं याचा विचार. अंतरीं | सरवे काळ करा हो ॥ २१० 19 
कंटाळा संतसेवेचा | ज्या ज्या प्रांता येत साचा | त्या त्या प्रांती दुष्काळाचा | प्रादुर्भाव होतसे 
॥ ११ ॥ घमश्रद्धा ही वाघीण | गेल्या मनरूपी दरींगून | दुर्वा्नेचे कोल्हे जाण | येऊन बसतील 
ते ठायां U १२ ॥ भक्ति शुचिभूंत अंगना | अमक्ति ही वारांगना | तिच्या नादीं लागल्या जाणा | 
विटंबनाच सर्वत्र || १३ || सन्नीतीला सोडू नका । घर्मत्रासना टाकू नका | शत्रु ना माना एकमेकां | " 
तरीच शक्ति वाढेल || १४ ॥ ऐसे तुम्ही वागल्यास । येतील चांगले दिवस | या वऱ्हाड प्रोतास | 
% हें कधींही विसरू नका || १५ || एकदां तरी वर्षांतून | ध्यावे गजाननाचे दशन | एकदां तरी 2 
पारायण | करा गजाननचारत्राचं | १६ । हा एकवीस अध्यायांचा | श्रीगजाननाविजय नांवाचा | * 
ॐ नेवेद्य एकवीस मोदकांचा | गजाननासी अर्पा हो ॥ १७ ॥ वा दे अध्याय साचार | माना एकवीस S 


hj 
4 
, 
u 
9 
‘ 


= 
- 


“ae NN XK) 


- 


eo 40 


eS 
b. 
? Be: 
PG ERN 
Ë la sO 
iy oo 
YP "Ü 
i >...“ 
} 
I = x 
i : 
i x 
f 
} ३ 
š j = 
SEP ERE på PR wa TEEN 
: ` >> = 
* ir > 
hes 4 = 


- 
= 


ECE NN 


(2 ° 
Oc 
O å 





<. 


- 
co 


Pid 
Å 


७ /॥ 112111 011111 K ANIA 
Cl V lN LL ULL | Ronda 























वडील किसनलाळचा | बंकटंळाल नांवाचा । मक्त होता समथांचा | एकनिष्ठ पहिल्यापून | ८९ ॥ | | | 
lad आहुतीच्या दिवशीं | त्या बंकटलाल मक्तासी | sang उद्भवली शरीरासी । प्राणान्ताचा &। विजय" | 
समय आला ॥ १९० ॥ लोक गेले घाबरून | म्हणती हे काय आले विघ्न | शतचंडीचें अनुष्ठान | | अः RRN 

करतां विपरीत व्हावे कां ? ॥ ९१ ॥ बंकटलाल म्हणे पुत्रासी । भिऊं नकोस मानसी | माझा > 
तारिता पुण्यरासी | समाघीसी बसलासे ॥ ९२ Il तो अवघें करील बरें | नका होऊं TA Å 
पूर्ण आहुतीचे काम सारें | घ्यावें UTG उरकून ॥ ९३ H माझा स्वामी गजानन | येऊं न देई द 
कदा विघ्न | भक्ताचें करण्या संरक्षण | मुळींच बसला येथें तो ॥ ९४ ॥ तेच gå सत्य झालं । É 
£ व्याथीचें स्वरूप मावळले | एका बाईचे निमालें | भूत शतचंडीत या U ९५ || बनाजी तिडके | 
ह? सांगवीकर | यांनी केला स्वाहाकार I कसुऱ्याची राहणार | शुजाबाई नाम faa ॥ ९६ ll 
$ चापडगांवींचा वामन | शामरावाचा नंदन | यांनीही एक यज्ञ । केला समाधीच्या gå || ९७ l! 
एसी धर्मकृत्यें किती तरी । झालीं समथोसमोरी । खरे खरेच साक्षातकारी | श्रीगजाननमहाराज |; 
£, ९८ Uu यावत्‌ कालपयंत | लोक होते निष्ठावंत | तावत्‌ कालपयेत | वऱ्हाड होता सुखी बहु 
||| ९९ ॥ जसजशी निष्ठा कमी झाली | तों तों विपन्न दशा आली | अवदसेनें घातली | x 
*हीं वऱ्हाडाच्या | २०० ॥ Age पिकणे टाकलें | काव्यपीनें पहा मले | नवे वाहूं लागले | वारे $ 
ऐसी देना | समर्थासी पाहवेना | म्हणून घेतलें आपणां 15 
। पाया आणिला भरून । तेथेंच कां हैं. जीवन | š 


eoe 3o Mg 


FCHDC 
è 

















PVYCHE Md 













जरी | या वऱ्हाडी जनांच्या || ५ H तरी त्या अवघ्या जनांनीं | श्रीगजाननाच्या चरणीं । पूर्ववत्‌ 2 
x निष्ठा ठेवूनी । सुखाला अनुभवावे ॥ ६ ॥ ऐसे न जरी करतील । तरी याहीपेक्षा åa । x 
प्हाडासी बिकट काळ | याचा विचार करा हो ॥ ७॥ गजाननपदीं निष्ठा ठेवा । सुख-अलुभव å 
दा घ्यावा | कुतकोसी मुळीं न द्यावा | ठाव आपुल्या मानसीं | ८ ।। या गजाननरूप जमिनींत | न 
अ जे कांही पेसठ सत्य | å तें मिळणार आहे परत | बहुत होऊन तुम्हांला ॥ ९ ।। दाणे टाकिल्या (ई 
खडकावरी । त्यांची न QQ होतीं खरीं । याचा विचार अंतरीं | सर्व काळ करा हो ॥ २१० 13 
कंटाळा संतसेयेचा | ज्या ज्या प्रांता येत साचा। त्या त्या प्रांती दुष्काळाचा | प्रादुर्भाव होतसे $ 
॥ ११ ॥ धर्मश्रद्धा ही वाघीण । गेल्या मनरूपी दरींतून । दुवाधनेचे कोल्हे जाण | येऊन बसतील 2 
ते ठायां ॥ १२ ॥ भक्ति शुचिर्भूत अंगना | अभक्ति ही वारांगना | तिच्या नादीं लागल्या जाणा । & 
बिटंबनाच सर्वत्र । १३ ॥ सन्नीतोला सोइ नका.। धर्मासना टाइ नका | शत्रु ना माना एकमेकां | * 
तरीच शक्ति are ।। १४ H ऐसे तुम्ही वागल्यास | येतील चांगले दिवस | या वऱ्हाड प्रोतास | % 


ô, 
x > 
ü 


š कधींही विसरू नका || १५ || एकदां तरी वषांतून l ध्यावें qaa दर्शन | एकदां at 



















Ü 








e. 


















पारायण | करा गजाननचास्तराचें ॥ १६ H हा एकवीस अध्यायांचा । श्रीगजाननांवेजय नांवाचा £ 
Hata एकवीस मोदकांचा | गजाननासी AT हो || १७ ॥ वा दे अध्याय साचार | माना एकवीस : 
| | ks 

bd 

i 


j 
pe a 
4 










— — === = = — POPE ——— 4 

w =. rir rea ERP li a 
GRITS TTT a aae === ल - F: ; 

_ —YF as = === === = = अ 4 


> 4४% Fom: ç > EE NA A ऐक —— ---२३-४४४ e 
a å ni dl त्यात ताकि 





` दिवस चतुर्थाचा | प्रेमरूपी चंद्राचा | उदय झाला पाहजे H १९ ॥ मग या रथाचे अक्षर | एकेक | 


विजय 


अ. ne 


(दुवांकुर | पारायणरूपें निरंतर । वाहाव्या गजाननासी || १८ ।। सद्भाव जो मानवाचा | तोच U 


š दुबार | अर्थ शब्दांचा साचार | मोदक समजा विबुध हो | २२० ।। ती अपून गजानना | 
नै) पारायणरूपी पारणा | साधून घ्यावा करा ना। वेळ आतां थाडकाही H २१ ॥ हा ग्रंथ ना 
४ कादंबरी | ती गजाननाची लीला खरी | येथें जो अविश्वास थरी | तो बुडेल 1नःसंशय u २२ | 
Fl श्रीगजाननस्वामी-चरित्र | जो नियमें वाचील सत्य । त्याचे पुरतील मनोरथ । गजाननकृपेनें 
॥ २३ ॥ हें गजाननचरित्र भागीरथी | कथा या तोय निश्चिती | महाराष्ट्र ओव्या तयाबरती | 
लहरी समजा विबुध हो || २४ H वा कल्पवृक्ष हें स्वामाचारत्र | शाखा अध्याय तयाप्रत | पधरचना 
हीच सत्य | पालवी या वृक्षाची || २५ H जो या ग्रंथी ठेवील भाव । त्यासी पावेल स्वामीराव | 
£ संकटा त्याच्या घेईल धांव । रक्षण त्याचें करावया ।। २६ || हा ग्रंथ केवळ चिंतामणी | 
 चिंतलें फळ देईल जाणी | इढतर विश्वास असल्या मनीं | हें मात्र ae नका || २७ II 
जेथें गजानन चरित्राचा | पाठ होईल नित्य साचा । तेथें वास लर्क्ष्मांचा | चिरकाल होईल हो| 
॥ २८ ॥ दरिद्यासी मिळेल घन । रोगीयासी आरोग्य जाण । साध्वी att alaq | fa 
याच्या वाचनें ॥ २९ H निपुत्रिकासी होईल पुत्र । निष्कपटी मिळेल पित्र | चिंता न राहाल 
अणुमात्र | या ग्रंथाच्या वाचका ।। २३० H दशमी एकादशी द्वादशीला | हा ग्रंथ जो a ॥ १४०॥ 


J 
























भला | अनुपम येईल भाग्य त्याला । श्रीगजाननकृपेनें ।। ३१ ॥ शुरुपृष्य योगावरी | जो 
याचें पारायण करी | बसून एक्या आसनावरी | राहुनिया शुचिभूव ॥ ३२ H त्याच्या अवध्या 


er 
et 


af 
í 
~ 
| 
| 
| 
F 
| 
| 


| | í 
0७ 

| í 
ह. 111०० — s पा कूट 
‘oom 

å 

3 

| 

S 

g 

u 

है 

8 

























मनकामना । खचित होतील पूणे जाणा | कसल्याही असोत यातना । त्या त्याच्या am 
॥ ३३ ॥ जेथे हा राहील åa | तेथें न कदा येई भूत | लाग न साथ ME | तेथे ब्रह्म, 
समंधाचा ।। ३४ ॥ ऐसें याचे महत्त्व | ये भाविकाला प्रचीत | कुटिल दुष्टदुजेनांप्रत | याचा अनुभव 
येणें नसे ।। ३५॥ मानसाची योजना | राजहईंसासाठा जाणा [aa हें संतसज्जनां | मानस | : 
स्वामीचरित || ३६ U पूर्वकालीं ज्ञनेखर | मीरा मेहता कबीर | नामा सावता चोखा महार VE 
गोरा बोधला दामाजी ।। २७ ll उंबरखेडी एकनाथ | सखाराम अमळनेरांत | वा देव sot 
यशवंत | वा हुमणावादी माणिकप्रभू ॥ ३८ UG हा awarstd | गजाननस्वामी सदगुरुनाथ | 
फरक नाहीं यत्किंचित । त्यांच्या यांच्या मधी हो ।। ३९ H आवां हीच बिनंती | तुम्हां अवघ्या 
asin | अत्यंत अच. चाबी fÑ | | श्रीगजाननांचे चरणीं ॥ २४० ॥ म्हणजे तुमची येरझार $ 
å जन्ममृत्यूची साचार । होऊनिया व्हाल पार | दुस्तर AAT TAT ॥ ४१ ll आतां स्वामी दयाघना | 
# तुला येवो माझी करुणा | दासगणूच्या यातना | सकल निवारी कृपेने || ४२ il मी तुझा झालां š 
| are । मार्ग दावी मला नीट | दुर्वासनेचा येवो तीट | चित्तामाजी दयाळा ! ।। ४३ ।। आमरण 
# वारी घडा | संतचरणीं प्रेमा जडो | अक्षयीचा वास घडा | श्रीगोदेच्या तीराला ।। Je ॥ प्रसंग | 
याचना करण्याचा | मशी नको आणूस साचा | समर्था दासगणूचा | आभेमान वाहवा मानसी :| ४५ ॥ $ 
* मी सल संतांचा चरणरज । माझी राखा तुम्ही लाज । हेंचि मागणें आहे आज I पदर पसरून ç 
तुम्हाति ॥ ४६ ॥ जेसी केलीस प्रेरणा । तेसँच मी वदलों जाणा | दे स्वामी श्रीगजानना ! । तुझे चरित्र है 


| 





a 


N Ñ 
i 
Å 
Å 





= 


SI REIS ENE CEE EN ss 





dg i क a Ji कय 
wearer A >> (SNE EIS ERS, ME 









~ CCO. In Public Domain Kavikulguru Kalidas Sanskrit Unicrsity Ramiek Collection ja 






=== nn G a 
























rss Mn ET nr EA 


& लिहितां कीं ।। ४७ 11 शेगांवचे मठांत | कांहीं होते कागदपत्र । ते रतनसानें मजप्रत | आणूनिया 
श्रीगजानन- GETS ।। ४८ ॥| त्यांच्या आधारें ग्रंथ लिहिला | कल्पनेचा ना उपयोग केला । म्हणून अधिक 


x 
| विजय . 
| ॥ १४१॥ $ |न्यूनाला । मी नाहीं कारण ॥ ४९ H झालें असल्या अधिक न्यून । त्याची क्षमा गजानन | करो 


>| अ. ॥२१॥ 
न सर्वेदा मजलागून | हीच आहे विनंती ।। २५० || शके अठराशें graeia | प्रमाथिनाम संवत्सरांत | 
°| चत्रमासीं Bata | बषप्रतिपदेला ॥५१।। हा ग्रथ कळसा गेला | शेगांव-ग्रामीं भला । तो गजाननांनीं 
& पूणे केला | प्रथम प्रहरी बुधवारी ॥ ५२ H स्वस्ति श्रीदासगणाविराचित | हा श्रीगजाननाबिजय नामें 
ग्रथ | नोका होवो भाविक्रांप्रत । ATA तारावया || २५३ ll शुभं भवतु ॥ श्रीहरिहरापणमस्तु Il 
l| इति एकविंशोऽध्यायः समाप्त ।। 
॥ पुंडलीक वरदा हरीविठठल l! 
| सीताकांतस्मरण जयजय राम || 
| पार्वतीपते हरहर महादेव ।। 
H समाप्त ॥ 





HB 


* ॥ १४१॥ 





z. भ. प. संतकवि दासगणूमहाराज विरचित श्रीगजाननविजय ग्रंथाची ओवीसंख्या एकंदर २६६८ _ 


अध्याच ओबोसंख्या अध्याय ओवीसंल्या 
१ १४६ १२ १५१ 


१४८ १३ १७५ 


-9 


१५२५ | १४ १५२ 


AV 


vY १५५ eee 101 १४९ 
| १५४ १६ i 
n १४५ १७ १५९ 
७ १५१ š ae 
¿ a 8 ok 
९ | १५४ २० en 
Qo १७१ २१ २५३ 





१९२ एकंदर ३६६८ 




































॥ भूपाळी ।। 


उठा उठा हो सद्गुरुराया सरली ती राती ॥ दयाळा ।। _ 
उषःकालचा आहे वारा कुक्कुट ओरडती l| ese ॥ 

gå सारथी अरुणा पाहून प्राची निजचित्ती ll 

गेली होउन अति आनंदित å मी वानुं किती || १ ॥ 
उलुक पिंगळे झाले भयाभित पाहुन अरुणाला | 

प्राचि प्रांत तो सद्गुरुराया लालिलाल झाला ।। २ I 
चक्रवाक चंडोल WA ते प्रभात काठाला | 

र्या बघण्या आतुर होडाने घालिती घिरव्याला I २ l! 
तेवां बघण्या तुला पातले मक्त तुझे द्वारी । _ 

दर्शन देउनि तयास तारा गणू म्हणे संसारीं l! ४ I! 


x ओह तेहि तेह 


॥ काकडा || 


सद्गुरुराया गजानना तव काकडा करितों || आतां l| 
उद्धारास्त बहु आदरानें चरणडया AT || seo || 
अज्ञानाची निशा मावळो कृपाकटाक्षांनी | 

HA सटवी टी टी करूनी AEE अवनी ।। १ l 
त्या सटवीला आहे आसरा मायामोहाचा | 

त्याचा टिकाव कधीं न लागे तुजपुढती साचा l! २ 1 
षाडिपु बेटे खट्याळ मोठे करिती निमोण | 

भ्रम भोंवरा जो त्यामध्यें देतो आम्हांस टाकून ।। R l! 
त्या भोंवस्याला तरून जाया पाय तुझे नोका | 

त्या नांवेमध्ये भक्त dad तयास टाकु नका ।। ४ || 
दासगणूची हीच Ga तुज वारंवार | 

सुखें करावें मक्ता आपुल्या लोड नका दूर ॥ II 


के के # * 


॥ GEO. In 6 10110 Domain. Kavikul व य. joie 


GEN Š s: = ; å ‘ 
å í Tee: > š 
EE at ; Sos eo Ma 3 Å 
RSE A > य 3 x Sites SETER TSE PENGE ens ,U 8 8 asna de saa kokes p त) aa ¿ — 
§ . 4 I I ` 
. JE 






॥ १४२ ॥। 












x जय जय सतावित्स्वरुपा स्वामी गणराया | अवतरलासी भूवर जड-पुढ ताराया ॥ जयदेव जयदेव ० ॥ २०) 
नर निर्णुण ma सनातन अव्यय अविनाशी | स्थिरचर व्यापुन उररे जें या जगतासी | रा x 
तं á तत्व खरोखर निःसंशय अससी | See धारिलें मानवदेहासी ।। जयदेव जयदेव० | १॥ 
होड न देशी त्याची जाणिव तूं कवणा | करूनी “ गणि गण गणांत बोते ” या भजना । न 
घाता हरिहर गुरुवर तूंचि सुखसदना | जिकडे पहावं तिकडे तूं दिससी नयना ।। जयदेव जयदेव” ।। २॥ 
nar अनंत केल्या बैकटसदनास | पेटबिलें त्या अग्नीवांचूनि चिलमेस | ee 

| णांत आणिलें जीवन निळ वापीस । केला ब्रह्मगिरीच्या गर्वाचा नाश || जयदेव जयदेब० ।। रे Le 
å बारुन åå केकां संपन्न । कराविरें भक्तांलागीं विदल-दशन I x 7 
भवाससिंधु हा तरण्या नौका तव चरण | स्वामी दासगणूचे मान्य करा कवन || जयदेव जयदेव० | ४ We 

















CE. 


è 


— 
— —— DE 


















औ * * क 
£ I! श्रीगजानन महाराजाष्टक 11 x 
न ( पृथ्वी-वृत्त) ko 


+ 


ee oo 
Ü 


गजानना गुणागरा परम मंगला पावना | अशीच अवघें हरी दुरित IR दुर्वीसना | 
नसे त्रिथुवनामधे तुजावि्णे आम्हां आसरा | करी पदनतावरी बहु दया न रोषा घरा ।। १ ।। 
निरालसपणें नसे घडलि अल्प सेवा करीं | तुझी पतितपावना भटकलों vu भूवरी | 

बिसंत्रत न गाय ती आपुलिया कधीं वासरा | करी पदनतावरी ag दया न रोषा थरा ॥ २॥। 
अलास FÅ लावण्या परतुनी सु-वाटे जन | समथे गुरुराज ज्या VIG नाम नारायण | 
म्हणून तुज प्रार्थना सतत जोइनिया करा | करी पदनतावरी बहु दया न रोषा घरा ॥ Å ll 
क्षणांत जल आणिलें नसुन थेंब त्या वापिला | क्षणांत गमनाप्रती करिसी इच्छिलेल्या स्थला | 
क्षणांत स्वरूपे किती विविध घारिसी घीवरा | करि पदनतावरी ag दया न रोषा धरा l| ४ 1 
अगाध करणी तुझी गुरुवरा | न लोकां कळे | तुला त्यजुन व्यर्थ ते आचरितात नाना खुळे | 
कृपा उदक मागती aga गौतमीच्या तिरा। करी पदनतावरी ag दया न रोषा घरा ॥ Il 
समर्थस्वरूपाप्रती धरून साच बाळापुरी । तुम्ही प्रकट जाहलां सुशिल बाळकृष्णा घरीं | 
aftenen घेउन दिधली मेंट भीमातिरी | करी पदनतावरी बहु दया न रोषा धरा ।। ६ Il 
सच्छिद्र नौकेप्रती ata पाय å लागतां | sata Feat तरी तिजासै नमैदा दे हाता | 

AM तुजसि वाणण्या नच समर्थ माझी गिरा। करी पदनतावरी ag दया न रोषा घरा ॥ ७ ll 
अतां न ag बोलतां तब पदांबुजा siget | पडो बिसर ना कदा aka हेंच मी मागतां | 
तुम्ही वरद्‌ आपुला कर घरा गणूच्या शिरा । करी पदनतावरो बहु दया न रोषा घरा ।।८।। 


$ 

Ü 
(2 (} Q 
Ü Ú å 


3e HOD CIE NN Md 


ty ६.) 
é Ur 7) 


we (32) SP S SE, ae Q 
å Ü Ü Ü é Ü 
$ Q 
<. IG 
Ú 


DC 
9 
CEC 
Ü 


| 
Ü 


Ú 
° Q 
è 6 


के 


we 
COC Cs 


Ü Ov.) 
() ° 
Ü 


CYC CHOC) 
å 


आ. आओ. आ. TEN NN HH NN IN > NX) 
RE A 705 705 700 708 AO OE EEO 
t 


Ye 
ae SP OC 
dd 


9 ° ° 
Eo ao 40 
Ü ò 

- 


J ü + (e AG) Q 








° ° ° ९ 
FC 
Ú è Ü 


<. 
` Ü 


L... 






We Oe Oe Or 4८ 4£ AO 


Sans] N L LI University | 




















li नमस्काराष्टकम्‌ || 


ोकान्‌भवोपहतसवीविचारशक्तीन्‌ | अन्धान्‌ च मोहतमसामरणाभैमतान्‌ | 
उद्धतुमेव धृतमानवविग्रहं å । श्रीमद्गजाननशुरु Gea नमामि ॥ १) 
शासेरनाकारितमास्ति महोपदीयं | संबोधितं श्रुतिगणेवेचनेन AR | 
aq सगुणान्विह तत्‌ परे å | श्रीमद्गजाननगुरं शिरसा नमामि MRI 
यहर्शनात्‌ भवाति FER हृदाब्जम्‌ | FRE सुदमोहरूप | 
अज्ञानघोरातिमिरस्य दिवाकरं š । श्रीमद्गजाननगुरु शिरसा नमाम HR 
कुण्डं मनो भवाति यद्विपपे विचारे | मुकायते च रसना स्तवन RET | 

ते मक्तिगम्यममृतं त्रिगुणेरतीतं | श्रीमद्गजाननगुरु शिरसा नमामि Hell 
maaga परममंगलमात्मरूपं । araia aad तुरीय | 
ध्यानस्थितं पदनतार्तिविनाशिनं å | श्रीमदगजाननणुरु [शरसा नमन HL 
पादोदकेन खळ येन सुधामयेन | श्रीजानरावमरणं कृपया AEA | 
mig शिवरूपिणं ते | श्रीमद्गजाननगुरू शिरसा नमामि ॥ ६ || | 









Weve 


f 

हे 
É 

| 


| 


å चापी saa रहितापि चकार पूर्णो | यो वारिणा सुमधुरेण निजप्रभावात्‌ II 

` भक्त्या च शुष्कहृदयं सजल॑ करोति | श्रीगजाननगुरुं शिरसा +m ।। ७॥ 

भत्तिरैस्टास्तु सततं हृदये मदीये | मा मे मनो भवतु मोहमयं कदापि II 

छोकैरतो वसुमितेर्मणुदासाशिष्यः | š श्रीमद्ठगजाननशुरुं सदयं स्तुनोति ll ८ ll 
| इति शम्‌ । 


संतचरणरज 
अ. दा. आठवले 


ल्कूक्ककककककककरककककककककककककककककककक” ७855559552 


Q 
$ 
O 7 
> 


33477 02220 लव 4: 


~ CCO. Tn Public Domain. Kavikulguru Kalidas Sanskrit 1 0 7 Collection fr 





10 ९ 
ON me 
¢ CAREA 


e> 










= 


- 


O 


ह्‌. अक ` q. संतकवि श्रीदासगणूमहाराजकृत 


2 OG 
N 






विजय 
८ गण गण गणांत बोते ?? या स्तोत्राचा स्तवराज ( अभंग ) - | 
गण गण गणांत बोते ' । हें भजन [प्रेय सद्गुरुत ।। % Å 
या श्रे गजानन Jå | तुम्हि आठवित रहा Av | je | 
> हैं स्तोत्र नसे अमृत Š । मंत्राचे योग्यता må N * Å 


- हैं संजीवाने आहे नुसते | व्यावहारिक अथे न यातं | 


FER 


मंत्राचे योग्यता कळते | जो खराच मांत्रिक AI 


ETE 











| 

| 

> या पाठें दुःख Å ET | पाठका अती सुख होत | $ 

>° हा खाचित अनुग्रह केला । श्रीगजाननानें तुम्हांला ।। ki Ç 
| £ घ्या साधुन अवघे याला | माने धरून भाव-भक्तोला | | 
j % कल्याण निरंतर होई । दुःख तें gå नच राही Il नर 

& असल्यास रोग तो जाई । वासना सवे पुरातिल्ही | å 

* आहे याचा अनुभव आला | म्हणुनियां कथित तुम्हांला ॥ Å ॥ १४५॥ 

> तुम्ही बसुन क्षेत्र शेगांवीं | स्तोत्राची प्राचेती पहावी | : 

$ ही दंतकथा ना लवही । या गजाननाची ग्वाही ll * 

& få 





á || हते शम्‌ |l x i 








AERE राज्य | 


| DR 2 qà 
2 4. ONT 


| जिह्हयाचे स्थान * omw sana 





EE GS U U 5 S 5.७. Vk Pt en 





ह. भ. प. श्रीसंतकवि दा सगणूमहाराज विरचित 
TRA तयार असलेली पुस्तके 


श्रीगजाननविजय ग्रंथ आवृत्ति २९ वी कापडी १४-०० 
श्रीगजननचरित्र (कीतंनोपयोगी भाग ३) १-०० 
श्रीगजानन प्राथंना-स्तोत्र ०-६० 
श्रींगुरुपाठाचे अभंग, काव्मकुंज १-२५ 
अमृतमहोत्सवी स्मरणिका १४-०० 


श्रीगजाननविजय ग्रंथातील एकवीस अध्यायांची चित्रावली आवृत्ति ३ री १-५० 
ख्यातनाम चित्रकार श्री. रघुवीर मुळगांवकरकृत श्रीगजननमहा राज एकरंगी चित्र 
१४५ २०,१० X १४,७५ १०,७५ ५,३॥। > ९- टपालखर्च निराळा पडेल. 
व्यवस्थापक; श्रीगजाननमहाराज संस्थान, 
शेगांव (महाराष्ट्र) 


@ 8 8 


8 

















CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


i 
4 





[OrderDescription] 
CREATED=07.08.19 14:59 
TRANSFERRED=2019/08/07 at 16:07:46 
PAGES=195 
,TYPE=STD 
sNAME=S0001389 
Book Name=M-85-SHRIGJANNN VIJAY 
ORDER TEXT= 
,,PAGELIST] 

FILE 1=00000001.TIF 
FILE2=00000002.TIF 
FILE3=00000003.TIF 
FILEA=00000004.TIF 
FILES=00000005.TIF 
FILE6=00000006.TIF 
FILE7=00000007.TIF 
FILE8=00000008.TIF 
FILE9=00000009.TIF 
FILE 10=00000010.TIF 
FILE 11=0000001 1.TIF 
FILE 12=00000012.TIF 
FILE 13=00000013.TIF 
FILE 14=00000014.TIF 
FILE 15=00000015.TIF 
FILE 16=00000016.TIF 
FILE 17=00000017.TIF 
FILE 18=00000018.TIF 
FILE 19=00000019.TIF 
FILE20=00000020.TIF 
FILE21=00000021.TIF 
FILE22=00000022.TIF 
FILE23=00000023.TIF 
FILE24=00000024.TIF 
FILE25=00000025.TIF 
FILE26=00000026.TIF 
FILE27=00000027.TIF 
FILE28=00000028.TIF 
FILE29=00000029.TIF 
FILE30=00000030.TIF 
FILE31=00000031.TIF 
FILE32=00000032.TIF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


FILE33=00000033.TIF 

FILE 34=00000034.TTF 
FILE35=00000035.TIF 
FILE36=00000036.TIF 
FILE37/=00000037.TIF 
FILE3S=00000038.TIF 
FILE39=00000039.TIF 
FILEA0=00000040. TIF 
FILEA1=00000041.TIF 
FILEA2=00000042.TIF 
FILEA3=00000043.TIF 
FILEAA=00000044.TIF 
FILE45=00000045.TIF 
FILE46=00000046.TIF 
FILE47=00000047.TTF 
FILEAS=00000048.TIF 
FILEA9=00000049.TIF 
FILES0=00000050.TIF 
FILES1=00000051.TIF 
FILES2=00000052.TIF 
FILES3=00000053.TIF 
FILES4=00000054.TIF 
FILESS=00000055.TIF 
FILES6=00000056.TIF 
FILES7=00000057.TIF 
FILES8=00000058.TIF 
FILES9=00000059.TIF 
FILE60=00000060.TIF 
FILE61=00000061.TIF 
FILE62=00000062.TIF 
FILE63=00000063.TIF 
FILE64=00000064.TIF 
FILE6S=00000065.TIF 
FILE66=00000066.TIF 
FILE67=00000067.TIF 
FILE68=00000068.TIF 
FILE69=00000069. TIF 
FILE /0=00000070.TIF 
FILE/1=00000071.TIF 
FILE/2=00000072.TIF 
FILE/3=00000073.TIF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


FILE74=00000074.TIF 
FILE75=00000075.TIF 
FILE 76=00000076.TIF 
FILE 77=00000077.TTF 
FILE 78=00000078.TIF 
FILE 79=00000079.TIF 
FILESO=00000080. TIF 
FILES1=00000081.TIF 
FILES2=00000082.TIF 
FILES3=00000083.TIF 
FILESA=00000084.TIF 
FILE85=00000085.TIF 
FILES6=00000086.TIF 
FILES 7/=00000087.TIF 
FILESS=00000088.TIF 
FILES9=00000089.TIF 
FILE90=00000090.TIF 
FILE91=00000091.TIF 
FILE92=00000092.TIF 
FILE93=00000093.TIF 
FILE94=00000094.TIF 
FILE95=00000095.TIF 
FILE96=00000096. TIF 
FILE97=00000097.TIF 
FILE98=00000098.TIF 
FILE99=00000099.TIF 
FILE 100=00000100.TIF 
FILE 101=00000101.TTF 
FILE 102=00000102.TTF 
FILE 103=00000103.TIF 
FILE 104=00000104.TTF 
FILE 105=00000105.TIF 
FILE 106=00000106.TIF 
FILE 107=00000107.TTF 
FILE 108=00000108.TIF 
FILE 109=00000109.TIF 
FILE 110=00000110.TTF 
FILE 1 11=00000111.TITF 
FILE 112=00000112.TTF 
FILE 1 13=000001 13.TTF 
FILE 114=000001 14.TTF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


FILE115=00000115.TIF 
FILE 116=000001 16.TIF 
FILE 117=00000117.TIF 
FILE 118=000001 16. 1117 
FILE 119=000001 19. 1117 
FILE 120=00000120.TIF 
FILE 121=0000012 1.TIF 
FILE 122=00000122.TTF 
FILE 123=00000123.TIF 
FILE 124=00000124.TTF 
FILE 125=00000125.TIF 
FILE 126=00000126.TIF 
FILE 127=00000127.TTF 
FILE 128=00000128.TIF 
FILE 129=00000129.TIF 
FILE 130=00000130.TIF 
FILE 131=00000131.TIF 
FILE 132=00000132.TTF 
FILE 133=00000133.TIF 
FILE 134=00000134.TTF 
FILE 135=00000135.TIF 
FILE 136=00000136.TIF 
FILE 137=00000137.TTF 
FILE 138=00000138.TIF 
FILE 139=00000139.TIF 
FILE 140=00000140.TTF 
FILE 141=00000141.TTF 
FILE 142=00000142.TTF 
FILE 143=00000143.TTF 
FILE 144=00000144.TTF 
FILE 145=00000145.TIF 
FILE 146=00000146.TIF 
FILE 147=00000147.TTF 
FILE 148=00000148.TIF 
FILE 149=00000149.TIF 
FILE 150=00000150.TIF 
FILE 151=00000151.TIF 
FILE 152=000001352.TIF 
FILE 153=00000153.TIF 
FILE 154=00000154.TIF 
FILE 155=00000155.TIF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


FILE156=00000156.TIF 
FILE 157=00000157.TIF 
FILE 158=00000158.TIF 
FILE 159=00000159.TIF 
FILE 160=00000160.TIF 
FILE 161=00000161.TIF 
FILE 162=00000162.TIF 
FILE 163=00000163.TIF 
FILE 164=00000164.TIF 
FILE 165=00000165.TIF 
FILE 166=00000166.TIF 
FILE 167=00000167.TIF 
FILE 168=00000168.TIF 
FILE 169=00000169.TIF 
FILE 170=00000170.TIF 
FILE 171=0000017 1.TIF 
FILE 172=00000172.TTF 
FILE 173=00000173.TIF 
FILE 174=00000174.TTF 
FILE 175=00000175.TIF 
FILE 176=00000176.TIF 
FILE 177=00000177.TTF 
FILE 178=00000178.TIF 
FILE 179=00000179.TIF 
FILE 180=00000180.TTIF 
FILE 181=00000181.TTF 
FILE 182=00000182.TTF 
FILE 183=00000183.TIF 
FILE 184=00000184.TTF 
FILE 185=00000185.TIF 
FILE 186=00000186.TIF 
FILE 187=00000187.TTF 
FILE 188=00000188.TIF 
FILE 189=00000189.TIF 
FILE 190=00000190.TIF 
FILE 191=00000191.TIF 
FILE 192=00000192.TIF 
FILE 193=00000193.TIF 
FILE 194=00000194.TIF 
FILE 195=00000195.TIF 


° 


CC-0. In Public Domain.Kavikuleuru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


